तृतीय स्कंध 


अध्याय १२ ला 





शुकाचार्य परीक्षित्राजाला म्हणाले :-- राजा, पूर्वी विदुर ऐवर्ययुक्त अशा 
आपल्या ग्रहाचा त्याग करून वनांत गेला असतां, त्यानेंहि भगवान्‌ मेत्रेप कदषींना असाच 
प्र्न विचारिळा होता |। १ ॥ राजा, तें विदुराचें घर म्हणजे सामान्य नव्हतें. प्रत्यक्ष. 
जगन्नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमचा मंत्री होऊन ( हस्तिना पुरांत शिष्टाेेळा ) आला 
असतां, पोरवराज दुर्योधनाच्या घरीं न जातां तो बिदुराकडेच उतराबयास गेळा, कारण: 
बिदुराचें घर त्याने आपलें म्हणून मानिलें होतें. || २ ॥ [ हे ऐेकून ] परीक्षित्‌ म्हणाला: - 
महाराज, भगवान्‌ मेत्रेयक्त्षि आणि विदुर यांची गांठ कोठें झाली व .उभयतांचा हा 
संञाद केव्हां झाला तें मला तुम्ही कृपा करून सांगा || ३ || विदुरातारख्या निर्मळ अंतः- 
करणाच्या पुरुषाने भगवान्‌ मेत्रेयासारख्या थोर कहुषीला केलेल्या प्रश्नांतीड अथे क्षुद्र 
असणें शक्‍य नाहीं. तेव्हां त्या प्रद्नामुळें त्या दोवांत उत्तम प्रकारचा संवाद झालेला असला 
पाहिजे || ४ || सूत म्हणाला--शोनक हो, परीक्षित राजानें थुकाचार्याला याप्रमाणें 
प्रश्न केला असतां, तो बहुश्रुत शु ऊमुनि संतुट्ट झाला आणि ' तांगतों, ऐक ? असें त्याला 
म्हणून त्यानें उत्तर देण्यास आरंभ केला. || ५ ॥ शुकमुनि म्हणाठे---हे राजा, आंबळा 
ब त्याबरोबरच अविचारी असलेला तो धूनराष्ट्र राजा आपल्या दुष्ट मुलांचे अन्यायाने 
पोषण करू लागला, आणि तसें क'तांना त्याने आपटा कनिउ बंधु जो पांडु त्याच्या निराश्रित 
झालेल्या पुत्रांना वनांत पाठविलें ब तेथें त्यांना लाखेच्या घरांत ठेवून जाळून टाकण्याचा 
प्रयत्न केळा ! || ६ ॥ तसेंच, पांडवांची राणी ब आपली सून जी द्रौपदी तिची वेणी 
घरून जेव्हां तिळा सभत आणण्याचें निंद्य कृत्य त्या राजा धृतराष्ट्राच्या पुत्रांनी केलें, त्या 
वेळीं तिच्या डोळ्यांतून दु:खाश्रूचा लोट बाहू लागला आणि त्यामुळें तिच्या स्तनांवरील 
केशराची उटी धुऊन निघू लागळी; पण अशाहि तिच्या स्थितींत या धृतग्ानें आपल्या 
पुत्रांचें निवारण केलें नाहीं. ।।| ७ ॥ साधुव्रततीचा घमराजा नेहमीं सत्याचा अवलंब 
करणारा होता; त्याला कपटाने द्यूतांत जिंकिले असनां तो वनांत गेला आणि नंतर ठरावा- 
प्रमाणें ( तेरा बषीचा वनत्ास संपविल्यावर ) आपला वडिलोपार्जित राज्याचा भाग मागू 
लागला; पण मोहाने व्याप्त झालेल्या धृतराषट्राने तो त्याला दिला नाहीं ॥ ८ | 

घर्मराजानें जगद्गुरु श्रीकृष्णाला ( शिष्टाईसाठी दुर्योधनाकडे ) पाठविलें, त्या. 
वेळेस त्या परमात्म्याने लोकांना अमृतासारखीं ( मधुर आणि हितकर ) वाटणारी अशीं डी 


१५६ सुलभ श्रीमःद्वागवत 





भाषणें केली त्याविपर्यी धृतराष्ट्राने कांहींच आदर दाखविळा नाहीं, कारण लाच्यापाशीं 
पुण्याचा लेशहि उरळा नव्हता, ( पाप्याला श्रकृष्णाचें भाषण न रुचावें हे साहजिकच 
आहे ) ॥ ९ ॥ ( शेवटीं पांडबांचा राज्यमाग त्यांना द्यावा कीं काय याविषयीं ) विदुराचें 
मत कळावें म्हणून 'ृतराष्ट्राने त्याला आपल्या घरी बोलाविले, ता वेळीं बिदुरानें येऊन 
आपल्या बडीळ बंधूला उच्ति असें मत दिलें. राजा, हिताचा उपदेश करणारंमध्ये 
बिदुराची योग्यता फास्च श्रे आहे. लाने कुतताष्ट्राला केलेला उपदेश नीतिशास्त्रशंमध्ये 
प्रसिद्ध असून त्याला ' विदुरनीति ? असें म्हणतात. ( त्या बिदुरनीतीचें तालरय तुला मी 
थोडक्यांत सांगतो ) ॥॥ १० ॥ विदुर म्हणाला, '' धृतराष्ट्र, युधिष्ठिराचा राज्यभाग तूं 
देऊन टाक; तूं त्याचे असह्य अपराघ केळे असतांहि ते त्यानें सहन केळे आहेत. भीम- 
सेनंरूपी सप तर आपल्या कनि बंधूंसह क्रोधाने फूत्कार टाकीत आहे आणि त्याची तुळा 
स!हजिकच फार मीति वाटत आहे. ( तेव्हां तुझ्या पुत्रांचा नाश त्यानें करूं नये असें तुला 
बाटत असेल, तर त्वांचा भाग तूं त्यांना देऊन टाकणेंच श्रेयस्कर होम. ) | ११॥ 
शिवाय त्या भगवान्‌ श्रीकृष्णाचा पांडबांवर सर्वथैव अनुग्रह आहे आणि श्रीकृष्ण कांहीं 
सामान्य नव्हे; तो आह्मणांचाहि देव असून त्यानें सर्व राजांना जिंकून त्यांचें आधिपत्य मिळ- 
विले आहे व यदुर्‍तींमध्येंहि श्रेठपणा प्राप्त करून घेऊन तो आपल्या द्वारकानामक नगरीत 
राहत असतो. || १२॥ 


वृतरष्ट्रा, तू श्रीकृष्णाकडे पाठ फिरवून पुत्रडुद्धीनें त्या दुर्योबन!चें पोषण करीत 
आहेस. अरे ! दुर्योधन हा कृष्णाचा द्वेष करणारा असल्यामुळें मूर्तिमंत दोषच तुझ्या घरांत 
शिरून त्यांत राहत आहे असें समज. आपल्या कुळाचें कल्याण व्हावे अशी तुला इच्छा 
असेळ तर अशयुम अशा दुर्योधनाचा सत्वर त्याग कर ” | १३) राजा, याप्रमाणें विदुराने 
घृतराष्ट्राळा त्या वेळीं उपदेश केला. बिदुराचें शील साधूंनाहि स्पृहणीय होतें; पण त्याचा 
उमदेश ऐकून कर्ण, दुःशासन, शकुनि इत्यादिकांउह दुर्योधनाला मोठा राग आला. त्याचे 
ओंठ त्यामुळें थरथरू लागले आणि त्यानें त्या आवेशांत बिदुराचा अपमान केला 
॥ १४॥ राज्ञा, तो दुर्योधन म्हणूं लागला, ' या दासीपुत्र कपटी बिदुराला येथें कोणी 
बोळाविळें ! अहो, ज्याच्या अन्नावर हा पोठला, त्याच्यावर उलटून हा त्याचा विरोधी 
बनला आहे. आणि शात्रुपक्षाचें कार्य करण्यास प्रश्वत झाला आहे. यास्तव याला ( घरा 
आणि तो आपला आत्त /असल्यामुळें) जीव न घेता नगरांतून लवकर घालवून द्या. || १५ | 
आपल्या मावासमक्ष याप्रमाणें कानाला टोंचणाऱ्या तीन्न शब्दांनी विदुराच्या मर्मावर दुर्यी- 
चनानें आघात केला, तेव्हां तो विदुर आपलें धनुष्य तेथेंच दारांत टाकून तेथून निवाला, 
चरमेश्वरी माया हीच सर्व समर्थ आहे, असें समजून त्यानें मनाला निष्कारण शीण करून बेतला 
नां ॥ १६ ॥ शुकाचार्य म्हणतात-राजा, बिदुर'ची प्रापि कोरबांना मोठ्या पुण्याईनेच 
झाली होती. ( पग दुर्योधनाला त्याची योग्यता काय होय ! तेव्हां त्याच्या कडमाषणानें 
कंटाळून ) विदुर हस्तिनापुरांतून बाहेर पडला आणि पुण्याची जोड करावी या इच्छेने 


स्कंध २-अध्याय २ १५७. 
त्यानें या प्रथ्वीबरीळ अनेक तीर्थस्थानांचें दरोन घेतलें. कारण परमेश्वर सहखावधि रूपें 
घारण करून अशा तीथेक्षेत्रांच्या ठिकागीं आपलें विशेष अधिटान ठेवीत असतो. ॥ १७॥ 
विदुर एकटाच तीर्थाटन करीत फिरत होता. त्यानें अनेक नरे, पुण्यक्षेत्रे, रमणीय उद्याने, 
गिरिकदरें तसंच लताकुंज, स्वच्छ पाण्याची सरोवरें आणि नद्या इत्यादिकांचें दर्शन घेतलें 
आणि परमेश्वराच्या चिन्हांनी अलंकृत झालेल्या अशा त्या तीर्थैक्षेत्रांत संचार केला. 
॥१८॥] 


राजा, याप्रमाणें पृथ्वीवर फिरत असतां, विदुर पवित्र आणि शुद्ध अश्याच पदार्थांचे 
सेवन करून शरीर रक्षण करी, प्रत्येक तीथात स्नान करावें, मूमीवरच शयन करावें, निःसंग 
वैराग्यशील पुरुप्राप्रमाणें वेष धारण करावा, शरिरावर तेलमदनादि संस्कार मुळींच करू 
नयेत, असा त्याचा क्रम असल्यामुळें त्याच्या इष्टमित्र बांधवा दिकांना तो ओळखू येत 
नसे. अशा रुतत स्थितींत त्यानें अनेक ब्रतें आर्‍चरण करून परमेरवराला संतुष्ट केलें 
1 १९ ]| याप्रमाणें मारतवषीत प्रवाठ केल्यावर कालान्तरानें तो विदुर प्रमासक्षेत्रीं येऊन 
पोंचळा. त्या वेळीं युधिषठ्ठिर हा श्रीकृष्णाच्या ठाहाय्यानें संपूण पृथ्वी'चें निष्कंटक राज्य 
करीत होता || २० | प्रभासक्षेत्री बिदुराला कळून आलें कीं, ज्याप्रमाणें वेळूंच्या बेटांत 
अभि उत्पन्न होऊन सर्व अरण्य जळून जातें, त्याप्रमाणें एकमेकांवर चढाओढ करण्याच्या 
बुद्धीनें आपले बांधव जे यादव त्यांनीं परस्परांचा नाश करून घेतला. ती दुर्वार्ता ऐकून 
त्याला अर्थातच शोक झाला. पण मनाचे समावान करून तेथून तो निमूटपणे पुढें गेला 
आणि सरस्वती नदीच्या उगमायाशी जाऊन पोंचला || २१ ॥ त्या ठिकाणीं तरस्मतीच्या 
पात्रांत त्रित, उदनना, मनु, परथु, अभि, असित, वायु, सुदास, गाई, कार्तिकेब, श्राद्धदेव 
इ्यादि कहणींची आणि देवतांचों जीं पवित्र दीर्थ आहेत, त्यांचें त्यानें यथेच्छ सेवन 
केलें | २२ ॥ 

त्या ठिकाणीं मोठमोठे द्विज आणि देव यांनी श्रीविष्णूचीं दुसरीं अनेक स्थाने 
करून ठेविळीं असून त्यांतील मेदिरांवर श्रीविष्णूच्या निरनिराळ्या अंगांवरीळ चिन्हे 
स्थापन केरी आहेत. त्या स्थानांचे दर्शन घेऊन ते. श्रीकृष्णपरमात्म्याचें नित्य स्मरण 
करीत असतात. ॥ २३ । राजा, सरस्वतीच्या मुखापासून नंतर विदुर निघाला तो प्रथम' 
समृद्धीने युक्त अशा सोराष्ट्र देशाला व तेथून पुढें सोबीर आणि मत्स्य या देशांना गेला 
आणि तें पाहून मग कुरु आणि जांगल या देशांना आला. हे सवे ओलांडून योग्य 
अजीत तो यमुनेच्या तीरावर ये ऊन पोंचळा आणि तेथें त्याला भगवद्धक्त उद्धवाचें दशन 
घडलें. || २४ ॥ उद्धव हा बहस्यतीयासून नीतिशास्त्र शिकलेला होता आणि श्रीकृष्णाचा , 
अऱयंत शांत वृत्तीचा अता प्रसिद्ध भक्त होता. त्याची गांड पडल्यावर विदुरानें त्याला 





* विदुर तीथोटनाला गेल्यापासून प्रयागक्षेत्रीं येईपर्यंत भारती युद्ध सुरू होऊन 
बोरवांचा नाश झाला होता. व युविठ्ठिराची हस्तिना पुरच्या सिंडासनावर सावभौम चकवर्वी. 
म्हणून स्थापना झाली होटी. 


१५्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 
ब्रेमानें गाढ आलिंगन दिलें आणि आपले जे बांधत श्रीकृष्णाच्या आश्रयाने राहिले आहेत, 
त्यांच्या खुशालीचें वर्तमान त्याला विचारिलें ॥ २५ ॥ विदुर म्हणाला--हे उद्धवा, 
श्रीकृष्ण आणि बलराम हे शूरसेनाच्या घरीं खुशाल आनंद करीत नांदत आहेतना ! ते 
त्या आदि पुरुषाचे अत्रतार असुन आपला नामिकमलोत्यत्न पुत्र जो बक्षदेव याच्या 
प्राथनेवरून ने अवतार त्यांनीं घेतले आहेत. त्यांनीं पृथ्वीचे कल्याण करण्याचें आपलें 
अवतारक्रत्य केठें असेल्य १ ॥ २६ ॥ 


/९-०५/४६-५-/४५-४६/४५/१५/५ ४५7 





“२.” /५/”-४- 








"*“* 











उद्धवा, आमच्या कोरवकुळाचा मोठा सन्मान्य मित्र असा तो बामुदेव खुशाल 

आहे ना त्याचें औदार्य काय वर्णन करावें ! त्यानें आपल्या बहिणींना योग्य वर देऊन 
संतुष्ट केलें आणि अद्यापिहि लागतील त्या वस्तु त्यांना देऊन आपल्या पित्याप्रमाणेंच 
त्यांच्याशीं तो उदारपणें वागत असतो ।। २७ | उद्धवा, आणि तो यादवांचा सेनापति 
पराक्रमी प्र्नुम्नहि खुशाल आहे ना ! तो पूर्वजन्मींचा मदन असून उत्तम ब्राह्मणांच्या 
आराधानेमुळें पुत्र म्हणून भगवान श्रीकृष्ण'पासून रुक्िणीळा त्याची प्रात्ति झाली आहे 
॥ २८॥ तसाच उग्रसेन राजाहि खुशाल आहे ना ? तो सात्वत, वृष्णि, मोज, दाशार्ह 
या यादवकुळांचा राज्ञा असून प्रत्यक्ष श्रीकृष्णानेंच स्वतः राज्याचा अभिलाष पार सोडून 
त्याची त्या पदावर स्थापना केलेली आहे ॥ २९ ॥ उद्धवा, श्रीकृष्णास[रखाच दिसणारा 
त्याचा पुत्र सुंबूहि खुशाळ आहे ना ? पराक्रमी वीरांचा तो नायक असून पूवजन्मीं 
पार्बतीच्या पोटीं जन्मळेटा तो क[तिकेयच होता, व॑ जन्मीं जांववतीनें अनेक त्रतांचें आचरण 
करून पुत्र म्हणून त्याची प्राप्ति करून घेतली आहे | ३० ॥ अज्ञुनापासून धनुर्वेदाच्या 
साऱ्या खुब्या ज्यानें समजून घेतल्या तो सात्यकी खुशाळ आहे ना ! मोठ्या साधेनाहि 
जें मिळण्यास कठीण तें परमेश्वरविषयक ज्ञान त्यानें श्रीकृष्णाच्या सेवेने तत्काळ प्रास 
करून घेतलें | ३१ || तसाच तो श्‍वफल्काचा निष्याप आणि बुद्धिमान पुत्र अक्रूर 
खुशाल आहे ना | तो श्रीकृष्णाचा मोठा भक्त आहे. त्याची भक्ति इतकी उत्कट आहे 
कीं, तीवुळें कृष्णाची पावलें ज्यावर उमटलेलीं आहेत अशा रस्त्यांतीळ धुळींत तो सारी 
जनल्ज्जा सोडून लोळला ॥ ३२ ।| देवमाता जी अदिति तिच्याप्रमाणेंच कृष्णस्वरूपी 
श्रीविष्णूची जननी जी देवकराजाची कन्या देवकी तिचेंहि क्षेम आहे ना ! ज्याप्रमाणें 
क्टग्वेशादि तर्री यत्तविस्ताररूप अथे घारण करते, त्याममाणें त्या देवकीनें कृष्णपरमात्म्याला 
आपल्या गभोत धारण केलें || ३२३ ॥ उद्धवा, तसाच तो तुमच्या यादवांची इच्छा परिपूण 
रणारा भगवान्‌ अनिरुद्ध खुशाल आहे ना ! अंतःकरणाच्या चार वृत्ति ज्या चित्त 
अहंकार, बुद्धि आणि मन त्यांपॅकी चोथ्या मनोरूप तत्त्वाचा तो अधिष्ठाता 
असून मनोलेपीच आहे; आणि त्याच्यापासूनच शब्दाची उसत्ति होते, असें वेदादिकांनीं 





१ सत्त म्हणजे अंतःकरण, त्याच्या चित, अहंकार, बुद्धि आणिमन या चार 
वृत्ति असून त्याचे क्रमानें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्मुम्म आणि अनिरुद्ध असे चार अघिड्रते 
होत, असें मगवतघमोत म्हटले आहे. 


स्कंध ३२ --अध्याय १ १५९ 
ह र ० 00.00. 1.00. 
सांगितळें आहे | ३४ | उद्धवा, तसेंच हृदीक, सत्यभामेचा पुत्र चारुदेष्ण, गद इत्यादि 
जे दुसरे यादव आपलें परमदैवत म्हणून श्रीकृष्णाची अनन्य भक्ति करतात, तेहि सारे 
खुशाल आहेत ना ! ॥ ३५ ॥ आपले जणू डावे उजवे बाहूच असे जे अन आणि 
श्रीकृष्ण, त्यांतह युधिष्ठिर राजा, धर्ममर्यादेला अनुसरून राज्य करीत आहेना! त्या 
युधिष्ठिराच्या राजसभेत पूर्वी अर्जुनाने मोठमोठे बिजय संपादन करून मिळविलेले 
साम्राज्यवैमव पाहून दुर्योधनाच्या अंगाचा तिळपापड झाला होता ॥ ३१६ ॥ उद्धवा, त्या 
तायट मीमानें आपल्याशी दुष्टवर्तन करणाऱ्या दुर्योधनादिकांवर सपाप्रमाणें फार दिवसांचा 
सूड घेतला ना ! तो भीमसेन हातीं गदा घेऊन अद्‌भुतरीतीनें ती फिरवीत फिरवीत चालूं 
लागला म्हणजे त्याच्या पात्रलांचा अ घात सहन न होऊन रणमूमि थरारूं लागत असे 
॥ २७ | सेनापतीमध्यें मोठी कीर्ति संगादन केळेळा गाण्डीबवारी अजुन शत्रूंचा नाश 
केल्यामुळें स्वस्थचित झाला आहे ना ! एका वेळीं त्या अडुंनाच्या बाणवृष्टीने झांकून 
गेल्यामुळें दिसेनाता झालेला मायावेषधारी किरातस्वरूपी शंकर संतुष्ट झाला होता 5 
॥ २८ ॥ उद्धवा, पापण्या ज्याप्रमाणें डोळ्यांचे समोंबार राहून त्यांचें रक्षण करतात, 
त्याप्रमाणें घम, भीम आणि अजुन हे प्रथापुत्र ज्याच्या भोवती रक्षणार्थ असतात, ते कुंतीने 
आपले जुळे पुत्र म्हणून मानिलेले नकुल आणि सहदेव दे रणांत शत्रेयासून आपलें राज्य 
परत मिळवून आतां आनंदानें विहार करीत अहेत ना कौरवांासून त्यांनीं राज्य परत 
मिळविणें म्हणजे इंद्राच्या मुखांतून गरुडांनीं अमृत काढून घेण्याप्रमाणेंच आहे ॥ ३१९ ॥ 
काय आश्चर्थ सांगावें ! ज्या महापर क्रमी आणि अद्वितीप अशा धनुधीरी राजर्षीनिं चारी 
दिशा जिंकल्या होत्या; त्या पांडुराजाच्या पश्चात्‌ च्याची पत्नी कुंती केवळ आपल्या कोंबळ्या 
मुलांकरतांच म्हणून प्राण घरून राहिली. पण आतां ती जिवंत आहे काय? | ४० | बा 
उद्धवा; अधोगतीला जाणाऱ्या त्या मझ्या धृतराष्ट्राला पाहून मला फार बाईट वाटतें. 
त्यानें आपला मृतबंधु जो पांडु त्याचा तर अत्यंत द्रोह केलाच; पण मीं त्याच्याशीं मोठ्या 
प्रेमानें बागत होतों, तरी केवळ पुत्रांच्या मनाप्रमाणे वाऱ्यांच्या इच्छेमुळें त्याने मलाहि 


नगरांतून घालवून दिलें ॥ ४१ ॥| 
चन स क्ण क य. स व स 2 0. 


5 वनासांत असतांना अजुनानें उग्र तपश्चर्या करून शेकराला प्रसन्न केलें व तेथें 
मूक दानआाला दोघांनीं एकदम बाणांनी विद्ध केल्यामुळें त्यांचें युद्ध होऊन त्यांत किरात- 
वेषधारी शंकर त्यावर संतुष्ट झाला व त्यानें अजुनाला पा झुपतास्त्र दिलें, अशी कथ! 
भारताच्या बनपबीत आहे. 


धरला 





* रथ, महारथ, अतिरथ व अधिरथ अशा पराक्रमी पुरुषांच्या पराक्रमानुसार 
मिळण'ऱ्या पदव्या आहेत जो एकटा शेभर शत्रूवरोबर युद्ध करूं शकतो, त्यात रथ 
किंवा रथी म्हणतात, हजञारांबरोबर जो एकटा लढतो त्याला महारथ किंवा महारथी 
म्हणतात. दहा हजारांवरोबर जो एकटा शूर युद्ध करतो त्यास अतिरथ किंवा अतिरथी 
म्हणतात, व एक लक्ष योद्रथांबरोबर लढणाराला अधिरथ किंत्रा अधिरथी म्हणतात. 


१६० सुलभ श्रीमद्भागवत 
अश्या स्थितींत सांपडलों असतां, मी श्रीकृष्णाच्या कृपेनें उत्तम मार्गाचे शान 
करून घेतलें आणि कोणाला ओळखण पटणार नाही. असा वेष धारण करून 
कोणत्याहि गोष्टींचे आश्चर्य न मानता येथें फिरत आहे. तो श्रीकृष्णपर- 
मात्मा मनुष्यरूपानें अवतरला असून मनुष्यांच्या दृष्टीला तोच चाळबीत 
असतो आणि जगाचे रक्षणहि तोच करितो. (हे ज्ञान मला. झाल्यासुळें 
मला कसलेच आश्चर्य वाटत नाहीं.) || ४२ ॥ उद्धवा, मला तर असें वाटतें 
कीं, राजेलोकांना तीने प्रकारचा मद उत्पन्न होऊन ते दुराचरणी झाल्यामुळें आपल्या 
सेन्याच्या सामर्थ्याने ते प्रथ्वीहा बारंभार हलवून सोडूं लागले; तेव्हां त्यांचा नाश करून 
शरणागतांचें दुःख एकदांच नाहींसें करावें, अशी त्या भगवान्‌ श्रीकृष्णाची इच्छा होती; 
म्हणून आरंभींच कोरवांचा नाश करण्याचें सामर्थ्य असूनहि कांहीं काळ त्यांच्या पापाकडे 
त्यानें दुलक्ष केलें| ४२ ॥ 

परमात्मा वस्तुतः जन्मरहित असतां जन्माला येतोसा जो दिसतो, तो दुराचरणी. 
लोकांच] नाश करण्याकरितांच; तसाच तो तर्बथा अकर्ता असतांहि कर्मे करतोसें वाटतें, 
तेंहि लोकसंग्रह करण्यासाटींच होय. तसें नसेऴ तर सत्त्वरजादि गुणांहून निराळा असलेला 
कोणता पुरुष देह धारण करण्याची आणि कर्मविध्ताराची इच्छा करून त्यांच्यामागे 
लागेळ ? || ४४ || मित्रा उद्धवा, जन्मरहित असलेल्या परमेश्वराने जो यादवांमध्यें जन्म 
घारण केला, तो शरण आलेल्या सर्व राजांच्या आणि शास्त्रविहित मार्गीनें चालणाऱ्या 
सज्जनांच्या कल्याणासाठींच केवळ होप, यास्तअ पवित्रदीति अशा त्या श्रीकृष्णाच्या कथा 
तूं मला कथन कर | ४५ || 





१ एकंदर मद तीन प्रकारचा. ' विद्यामदो धनमदस्ततीयो5मिजनो मद्‌ः ।। 
मदा एते मदान्थानां त एब तु सतां दमाः || विद्या, घन व सत्कुल ह्या तीन. 
गोष्टींबद्दल उन्मत्तांना मद उत्पन्न होतो; पण ह्याच तीन गोष्टी ठज्जनांना मद न करण्यात. 
कारणीभूत होतात. दम व मद हे दोन दाब्द परस्पर विपर्यस्तरूशानें बनलेले आहेत. 


पाहिला अभ्याय समाप्त 


अध्याय र रा 


झुकाचार्य म्हणाळे--राजा, याप्रमाणें विदुरानें उद्धवाला आपल्या आवडत्या 
श्रीकृष्णाचा वृत्तांत सांगण्याची विनंति केली असतां, उद्धवाला श्रीकृष्णाचें स्मस्य होऊन 
पाचा गळा दाटून आला आणि त्यामुळें थोडा वेळ विदुराच्या प्रश्‍नाचे उत्तरहि त्याला 
देवबलें नाहीं || १ ॥ राजा, उद्धव हा पांच वर्षांच्या बयाचा असतां एकदां त्याच्या 
मातेनें तकाळच्या भोजनासाठी त्याला हाक मारिळी; पण त्या वेळीं तो आपल्या बालपणींचे 
खेळ खेळण्याच्या मिषाने श्रीकृष्णाची पूजा करीत असल्यामुळें त्या जेवणाची हि चाड 
त्याला वाटली नाहीं. ( इतकें उद्धवाचें पेम श्रीकृष्णाच्या ठिकाणीं जडलेले होतें) | २॥ 
तेर्‍हां अशा त्या श्रीकृष्णाच्या सेवेंत त्याचें आयुष्य जाऊन त्यांतच तो म्हातारा झाला 
असल्याचें, श्रीकृष्णाचा वृत्तांत सांगण्याची त्याला विदुरानें जेव्हां विनंति केली, तेव्हां त्याच्या 
पदकमलांचें उद्धवाला स्मरण व्हावें आणि प्रेमासळें गळा दाटून येऊन त्याच्या तोंडून 
थोडा वेळ कांहीं उत्तर येऊं नये, यांत नवल काय ! ॥३१]| श्रीकृष्णाच्या चचरणकमलरूपी 
अस्ृत!चा चांगला आस्वाद घडल्यामुळे उद्धव आत्मानंदांत पूर्ण मय़ झाळा होता आणि 
अत्त्यंत उत्व ट अशा कृष्णभक्तीमुळें त्यांतच तो गर्क असे 'तेव्हां विडुराचा प्रश्न ऐकून तो थोडा 
वेळ अगदीं स्तब्धच राहिला ।[४॥ त्याच्या सर्व अंगावर रोमांच उभे राहिले, त्याने आपळे 
डोळे मिटून घरिळे आणि कृष्णम्ेमाचा त्याच्या हृदयांत पूर लोटल्यासुळें त्याच्या डोळ्यांतून 
अद्धप्रदाहू सुरू झाला. हें पाहून उद्धव खरोखर धन्य होय असें विदुराला वाटलें ॥५॥ 
नंतर थोड्या वेळानें उद्धवाचें चित्त भगवान श्रीकृष्णाच्या लोकाहून पुनः या मानवी 
लोकांत येऊन तो देहमानावर आला आणि डोळे पुसून सखेदाश्रर्ययुत्त होऊन बिदुराच्या 
प्रश्नाची उत्तरे देऊं लागला || ६॥ | 


उद्धव म्हणाला, --विदुरा, श्रीकृष्णरूप सूर्य अस्तास गेला असतां आणि 
कालरूपी अजगरानें गिळून टाकल्यामुळे आमची घरें सोभाग्यहीन झालीं असतां आमच्या 
खुशलींवेषयीं मी तुल काय रे सांगू ? | ७ ॥ लरोखर हा सारा मानबलोक दुदेंवी होय 
आणि त्यांतहि हे यादव तर विशेषच दुदैंबी. त्यांचा व श्रीकृष्णाचा इतका काळ एकज 
वास असतां श्रीकृष्णाची ओळख त्यांना कांहीं झाली नाहीं. मासे आणि नक्षत्रपति चेद्र 
एकत्र होते; पण जशी त्यांना त्या चंद्राच्या स्वरूपाची ओळख. नव्हती, त्यांतलाच हा 
प्रकार होता, || ८ || श्रीकृष्णाचे सारें रहस्य यादवांना ठाऊक होतें, तसेच ते अगदीं 
पोक्त असून श्रीकृष्णाझीं ते नित्य हंसतखेळत एकत्र वास करीत होते; पण श्रीकृष्ण हा 
आपल्या यादवांपेक्रींच एक श्रेष्ठ यादव आहे, असें ते समजत. तो सवोच्या अंतयोमीं बास 

सु. भा. भाग १... ११ 


१६२ सुलभ श्रीप्रद्वागवत 


0७१0000000 वसा तयाता 
करणारा असा परमात्मा आहे, अशी यांची कल्यनाच नव्हती || ९ ॥ बिदुरा, दुसरे जे 
कित्येक परमेश्वराच्या मायेनें मोहित होऊन दुष्ट विचारांचा आणि आचारांचा माग 
आक्रमीत होते, त्यांच्या भाषणांनीं [माझ्या बुद्धीला भ्रम पडला नाहीं. कारण माझी बुद्धि 
सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णाच्या ठिकाणीं स्थिर झालेली होती || १० ॥ ज्यांनीं तपाचे आचरण 
केलेलें नव्हतें त्यांना दर्शन देण्यासाठीं श्रीकृष्णाचा अवतार होता; पण त्याच्या दर्शनाने 
त्यांच्या नेत्रांची तृत्ति झाली नवतांच तो आपलें तें स्वरूप घेऊन अन्तर्धान पावला. 
बिदुरा, श्रीकृष्णाचे स्वरूप म्हणजे लोकांचे जणू डोळेच होते. ( म्हणूनच कृष्ण निजधा- 
मास गेल्यावर लोक आंघळ्य़ासारखे होऊन गेले ) ॥ ११ ॥ तें स्वरूप योगमायेचें बल 
दाखविण्यासाठी परमात्म्याने घेतलें होतें. मानवी लीला करून दाखविण्याचे तें उत्कृष्ट 
साधन असून त्यामुळें स्वतः श्रीकृष्णालाहि आश्चर्य वाटत असे. सौंदर्य आणि ऐश्वर्य 
यांची तें स्वरूप म्हणजे केवळ अगाघ खाण असून अलंकारांनाहि ज्यांच्या योगाने शोभा 
येईल अशा अवयबांनीं युक्त होतें ॥॥ १२ ॥ 


विदुरा, युधिठ्ठिराच्या ईराजसूययज्ञांत तें अत्यंत मोहक असें स्वरूप पाहून 
साऱ्या त्रिभुबनाळा बाटले कीं, हे स्वरूप निमाण करण्यांत सृष्टिकत्यी ब्रह्मदेवाच्या 
सर्व नैपुण्याची पराकाष्ठा होऊन तें संपले असार्वे ब म्हणून त्याला आतां 
यापुढें सृष्टि करतां येणार नाहीं ॥ १२ ॥ विदुरा, प्रेमानें ओथंबलेल्या 
हंधण्यानें, रासक्रीडेनें आणि लीलायुक्त कटाक्षोंनीं श्रीकृष्णाने आपला बहुमान केला, 
असें समजून गोकुळांतीळ स्त्रिया त्याच्याकडे सारखी दृष्टि लावीत आणि ( तो 
मार्गानें जाऊं लागला म्हणजे ) मनानें त्याच्याबरोबर जात; अथीत्‌ त्या वेळीं त्यांच्या 
हातांतील कामें तशींच राहून त्या स्तंमित होत असत || १४॥ विदुरा, स्वतः जन्मरहित 
असलेल्या परमेश्वराची, देव, साधु इत्यादि शांत, आणि देत्य, दानव इत्यादि अशांत 
अशीं रूपें आहेत. त्यांत शांत रूपांना दुसर्‍या अशांत रूपांकडून पीडा झाली म्हणल्ले त्याच्या 
अंतःकरणांत दया उत्पन्न होते. आणि मग निरुण आणि सगुण अशा दोन्ही स्वरूपांचा तो 
स्वामी परमेश्वर महत्त्व हें जिचा केवळ अंश आहे, अश्या आपल्या प्रकृतीने युक्त होऊन 
अग्नीप्रमाणे जन्मास येतो. ( वस्तुतः अभि जसा काष्टांना व्यापून असतो; पण घर्षणाने मात्र 
व्यक्त होतो, त्याप्रमाणें परमेश्वर सर्व स्वरूपांना व्यापणारा असून शांत व अशांत 
रूपांच्या घर्षणाने केवळ व्यक्तरूपास येतो) ॥ १५ ॥ 


तौ. भगवान्‌ जन्मरहित असून त्यानें बसुदेवाच्या घरीं ( काराग्हांत ) जन्म 
घेतलास दाखविलें. नंतर तेथून पुढें तो गोकुळांत राहावयास गेला आणि स्वतः अनंत- 
पराक्रमी आ8तांहि कालयवनरूप शत्रूची भीति वाटते असे दाखवून मथुरानगरींतून दूर 
पळून गेला, हें पाहून विदुरा, मळा खरोखर वाईट वाटतें | १६ ॥ तसेंच ( गोकुळांतून 
मथुरेख गेल्यावर ) तो आपल्या मातापित्यांच्या पार्या पडून म्हणाला बीं, 'दे तात, हे आहे, 
बंसाची आम्हांठा अतिशय भीति वाटल्यामुळे आमच्या हातून तुमची सेवा होऊन 


स्कंध २--अध्याय २ १६२ 


'डपकराची फेड करण्याचें कार्य झालें नाहीं, तरी आमच्यावर तुम्ही कृपा करून रागावू 
-नका!' बिदुरा, ह्या गोष्टीचें स्मरण झालें कीं,माझ्या मनांत दुःखाने कशी कालवाकालव होते 
4॥ ७॥ पण बिदुरा, ( असल्या त्याच्या गोष्टींवरून श्रीकृष्ण ही व्यक्ति ठामान्य होती असें 
-मात्र ठरत नाहीं; कारण ) ज्यानें आपल्या तेजस्वी भुवया वक्र केल्याबरोबर काळराक्तीच्या 
योगें भूमीचा मार दूर झाला, अशा त्या श्रीकृष्णाच्या चरणांच्या घुळीचा बास ज्यानें 
स्टकदां घेतला, अत्ता कोणता बरें पुरुष त्याला मग वितरूं शकेल ! ॥ १८ ॥ बिदुरा, 
तुम्ही तवांनीं पाहिलेंच आहे कीं, युघिट्ठिराच्या राजसूययज्ञांत शिझ्युपालाला देखील 
'श्रीकृष्णाकडून उत्तम गति मिळाली. वास्तविक शिशुपाल श्रीकृष्णाचा द्वेश होता; तथापि, 
योगी लोक उत्तम प्रकारच्या योगसाधानानें जी सिद्धि मिळवूं पाहतात, ती त्याला श्रीकृष्ण- 
कुपेनें सहज मिळाळी. अशा त्या भगवान्‌ कृष्णाचा बिरह कोणाला बरें वहन होईल ! 
1] १९ ॥ विदुरा, आणखीहि जे दुसरे वीर पुरुष रणभूमीवर अजञुंनाच्या अस्त्नांनीं मृत्यु 
पाबल्यामुळें पवित्र झाले, त्यांना श्रीकृष्णाच्या मनोहर मुखकमलाचें अंतीं दर्शन झाल्यामुळें 
तेहि कृष्णलोकाला प्राप्त झाले || २० | श्रीकृष्णाचे स्वतःचे ऐश्वर्य अनुपम असून तो 
जेलोक्यांचा स्वामी आहे. आत्मस्वरूपाचें साम्राज्य तो भोगीत असल्या मुळें त्याचे कोणतेहि 
मनोरथ पूण व्हावयाचे राहिले अशी स्थिति नाहीं; इंद्रासारखे चिरस्थायी लोकपालसुद्धा 
त्याला करभार अपण करतात आणि आपल्या किरीटयुकक्‍्त मस्तकाने त्याच्या पाय ठेवण्या- 
च्या स्थानाची पूजा करतात || २१ | पण, विदुरा, श्रीकृष्ण एबढा ऐइवर्यशाली असतांहि 
उच्च सिंहासनावर बसलेल्या उम्रसेना पुढें उभा राहून ' महाराज, इकडे लक्ष ठेवा ' अशी 
ललकारी देऊन राजसभेत जागति ठेवीत असे; हें त्याचें सेवकपण माझ्यासारख्या त्याच्या 
अक्तांना फारच कष्टप्रद होतें ॥ २२ ॥ 


फार काय सांगावें ! कृष्णाचा वध करण्याच्या इच्छेने आलेल्या दुष्ट पूतनेने 
आपल्या स्तनांतील कालकूट विष त्याला पाजिलें; तथापि तिलाहि मातेला मिळावयास 
उचित अशी जी गति ती मिळाली. तेव्हां अशा त्या श्रीकृष्णापरत्या दुसऱ्या कोणाला 
दयाळू म्हणून आम्हीं गारण जावें बरें ! | २२ ॥ बिदुरा, हातांत सुंदर आंसाचें सुदशन- 
चक घारण करणाऱ्या श्रीकृष्णाला स्कधावर घेऊन गरुड रणभूमीवर आपल्याबर धावून 
येत आहे, असें ज्या असुरांनीं पाहिलें, त्यांनीं नेलोक्याधियति अशा श्रीकृष्णाशीं विरोध 
करण्याचा मनांत निश्चय केळेळा होता, तरी भगवद्धक्तांचीच गति त्यांना मिळाली, यास्तव 
ते त्याचे मक्‍तच होते, असें मला वाटतें || २४ ॥ (त्या श्रीकृष्णाचे चरित्र मी आतां 
आरंभापासून थोडक्यांत सांगतों. ) 


पृथ्वीचें कल्याण करावें याखाठीं अह्मदेवाने विनंती केली, तेव्हां त्या परमेश्वराने वसुदेव- 
देवकी हीं भोजदेशाचा राजा जो कंस याच्या काराग्रहांत असतां त्यांच्या पोटीं जन्म 
घेतला ।॥ २५ ।॥ तेथून बसुदेव पित्याने त्याला कंसाच्या भीतीमुळे नंदाच्या गोऊुळांत 
'नेळें आणि तेथे तो कोणास उमगू न येतां बळरामासह गोकुळांत अकरा वर्षे राहिला. 


१६४ सुलभ श्रीमद्धागवत 





॥ २६ ॥ आपल्या भोंबतीं गोपाळांचा थवा घेऊन तो श्रीकृष्ण यमुनेच्या कांठीं असलेल्याः 
उपबनांत मधुर गायन करणाऱ्या पक्ष्यांनी गजबजून गेलेल्या वक्षराजीखालीं बासरें चारीत 
कीडा करीत असे ॥ २७ ॥ गोकुळांतील मनुष्यांना तो आपल्या प्रेक्षणीय अशा 
बाललींठा दाखवी. मधून रडावे, मधून हसावे असें तो करी; तेव्हां त्याची दृष्टि सुदर 
बालसिंहाच्या दृष्टीसारी पाणीदार दिसे ॥ २८ ॥ त्याचे गाई-बैल शुभ्रव्णाचे असत 
आणि सौंदर्य तर त्यांच्या ठिकणीं मूर्तिमंत वास करीत होतें. त्या आपल्या गाईबेलांना 
चारीत तो श्रीकृष्ण आपली मुरली बाजवून बरोबरच्या गोपांची करमणूक करीत असे 
॥ २९ ॥ ( आपला शत्र कृष्ण हा गोकुळांत नांदत आहे, असें कळल्यावरून ) 
भोजराज कंसानें त्याचा वघ करण्यासाठीं इच्छेस येईल तसें रूप 'बारण करणाऱ्या मायावी 
देत्यांची योजना केळी होती; पण त्या बालकृष्णाने ते देत्य म्हणजे खेळांतल्या बाहुल्याच 
जणूं काय, अशा सहज लीलेने त्यांचा नाश केळा ॥ ३० ॥ ( पुढें त्या श्रीकृष्णाने 
आणखीहि चमत्कार केले, ) कालिया सर्पाच्या विषानें दुष्ट झालेलें यमुनेचें पाणी 
पिऊन एकदां तेथीळ गाईवांसरें मरण पावलीं, तेव्हां त्यानें त्या काल्याचा दर्प 
नाहींसा करून त्याला तेथून घालवून दिळें व॒ गाईंना जिवंत करून त्यांना यमुनेचें पाणी 
पाजिळे ॥ ३१ ॥ तसेंच गोपांचा राजा जो नंद यानें साठविलेल्या द्रव्याचा उत्तम 
प्रकारचा व्यय व्हावा या इच्छेने त्यानें उत्तम ब्राह्मणांच्या साहाय्याने त्याच्याकडून 
गोसव % नांवाचा यज्ञ करविला ॥ ३२॥ विदुरा, ( त्या बाल श्रीकृष्णाचा आणखींहि 
एक महापराक्रम तुला सांगतों.) नदानें गोतवे केलेला पाहून इन्द्राला आपला: 
अपमान झालास वाटलें व त्यामुळें मोठ्या रागाने त्यानें गोकुळावर भयंकर पाऊस 
पाडण्यास आरंभ केला. तेव्हां गोकुळांतील सारे लोक भयानें व्याकुळ झाले; पण त्यांच्या- 
वर श्रीकृष्णाने कृपा करून त्यांचें रक्षण केलें, तें कसें तर, गोवधन पर्वत त्यानें छत्री प्रमाणें 
सहज लीलेनें त्या गोकुळावर उचळून धरिला || ३३ ॥ विदुरा, तो बाल श्रीकृष्ण गोपींच्या 
समूहांत फारच शोभत असे आणि शरदुतूंत आवशीस स्वच्छ चांदणें पडलें म्हणजे त्या 
रमणीय प्रसंगीं तो मधुरस्वर्युक्त गायन करून क्रीडा करीत असे. ॥ २४ ॥ 


% या यज्ञांत गाई व त्यांचें पोषण ज्यावर होई तो गोवधंन पर्वत यांची पूजा 


होती. 
१ हा गोसव कृष्णाने नवीनच सुरू केला. त्याच्यापूर्बी सर्व गोप इन्द्राचीच पूजा 
करीत, आपली पूजा गोपांनी बंद केळेळी पाहून इंद्राला राग आला, 


दुखरा अध्याय समाप्त 


अध्याय ३ रा 


ब»५५५५५५५५/ 


उद्धव विदुराल्य म्हणतो,-वबिदुरा, नंतर श्रीकृष्ण बलरामासह मथुरेत आला! 
आणि आपल्या मातापितरांचें कल्याण करावें म्हणून आपला शत्रुगणांतील मोठा शबरु जो 
कंस, त्याला त्यानें पराक्रमाने उच्चासनावरून खालीं पाडून ठार केलें आणि गतप्राण 
झालेल्या त्याला मग जमिनीवर ओढिलें ॥| १ ॥ बिदुरा, ( श्रीकृष्णाची बुद्धि फारच प्रलर 
होती. ) सांदीपनीनें एकएकदांच सांगावें आणि कृष्णाने तें पाठ करावें अशा रीतीनें वेदांचे 
त्यानें सविस्तर अध्ययन केलें. नंतर त्या गुरूला गुरुदक्षिणारूप वर म्हणून त्याचा जो पुत्र 
मृत झाला होता, त्याला पंचजन नांवाच्या दैत्याच्या उदरांतून परत आणून दिलें॥ २॥ 
पुढें त्यानें लक्ष्मीसमान जिचें सौंदर्य होते, अशा भीष्मक राजाच्या रुक्मिणी नामक कन्येशी 
उत्कर्षाच्या देतूनें गांधर्व बिधीनें विवाह केला, त्या विवाहासाठी जे अनेक्र राजे बोलाविलेळे 
होते, त्यांच्या समक्ष त्यांच्या मस्तकांवर पाय देऊन त्या पराक्रमी श्रीकृष्णाने रुकिमिणी€य 
आपला भाग उचळून नेडा | २ || 

नंतर त्यानें नमजित्‌ राजाची कन्या जी सत्या तिच्याशी स्वर्यवरांत विवाह केला. 
त्या प्रसंगीं त्यानें मोठीं वशिंडें असलेल्या सात बैलांना त्यांचीं नाकें टोंचल्याशिवायच वठणी- 
वर आणिलें, ( नग्नजित्‌ राजानें आपल्या मुलीच्या स्वयंवरासाठीं तसा पणच केला होता. 
तो इतर राजांना जिंकता आला नाहीं; पण कृष्णाने तो जिंकिळा व सत्येचें पाणिग्रहण केलें.) 
तेव्हां आपला अपमान झालासे वाटून त्या सत्येची इच्छा करणारे ते राजे सशस्त्र होऊन 
कृष्णावर चाळून आले असतां, त्यानें स्वतः सुरक्षित राहून त्या मूख राजांचा आपल्या 
शस््नांनों वघ केला || ४ || विदुरा, या सत्यानामक स्त्रीला जें प्रिय बाटेल तें करावें, असें 
कृष्णाला एखाद्या प्राकृत मनुष्याप्रमाणें वाटे, तेव्हां त्यानें एका प्रसंगीं पारिजातक वृक्ष 
स्वर्गातून आपल्याबरोबर आणिला, तें पाहून इंद्राने क्रोघांच होऊन त्याच्यावर आपल्या 
देवगणांसहू चाल केली. इंद्र हा आपल्या स्त्रियांच्या खेळांतील केवळ पशु असाच होता. 
(तसें नसतें तर त्यानें आपल्या उपकारकर्त्या श्रीकृष्णाशीं असें वर्दन केलें नसतें & )॥॥५॥ 

एथ्वीचा पुत्र जो भोमासुर तो आपल्या प्रचंड शरिरानें आकाशाला ग्रासून टाकीत 
असतां, श्रीकृष्णाने त्याबरोबर युद्ध करून सुदर्गानचकानें त्याचा शिरच्छेद केडा. तें पाहून 
पथ्वीनें त्या श्रीक्रष्णाची प्राथना केली, तेव्हां श्रीकृष्णाने भौमासुराच्या भगदत्तनामक पुत्राला 
त्याचें उरलेले राज्य दिळें आणि मदय तो भोमासुराच्या अंतःपुरांत गेला ॥६॥ त्या 


% देवमाता अदितीचीं कुंडळें मौमासुर देत्यानें पळविल्यावरून तीं परत मिळवून 
तिला द्यावी, या हेतूनें इंद्राच्या निमंत्रगावरून श्रीकृष्ण सत्यभामेवह स्वर्गी गेळा व 
अदितीचीं कुंडले त्यानें तिळा मिळवून दिलीं, अशी कथा पुढें दशम स्कंध ६९ व्या 
अध्यायांत आहे. 


१६६ सुलभ श्रीमद्भागवत 





ठिकाणीं त्या भौमासुरानें किती तरी राजकन्यांना आणून कोंडून ठेविलें होतें. दुःखितांचा' 
केवारी श्रीकृष्ण आंत येतांच त्याला पाहून त्या राजकन्या चटकन उठून उभ्या राहिल्या 
आणि आनंदयुक्त पण लज्जान्वित अशा कटाक्षांनीं त्यांनीं त्याचा ( पति म्हणून ) स्वीकार 
केला || ७ ॥ मग ( श्रीकृष्णाने त्यांना द्वारकेस नेलें ब ) यथावबिधि त्यांची प्रथक मेदिरा- 
मध्ये स्थापना केली. नंतर अवश्य तितकीं रूपं आपल्या मायेनें धारण करून त्यांचें त्यानें 
यथावाधे पाणिग्रहण केलें || ८ | त्याला त्या प्रत्येक स्रीपासून दहा दहा मुलें झालीं व ती 
सर्ब प्रीकृष्णासारखींच होतीं. अशा रीतीनें त्यानें आपल्या मायेचा उत्कर्ष दाखविला ॥९॥ 
बालयवन, मगध देशा'चा राजा जरासंध, तसेंच शाल्व इत्यादि राजांनीं सैन्यासह त्याच्या 
द्वारकानगरीवर चाल करून तिला वेढा दिला, तेव्हां त्यानें आपल्या मुचकुंद, भीम 
आदिकरून भक्तांना आपलें दिव्य तेज देऊन त्यांच्या द्वारा आपणच त्या राजांचा वध 
केला || १० ॥| तर्सेच त्यानें शंबरासुर, द्विविद नामक वानर, बाणासुर, मुर, दैत्य, बल्वल 
आणि दुसरे दंतवक्र, शिठ्ुपाळ आदिकरून जे दुष्ट होते त्यांपैकीं कांहींचा आपल्या भक्ता 

कडून बघ करविला वः कांहींना स्वतः मारिले | ११ ॥ बिदुरा, तुइप़रा बंधूचे पुत्र जे 
कौरव आणि पांडव त्यांच्यांत दोन पक्ष होऊन त्यांनां अनेक राजे युद्धासाठी 
येऊन मिळाले, त्यांचीं सेन्ये कुरुक्षेत्रांत एकमेकांवर चाळ करू लागलीं 
असतां पृथ्वी कांपूं लागली. ( पण त्या तर्वाचाहि त्यानें तसाच नाश करविला ) | १२ ॥ 
कणं, दुःशासन व शकुनि यांच्या दुष्ट मसळतीचा परिणाम म्हणून दुर्योघना'चें वैमव आणि 
आयुष्य नष्ट झाळें आणि आपल्या अनुयायांसह मांडी फुटून तो रणांगणावर पडला; पण तें 
पाहूनहि श्रीकृष्णाचे समाधान झालें नाहीं || १३ ।॥। बिदुरा, श्रीकृष्णाला वाटलें कीं, माझे 
अंशभूत जे यादव, त्यांचें पथ्वीला असह्य झालेलें सैन्य जिवत असतांना, द्रोण, मीप्म, 
अजुन, भीम आदिकरून वीरांसह अठरा अक्षोहिणी सेन्याचा नाश झाला तरी, त्याने 
पृथ्वीचा भार तो कितीसा नाहींसा होणार ! || १४ ॥ हे यादव मद्यपानानें डोळे लाल 
करून उन्मत्तपणानें आयसांत कलह करतील तर त्यांचा नाश होणें शक्‍य आहे. त्यांच्या 
नाशाला याहून दुसरा उपाय नाहीं आणि तो कराबयास मी स्वतः उद्युक्त झालों, तरच ते 
यादव नष्ट होतील | १५ ॥ असा विचार केल्यावर श्रीकृष्णाने धमराजा'ी त्याच्या राज्या- 
वर स्थापन केली आणि सदाचरणाच्या :मार्गाचें उदाहरण घाळून मित्रांना संतोप दिला 
॥ १६ ॥ पुरुवंशाचा अंकुर म्हणून अभिमन्यूपासून उत्तरेच्या पोटीं जो उत्तम गभ राटिळा 
होता, तो वासविक अश्वत्याम्याच्या अस्त्राने नष्टच झाला होता, पण भगवंताने त्या पुन- 
र्जीवन केलें | १७ ॥ मग त्यानें युधिप्ठिराकडून तीन अश्वमेध यज्ञ करविळे आणि सुचिपि- 
राने आपल्या बंधूंच्या साहाय्यानें राज्या'चें रक्षण करून, कृष्णाच्या सांगण्याप्रमाणे वर्तन ७१% 
आणि सुखाने कालकरमणा केली ॥ १८ || बिदुरा, श्रीकृष्ण बिश्वाचा अंतयामी असूनहि 
लोकव्यवहार आणि वैदिक मार्ग यांना अनुसरून वागत असे. सांख्यज्ञानांत तो मुरलेला 
असल्यामुळें द्वारकानगरींत तो जरी नाना बिषयांचा उपभोग घेई, तरी त्याची त्यांत गर्ळीच 


स्कंध २-- अध्याय ३ १६७ 
व येन मदली 
आसक्ति नसे) १९॥तो कोणाकडेहि मधुर स्मित करून'च पाही व कोणाशी झालें तरी.अमृता- 
सारख्या गोड शब्दांनी बोले. त्याचें आचरण अगदीं निर्दोष असून त्याचा देह म्हणजे प्रत्यक्ष 
ल्ह््मीचें निवासस्थान होता ।। २० ॥ तो इह आणि पर अशा दोन्ही लोकांनां संतुष्ट करून 
यादवांनाहि आनंद देत असे आणि स्वतःहि विषयांचा उपभोग घेई. रात्र ही स्त्रियांना 
आनंदाचा अवसर देणारी असल्यामुळें श्रीकृष्णहि त्या वेळीं आपल्या स्त्रियांना क्षणभर 
आपल्या प्रेमाचा लाभ देत असे | २१ ॥। याप्रमाणें कित्येक वषे ग्रहस्थाश्रमाचा उपभोग 
चेत आनंदाने राहिल्यावर त्या श्रीकृष्णाच्या मनांत संसारभोगांबिषयीं वेराग्य उत्पन्न झालें 
॥ २२ ॥ सर्व विषयच मुळीं देवाच्या आधीन असल्यामुळें स्वतः मनुष्यहि देवाच्या आधीन 
असल्यासारखाचच होय. तेव्हां ज्ञानयोगाच्या विषयांत श्रीकृष्णाचे अनुकरण करणारा 
कोणता पुरुष त्या विषयमोगावर विश्वास ठेवील १ | २२ ॥ असो. विदुरा, एकर्दा 
यादव आणि भोज या कुळांतील मुलें द्वारकेंत खेळत असतां त्यांनी क्ररर्षींना राग येईल 
असें आवरण केलें व त्या त्रदषींनीं सुद्धां ( यादवांचा नाश करण्याचें ) भगवंता'चें मत 
जाणून त्या मुलांना झ्ाप दिला ॥ २४ । मग कांहीं महिन्यांनी वृष्णि, भोज, अन्धक 
इत्यादि यादवकुळांतीळ सर्व पुरुष मोठ्या आनंदानें र्थांत बसून प्रभामक्षेत्रात गेळे. 
या वेळीं श्रीकृष्णाच्या मायेनें त्यांच्यावर आपल्या मोहनीचा पगडा बसविला होता 
॥ २५ ॥ येथें ( शञापापासून मुक्त होण्याकरितां ) त्यांनीं ती्थीवर स्नान करून तेथील . 
पवित्र उदकानें पितर, देव आणि त्रदप्रि यांचें तर्पण केलें आणि ब्राह्मणांना उत्तम गुणयुक्त 
अशा गाईचें दान केलें ॥ २६ ॥ तसेंच सोनें, रूपे, शय्या, वस्त्रे, हरिणाचीं कातडी, 
घाबळ्या, पालख्या, रथ हत्ती, दासी, आणि निवोह्ापुरती भूमि अशींहि दानें त्यांनीं 
त्यांना दिलीं । २७ ॥ आणि अनन, अनेक प्रकारचा रस इत्यादि पदा्थहि देऊन त्यांनीं 
तें सर्व दानफळ भगवंताला अर्पण केलें आणि अ.पें जीवित गाडे आणि विप्र यांच्या- 
साठींच आहे असें दर्शवून त्यांनीं भूमीवर पडून त्या ब्राह्मणांना साष्टांग नमस्क्रार 
घातले ॥ २८॥ 


तिसरा अध्याय समाप्त 


अध्याय ४ था 


उद्धव म्हणाला, --बिदुरा, ( याप्रमाणें दानें केल्यावर ) बह्मदेवाची अनुज्ञा घेऊन 
यादवांनी मोजन केलें आणि त्यांत मद्यपान करून त्यामुळें ज्ञानभ्र्ट झाल्यावर एकमेकांना 
ममभेदक शब्दांनीं बोलूं लागले ॥ १ ॥| त्या मद्याच्या दोषामुळे त्या यादवांची मनें क्षुब्ध 
झाटीं होतीं म्हणून ( एकमेकांचे मर्मभेदक शब्द ऐकून ) रानांत वेळूवर वेळू बांतून 
ज्याप्रमाणें अभि उत्पन्न होतो, त्याप्रमाणें सूर्य अस्तास गेळा असतां त्या याद्यांमध्ये 
कलहा[मीचा भडका उडाला || २ ॥ तेव्हां हा आपल्याच मायेचा प्रताप होय असें पाहून 
तो भववान्‌ श्रीकृप्ण सरस्वतीच्या उदकानें आचमन करून एका पिंपळाच्या वृक्षाच्या 
वुंध्याशीं बसून राहिला ॥| ३ ॥ बिदुरा, श्रीकृष्णाचे ब्रीद शरणागताचें रक्षण करणें हेंच 
होय. आपल्या कुळाचा नाश करण्याची सिद्धता केल्यावर तो मला म्हणाला होता कीं, 
उद्धवा, तूं येथून बइरिकाश्रमाठा जा ! || ४ ॥ विदुरा, असें करण्यांत श्रीकृष्णाचा काय 
अभिप्राय आहें हें मीं जाणिलें, तरीसुद्धा त्याच्या पायांचा विरह सहन करणें मळा अशकय 
असल्यामुळें ( बदरिकाश्रमाठा न जातां या गडवडींत मी ) श्रीकृष्णाच्या मागोमाग चाललो . 
॥ ५॥ त्याचा शोध करितां करितां, लक्ष्मीचे निवासस्थान व विश्व व्यापून पुरणारा अश 
तो आमचा प्रिय स्वामी सरस्वतीच्या कांठीं एकटाच बसला आहे असें मला 
आढळलें ॥ ६ ॥ 

त्याची कांति श्याम वर्णांची असून तो रजस्तमांनीं विरहित अशा शुद्ध सत्त्वाची 
मूर्ति दिसत होता, त्याचे नेत्र अत्यंत शांत आणि आरक्त वणीचे असून चार हात 
आणि रेशमाचा पीतांवर यामुळें त्याची सहज ओळस्व पटत होती ॥ ७ ॥ आपल्या 
डाव्या मांडीवर उजबरा पाय ठेवून तो एका लहानश्या पिंयळाच्या झाडाला टेकून बसला 
व त्यानें सर्ब मोगेच्छा सोडिली असतांहि त्याचें शारीर मुळींच कृश दिसत नव्हतें | ८ ॥ 
या संधीस महान्‌ मगतद्धकत आणि व्यासांचा प्रिय मिञ असा जो भोगसिद्ि प्रास करून 
घेतळेळा मेत्रेयसुनि, तो अनेक प्रदेश फिरत फिरत सहज येथें आठा ॥ ९ ॥ बिदुरा, 
मेत्रेयमुनींचे भगवान्‌ श्रीकृष्णावर फार प्रेम होतें. तेथें आल्याबरोबर आनंद आणि 
भक्तिभाव यामुळें त्यांनीं श्रीकुृष्णापुढें मस्तक वांकविलें आणि आमचा संबराद ते ऐकू 
लागले, तेव्हां भगवान्‌ श्रीकृष्ण मजकडे पाहून पेमाने हसला आणि माझे श्रम दर करण्या- 
साठीं बला म्हणाला || १० || “ उद्धवा, तुझ्या मनांतील इष्ट काय आहे, हें मठा 
ठाऊक आहे. यास्तव इतरांना मिळण्यास सर्वयेब कठीण असें कांहीं मी तुला देतों. 
उद्धवा, दे! बघुनामक देवांचा अवतार आहेस ब पूर्वी सृष्टि उचयन्न करणाऱ्या वसुंच्या 
यशांत माझी प्राति व्हावी म्हणून तूं माझे पूजनहि केलें होतेंस || ११ ॥ हे सदाचरणी 
उद्धवा, आतां प्रात झालेला हा तुझा जन्म सर्वात , शेवटचाच होय. माझी कृपा त 


स्कंध २-अध्याय ४ १६९ 
400000 2.0. 07 0.0 100 000 
संपादन केळेली आहेस, आणि म्हणूनच हा मनुष्यलोक मी सोडून जात अततां, या 
एकांताच्या ठिकाणीं सुदैवाने माझे दर्शन तुला घडलें, माझ्याविषयी तुझी भक्ति अगदी 
निमंळ आहे ॥ १२॥ पूर्वी सृष्टि उत्पन्न होतांना, माझ्या नाभीपासून निघालेल्या 
कमळावर ब्रह्मदेव बसला असतां, त्याडा मीं श्रेठ्ठ अशा ज्ञानाचा उपदेश केला होता. 
'त्यांत माझ्या माहात्म्याचें वर्णन होतें व त्याला ज्ञानी पुरुष ' भागवत ! असें म्हणतात, 
(उद्धवा, तें शान मी आतां तुलाहि सांगतों ) ?॥ १३॥ विदुरा, याप्रमाणें त्या परम- 
पुरुषाने मा आद्रानें सांगितलें आणि माझ्याकडे पाहून कृपेला मी पात्र आहें असें 
दरशविलें. तेव्हां माझ्य़ा अंगावर प्रेमानें रोमांच उभे राहिले आणि नेत्रांतून आनदाश्रूंचा 
लोट वाहूं लागळा, माझा कंठ दाटून आल्यामुळें शब्दोच्चार नीट होईना. तथापि तशाच 
स्थितींत हात जोडून मी बोळू लागलों || १४ ॥ '' हे जगज्ञायका, तुझ्या चरण- 
कमलाची जे सेवा करतात त्यांना धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चारी पुरुषाथीयेकरी : 
कोणताहि पुरुषार्थ दुष्पाप्य नाहीं. तथापि, हे परमपुरुषा, मी त्यांपैकीं एकहि मागत 
नाहीं. केवळ तुझ्या चरणकमलळाची सेवा करावी एवढीच मला उत्कट इच्छा आहे | 
॥ १५ ॥ देवा, तुळा कपलीहि इच्छा नाहीं; तरी तु प्रत्यक्ष कालस्वरूपी असतांहि शत्रूचे 
भय प्रात झालें असं दाखवून आश्रयस्थान शोधिलेत आणि तेथें पळून गेलास. स्वतःच्या 
स्वरूपांतच पूर्ण आनंदाचा अनुभव घेत असतांहि सहखावधि स्त्रियांना तू आश्रय दिलेला 
आहेत. अशा या तुझा विचार करूं लागलें म्हणजे ज्ञानी पुरुषाची देखील मति कुंठित 
होते॥ १६ || 


हे सबतमथ श्रोकृष्णा, तुझ्या सर्बश्रेठ आत्मज्ञानाला केव्हांहि खंड नाहीं व तें 
कोठेंहि कुंठित होणारें नव्हे. तरी पण तह्धामसळतीसाठी मळा बोलावून एखाद्या अज्ञानी 
माणसाप्रमाणे तूं मा प्रश्न करीत असत आणि बोलतांना प्रमाद न व्हामा म्हणून जपून 
बोलतोस दाखवीत अतत. देगा, ही गोष्ट मनांत आली म्हणजे माथे अंतःकरण विचार मूढ 
होतें ॥ १७ ॥ हे जगत्यने, आम प्हत्याचें उद्घाटन करणारें जे श्रे ज्ञान तुम्हीं अह्देवाला 
सांगितलें, तें सर्व जर आग्हांठाहि ग्रहण करतां येण्यासारखे असेल, तर तें आम्हांला 
सांगा, म्हणजे तेणेंकरून आम्ही पापापासून त्वरित तरून जाऊं. ?॥ १८॥ विदुरा, 
याप्रमाणें मी आपलें अंतःकरण मोकळें करून बोलों असतां, सर्वश्रेउ अश्या त्या कमळ- 
नेत्र भगवंताने आपल्या स्वरूपाविपयींच्या उत्तमोत्तम ज्ञानाचा मळा उपदेश केळा ॥१९॥ 
बिहुरा, याप्रमाणें मी श्रीकृष्णाची चरणसेवा करून त्याला संतुष्ट केळे आणि त्याच्यापासून 
आत्मज्ञानाच्या मार्गाचें रहस्य समजावून घेतलें, नंतर त्याच्या चरणांचें वंदन करून त्याला 
मीं प्रदक्षिणा घातळी आणि त्याच्या विरहामुळें दुःखित अन्तःकरणाचा अता होऊन येथें 
आलों आहे ॥ २० ॥ विदुर, त्या प्रभूच्या दर्शनामुळें प्रथम मी आनंदित झालों, पण 
पुढें बियोगासुळें दुःखित झालों, तेव्हां आतां पुढें त्याला प्रिय असलेला जो बदरिका- 
अमाचा प्रदेश त्यांत जाऊन मी राहणार आहे || २१ ॥ त्या ठिकाणीं लोकांचें संरक्षण 


१७० सुलभ श्रीमद्वागवत 


“२.” 








/२/४/५. 





/९..”९./५-/९./४”९.”९/९/४५/”५-”४-” “५९१ 


रणारे देवस्वरूपी जे भगवान्‌ नरनारायणत्रद्रषषि त्यांनीं पुष्कळ काळ तपश्चर्या केली 
होती. त्यांची तपश्चयी त्यांच्या स्वतःच्या दृष्टीनें खडतर असली, तरी लोकांना मात्र सुख 
व्हावें म्हणून ती ते करीत होते | २२ ॥ द्युकाचार्य म्हणतात, -- राजा, याप्रमाणें आपल्या 
बांधवांचा नाश झाल्याचें दुःसह वतमान विदुरानें उद्धवापासून ऐकिळें, तेव्हां त्याच्या 
मनांत दुःखाचा उमाळा आला; पण त्याचें त्या ज्ञानी विदुरानें आतमज्ञानाच्या योगानें 
शमन केलें ॥ २३ | उद्धव महान्‌ भगवद्भक्त होता. श्रीकृष्णाच्या परिवारापेक्री तो मुख्य 
असल्यामुळें विदुराळा सहजच त्याच्याविषयी विशेष विश्वास वाटत होता व त्यामुळे तो 
बदरिकाश्रमास जावयास निघाला असतां त्यानें त्याला कांहीं प्रश्न केला । २४ ॥ विदुर 
म्हणाला, ---' उद्धवा, योगेश्वर श्रीकृष्णाने आत्मस्वरूपाचें रहस्य प्रकट करणारें असें जें 
भरे ज्ञान तुला सांगितलें, तें तू आम्हांला अवश्य सांग, कारण ( तुझ्यासारख्या ) 
श्रीकृष्णाच्या भक्तांचा आचारच असा आहे कीं, त्यांनी आपल्या सेवकांचे मनोरथ पूर्ण 
करीत फिरावे ॥२५॥ उद्धव ग्हणाला,-विदुरा, श्रीकृष्णाने हा मृध्युलोक सोडून जातांना 
स्वतःच मैत्रेयाळा माझ्या देखत ( या ज्ञानाचा उपदेश तुला देण्याची ) आज्ञा केली आहे. 
यास्तव या ज्ञानाविषयां प्रे म्हणशील तर त्या मेत्रेयाचीच आराधना करणें तुला योग्य आहे? 
॥२६॥ शुकाचार्य म्हणतात, राजा, याप्रमाणें विदुरापाशीं श्रीकृष्णाचे गुणानुवाद गायिल्यावर 
त्या अमृतमय गुणकीर्तनानें उद्धवाचें सर्व दुःख शांत झालें, मग त्या यमुनेच्या वाळबंटा- 
बर ती रात्र क्षणासारखी घालवून तो तेथून निघून गेला ॥ २७ ।) परीक्षित्‌ म्हणाला,-- 
शुकमुने, ( यादवांनी एकमेकांशीं युद्ध केलें ब त्यांत ) वृष्णि, भोज इत्यादि यादव- 
कुळांतील महापराक्रमी बीरांचे अग्रणी असे मोठमोठे सेनानायक तर नष्ट झालेच; पण 
चेलोक्यनायक अशा श्रीकृष्णाने देखील त्या वेळीं देहाचा त्याग केळा, असें असतां त्यांतील 
मुख्य असा उद्धव मात्र जिवंत कसा राहिला बरें १ | २८ | श्रुकाचायानीं उत्तर केलें, 
( त्याचें कारण सांगतों ). श्रीकृष्णाचा संकल्प केव्हांच व्यर्य जाणारा नव्हे. तेव्हां आपल्या 
इच्छेनुसार त्यानें ब्राह्मणाच्या शापाचें मिभ् करून आल्या कुळाचा संहार तर केला; पण 
देहत्याग करतेवेळी मनांत त्यानें 'वरोखर असा बिचार केला की, ॥ २९॥' मीर्‍या 
लोकांतून गेल्यावर आत्मस्वरूपासंबंधाने जें ज्ञान मजजबळ आहे तें ग्रहण करण्यास (व 
त्याचा पुढें प्रसार करण्यास ) आत्मज्ञान्यांमध्ये श्रेडठ असा उद्धव'च सत्यात्र आहे ॥२०॥ 
शिवाय, तो भक्तश्रेड उद्धव माझ्याहून कोणत्याहि प्रकारें अणुमात्र कमी नाहीं. त्रिगुणां- 
सुळें होणाऱ्या विकारांची त्याला केव्हांहि पीडा होत नाहीं. यास्तव माझ्या आत्मस्वरूप- 
: विषयक ज्ञानाचा लोकांना उपदेश करण्यासाठीं त्यानें मृत्युलोकी राहावें, हें योग्य होय 
॥ ३१ ॥ त्रेलोक्यांचा गुरु जो श्रीकृष्ण त्यानें असा विचार केला आणि ' बदरिकाश्रमांत 
जा ! ? अशी उद्धवाला आज्ञा केली. त्याप्रमाणें उद्धव त्या ठिकाणीं गेला आणि समाधीच्या 
योगानें त्यानें श्रीहरीचे पूजन केलें ॥॥ ३२ ॥ राजा, उद्धवानें सांगितल्याप्रमाणें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाने ठीलेसाठीं देह धारण करून कशीं स्तुत्य कार्ये केलीं, तें सर्ब वर्तमान बिदुरानें 


स्कंध २३--अध्याय ४ १७१ 


'५"४५८५८६/९/९/५/५/५/- ४५” 





ऐकिले ॥ ३२ ॥ तसेंच ज्ञानी पुरुषांचें घैर्य वृद्धिंगत करणारा, पण पशुब्रत्तीने वागणाऱ्या 
चेचळ मनाच्या मनुष्यांना मात्र करावयास कठीण, असा देहत्याग त्यानें केल्या'चेंहि त्यानें 
ऐकिलें ॥ ३४ ॥ मग भक्तराज उद्धव तेथून निघून गेल्यावर तो प्रेमाने विव्हळ झाला व 
श्रीकृष्णाने आपलें मनानें कसं स्मरण केलें तें वारंवार मर्नांत आणून त्यानें फास्च शोक 
केला | ३५ ॥ दे कुर्रेष्ठ परीक्षिता, नंतर कांहीं दिवसांनीं तो सिद्ध अता मरतकुलश्ेष्ठ 
विदुर यसठुनातीर सोडून जेथें तो. मेत्रेयसुनि राहात होता, त्या गंगातीरावर ( हरिद्वार 
नांवाच्या ) ठिकाणीं प्राप्त झाला, || ३६ ॥ 


चोथा अभ्याय समाप्त 


अध्याय ५ वा 


४7/४४/४४५५ 


शुकाचार्य म्हणाले --राजा, श्रीकृष्णावरील प्रेमानें पवित्र झालेला अता कुरश्रेष्ठ 
विदुर मेत्रेयक्त्षीच्या सुस्वमावादि गुणांनीं संतुष्ट होऊन हरिदारीं बसलेल्या ज्ञानी मेत्रेया- 
जवळ जाऊन त्यास प्रश्न करू लागला | १॥ तो म्हणाला- हे लोक सुख व्हावें म्हणून 
कर्मे करीत असतात; परंतु त्यांना सुख मिळत नाहीं आणि त्यांच्या दुःखाचें निवारणहि 
होत नाहीं. उलट कर्मामुळें त्यांना वारंवार दुःखच भोगावें लागतें. तेव्हां, अशा दुःवमय 
संसारांत मनुष्यानें कसें वागावें ( म्हणजे त्याला सुष्माति होईल ) तें आचरण आम्हांला 
कृपा करून सांगावें | २ ॥) खरोखर पूर्वकर्मामुळें जे लोक श्रीकृष्णापासून पराडूमुख झालेले 
असतात आणि म्हणून ज्यांच्या स्थमावाची साहजिक पायाकडेच प्रवृत्ति असत्ये, अशा 
अत्यंत दुःखी लोकांवर अनुग्रह करण्याकरितां आपल्यासारख्या मगबंताच्या शुमकारक 
विभूति भूतलावर फिरत असतात | ३॥ 


यास्तव, हे साधुश्रेड मेत्रेयसुने, तुम्ही आम्हांला असा कांहीं कल्याणाचा मर्ग 
सांगा कीं, जेणेकरून भगबान्‌ संतुष्ट होऊन मनुष्यांच्या भक्तीने पवित्र झालेल्या अशा 
हृदयांत वास करील आणि पुरातन कालापासून चालत आलेलें आत्मसाक्षात्काराचें ज्ञान 
प्राप्त करून देईल || ४ ॥ परमेश्वर हा त्रिगुणात्मक मायेचा स्वामी आहे, म्हणून तो 
स्वतंत्रच आहे. पण तो अवतार घेऊन कोणतीं कृत्यें करतो. व स्वतः निरपेक्ष राहून हौ 
सृष्टि प्रथम उत्पन्न कशी करतो आणि मग तिचें संरक्षण करून विश्वाच्या उपजीविकेचीहि 
व्यवस्था कशी लावितो ! || ५ ॥ नंतर पुनः तो आपल्या वृत्ति काढून वेऊन हृदयाकाशांत 
सुष्टींचा लय कसा करतो आणि आत्ममायेच्या ठिकाणीं शमन कसें करतो ! तो योगि- 
राजांचा अधिपति इश्वर मूळ एक असूनहि ह्या जगांत प्रवेश करून ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर 
इय्यादि ) अनेकविध रूपें कशीं घारण करतो ! | ६ ॥ तो भगवान्‌, राम-कृष्ण इत्यादि 
मिन्नमिन्न अवतार घेऊन क्रीडा करीत ब्राह्मण, गाई ब देव यांच्या कल्याणाकरिता कशीं 
कम करतो ! (तें सर्व आम्हांला सांगा. ) कारण पुण्यकीरति पुरुषांमध्ये श्रेड अशा त्या 
परमेश्वराची अमृततुल्य चरित्रें कितीहि श्रवण केलीं, तरी आमचें मन तृप्तच होत नाहीं. 
॥ ७ || तो परमेश्‍वर लोकांचे रक्षणकर्ते राजे किंवा इन्द्रादि लोकपाल यांचाहि अधिपति 
आहे. त्याने दे लोक व त्यांचे राजे आणि लोकालोक पर्वताच्या बाहेर असलेले प्रदेश हे 
सारें कोणकोगत्या मित्रमिन्न तत्तांनीं निर्माण केलें या सर्व सृष्टीमध्ये विविध प्राण्यांच्या 
समुदायाचे अनेक भेद उतपन्न झालेले प्रत्ययास येतात | ८ | हे ब्राह्मणम्रेष्ठ मेत्रेयुने, 
सृष्टीचा उत्पादक असा जो स्वयम्मू परमेवर, त्यानें जीवाचे आणि आपलीं कर्म, ख्पें व 
नांवें यांचे विविध भेद उत्पन्न केळे, ते कोणत्या प्रकारें हेंहि आम्हांला सांगा ॥९॥ 


स्कंध २-अध्याय ५ १७३. 





हे मुने, श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ अशा सर्व वर्णांच्या लोकांचे जे घम आहेत, ते मीं. 
व्यासांच्या मुखांतून महाभारतांत वारंवार ऐकिले आहेत; पण त्यांत कृष्णाकथारूपी.. 
अमृताचा प्रवाह नसल्यामुळें ते आणखी ऐकावेत असें मात्र बाटत नाहीं. कारण क्षुद्र ' 
सुखे देणाऱ्या त्या धर्माच्या श्रवणाने आम्ही कटाळून गेलों आहों ॥ १० ॥ सुने, 
श्रीकृष्णाचे चरण तीथांप्रमाणें पवित्र असून तुमच्या तर्मेत नारदादि ज्ञानी पुरुष त्याचें 
नामसंकीतन करीत असतात.त्याचें नाम मनुष्याच्या कणरंत्रांत प्रविष्ट झाळें असतां तें त्याला 
संसारांत गुंतविणारें त्याचें ग्हप्रेम नाहीसे करतें. अशा त्या श्रीकृष्णाच्या नांवाचा कंटाळा: 
कोणाला येईल बरें १ ॥ ११ ॥ तुमचे मित्र जे व्यातमुनि त्यांनीं देखील भगवंताच्या 
गुणांचें वणन करावें या इच्छेनेच महाभारताची रचना केली. त्या महाभारतांत अर्थ, काम 
इत्यादि क्षुद्र सुखांचें वर्णन केलें आहे खरें; पण त्याचा उद्देश मनुष्याची बुद्धि त्या मार्गाने 
तरी श्रीकृष्णपरमात्म्याच्या कथेकडे लांगाबी हाच आहे ।। १२ ॥ श्रीकृष्णकथेंत एकदां 
बुद्धि जडली म्हणजे ती वाढत वाढत जाऊन श्रद्धाळू पुरुषाच्या मनांत वेषयिक सुप्वाविषयीं 
वैराग्य उत्पन्न करते आणि श्रीकृष्णाच्या चरणकमलाच्या स्मरणानें त्याला सुस्ती करून 
त्याच्या संपूर्ण दुःखार्‍चा तत्काळ नारा करिते || १२ ॥ पण जे पूर्वजन्मार्जित पापानें 
हरिकथेविषयीं पराड्मु्य झालेळे असतात अश्या अज्ञ लोकांची ती शोचनीय स्थिति पाहून 
मला अत्यंत दुःख होतें. कारण ज्यांचें बोलणें निष्कळ, चाढणें निष्फळ आणि मनो- 
व्यापारहि निष्कळ अशा त्या लोकांचें आयुष्य, कार्यतत्पर असलेला भगवान्‌ काळ नित्य: 
नष्ट करीत असतो || १४ || हे दीनबंथो, मेत्रेया, ईश्वर सोना सुप्व देणारा असून त्याची 
कीर्ति तीर्थाप्रमाणें पवित्र आहे. भ्रमर जसा फुलांतून मध काढून घेतो, तसा तूं सर्वे कर्था- 
मध्यें सारमुत अशा ज्या श्रीकृष्णकथा .त्या निवडून काढ आणि आमच्या कल्याणाकरितां त्या 
आम्हांला सांग ! |॥॥१५॥ तसेंच या जगाची उत्पत्ति, रक्षण आणि संहार हीं करण्याकरितां 
त्रिगुणात्मक अश्या मायाशक्तीचा आश्रय करून आणि राम-कृष्ण इत्यादि अवतार घेऊन 
त्या परमेश्वराने जीं जीं अमानुष कृत्यें केलीं तीं मला सांग ! | १६॥ 

झुकाचार्य म्हणतात---राजा, लोकांचें आत्यंतिक कल्याण व्हावें या इच्छेने 
विदुरानें याप्रमाणें भगवान्‌ मेत्रेयक्र्षीला प्रश्न केला असतां, त्या मेत्रेयसुनीनें त्याला 
बहुमानपुरस्सर उत्तर दिलें ॥ १७ ॥| मैत्रेय म्हणालळा,--बिदुरा, तूं सज्जन अहित व 
तुर्झे मन परमेश्वराकडे लागलेले आहे. तूं जो प्रश्न केलास तो फार चांगळा आहे; कारण 
त्यायासून लोकांचें कल्याण होणारें आहे आणि तुझ्या यशाचा विस्तार होणार आहे 
॥ १८॥ हे बिदुरा, तू व्यासापासून उत्पन्न झालेला असल्यामुळें सर्व दुःखांचा परिहार 
करणाऱ्या श्रीकृष्णपरमात्म्याचा अनन्यभावानें आश्रय केलास तें सर्वस्वी योग्यच होय. 
( उत्तम बीजाला अनुसरून फलहि उत्तम निघाले, तर त्यांत नवल कसले १) ॥ १९॥. 
विदुरा, तूं सर्व लोकांना दंड करून त्यांचें नियमन करणारा जो भगबान्‌ यमधर्म तोच प्रत्यक्ष 
आहेस. मांडव्यत्रतषींचा शाप झाल्यामुळें तो तूं सत्यवतीचा पुत्र जो व्यासमुनि त्याच्या- 
पासून त्याच्या विचित्रबीर्यनामक बंधूच्या दासीच्या पोटीं जन्मास आलास ॥२० ॥ विदुरा, 


१७४ सुलभ श्रीमद्धागवत 
कनक का 0 0 2 या 


"तूं भगवंताला आणि त्याच्या सर्ब मंडळींना नित्य प्रिम होतास, म्हणूनच त्यानें निजामाला 
जातेवेळीं तुळा तत्त्वज्ञानाचा उपदेश करण्याकरितां मला आशा केढी ॥२१॥ विदुरा, योग- 


मायेनें ज्यांचा विस्तार केला आहे आणि सृष्टीची उत्पत्ति, रक्षण व संहार यांशिवाय दुसरे 
ज्यांचें प्रयोजनच नाहीं, अशा ज्या भगवन्ताच्या लीला त्यांचें मी आतां तुला अनुक्रमाने 
वर्णन करून सांगतों | २२ ॥ भगवान्‌ परमात्मा हा तर्व जीवांचें स्वरूप असून त्यांचा 


'स्वामी आहे. सृष्टीवूर्वी तो विविध रूपांनी व्यक्त झालेला नसतो, त्या वेळीं इच्छारूपी 
'त्याच्या मायेचा लय असल्यामुळें तो एकटाच असतो || २३ ॥ तेव्हां तो एकटाच प्रक्राश- 


मान असून दुसरे हृद्य कांहींच पहात नाहीं. त्याच्या इतर सर्व शक्ति सुस्त असून 


चिच्छक्ति मात्र जाग्रत असल्यामुळें त्या वेळीं तो स्वतः असूनहि नसल्यासारखा'च त्याला 


वाटतो | २४॥ हे भाग्यशाली बिदुरा, त्या विश्वव्यापक साक्षीरूप परमेरवराची कार्य- 
'कारणरूप मायानामक शक्ति आहे व तिच्या योगानें तो हें विश्व निर्माण करतो ॥ २५ ॥ 
काल्शक्तीच्या योगानें त्या त्रिगुणात्मक प्रकृतीची साम्याबस्था मोडून तींत क्षोम उत्पन्न 
केला म्हणजे चिच्छक्तियुक्त असा तो परमेश्‍वर आपल्याच अंश्ापासून पुरुष उत्पन्न करून 
त्या पुरुषाकडून तिच्यांत चिदाभासरूप वीर्याची स्थापना करतो | २६ ॥ नंतर कालानें 


प्रेरित झालेल्या मायेपासून महत्तत्त्व उत्पन्न होतें. अनुभवज्ञान हे त्याचें स्वरूप असून अज्ञा- 


नाचा! नाश करणें हा त्याचा धर्म आहे. तें महत्त्व आपल्याच शरिरात तमाविष्ट असलेल्या 
विश्वाला व्यक्त स्वरूप देतें| २७॥ 


त्या आदिपुरुषाचें चिदामातरूप वीर्य, ततत्वादि तीन गुण आणि काल यांनीं युक्त 
असें तें महत्तत्व मगवंताच्या हह्टि्षित्रांत आल्यावर सृष्टीची उत्पत्ति करण्याच्या इच्छेने 
'स्वतःचें रूपांतर करूं लागलें || २८ | तसें रूपान्तर होऊं लागलें, तेव्हां त्या महत्तत्त्वा- 
पासून अहंकार उत्पन्न झाला, पंचमहाभूते, दहा इंद्रिये, मन आणि त्या इन्द्रियांच्या 
देवता, हें त्या अहुंकाराचें स्वरूप असल्यामुळे आधिमोतिक स्वरूपी असें कार्य, आधिदैविक 
असें कारण आणि आध्यात्मिक असा कर्ता यांचा तो आश्रय असतो | २९॥ पुढें तो 
अहंकार सात्विक, राजत आणि तामस असा तीन प्रकारचा होतो. त्यांपेकीं तात्विक अहं- 
'कार विक्वत होऊन त्यापासून मन आणि सत्त्वप्रचान भशा इंद्रियांच्या देवता उत्पन्न होतात 
व त्यामुळे, शब्द आदिकरून विषयांचा अनुभव येऊं लागतो | ३० |] प्च शानेद्रिवे 
आणि पज्च कर्मेन्द्रियें हीं राजस अहंकारापासूनच उत्पन झाळेलीं होत. तामसाहंकारापासून 


'सुक्ष्मभूत जो शब्द त्याची उत्पत्ति झाली. आणि त्या शब्दापासून पुढें त्याला व्यक्त ख्य 
देगारें असें आकाश उत्तन झालें ॥३१)| मा भमगवन्तानें आकाशाकडे पाहिल्यावर त्या- 
पासून काल, माया आणि चैतन्यांश यांच्या साहाय्यानें स्पर्श उत्पन झाला आणि ल्या 


स्पर्शाचें रूपान्तर करून आकाशानें वायूस उत्पन्न केलें || ३२ ॥ नंतर महाबलाढ्य अशा 
वायूने देखील स्वतःचें रूपान्तर करून आकाशाच्या साहाय्यानें सूक्ष्म असें रूप आणि 
र्‍यापासून लोकांच्या दृष्टीला प्रकाशित करणारें तेज उत्पन केलें ॥ १३) ईश्वराने प्रेरित झालेलें 


स्कंध २--अध्याय ५ १७५ 





यायूनें युक्त असें तें तेज नंतर काळ, माया आणि चैततन्यांदा यांच्या योगानें विकृत होऊन 
त्यापासून सूक्ष्म असा रस उत्पन्न झाला आणि त्या सूक्ष्मरसापासून स्थूळ असें उदक उत्पन्न 
झालें ॥३४)॥ नंतर परमेश्वराने प्रेरित असें तें उदक तेजा शीं मिळाल्यामुळे काळ,माया आणि 
न्चेतन्यांश यांच्या साहाय्याने विकूत होऊन त्यापासून गन्धनामक गुणाने युक्‍त अशी प्रथ्वी 
उत्पन्न झाली ॥२५॥ दे श्रे विदुरा, याप्रमाणें उत्पन्न झालेल्या आकाद्य आदिकरून भू्तां- 
मध्ये जे जे भूत मागून उत्पन्न झालें, त्या त्यामध्यें त्याच्या पूर्वी उत्पन्न झालेल्या सर्व भूतांच्या 
संबंध असल्यामुळें उत्तरोत्तर एकेक गुण अधिक आहे असे समजतात -- || २६॥ महत्त- 
त्वादि देवता म्हणजे विष्णूच्या कलाच होत. त्यांमध्यें काल, माया आणि चेतन्यांश यांचें 
ख्पांतरचांचल्य आणि चेतना हे घमेहि होते; परंतु त्या महत्तत्वादि देवता एथकू पृथक्‌ 
वागत असल्यामुळें त्या आपलें उत्पन्न करण्याचें कार्य करण्यास अतमथे होत्या; म्हणून त्या 
हात जोडून परमेश्वराला म्हणाल्या | २७ ॥ हे परमेश्वरा, तुं चरणकमल शरण आलेल्या 
ब्राप्यांचा ताप दूर करणारें असें जणु छत्रच आहे. त्याला आम्हीं नमस्कार करितों. योगी 
छोक तुझ्या चरणकमला'चाच आश्रय करून संसाररूपी मोठ्या दुःखाचा देखील तत्काल 
निरास करतात ॥ ३८ ॥ | 


हे परमेश्वरा, तू स्टिकर्ता असून घरड्गुणैदवयसंपन्न आहेस. तूंच या विव्वाचें 
निसत्रण करितोस; ह्या संसारांतील प्राणी आधिदेविक, आधिभौतिक आणि आध्यात्मिक 
ह्या त्रिविध दुःखाने पीडिळेळे असल्यामुळें त्यांना आत्मसुख मिळत नाहीं. यास्तव दै 
सर्वव्यापका, आम्हीं तुझ्या चरणकमलाऱ्या छायेचा आश्रय करतों. कारण तुझ्या 'चरणा- 
याशीं ज्ञानाचा संचय आहे ॥ ३९ ॥ 


( हे भगवन्‌ ) तुझें चरणकमल तीर्थाप्रमाणें पबित्र आहे. भागीरथीचे पाणी त्वं 
यापांचा नाश करणारें असून ती सवे नद्यांत श्रेड आहे; पण ती तुझ्या त्या चरणकमला- 
यासूनच उत्पन्न झाली, त्रद्रषि एकान्तांत बसून वेदांच्या साह्याने तुझ्या चरणकमलाचाच 
आर्ग शोधण्या'चा प्रयत्न करितात. कारण तुझें मुख म्हणजे वेदरूपी पक्ष्यांचे आश्रयस्थान 
होय. परमेइवरा, अशा तुझ्या त्या चरणांढा आम्हीं शरण आलों आहों ॥ ४० ॥ 


चेवेशाली पुरुष श्रद्धापूर्वक तुझी श्रवणभक्ति करतात व त्यामुळें त्यांचें मन शुद्ध 
होतें. अश्या शुद्ध झालेल्या अन्तःकरणाने तुझें ध्यान केलें म्हणजे त्यांना प्रबळ वैराग्ययुक्त 
ज्ञान प्राप्त होऊन ते कृताथ होतात. अता तुझ्या चरणकमला'चा महिमा असल्यामुळें त्यास 





4- आदिपुरुषापासुन महत्त्व, अहंकार, शब्द आदिकरून पंचसूक्ष्मभूते, आका- 
आदि पंचमहाभूते, देवता, मन, कर्मंद्रिये, ज्ञानेंद्रिये, ही सृष्टि कशी झाली हे पूर्वी द्वितीय 
स्कंघांत पांचव्या अध्यायांत सांगितलें आहे व लाच्या स्पष्टीकरणाथं त्या स्कंधांत सर्गृक्ष 
काहून दाविला आहे, तो पाहावा. 


१७६ सुलभ श्रीमद्भागवत 


४५४८४९” ४१५१-४५ /४९/४/४//९/५-५/९-/९-/५/९५/९ ५-५... 








“४५४” 


आम्हीं शरण आलों आहों॥ ४१॥ हे ईश्वरा, विश्वाची उत्पत्ति, पालन आणि संहार 
हीं कार्ये करण्याकरितांच तूं अवतार घेतोस. तुझ्या चरणकमलाला आम्ही शरण आलों 
आहों. तुझ्या चरणकमलाचें माहात्म्य असें आहे कीं, जे त्याचें स्मरण करितात त्यांस तू 
मोक्ष देतोत ॥ ४२ ॥ 


हैं देहरूपी घर आपल्या सर्व परिवारासह नाशिवंत आहे; असें असतांहि 'हें माझें 
आहे ब मीं असा आहे, अता डुराग्रह् त्या ग्हादिकांच्या ठिकाणीं जे धारण करतात, 
ते लोक शरीर घारण करून राहणाऱ्या तुझ्या ५ 'वरणकमलापासून फार दूर असतात. 
हे भगवन्‌ , त्या तुझ्या चरणकमलाचें आम्ही भजन करतों ॥ ४२ | हे परमेश्वरा, तुझी 
कौोर्ति विश्‍व व्यापून राहिळी आहे. तूं जेथें जेथे पाऊल टाकून लीला प्रगट केलीस तें 
स्थान आपलें वैभवच होय असें तुक्ष भक्त भानितात; पण सामान्य पुरुषांची इन्द्िये 
बहिमुलल होऊन त्यांना विषयांच्या दुमार्गाकडे मनाला ओढून नेलेले असल्यामुळें, त्यांचें 
लक्ष तुझ्या भक्तांकडे मुळीं जातच नाहीं || ४४ || 





हे परभेइवरा, अमृतासारख्या मधुर अशा तुझ्या कथा श्रवण करून जे आपली 
तुझ्याविषयींची भक्ति हद करतात, त्यांची अंतःकरणे शद्ध होऊन वैराग्याचे रहस्य असें 
अ शान तें त्यांना प्राप्त होतें, ब ते तत्काल तुझ्या बैकुंठस्थानाला प्रात्त होतात ॥ ४५ | 
तसेंब दुसरे जे योगी आहेत, तेहि परमात्म्याच्या ठिकाणीं चित्ताची एकाग्रता करून त्या 
सामर्थ्याने बलि अशा मायेवर विजय मिळवितात आणि शेवटीं तुझ्याच स्थानाला प्रास 
होतात; पण त्या योग्यांना असें करण्यात फार श्रम होतात आणि जे तुझी सेवा करतात 
त्यांना तसे श्रम पडत नाहींत. ( असा त्या दोन मार्गामध्ये विशेष आहे ) ॥ ४६॥ 


हे आदिपुरुषा, तूं जगाची उत्पत्ति करावी या इच्छेने सत्त्व, रज आणि तमया तीन 
गुणांनी आम्हांस एथकू पथक उत्पन्न केलें. त्यामुळेच आम्ही विभक्त झालेले आहोंत. याच 
कारणास्तव आम्हीं तुझे असून सुद्धां तुझ्या त्रीडेचें ताधन जें म्रह्मांड, तें उत्पन्न करून 
तें तुळा आम्ही अर्पण करूं शकत नाहीं ॥ ४७ ॥ यास्तव हे स्वयंभू परमेश्वरा, आम्ही 
ठुला वेळोवेळीं यथास्थित मोग अर्पण करावा आणि आम्हांलाहि अन्न भक्षण करण्यास 
मिळावे; तसेंच या जीवांनी सुद्धां निर्विभपणें तुला ब आम्हांला भोग अर्पण करून अन्नाचे 
सेवन करावें; ( अशी योजना तूं आतां कर )॥४८॥ 








की केल वी 
* अवतार घेणारा परमेश्‍वर आणि जीब हे दोवेहि शरीरघारी असले, तरी परमे- 
सवर देहादिकांच्या व्यवहारांनीं बांधलेला नसतो ब जीव बांधलेले असतात; म्हणून परमे- 
इबराचें चरणकमल विषयासक्त जीवांपासून दूर असतें, असा माव. 


स्कंध २३-अध्याय ५ १७७ 

हे देवा, सर्व परिवारासह आम्ही जे देव त्यांचे तूं मूळ कारण असा निरविकारी 
पुराणपुरुप आहेस. तूं स्वतः जन्मरहिंत असतांहि सत्व, रज आणि तम हे तीन गुण 
जन्मादि कर्मे यांचें उत्पत्तिस्थान अशी जी अनादि मायारूप शक्ति, तिच्याठिकाणीं तर्वश 
महत्त्वर्प वीर्य तूं स्थापन केलेस || ४९ || हे विश्वव्यापका, सत्त्गुणप्रधान अशा 
आम्हांस ज्या कार्याकरिता त उत्पन्न केलेस, तें तुझें कोणतें कार्य आतां आम्ही करूं तें 
सांग- हे देवा, आम्हांवर तुझा पूर्ण अनुग्रह आहे. तरी सृष्टि उत्पन्न करण्यासाठीं अवव्य 
असलेलें तुझ ज्ञान तू आम्हांहा आतां दे! ॥ ५० ॥ 





“२.५. 








पांचवा अभ्याय समाप्त 


सु. मा. माग १...१२ 


अध्याय ६ बा 


अन<४४४४४४४४४५णा 


मेत्रेयक्रदप्रि म्हणाले, ---विदुरा, याप्रमाणें एकमेकींयासून मिन्न असल्यामुळें 
ज्यांचे लोकरचनारूप कार्य बंद पडलेले होतें अशा आपत्या महत्तत्वादि शक्‍तींची ती 
स्थिति परमेश्ररानें पाहिळी ॥ १ ॥ त्या वेळीं महापराक्रमी अशा परमेश्वराने कालन!मक 
शकतिदेबीला धारण करून महत आदिकरून तेवीत तत्त्वांच्या समुदायात एकदम प्रवेश 
केला || २ ॥ त्यांत प्रवेश केऱ्याब्रर या प्रगुणेश्वर्यसंय्न परमेश्‍वरानें लीन असलेल्या 
कर्माला जाग्रत करण्याताठॉ एकमेक्रांपासून एथक अआतलेल्या त्या तेबीस तत्त्वांच्या 
समुदायास क्रियार्य शक्तीच्या साहाय्यानें एकत्र जुळबिलें ॥ ३ ॥ 


परमेश्वराच्या क्रियाशक्तीने त्या तत्त्वांस प्रेरणा केळी असतां त्यांचीहि क्रिपाशक्ति 
जागून झाळी व तत्वांनी आपल्य़ा अंशाने विराट्पुर्ष उत्यन्न केला ॥ ४ ॥ सृष्टीची 
उत्पत्ति करणाऱ्या त्या तत्त्वांच्या सूऑंत परमेळवर अंशमात्रानें प्रविष्ट झाल्यावर त्या तत्त्वांत 
क्षोम उत्पन्न होऊन तीं एझमेकांशी संयुक्‍त झालीं य त्यांचेच परिणतरूय म्हणजे बिराट्‌ 
पुरुष होप. त्या पुरुषांतच सारी स्थावरजंगम सृष्टि आहे ॥ ५ ॥ विराट्पुरुषाला हिरण्य- 
गर्म म्हणतात. तो उत्सन्न झाल्पावर अश्यक्तस्वर्यांत असलेल्या जीवांसहमतमान 
ब्रज्ञाण्डाच्या मध्यभागी उदकामध्यें हजार वर्षेयर्यत राहिला | ६ ॥ 

लरोखर विश्व उत्पन्न करणाऱ्या तेत्रीस तत्त्वांपासन निर्माण झालेल्या त्या हिरण्य- 
गर्मानें ज्ानशक्क्‍ति, क्रिपाशाकिति आणि भोक्तृशकित यांनीं युक्‍त होऊन आपण आपले एक 
द< आणि तीन असे बिमाग केळे. ॥७)॥| हाच हिरण्यगर्भ सव प्राण्यांचा अंतर्यामी 
निभता अमून परमात्म्याचा अंशरूय आद्य अवतार होय ! त्याच्य़ा शरिरात सर्व प्राण्यांचा 
समूह सुरक्षित असतो ।॥८॥| हा विराटू पुरुष अध्यात्म, आधिंदेवर व आधिभूत असा तीन 
प्रकारचा; प्राण, अयान इत्यादि भेदांनीं दहा प्रकारचा आणि हृदयरूपानें एक प्रकारचा 
आहे ॥ ९ ॥ 

मेत्रेवमुनि म्हणतात, -“ विदुरा, विरवाची उत्पत्ति करूं ्टागठेल्य | तत्त्वांचा 
नियामक अशा त्या परमेखराळा '' यावद्रलि ” इत्यादि इलोकांनीं देवतांनी केलेल्या 
आपल्या प्थनेचें जेव्हां स्मरण झालें, तेव्हा त्यांची अनेक प्रकारची वृत्ति चालविण्याकरिता 
त्यानें आपल्या ज्ञानशक्तीनें हिरिण्यगर्भाच्या शरिराची अमुक स्चना असावी असा विचार 
केला || १० || अस! विचार केल्यावर त्या हिरण्यगर्भाला देवांना राहण्यास योग्य अशीं 
किती स्थाने उत्पन झालीं, तीं मी आतां तुला सांगतों; श्रवण कर ॥ ११॥ प्रथम त्या 
विराट्पुरुषाला मुख उलन झालें ब त्या मुखरूपी स्थानांत अभिदेवतेनें आपली अंगभूत 
जी वाणी तिच्याव्ह प्रवेश केळा, त्या वाणीमुळें पुरुषाला भाषण करतां येतें | १२॥ 


स्कंध २--अध्याय ६ १७९ 


/४४/४/४४४४४४”१ 











मग त्या हिण्यगर्भाला ताळुनामक इस्द्रिय उत्पन्न झालें आणि त्यांत लोकपाल 
वरुणानें आपलें अंशभूत जें जिव्हेन्द्रिय त्यासह प्रवेश केला. त्या जिव्हेनें जीवांना रांचें 
ज्ञान होतें ॥ १३ ॥.नंतर विष्णुरूपी त्या हिरण्यगर्भाला दोन नाकपुड्या उतनन झाल्या व 
त्यांत अश्रिनीकुमारांनीं आपला अंश जें घ्राणेन्द्रिय त्याला घेऊन प्रवेश केला. त्या 
घ्रागेन्दरियामुळें जीवाला गंधाचा अनुमव येतो ।) १४) पुढें त्या सर्वव्यापक हिरण्यगर्माला 
दोन डोळे उत्पन्न झाले व त्यांत लोकरक्षक सूर्यदेवतेनें आपल्या अंगभूत नेत्रेन्धियासह 
भ्रवेश केला. त्या नेत्रेन्द्रियाच्या साहाय्यानें जीवांस रूपांचें ज्ञान होतें | १५ ॥ 


मग हिरण्यगर्भाला चर्म उसन्न झालें ब त्यामध्यें वायुदेवता आपल्या अंशभूत 
स्बगिन्द्रियाठह जाऊन राहिली. ह्या त्बगिन्द्रियानें जीवाला स्पर्शाचा अनुभव येतो | १६ 
नंतर त्या बिशट्पुरुषाळा कान उत्पन्न झाले; ते दिशानामक देवतांचें स्थान होत; म्हणून 
त्या आपल्या श्रवणेन्द्रियरूप अंशात्मक राक्‍तीसह त्यांत शिरल्या, श्रवणेन्द्रियानें जीवाला 
दाब्दांचें ज्ञान होतें ॥ १७ ॥ पुढें बिराट्पुरुषाला त्वचा उससन्न झाळी; ती औषधींचे स्थान 
होय. म्हणुन औ्धि त्यांत आपल्या अंदाभूत अश रोमांसह प्रविष्ट झाल्या, त्या रोमंनी 
चुरुषाला कंडूचा अनुभव मिळतो || १८ ॥ 


मग विराट्पुरुषाला दिसल उत्यन्न झालें, तें प्रजापतीचें स्थान असल्यामुळें प्रजापति 
तेथे रेतोरूप शक्तीपह येऊन राहिला. त्या रेतोर्य शक्तीने पुरुषाला अपत्यप्रास्रीचा आनंद 
होतो ॥ १९ ॥ नंतर विराट्पुरुषाला गुदद्वार उतन्न झालें. त्या स्थानीं लोकरक्षक मित्रदेव 
गुदेन्द्रियरूप शक्तीनं पुरुष मलत्याग करतो || २० | पुढें विराट्पुरुषाला दोन हात 
उत्पन्न झाले. त्या हातांत स्वर्गाचा राजा असा इंद्र कपविकप करणाऱ्या शत्तगेतह शिरला. 
त्या क्रयबिकयरूप शक्तीच्या योगानें पुरुषाला उपजीविकासाधन प्राप्त होते ॥ २१ 


नंतर ह्या बिराट्पुरुषाला पाय उत्यन झाले व लोकपाल विष्णु गतिरूप आपल्या 
शक्तीला घेऊन त्यांत शिरला. त्या गतिरूप शक्‍तीमुळें पुरुषाला जावयाचें असेल तेथें 
जातां येतें | २२ ॥ मग त्या पुरुषाला हृदय उत्यन्न झालें, तें चेद्रमारचें स्थान अपल्यामुळें 
तो मनोरूपी आपल्या शक्‍तीसह त्या हृदयांत शिरला. त्या मनोरूप शक्तीने जीवाच्या संकल्य- 
पविकल्यादि विबिध क्रिया घडून येतात ॥ २३ ॥ पुढें विराटाला अहंकार उत्नन झाला, 
अहंकार हें रुद्राचे स्थान होय, त्यामुळें रुद्रदेवता आपल्या अहंकाररूप शक्‍तीसह तेथें 
येऊन राहिली, त्या अहंकाररूप शक्तीच्या योगानें पुरुषाला मळा अमुक गोष्ट कराबयाची 
आहे, असे ज्ञान होतें ॥ ९४ | 


शेवटी, त्या विराट्पुरुषाला बुद्धि आणि चित्त ही उत्पन्न झालीं, ते अक्षदेवाचें 
स्थान असल्यामुळें बह्मदेव त्यांत आपल्या अंशभूत चेतनाशकक्‍्तीसहवर्तम न येऊन राहिला, 
त्या चेतनाशक्तीमुळें पुरुषाला विशिष्ट प्रकारचें हान प्रास होतें ॥ २५ ॥ त्या विराटूपुरु- 
खाच्या मस्तकापासून स्वर्ग उत्यन्न झाला, पायांपासून प्रथ्वी उन झाली आणि नाभीपासून 


शट सुलभ श्रीमद्भागवत 

वरी ताकत पत वकत त 
आकाश उलन्न झालें, त्या स्वर्ग, एव्वी व आकाशा यांमध्यें सत्व, रज व तम या तीन 
शुणांपासून झालेले देव, मनुष्ये, भूतें यांचीं तत्त्वे अनुक्रमें दिसून येतात ॥ २ ६॥ 
सत्व युणाच्या आधिज्यामुळें देवांना स्वगाची प्राप्ति झाली, मनुष्यांमध्यें रजोगुणाचें प्राबल्य 
असल्यामुळें यश्ादिक किया ते देववेवीच्या व्यवहाराने करतात, यास्तत्र ते व त्यांना 
अनुसरणारे प्राणी एथ्बीवर राहू लागले | २७ | 





२7२” 





तसेंच शंकराचे जे भूत आदिकरून परित्रारगण ते तिसऱ्या म्हणजे तमोगुणाच्या 
आधिक्यामुळें तामस स्वभावाचे झाले आणि म्हणून ते भगबंतांच्या नाभीचा आश्रय करून 
पृथ्वी व स्वर्ग यांमधील अंतराळांत राहिले ॥२८॥ हे कुरुकुलश्रेअ बिदुरा, वेद आणि 
ब्राह्मण हे विराट्पुरुषाच्या मुखांतून उत्पन झाले. ब्राह्मण परमेश्वराच्या मुखांतून निघाल्या- 
मुळें तो चारी वणोचा श्रेड असा गुरु झाला || २९ ॥ विराट्पुरुषाच्या बाहूपासून क्षात्र- 
वृत्ति ब त्या वृत्तीने राहाणारा क्षत्रिपतरणं दे उत्पन्न झाले, क्षत्रिय हे विष्णूच्या अंशापासून 
उत्पन्न झाले असल्यामुळें चोर इत्यादिकांपासून होणाऱ्या उपद्रवापासून चारहि वर्णाचे ते 
संरक्षण करितात ॥ ३० || 


सर्वव्य.प॑ बिराठ्पुरुषाच्या मांड्यांतून लोकांच्या उपर्ज विकेचें साधन असे जे 
शेतकी इत्यादि धंदे ते उत्पन्न झाले, वेब्य हा त्याच्या मांड्यांपासून उयन्न झाला व 
आपल्या शेतकी, व्यापार इत्यादि सा घनांनीं मनुष्यांच्या उपजीविकेचे घान्यादि पदार्थ उत्पन 
करितो | ३१॥ धममार्गाची सिद्धि होण्याकरितां त्या विगटूपुरुषाच्या पायांपासुन सेवा धर्म 
उसन्न झाळा ब त्या सेवाधर्माकरितां त्याच्या पायांपासून शूद्ववण उत्पन्न झाला. त्या 
सेबाधर्मानें परमेश्‍वर संतुष्ट होतो ॥ ३२॥ हे बाह्मणादि चारहि वर्ण आपआपल्या 
उउजीविकेतह ज्या परमेशवरापासून उत्यन्न झाले, त्या आपल्या गुरुरूप परमेश्वराची ते 
सर्व लोक आपल्या बुद्धीसाठी श्रद्धापूर्वक आराधना करितात ॥३३॥ 


हे बिदुरा, काल, कर्म आणि स्वभाव ह्या ज्या या तीन शक्ति आहेत, त्या परमे- 
रवराच्या योगमायेच्या सामर्थ्याने वृद्धिंगत झालेल्या बिराद्स्वरूपाचें पूर्णपणें वणन करणें 
शक्‍य आहे असें निश्चयाने कोग म्हणेळ ! ॥ ३४ ॥ तरी सुद्धा हे बिदुरा, ईशबराव्यतिस्त्ति 
विषयांच्या चर्चेनें मळिन झालेल्या माझ्या वाणीला पवित्र करण्याकरितां त्या श्रीहरीची 
कोतिं जश ऐकिली आहे, तशी यथामति वर्णन करतों ॥| १ ५ ॥ कारण, पुण्यकीर्ति 
पुरुषांमध्ये श्रे असलेल्या श्रीहरीचे गुण वर्णन करणें हाच मनुष्याच्या बाणीःचा मुख्य लाम 
होय, आणि विद्वान्‌ लोक त्या अमृतासारख्या कथा गात असतां जवळ जाऊन त्या श्रवण 
करण्यांत तलरता दाखविणे हेंच कर्गेद्रियाचें इतिकर्तव्य होय, असें ज्ञानी पुरुषहि 
म्हणतात || २६ ॥ 


वत्सा बिदुरा, आदिकवि जह्मदेवानें हजार वर्षेपर्यंत योगाभ्यासानें बुद्धि परिपक्र 
केली व परमात्म्याचा महिमा वर्णन केला; पण त्याला सुद्धा साचा अंत लागला 


स्कंध ३---अध्याय ६ शट 


"१५”४५/”५/४/%७ 











नाऱीं ॥३७॥ तात्पर्य, भगवंताची माया मायी लोकांना देखील भुरळ पाडणारी आहे;कारण 
परमात्मा मगबान्‌ सुद्धा स्वतः आपल्या मायेची शक्ति पूर्णपणें जाणत नाहीं; मग इतरांना 
तिचें ज्ञान कोठून होणार ! || ३८ ॥ यास्तब मन, वेद, अहंकाराची देवता स्द्र, इंद्रियाचे 
अधिपति आणि इतर देव, हे ज्या परमेशवराचें शान व्हावे म्हणून उद्योगाला लागले; पण 
शेवटीं तें न झाल्यामुळें तसेच माधारे फिरे, त्या षड्गुणेशवर्यर्सपन्न परमात्म्याला मी 
नमस्कार करितों ॥ १९ || 


सहावा अध्याय समाप्त 


अध्याय ७ 


*>/४४४४६४४४॥ 


शुकाचार्य म्हणाळे--सजा, जानसंपन्न असा व्यासपुत्र बिदुर याप्रमाणें 
मैत्रेयाचें माषण ऐकून त्याळा प्रश्न करू लागला व त्या प्रश्नांनी मेत्रेयाळा मोडा आनंद 
बाटला ॥ १ ॥ विदुर म्हणाला, हे बह्मनिठ सुने, परमात्मा ज्ञानस्वरूप असून निर्गुण 
आहे. तेव्हां लीलेने कां होईना, पण सत्त्वादि गुणांचा संबंध त्याला कसा घडतो ! आणि 
तो स्वतः निविकृत्प असल्यामुळें त्याच्या हातून सृष्टीची उत्ति, ल्य इत्यादि क्रिया तरी 
कशा घडतात ? ॥ २ ॥ लहान बालकाची खेळण्याबिषयीं जी प्रतरत्ति होते, तिचें क'रण 
त्याची इच्छा हेंच होग्र. ही खेळ खेळण्याची इच्छा त्याला दुसऱ्या वस्तूमुळें अथवा 
दुसऱ्या मुलांच्या संगतीने होत असते; परंतु परमेश्वर हा तर आत्मज्ञानानेंच तृप्त झालेला 
घ दुसऱ्यापासुन नेहमीं निवृत्त अता आहे. तेव्हां त्याच्या ठिकाणीं कोडा करण्याची 
इच्छा तरी उत्पन्न कशी होते! ॥| ३ ॥ 


भगवंताने आपल्या त्रिगुणात्माक मायेच्या योगानें हें बिर्व उत्पन्न केलें. त्या 
मायेच्या योगानेंच तो नगा'चें पाटन करतो आणि पुनः जगाचा संहारहि त्या मा्येनेंच 
तो करणार || ४ ॥ ( ही तुम्ही सांगितलेली गोष्ट जर खरी आहे, तर या जीवाला 
अविद्येचा संबंध घडला पाहिजे, पण तो घडणें शक्‍य नाहीं ); कारण जीवाचे ज्ञानस्वर्य 
देशभेदाने, कालभेदानें व अकस्थामेदानें स्वतःच्या योगानें किंवा दुसऱ्या कोणत्याहि 
वस्तूमुळें ठत होत % नाहीं. ( कारण तो ब्रह्मरूपच आहे ) , तेव्हां त्यास मायेचा संबंध 
कसा घडतो ! ॥ ५ ॥ सर्व प्राणिमात्रांच्या शरिसंत षड्गुणेश्‍वर्यसंपन्न असा एकच ईश्वर 


*: जीव हा ब्रह्मस्वरूभ आहे व ब्रह्म सर्वव्यापी, त्रिकालाबाधित, कोणत्या हि 
कारणानें विकारन पोवणारें आणि अद्वितीय असे आहे. त्यामुळें बह्माप्रमाणेंच जीबांच्या 
ठिकाणींहि स्थानभेद, कालमेद, अकस्थाभेंद इत्यादि होणें शक्‍य नाहीं. असा भाव या 
शकेंत ग्रहीत धरला आहे. या भेदांचीं व्यावहारिक उदाहरणें दिव्याचा प्रकाश, बिद्रुत्‌ 
इत्यादि होत. दिव्याचा प्रकाश, स्थानानें मर्यादित असल्यामुळें एका ठिकाणीं तो असेल 
तर दुतऱ्या ठिकाणीं नसतो. विद्युत्‌ कालानें मर्यादित असल्यामुळें एका क्षणीं अतलेली विजेची 
"चमक दुसऱ्या क्षणाला नसते. स्मृति ही अवस्येनें मर्यादित असते. म्हणून लहानपणाच्या 
गोडी मोठेपणीं आठवत नाहींत, स्वतःच्या योगानें लोप होग्याचें उदाहरण स्वप्नसष्टी'चें 
स्वमञांत दिसगाऱ्या गोष्टी जागण्तपणीं आयोआवच नाहीशा होतात. इतर वस्तूंच्या योगें 
लोम होण्याचें उदाहरण प्रत्येक मर्यादित वस्तूचे, एक वस्तु आहे त्या ठिकाणीं दुतरीचा 
लोय असतो. घट हा पटांत नाही. आणि पट घटांत नाहीं; पण या मर्यादा ब्रह्मस्वरूपी 
जीवाला नसल्यामुळें त्यांच्यांत ह्या भेदांनाहि जागा नसावी असा भावार्थ, 


स्कंध १--अध्याय ७ १८३ 
पा कात 
जर मरळेला आहे, तर त्या ( इश्‍वरांश असलेल्या ) जीवांना दुःख व कर्मे केटी असतां 
क्लुश हीं कां प्राप्त होतात ! ॥६॥ 


हे ज्ञानसंपन्न मैत्रेया, ह्या ज्ञानरूपी कठिण मागोत माझें मन दुःख पावत आहे. 
( त्यांतून त्याला बाहेर काढण्यास तूं समर्थ आहेस ) यास्तव माझ्या मनांत उत्न्न 
झालेला हा मोह तूं दूर कर ! ॥ ७॥ शुकाचार्य म्हणाले-राजा, विदुराच्या मनांत तत्त्व 
जाणण्याची उत्कट इच्छा असल्यामुळें त्यानें मेत्रेयाला याप्रमाणें प्रश्न केले, तेव्हां 
अहकारापासून सबंथा मुक्‍त असलेल्या त्या भगवंताच्या ठिव[णीं आपलें चित्त स्थिर करून 
त्याने हंसतच जणू काय विदुराच्या प्रश्नांची उत्तरें देण्यास प्रारंम केटा || ८॥ 

मैत्रेय म्हणाळा;-विदुरा, जीव वस्तुतः सर्व्वी मुक्त असतांना त्याला बबन किंवा 
दुःख होतें असें म्हणणें हें तकाशीं विरुद्ध आहे खरें; पण तसा प्रत्यय जिच्या योगानें येतो 
तिछा'च प्रड्गुणेशवर्यसंपन्न परमेश्वराची माया म्हणतात | ९ | 


एखादा पुरुष स्वपांत आपलें शिर तुटले, हात तुटले, पाय तुटले असें पाहतो; पण 
वस्तुतः जसें कांहीं देखील झालेलें नसतें, तसा जीवाला बन्च किंवा केश होतो ही गोष्ट 
सुद्धां केवळ आभास होय ॥ १० ॥ ज्याप्रमाणें पाण्यांत चंद्रबिंब पडळें म्हणजे पणी हाल- 
तांच तेंहि हाल्ल्याप्रमाणें वाटतें; पण खरा चंद्र कांहीं हालत नसतो, त्याप्रमाणें देह, इन्द्रिथे 
इत्यादि अनात्मवस्लूंचे घम त्यांचा अमिमानी झालेला जो साक्षीभूत जीव त्याचेच जणु 
वाय आहेत, असें भासतें. वस्तुतः ते त्याचे नसतात !। ११ । पण सरवेसंगपरित्याग करून 
परमेश्वराची कृपा संपादन केली, म्हणजे त्याच्या ठिकाणीं हृढ भक्ति जडते आणि तीमुळे 
झात्मस्वररूपी जीआवर देहादि अनात्मवस्तूंच्या धमाचा हा आभास या लोकींहि हळूहळू 
नष्ट होतो ॥ १२ ।। 


विदुरा, परमात्मा साक्षीर्यपानें हृदयांत राहून सर्ब दुःखें हरण करणारा आहे, 
त्याच्या ठिकाणीं सर्वे इन्दिये आपापल्या बाह्य वित्रयरांना सोडून विराम पावलीं म्हणजे 
निजलेल्या मनुष्याला जसा दुःखांचा अनुभव येत नाहींसा होतो, तसा त्या स्थिदींतहि 
दुभवाचा ल्य होतो || १३ ॥ श्रीकृष्णाचे गुणकीर्तन किंवा! गुणश्रवण सुद्धां संपूर्ण दुःखांना 
शांत करिते; मग त्याच्या चरणकमलावरीळ घुळीचें सेबन करावें अश्ली उत्कष्ट इच्छा मनांत 
उद्यन्न झाल्यास, शांति प्राप्त होगार नाहीं असं कसें होईल ? || १४ ॥ मेत्रेयाचें हे उत्तर 
ऐकून विदुर म्हणाला-दे समथ मेत्रेयमुने, तुमच्या या उत्तम भाषणरूप तरवारीने माझा 
राय तुटून नष्ट झाला, आतां इशवराला स्वातंत्य कां आहे, आणि जीवाला पारतन्त्र्य 
कसें आहे, या दोहोंविषयींची समजूत माझ्या मनांत चांगली पटली || १५ | 


हे ज्ञानर्सयत्न मेत्रेयमुने, स्वझांत दिसणारे शरिर तुर्णे इत्यादि प्रकार जसे खोटे 
अप्ततात, तसे जीवाला दुःव होणें, बंधन होणें दे प्रकार देखील आभासरूपच होत. तसेच 
परमेश्वराच्या मायेमुळेंच जगाची उत्पत्ति, स्थिति ब लय इत्यादि प्रकार, त्यांना वास्तविक 


ऱ्ट्ड सुलभ श्रीमद्भागवत 

पड कवल रणककतलिक काल वाक ची 
कहीं आधार नसतांहि, भातमान होतात; पण विश्राचें मूळ असें या मायेच्या बाहेर 
कदींच नाहीं; असें हें आपण सर्व कांहीं चांगल्या रीतीनें समजावून दिळें आहे | १६॥ 
भुने, जगांत तीन प्रकारचे लोक दिसत असतात. त्यांपेक्री जे अत्यंत मूख आहेत किंवा 
उलट जे ज्ञानाच्या सीमेळा पोंचलेळे आहेत, अशांनाच मात्र सुखाचा आस्वाद घेतां येतो. 
पण या दोहोंमघला तिसरा जो अर्धवटांचा वर्ग तो नेहमीं दुःखाचाच वांटेकरी असतो. 
॥ १७ | मैत्रेया, हा देहादि प्रच आत्मस्वरूपी नाहीं यास्तव त्याचा अनुभव जरी येतो, 
तरी तो खोटा आहे, ही गोष्ट तुमच्या चरणसेवेनें मला समजूत आली आहे. आतां तो अनु- 
भब मी दूर तारिल्यारिबाय कसा राहीन ! | १८॥ 


मुने, तुमच्यासारख्या साधूची सेवा केल्यानें निर्विकार अशा भगवान्‌ मधुसूद- 
नाच्या पार्यी अत्यत उत्कट असें प्रेम जडतें व त्यामुळें तवे संकटांचा परिहार होतो ॥ १९॥ 
पण ज्यांनीं फारशी तपश्चर्या केळी नाहीं, त्यांना साधुसेबा तरी कशी घडणार ? ती घडणें 
त्यांना कठीणच असतें, साधु जन वैकुंठाचा मार्ग दाखवितात आणि देवांचाहि देव असा 
जो सर्वाचा अंतयीमी भगवान्‌, त्याची कीर्ति सतत गात असतात ॥२०॥ प्रथम परोे- 
इवरानें महत्त्व, अहंकार आणण त्यांचीं विकारभूत इन्द्रिये व देवता, इत्यादि उत्पन 
केटी, तसेंच पुढें त्यांच्यापासून विराट्पुरुषाला उत्पन्न करून भगवान्‌ स्वतः त्या बिराटू 
स्वरूपांत प्रविष्ट झाला ॥ २६ ॥ 


हजारो पाय, मांड्या व हात असलेल्या अशा त्या विराट्पुरुषाळा वेद आदिपुरुष 
असें म्हणतात. त्याच्या ठिकाणीं सर्व लोक आपल्या परिवारासह राहिळे आहेत | २२॥ 
इन्ट्रियें, त्यांचे विषय आणि त्यांच्या देवता या तीन वृत्तींसह दहा प्रकारचा प्राण त्या 
बिराट्पुरुषाच्या ठिकाणीं आहे ब त्या विराद्पुरुषापासून ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आणि 
शूद्र असे चार वर्ण उत्पन्न झाले, असें तुम्हीं सागितले. आतां त्या विराड्पुदुषाच्या, 
ब्रह्मदेव आदिकरून आणखी कोणकोणत्या विभूति आहेत तें मळा सांगा ॥ २३] त्या 
विमूतींच्या ठिकाणीं पुत्र, नातु, पणतु आणि दुसरे गोत्रज इत्यादि भेदांनीं निरनिराळीं 
स्वरूपे घारण करणार्‍या प्रजा उतन्न झाल्या आणि त्यांच्या योगानें जगाचा विस्तार होत 
गेला॥ २४॥ 

सर्व प्रजापतींचा स्वामी जो ब्रह्मदेव त्यानें मग कोणते प्रजापति निर्माण केले, प्रथम 
कोणती सुष्टि केळी, मागाहून तिचे कोणते भाग उत्यन्न केले, तसेंच मन्वंरांचे राजे असे 
कोणते मनु उत्यन्न केले, तें सर्व मजा सांगा || २५॥ तसेंच त्या राजांचे बंश व त्या 
बंशांतील पुरुषांची चरित्रेंहि सांगा. मैत्रेयसुने, या भूलोकाच्या वर व खालीं जे लोक 
आहेत, त्यांची व भूलोकाची रचना कशी आहे, आणि त्यांच्या विस्ताराचे प्रमाण कसें 
आहे, त्याचेह्ि वणन करा || २६॥ तसेंच पु, मनुष्ये, देव, सर्प ब पक्षी इत्यादि प्राणी 
ब गर्मज, स्वैदज, द्विज व उद्धिज्ज या प्राणिकोटी यांची कशीकशी उत्पत्ति झाली, तेंहि 
सांगा] २७॥ 





॥"११॥९/ 


- स्कंध ३--अध्याय ७ १८५ 

य क स डक ललहा तीक 

सुने, तो भगवान्‌ लक्ष्मीचे निवासस्थान आहे. तो सत्त, रज आणि तम या गुणांच्या 
योगानें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इत्यादि अवतार घेऊन सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व संहार करतो 
आणि त्यांचा आश्रमहि उत्पन्न करतो. अशा त्या नारायणाचे उत्कृ पराक्रम मळा सांगा 
॥२८॥ तसेंच आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र द्वे चारवर्ण व बह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
आणि संन्यास हे चार आश्रम, यांचीं बाह्य चिन्हे कोणतीं, त्यांचे आचार कसे 
अडतात ब त्यांच्या स्वमावांत कसे भेद असतात, आणि क्रपींची उत्पत्ति 
कशी झाली व त्यांनीं कोणतीं कृत्यें केलीं, तसेंच वेदाचे बिभाग कसे झाले? 
॥ २९ ॥ हे प्रमो मेत्रेया, यज्ञाचे निरनिराळे प्रकार कोणते किंबा योगाचे मार्ग 
कसे आहेत, कर्मत्यागाचा उपदेश करणाऱ्या सांख्यशासत्राचें मत काय आहे व भावंतानें 
सांगितलेला भक्तिमार्ग कसा आहे, या सर्व गोष्टी मळा समजावून सांगा | ३० | 

हे मेत्रेयमुने, वेदविरुद्ध जो पाखण्डमार्ग त्याकडे होणारी प्रवृत्ति कशी होते, 
सृष्टीच्या उपक्रमाच्या उलट सर्वाचा पुनः आयापल्या कारणामध्ये ल्य॒ कसा होतो ! गुण 
आणि कर्मे या दोहोंमुळें जीवाला कोणत्या व किती गति प्रात होतात !॥ ३१ ॥ धर्म, 
अर्थ, काम आणि मोक्ष या चार पुरुषार्थीचे उपाय कोणते | त्यांचे कोण्या रीतीनें 
आचरण केलें असतां एकाचा उपाय दुसऱ्याच्या प्रासीस अपाय करणार नाहीं, तसेंच 
उपजीविकेची ता घनें, राजनीति आणि शास्त्राभ्यास, यांचे निरनिराळे प्रकार किती आहेत ! 
1 २२ | हे अहझशञानसंपन्न मैत्रेया, श्राद्धाचा विधि कता असतो! पितरांची उत्पत्ति कशी 
होते ! तसेंच ग्रह, नक्षत्रे आणि तारा यांची कालचक्रांत रचना कशी केलेली आहे! या 
सर्व गोष्टी आम्हांला आपण सांगाव्या | ३३२ ॥ 

दान, तप, यशयागादि बेदिक कर्मे आणि धर्मशाळा. तलाव इत्यादि ढौकिक क्त्यें 
यांचें फळ काय ! प्रवासी लोकांनीं कोणते धर्म पाळावे व संकटांत सांपडलेल्या लोकांनीं 
कोणते पाळावे ? || ३४ || हे निष्पाप मैत्रेया, देखरच धर्माचा उत्पादक होय. यास्तव 
तो कोणत्या आचरणाने संतुष्ट होईल, तसाच तो कोणावर प्रसन्न होतो, हें सर्व ज्ञान 
मळा सांगा || ३५ || द्दे ब्राहणश्रेष्ठा, तुमच्यासारखे जे दीनांवर दया करणारे गुरु आहेत 
ते, आपले शिष्य आणि पुत्र आपल्या आशेला अनुसरून वागत असतील तर, त्यांनीं 
न विचारतां देखील त्यांच्या कल्याणाच्या गोष्टी त्यांना सांगत असतात || ३६ ॥ 

हे भगवन मेत्रेयमुने, तत्त्वांचा ल्य किती प्रकारांनी होतो ! प्रल्यकाळीं भगवंताची 
सेवा कोण करीत असतात ! आणि भगवान्‌ योगनिद्रा घेत असतां त्याच्या स्वस्पांत 
कोण लीन होत असतात? ॥३७॥ जीवाची शरीररचना व स्वरूप हीं कशीं आद्देत ! 
तशींच परमेश्वराचींहि कशीं आहेत? ( हें कळल्याने त्या दोबांचें ऐक्य कसें घडतें हे 
समजेल, ) तसेंच गुरुशिष्यसंबन्धानें प्राप्त होणारें उपनिषदांतील सान कोणत्या प्रकारचें 
आहे! ॥ ३८॥ या मृत्युलोकांत विद्वानांनी त्या ज्ञानाचॉ साधनें कोणतीं तांगितलीं 
आहेत ! कारण हे निष्पाप मैत्रेयमुने, हे ज्ञान, भक्ति किंवा वैराग्य हीं मनुष्यांना आपो- 
आप प्रास होणें राकय नाहीं || ३९ || 


१८६ सुलभ श्रीमद्भागवत 





मेत्रेयमुने, मला मायेनें ग्रासलें आहे, त्यामुळें क्षणोक्षणी मला मोह उत्पन्न होतो. 
तूं माझा मित्र आहेस, तर माझ्यावर स्नेहभाव ठेवून श्रीहरीच्या लीला जाणण्याच्या इच्छेने 
मीं जे प्रभ केले आहेत, त्यांचें योग्य उत्तर देऊन माझें समाघान कर !। ४० ॥ द्दे निष्पाप 
मेत्रेयसुने, ( मला आपण अभयदान द्या, ) सर्व वेदांचे अध्ययन, अनेक यज्ञांचें अनुष्ठान, 
तीब्न तप किंवा पुष्कळ दानें हीं जरी केलीं, तरी त्यामुळें होणाऱ्या पुण्यप्रास्तीला प्राण्यांना 
अभदान दिल्याने जोडणाऱ्या पुण्याच्या अंशाचीहि सर येणार नाहीं ४ ॥ ४१ ॥ 
शुकाचार्य म्हणाले--राजा, याप्रमाणें पुराणांतील विषयांचें ज्ञान व्हार्वे म्हणून कुरुकुलश्रेष्ठ 
अशा विदुरानं प्र्न केले असतां, श्रीहरीच्या लीला ऐकण्याविषयींची त्याची मोठी इच्छा 
आहे असें जाणून मेत्रेयत्रतषीचा आनंद दुणावला आणि त्यानें बिदुराच्या प्रश्नांची उत्तरे 
देण्यास प्रारंम केला || ४२ || 





४ द्वितीय स्कंथाच्या ८ व्या अध्यायांत परीक्षित्राजानें शुकाचायीना ले झनेक. 
प्रश्न केले, तशाच प्रकास्चे हे विदुरानें मेत्रेयाला विचारलेले प्रश्न आहेत. 


सातवा अध्याय समाप्त 


अध्याय ८ वा 





मेत्रेयमुनि म्हणाले--विदुरा, खरोखर पुरुराजाचा बंश साधूंना देखील पूज्य 
आहे. कारण त्याच्या वंश्यांत लोकपाल यमराजाचा अवतार जो तूं, त्या तुझा जन्म झाला. 
तू परमेश्वराचा अनन्यभक्त आहेस आणि भगवंताच्या चरित्राविषयीं प्रश्न करून त्याच्या 
कीतिरूपी मालेला क्षणोक्षणी व पावलोपावलीं नबीनवी टवटवी आणीत आहेस | १॥ 
विदुरा, या संतारांतील क्षुद्र सुवाकारेतां प्रयत्न करीत असतां सुत्त मिळणें बाजूला राहून 
मनुष्ये मोठमोठ्या दुःखांत मात्र ठांपडतात, हें पाहून त्यांचीं दुःखं दूर होण्याकरितां मीं 
भागवत नांबाचें पुराण सांगण्यास आतां आरंभ करितों. पूर्वी हें भागवतपुराण प्रसयक्ष 
भगवान्‌ शेष'ने तनत्कुमारादि तरद्षींना सांगितलें होतें | २ || 


त्या भगवान्‌ आदिदेव अशा शेषाळा संकर्षण असेंहि म्हणतात, त्याचें ज्ञान 
अकुंठित आहे. एकदां तो शेष पातालाच्या तळीं बसला असतां, त्याच्याहूनहि श्रेष्ठ अशा 
परमात्म्याचे यथाथ स्वरूप कळावे या हेतूनें सनत्कुमारप्रभ्ति क्रदषींनीं त्याला प्रश्न केला 
॥ ३ | आपला स्मतःचा आश्रय असा जो भगवान्‌ बासुदेव त्याला शेष फारच पूज्य 
मानीत असल्यामुळें तो आपले नेत्र अंतसु्य करून भगवंताचे ध्यान करीत होता; पण 
सनत्कुमारांचा प्रश्न ऐकून त्या ज्ञानी कद्षींचा अभ्युदय व्हावा म्हणून त्यानें आपल्या 
नेत्ररूपी कमलांच्या कळ्या किंचित्‌ उघडल्या ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ शेषाचे पाय ठेवण्याचे स्थान म्हणजे एक कमळ होतें, मोठमोड्या 
नागांच्या कन्या आपणांस अनुरूप पति मिळावा या इच्छेने अनेक प्रकारच्या उपहारांनीं 
प्रेमपूर्वक त्या कमळाची पूजा करीत असत. सनत्कुमारप्रभ्ति क्रद्षींनीं जवळ आल्यावर 
गंगेच्या पाण्यानें मिजलेल्या आल्या जटामंडित मस्तकांनीं त्या कमळाला स्पश केला 
( आणि भगवान्‌ शेषाला बंदन केलें ) ॥ ५ ॥ ते क्षि शेषाचें सामर्थ्य पूर्णरणें जाणत 
असल्यामुळें त्याचीं चरित्रे ते गाऊं लागले, तीं वर्णन करतांना प्रेमाच्या भरानें त्यांचा कंठ 
सद्विदित झाला व त्यामुळें त्यांच्या तोंडांतून येणारे शब्द अडखळूं लागले. विदुरा, त्या 
नागराजाचें वणन किती करावें ! त्याच्या हजार मस्तकांवर हजार मुकुट होते व त्यांत 
उत्तमोत्तम रत्ने जडविलेलीं असल्यायुळें त्यांच्या कान्तीने त्याच्या उभारलेल्या हजार फणा 
चमकत होत्या, ( अशा त्या भगबान्‌ रोषाला सनत्कुमारक्तषीने प्रश्न केला ) | ६ ॥ 


विदुरा, त्या वेळीं त्या सवंश्रेठ भगवान्‌ शेषानें हे भागवत निरत्तिघमोत आसक्त 
असलेल्या सनत्कुमारास सांगितलें. पुढें ब्रतनिष्ठ अशा सांख्यायनमुनीनें त॑ आपल्याला 
सांगावें अशी सनत्कुमाराला विनंति केली असतां, त्यानें तें सांख्यायनाला सांगितलें || ७ ॥ 
सांख्यायन हा परमहुंसाच्या धमात निष्णात होता आणि त्याला भगवंताच्या अवतारलीलाः 


१ट्ट सुलम श्रीमद्वागवत 

शि पीड 0000000000 '*२./४/४”* 
र 5. ञझ न कर च 

बग्न करण्याची आवड होती. म्हणून त्यानें आपल्या मनाप्रमागें आचरण करणारे आमचे 

युरु जे पराशरसुनि व॒ बृहस्पति य़ा दोवांस तें भागवत नंतर सांगितलें | ८ || 





४.४५. 





विदुरा, पराशरमुनींना पुलस्त्यत्रदपीनें ' तूं मोठा पुराणवक्त) होशीळ ' असा वर 
दिलेला होता. ते दयाळू असल्यामुळें त्यांनीं मला हें तंत्रेष्ठ असें भागवतपुराण सांगितलें 
तेंच तुला मी आतां सांगतों; कारण चू श्रद्धावान्‌ आहेस आणि ब्रतानुष्ठानासंबंधानें तुझी 
आस्थाहि नित्य दिसून येते ॥ ९ || परमेश्वराची चैतन्यशक्ति केव्हांहि मावळत नाहीं; 
पण आस्मप्रेमांत एकट्यानेच रममाण होणाऱ्या त्या निरिच्छ परमेश्वराने शेषरूपी शय्येवर 
निजून योगनिद्रेनें जेव्हां डोळे मिटून घेतले, तेव्हां हें तर्व विश्व उदकांत बुडालेले होतें 
॥ १० ॥ अभि बाहेरून दिसत नसला तरी, त्याची दाहकशक्ति लांकडांत गुपरूपानें 
असतेच. त्याप्रमाणें प्र्यकाळीं परमेश्वराने सूक्ष्म भूतें आपल्या शरिरांत लीन करून ठेवली 
आणि काल्शक्तीला जागत ठेवून तो आपल्या जलळरूपी स्थानावर स्वस्थ पडून राहिला 
॥ ११ | बिदुरा, याप्रमाणें परमेश्वर आपल्या जल्शय्येबर झोंपी गेळा असतां हजार 
युग्चौकड्यांचा काल निघून गेला. तेव्हां पुरवी प्रेरणा केल्याप्रमाणे नित्य जागत असलेल्या 
त्याच्या कालशक्तीनें त्यास जागत केलें आणि ( पुनः सृष्टि करावी म्हणून ) अदृष्ठरूपी 
कमेामग्री त्याच्या पुढें दाखवून दिली, तिचा स्वीकार करून तो पाहतो, तों आपल्या 
शरिरांत सर्व लोक लीन आहेत असें त्याला दिक्लें || १२॥ त्या वेळीं परमेश्वराला सृष्टि 
उत्पन्न करावी अशी इच्छा झाली व त्यानें आपल्या शरिरांत बीजरूपानें लीन असलेल्या 
शब्द, स्पश इत्यादि सूक्ष्म भूतांना पाहिलें, तेव्हां सृष्टि उत्पन्न करण्यास अनुकूल असा काळ 
व त्याला अनुकूळ असा रजोगुण या दो्रांनीं त्या सूक्ष्म भूरतांमध्यें चलन उत्पन्न केलें व 
त्यामुळें तीं सुक्ष्मभूतें परमेश्वराच्या नामिप्रदेशांतून बाहेर पडलीं ॥ १३॥ तीं सूक्ष्ममूते 
कमळाच्या कळ्यांच्या रूपानें एकाएकीं वर आलीं. कारण प्राण्यांच्या अदद्टरूपी कर्माला 
जागत करणाऱ्या काळानें त्यांस प्रेरणा केली होती. तीं बर आलीं तेव्हां सूर्य जसा आपल्या 
तैजानें सव जग प्रकाशित करतो, तसा त्या कमलकोशाच्या तेजाने तो अफाट उदकप्रदेश 
प्रकाशित झाळा, || १४ | मेत्रेयसुनि म्हणतात --विदुरा, सर्व प्राण्यांना भोग्य पदाथ 
निर्माण करून देणाऱ्या अशा त्या लोकरूपी कमळांत स्वतः विष्णूने अंतर्यामिरूपानें प्रवेशा 
केला, तेव्हां त्यांतून, ज्याला स्वयंभू असें म्हणतात, तो प्रत्यक्ष वेदमूति असा बह्मदेव उत्पन्न 
झाला||१५॥ तो ब्रह्मदेव त्या कमळाच्या गाभ्यांत बसून पाहूं लागला; पण कोणतेच लोक 
स्याला दिसले नाहींत, तेव्हां त्यानें प्रदक्षिणा करून आकाशांत चोंहींकडे डोळे फिरवून 
पाहिलें, तोंच त्याला चार दिशांकडे चार मुले प्रास झाळी ॥ १६॥| 


बिदुरा, त्या वेळीं प्रलयकाळाच्या बाऱ्यानें तें पाणी उसळत असून त्यावर ह्ञारों 
तरंग उठत होते. अशा त्या क्षुब्ध झालेल्या उदकांत'उगवलेल्या कमळावर ठो आदिदेव 
ब्रझ्ा बतल[ असतां लोकरचना कशी असते याची, किंबहुना आपण स्वतः कोण आहों 
याचीहि कल्पना ल्याला होईना ॥ १७ ॥ तेव्हां तो मनांत विचार करून म्हणाला, ' जो 


स्कंघ ३ --अध्याय ८ १८९ 





हा मी कमळयष्ठावर बसलो आहे तो कोण ! हे एकटेंच कमल येथें आलें कोठून! हे 
कमल ज्याच्यावर राहिलें आहे, ती खरोखर कांहीं तरी खरी बस्तु आधारभूत असली पहिजे. 
॥ १८ || असा विचार करून तो ब्रह्मदेव त्या कमलाच्या देठाच्या छिद्रातून पाण्यांत 
शिरला आणि त्याच्या भक्कम देठाला आधार काय आहे, याचा शोध करीत खालीं गेला; 
परंतु त्याला तो शोध कांहीं लागळा नाहीं || १९ ॥ तेव्हां त्या ब्रह्मदेवाला अपरंपार 
मोहांत सांपडल्यासारखं झालें व आपला उत्यन्नकता कोण, याचाच शोध तो करूं लागला. 
विदुरा, हा त्याचा शोध चालला अक्ततां फारच मोठा काळ निघून गेला. काळ हा 
इश्वराचें एक शास्त्रच आहे; कारण त्याच्या योगानें जीवांस भय उत्पन होऊन लयांचें आयुष्य 
क्षीण होत जातें || २० ॥ इतक्या काळानंतर देखील आपल्या जनकाचा शोध ब्रह्मदेवाला 
न लागल्यामुळें तो तेथून परत फिरून आपल्या कमळासनावर येऊन बतला. तेथें त्यानें हळू- 
हळू प्राणांचा निरोध करून आपलें चित्तच अन्तमुंख केलें आणि ठमाधि लावून तो तप 
करीत बसला || २१ || अशा स्थितींत रार वर्षे निघून गेळीं आणि त्याचा समाघियोग 
पूर्ण होऊन त्यास शान उत्यन्न झालें. तेव्हां पूर्वी शोध करून सुद्धां जें दिसलें नव्हतें, तें 
आतां अपोआप स्वतःच्या हृदयांतच प्रकाशित झालेलें त्याला दिसू लागलें ॥ २२ ॥ 

हे विदुरा, युगान्तकालीन उदकामध्यें कमळतंतूप्रमाणें शुभ्रवण आणि विस्तृत 
अशा शोषाच्या शरिराची शय्या करून त्यावर एकट्याच पुरुषाने शयन केलें आहे, असें 
त्या ब्रह्मदेवाने पाहिलें, त्या पुरुषाच्या मस्तकावर शेषाच्या फणांचीं छत्रे उमारलीं असून 
मुकुटाबरील रत्नांनीं त्या प्रलथकलीन उदकांतील अंधकार नष्ट करून त्याला प्रकाशित 
केलें होतें || २३ ॥| त्या पुरुषाने रत्ने, वनमाळा इत्यादि घारण केलीं होतीं व त्यामुळें 
संध्याकाठीन अभ्रांनी वेष्टिलेला, विस्तृत अशा सुवण शिल्रंनीं मंडित आणि रने, जल- 
धारा, वनस्पति व पुष्पांनीं भरलेल्या ब्ृक्षांच्या रांगा ज्याच्यावर आहेत आणि वेळू हे 
ज्याचे बाहु व इतर वृक्ष दे ज्याचे पाय, अशा पाचूच्या पर्वताची शोभा देखील त्याच्या 
शोभेपुढें तुच्छ वाटत होती || २४॥| 

हे बिदुरा, त्या मगवंताच्या देहांत स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ हे तिन्ही लोक समाविष्ट 
झाले होते. त्याच्या लांबीचे व रुंदीचे प्रमाणहि सुंदर व निरूपम होतें. त्यानें जीं बिचचित्र व 
तेजस्वी वस्त्र आणि भूषणें देहावर धारण केलीं होतीं, ( त्यांनीं त्याच्या देहाला शोभा येण्या- 
ऐेवजी ) त्यांनाच त्या शरिरामुळें शोमा आली होती ॥ २५ ॥ त्याचें चरणकमल सर्व 
इच्छा परिपूर्ण करणारें आहे, म्हणून आपल्या इच्छ पूण व्हाव्या यास्तव जे लोक एकांत- 
बासांत मार्ग स्वीकारून त्याचें पूजन करीत होते, त्यांना तो मगबान्‌ तें आपलें चरणकमळ 
झगा करून दाखवीत होता, चंद्रातारख्या नखांच्या तेजाने खुदून दिसणारी त्याचीं बोटेंहि जणु 
काय त्या चरणकमसळा'ची रमणीय पानेंच असें भासत होतें | २६॥ त्याच्या मुखावर 
लोकांची पीडा दूर करणारें मंदहास्य झळकत होतें, तसेंच तेजस्वी कुण्डलांनीं तें सुशोभित 
झालें असून बिंबफलासारखा अघरोष्टाच्या प्रभेने तें आरक्त वर्ण दिसत होतें, त्याची नासिका 
आणि भुवया याही सुंदर होत्या. अशा त्या मुखानं तो पुरष आपल्या भक्तांचा प्रतिसत्कार 


१९० सुलभ श्रीमद्भागवत 
करीत होता |! २७ ।। हे बिदुरा, त्याच्या कमरेत कमरपट्टा आणि कदंबब्रक्षाच्या फुलांतील 
केताप्रमाणें पिंगट वर्णाचे वस्त्र होतें. तसेंच त्याच्या वक्षःस्थलावर श्रीवत्सनामक चिन्ह 
असून त्यावर शोभादायक अता अतिमोलाचा हार घारण केलेला होता व या अलंडारामुळें 
तो फारच शोभत होता | २८ ॥ 

हे विदुरा, त्या परमेश्वराचा देह म्हणजे स्व विश्वाचा समावेश करणारा असा 
चेदनव्रक्षच जणु काय होता. बहुमोळ वाहुभूषणें व श्रेठ्ठ रने यांनीं मरळेले त्याचे बाहु हेच 
त्या बृक्षाच्या फले ब पुष्पे यांनीं भरलेल्या अनंत शाखा होया. ज्याप्रमाणें त्या वृक्षाचे मूळ 
स्पष्ट दिसत नाहीं, त्याप्रमाणें त्या पुरुषाचे मूळ, जें ब्रह्म तेंहि अव्यक्तच आहे, शेषाच्या 
फणांनीं वेष्टिळेले त्याचे स्कंध म्हणजे त्या वृक्षाच्या मोठ शोट्या सर्पानीं वेष्टिलेल्या खांद्याच 
होत्या | २९ | स्थावर व जंगम अशा विश्वाचा आधार असलेला तो मगवान्‌ म्हणजे 
पर्वतहि समज्ञावा, पबंताप्रमाणें लोहि मोठ्या सर्पाचें आवडीचें स्थान आहे. मेनाकपर्वताप्रमाणें 
'तोहि पाण्यानें वेष्टित होता. त्याच्या मस्तकावरीळ अनंत मुकुट हींच त्या पबतारचीं अनेक 
सुवर्णशिरूरें होतीं ब त्याच्या वक्षःस्थलावरील कोस्तुममणि म्हणजे त्या पर्वताच्या 
अंतर्भागांतीळ रत्नसमुह होता | ३० || 

सवे संकटें हरण करणाऱ्या त्या आदिपुरुषाच्या कंठांत, मूर्तिमंत कौतिच अशी वन- 
माळा झळकत होती व वेदरूपी भ्रमरांनीं तिला सुशोभित केलें होतें. सूर्य, चंद्र, वायु आणि 
अग्न यांनाहि त्याचें ज्ञान होणें शक्‍य नव्हतें. तसेंच तिन्ही लोकांत चमकणारी ब सभोबतीं 
सतत फिरत राहणारी जीं सुद्शनादि आयुधे यांच्या योगानें तो अर्जिक्य झाला होता || ३१ 
हे विदुरा, अशा त्या इेश्वराचें दशन झाल्याबरोबर जगाची उत्पत्ति करणाऱ्या त्या बह्मदेवाला 
नारायणाच्या नामिरूपी सरोबरांतून उत्पन्न झालेलें कमळ, त्यांत असलेले आपण स्वतः, 
सभोत्तीं असळेलें उदक, तसेंच वायु आणि आकाश हीं दिसु लागलीं; पण यापेक्षां अधिक 
मात्र कांहीं त्याला दिसले नाहीं || ३२ 

या पांचच वस्तु आपल्या सृष्टिस्चनारूप कार्याचे मूळ साहित्य होत, असें पाहून, 
सृष्टिकर्माला आरंभ करण्याची इच्छा करणारा तो रजोगुणबिशिष्ट ब्रह्मदेव उलत्तिकायी- 
विषगीं तत्यर झाला आणि ज्याची गति कोणाला कळत नाहीं, अशा त्या स्तवनास योग्य 
असलडेल्या परमेश्वराच्या ठिकाणीं चित्त स्थिर करून त्याचें स्तवन करूं लागला | २३ || 





आठवा अब्याय संसाप्त 


अध्याय ९ बा 





बह्मदेव म्हणाल[---हे परमेश्वरा, मीं तुझी पुष्कळ काळपयेत उपासना केली, त्या- 

मुळें आज मला तुझें ज्ञान झालेलें आहे. हे भगवन्‌ , तुझें स्वरूप मनुष्ये जाणत नाहींत, 

' हा त्यांचाच दोष आहे. तुझ्यावांचून दुसरी सत्य वस्तु नाहींच. एखादी वस्तु तशी भासत 
असली तरी ती खरी नाहीं. कारण प्रकृतीच्या सत्व आदिकरून गुणांच्या तारतम्यापुळें 
तूच अनेक ख्पांनीं प्रकट झालेला आहेस || १ ।। देवा, तुझ्य़ा ठिकाणीं श्ञानशक्ति तदेव 
जाग्रत असते. त्यामुळें अज्ञान तुझ्यापासून दूर असतें. सट्टीच्या आरंभीं तूं आपल्या 


भक्तांवर अनुग्रह करण्याकरितां हें खूप प्रगट केळेंत. हे जे तुझे र्य आहे तें रोकडा अव- : 


लना 


तारांचे मूलळकारण आहे ञ्याणि मीही त्याचे ख्यांच्या नामिकप्रकर्य आश्रयापासून ' 


उत्पन झालों | २॥ 


हे परमेश्वरा, तुझें हें स्वरूप स्पष्ट प्रकाशमान असून भेदरहित व आनन्दमय असें 
आहे. या स्वरू्याहून निगळें असें तुझें स्वप मळा दिसतच नाही. म्हणून मी ह्या तुझ्या 
एका स्वरूपाचा आश्रय केला आहे. हें तुझं खर्य पंचभूते व इंद्रिय यांचें मूळ कारण 
असून तें सर्व सृष्टीला उत्पन्न करितें आणि तीपासून अल्प्तिहि राहतें || ३ ॥ हे त्रेलोक्‍्य- 
मंगला, तुझी आम्ही डयासना करतों, म्हणून तूं आमच्या कल्याण[करितां हें. आपलें स्वरूप 
आम्हांटा ध्यानामध्ये दाखविलेंत. जे लोक निरीश्वरवादप्रभञति कुतकांच्या चर्चने तुझी 
अवहेलना करतात, त्यांना नरक भोगावा लागतो. परमेश्वरा, तुला आम्हीं सेवकभावानें 
नमस्कार करितों || ४ | 


परमेश्वरा, वाऱ्याने वाहून आणलेल्या कमलकलिकेच्या सुरस्धाप्रमाणें वेदांनी 
गाइलेल्या तुझ्या कथा जे कोणी तुझे भक्त आपल्या कर्णरंश्रांनीं ऐकतात, त्यांच्या 
हुदयकमलांतून तूं कीं दूर होत नाहींस. कारण, आपल्या इद भक्‍्तीनें ते तुजे पाय घट्ट 


घरून ठेवितात || ५ ॥ जोंययेत निभय अशा तुझ्या चरणांचा आश्रय लोक करीत : 


नाहींत, तोंग्रयेतच त्यांना द्रव्य, घर ब आसत यांच्यामुळे भीति, शोक, इच्छा, अनादर व 
अरतिलोम हे होत असतात आणि तोंयर्यत सर्व दु/खांचें मूळ कारण असलेल[ ' अमुक है 
माझं ) असा खोटा अमिमान उत्पन्न होत असतो ॥ ६ || 

देवा, मन्दबुद्धि लोक लोभाने आपलीं अंतःकरणे खरिञ्न करून घेतात आणि 
विषयसुखाच्या स्वस्थ प्राप्तीकरित स्वर्गादि सुख देणारी काम्य कर्मे निरंतर करितात, अशा 
लोकांची बुद्धि दुदेवानें नष्ट झालेली अतते, म्हणूनच ढर्व संकटांतून दूर करणाऱ्या अशा 
त्या तुझ्य़ा कथा त्यांपासून ते आपलीं इन्दियें पराझ्युख करतात ।। ७ ॥ परमेश्वरा, भूक, 


१९२ सुलभ श्रीमद्भागवत 

० ता 2 दा 2 ण 
तहान, कफ, बात, पित्त, तसेंच थंडी, वारा, ऊन्ह आणि पाऊस यांपासून तसेंच एक- 
मेकांपासून लोकांना फार दुःख होतें. शिवाय अत्यन्त दुःसह असा कामरूप अमि व 
क्रोब हे दोवे त्यांना वारंवार पीडा देतात. हें पाहून माझ्या मनाला वाईट वाटतें | ८॥ 





हे परमेश्वरा, इन्द्रियें व त्यांचे विषय हीं तुझ्या मायेची स्वरूपें आहेत. तिच्याच 
सामर्थ्याने हें जग भरलेलें आहे. असें हें जग तुझ्याहून मिन आहे असें जोपर्यत ठोक 
मानून चालतील, तोंरयंत कर्माचे फल देणारा व दुःखाने भरलेला असा हा संसार 
वघ्ुतः खोटा अउल्म तरी त्यांतून ते निद्वत्त होणार नाहींत ॥ ९ ॥ देवा, त्रवषिसुद्धां 
जर ह्या संतारांत तुझ्या कथांचें श्रवण, मनन इत्यादि बिष्रयांपासून विमुख होतील, तर त्यांनाहि 
हा संतार सुटणार नाहीं, कारण दिवसा ते द्रव्यसंपादन करण्याविषयी गुंतले असल्यामुळें: 
त्यांचीं इंद्रियें दुर्बळ होतात, आणि ते रात्रीं झोंप घेत पडतात ब मनांत एकसारखे द्रव्या- 
जनाचे विचार चालल्यामुळे त्याची झोंग क्षणोक्षणी मोडते, इतकेंच नव्हे, तर दुदैवाने 
त्यांचीं द्रव्याजनाचीं कार्येहि सफल होत न हींत | १० ॥ 


हे परमेश्वरा, तुझ्या मार्गाचें दशन श्रवणाने होत असतें. ज्या पुरुषाचे अंतःकरण 
भक्तियोगानें निमळ झालेलें अहतें, त्याच्या हृदयकमलांत तूं बास करतोत. हे अनंतकीत 
भगवनू, ज्या ज्या तुझ्या शरिराचें ध्यान मक्त आपल्या मनांत करतात, तें तें शरीर त्या. 
आपल्या भक्तांवर अनुग्रह करण्याकरितां तू प्रगट करतोस || ११ ॥ इश्वग, तूं एक 
असून सर्व लोकांत अंतर्यामिरूपानें वास करतोस व तुझा सर्वत्र संचार असून तूं सर्बीचा. 
मित्र आहेस. असा ठू, दु्जनांना दुर्लम अश सर्व प्राण्यांवरीळ दयेने जसा प्रसन्न होतोस 
तसा अंतःकरणांत कामना ठेवणाऱ्या देवगणांनीं पुष्कळ उपचारांनी तुझी आराधना 
केली, तरी त्यांना देखील तूं प्रतन होत नाहींस ॥ १२ ॥ 

यास्तव मनुष्यांनीं नाना प्रकारचीं यज्ञादिक कर्मे, दाने, तीव्र तपश्चर्या व तते 
इत्यादि करून परमेश्वराला संतुष्ट करणें हेंच त्या सर्व कर्मोचें उत्कृष्ट फल होय. कारण 
परमेश्वराप्रीत्यथ केलेला धर्म केव्हांहि नष्ट होत नाहीं ॥ १३॥ हे परमेब्ररा, तूं आपल्या 
. स्पर्पप्रकाशानें सर्वकाळ दैतरूपी भ्रम दूर करतोस व ज्ञान हीच तुझी विद्याशक्ति आहे. 
' तू सर्वोत श्रेउ आहेस. तुला माझा नमस्कांर असो. सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व संहार 
यांना कारण अशी जी तुझी माया तिच्या लीळा म्हणजे तुझाच खेळ होय. वू सर्वसमथ 
आहेत, यातत्तव तुला आम्ही नमस्कार करतों || १४॥ 

देवा, तुझे अबतार ब त्यांतील गुण व कर्मे यांचें दिग्दरान करणारी देवकीनंदन, 
सर्व, भक्तवत्सल, गोवधेनोद्धारण, कंसाराति इत्यादि तुझों अनेक नांवें आहेत. प्राणो- 
त्कमणाच्या वेळीं पराधीन झालेळे असे जे कोणी या नांवांचा उच्चार करतात, त्यांचीं 
अनेक जन्मांतीळ पापें तत्काल नष्ट होऊन ते जन्मरहित ब मायेचे आवरण नसलेल्या 
अशा परब्नह्नमाला प्राप्ड होतात. म्हणून मी तुला शरण आलों आहें ॥। १५ ॥ परमेश्वरा, 


ी 1; 


तूं त्रिथुवनरूयी एक वृक्षच आहेस. वृक्ष जसा मूळ भेदून बाहेर पडतो, त्याप्रमाणें तुं 


स्कंध ३--अध्याय ९ १९२ 








प्रकृतीचा भेद करून बाहेर पडला आहेस. उत्ति, स्थिति व नाश यांच्या देवता जे अक्या 
विष्णु व महेश्वर ते या त्रिसुवनरूप बुक्षाचे तीन पाय आहेत. शिवाय त्याला मरीचि 
इत्यादि तदषि व मनु इत्यादि अनेक फांद्या उत्पन्न होऊन तो वाढला आहे. अशा त्या 
त्रिभुवनरक्षरूपी तुळा माझा नमस्कार असो ॥ १६ || 


देवा, तूं सांगितलेली स्वतःची पूजा इत्यादि कर्मे कल्याणकारक असतांहि तीं 
यथायोग्य अशीं हे लोक करीत नाहींत. उलट विरोधी अशा काम्यकरमीमध्यें ते रममाण 
होतात व त्यामुळें बलाढ्य असा काल नित्य जागत राहून त्यांची आशा तत्काल तोडून 
टाकतो. त्या काळाला माझा नमस्कार असो || १७ ॥ परमेश्वरा, या माझ्या स्थानाला 
सर्ब लोक नमस्कार कःतात, व तें दोन पराध' इतक्या कालापर्यंत टिकणारे आहे; पण 
अशा घ्थानावर मी बसलों असतांहि तुझें मळा भय वाटतें ब तुझ्या प्राप्तीच्या इच्छेने मीं 
पुष्कळ यश व तप हीं देख ल केलीं, तूं यत्ञांचा आश्रप्न असून सर्वगुणसंपक्न आहेत. तुला 
माझा नमस्कार असो | १८ || 


देवा, तुला बिपयसुखा'ची इच्छा नाहीं, तरी तूं तः उत्य्न केलेल्या धर्ममरयीदेचें 
पालन करावें म्हणून पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, इत्यादि जीवयोनींमध्ये आपल्या इच्छे- 
नुकार अवतार घेऊन क्रीडा करतोस, तूं पुरुषश्रेड असून सर्वगुणसंपन्न आहेत. तुला माझा 
नमस्कार असो || १९ ॥ तम, मोह, महामोह, तामिक्त व अन्धतामिख अश्या पांच 
वृत्तीच्या अविद्यचा % तुझ्याशी संबन्ध नाहीं. तरी सुद्धां तूं सर्व लोकांचा आपल्या उदरांत 
ळय करून लोकांच्या सुखाचा विध्तार करीत अततोत आणि भयंकर लाटांनी युक्त अस- 
लेल्या अशा उदकाच्या अंतभागीं रोषाची शय्या करून तिचा सुखावह स्पर अनुभवीत 
योगनिद्र! घेत असतोस | २०॥ 


हे परमेश्वरा, तुं स्तुति करण्यास योग्य आहेस. तुझ्य़ा नामिकमलरूप आश्रया- 
पासूनच मी उत्पन्न झालों आणि तुझ्या कृपेनें चेडोक्य उत्पन्न करण्याचें साहित्य मला प्रास 
झालें, तूं आपल्या उदरांत सर्व संसार घारण केला आहेस व आतां तुझी योगनिद्रा पुण 
झाल्यामुळें आपलें नेऊकमल तूं विकसित केलें आहेस. तुला माझा नमस्कार असो ॥ २१॥ 
भगवन्त, तूं सर्व जगाचा हितकर्ता असून सर्वात मरलेला आहेस, तूं भक्तांचा केवारी 
आहेत. यास्तव ज्या ज्ञानाच्या आणि ऐव्वयांच्या योगानें लोकांत सुख देतोस, त्याच 
ज्ञानाने माझी दृष्टि युक्त कर, म्हणजे मी पूर्वीप्रमाणे सृष्टि उत्यन्न करीन ॥ २२॥ 


परमेश्‍वर शरणागतांना अभयवर देणारा आहे. लक्ष्मी ही त्याची शकत असून 
तिच्या साहाय्यानें तो सत्त्वादिगुणांनीं युक्त होऊन अनेक अवतार घारण करतो आणि त्यांना 
उचित अशीं विविध कर्मे करितो. मीं उत्पन्न करणार असलेलें विद्य हाहि त्याचाच 

कॅ अबिद्येच्या या पांच बृत्ति, पुढें अ. १२, छो. २ मध्यें दिल्या आहेत. 

सु. मा, भाग १... १३ 


१९४ सुलभ श्रीमद्भागवत 
पराक्रम होय, यास्तव माझे चित्त तो आपल्या लीलांच्या ठिकाणीं दृढ करो, म्हणजे सृष्टि- 
रचनारूप कर्माचा माझा अभिमान आणि तत्संबंधींचें पाप हीं टाकून देण्यास मी 
समर्थ होईन ॥२३॥ 
हा अनतपराक्रमी असा आदिपुरुधर परमात्मा उदकांत असतां त्या नामिरूप 
सरोबरांतून मी येथें उत्यन्न झालो. महत्तत्वख्पी जे चित्त तें माझी शक्ति आहे. मी उत्पन्न 
करणार असलेलें हे विश्र त्याचें आश्चपू्ण असें रूय आहे. त्याची विस्तृत रचना 
करीत असतां माझे वेदरूप वाणीचें अध्ययन नष्ट न होवो ॥ २४ | हा मगवान्‌ आदि- 
पुरुष अत्यंत दयाळू आहे व माझ्यावरील द्विगुणित झालेल्या प्रेमामुळें तो मंदहास्य करीत 
आपलें नेत्रकमलळ उघडीत आहे. त्यानें आतां कृपा करून उढारवे आणि माझ्याकडून 
होणारें विश्वरचनेचें कार्य तडीस जावें म्हणून गोड शब्दांनी माझी चिंता दूर 
करावी | २५ ॥ 
मैत्रेयसुनि म्हणाळे,--विदुरा, तपश्चर्या, शान आणि ध्यानयोग यांच्या योगानें 
आपल्या जनकाचें याप्रमाणें दशन झालें असतां बह्मदेवानें त्याची आपल्या मनाच्या 
शक्‍तीप्रमाणें आणि बाणीच्या सामर्थ्याला अनुसरून शकय तितकी स्तुति केली ब शेवटीं तो 
खिन्न होऊन स्वस्थ राहिला || २६ ॥ तेव्हां बह्मदेवाच्या मनांतील इष्ट काय आहे, हे 
त्या मधुवूदनाला समजळें आणि प्रड्यकालीन उद्‌काच्या क्षोमामुळें बह्मदेवाचें चित्त 
विषादयुक्त झालें आहे असेंहि त्यानें पाहिलें || २७ ।॥ ( उदकाच्या त्या क्षोमामुळें ) 
सृष्टीची रचना कशी करावी, अशी त्याला काळजी वाटून ब्रह्मदेव खिन्न झाला होता, 
यास्तव गंमीर अशा दाब्दांनीं मगवंतानें त्याची काळजी दूर करून त्याला उत्तर देण्यास 
आरंमकेगा॥ २८॥ 
भगवान्‌ म्हणाळे-बह्मदेवा, तूं आळस करूं नकोस. सृष्टीच्या उत्पीविषयां उः्योग 
- कर, ज्याकरितां तूं माझी स्तुति केडीस, तें मीं पूर्वीच सिद्ध करून ठेविलें आहे | २९ ॥ 
तूं पुनः तपश्चयी कर आणि माझ्या आधाराने राहणारी समाघियोगर्प विद्याहि संपादन कर 
म्हणजे या दोहींच्या योगानें तुझ्य़ा हृदयांतच सर्ब लोक प्रगट झालेले तुळा दिसतील 
॥ २० ॥ मग तुझ्या अंतः करणांत भक्ति उसन्न होऊन तुझे चित्त स्थिर होईल, आणि 
त्यायोगे तुझ्या स्वतःमध्ये तसाच सर्व लोकांतहि मीं परमेश्‍वर मरलेटा आहे आणि 
सर्व लोक म.इ्प्रांत अंतभूत झालेले आहेत असं तुला दिसून येईेळ | ३१ ॥ 
काष्ठांत अभि जसा गुप्तरूपानें वास करतो, तसा सतर प्राण्यांमध्ये माझा अंतर्यामि- 
रूपानें वास आहे, हें जेव्हां प्राण्यांत कळून येईल, त्याच वेळीं त्यांचें अज्ञान दूर होईल 
॥ २२ ॥ पंचभूते, इन्द्रिये, सत्तवादि गुण ब अंतःकरण यांपासून आपण मिन्न असून 
आपलें आणि परमाल्याचें स्वरूप एकच आहे, असें जेव्हां जीवाला समजून येतें, तेव्हा 
त्यास मो्ञाची प्राप्ति होते | ३३ ॥ अक्षदेवा, तूं अनेक कर्माचा विस्तार करून पुष्कळ 
प्रजा उन्न करण्याची इच्छा करीत आहेस. माझा तुजवर पूर्ण अनुग्रह असल्यामुळें तुझे 
अंतःकरण या सृट्टिकार्यानें मोह पावगार नाहीं ॥ २४ | 








”५/४* 


स्कंध ३--अध्याय ९ १९५ 





तूं प्रजा उत्पन्न करीत असलास, तथापि तुझें मन माझ्याच ठिकाणीं लागलेले अस्ते, 

त्यामुळे अत्यंत पापयुकक्‍्त असलेला रजोगुण सुद्धां आदि त्रद्रषि अशा तुला मोहांत पाडू 
शकत नाहींत || २५ || घामान्य प्राण्यांना माझं स्वरूप कळत नाहीं; पण पंचभूते, इंद्रियें, 
सत्त्वादि गुण, अहंकार यांशीं माझा संबंध नाहीं, हें तूं ज्ञाणल्यामुळें तुला मात्र माझ्या 
स्वर्याची खरी ओळख पटली असें दिसतें || ३६ |) कमळाच्या देठानें तूं पाण्यांत शिरून 
तूं त्यात शोधू लागला असतां तुला तुझा संशय उत्पन्न झाला, तेव्हां तुझ्य़ा हृदयांतच 
मी आपलें स्वरूप प्रगट करून तुला दाखबिलें ॥ २१७ | 

हे बह्मदेमा, माझ्या कथारूपी उत्कर्षाचे वर्णन करून तूं जी ही माझी स्तुति 
केलीस, तशीच तपश्चयेच्या ठिकाणीं सुद्धां तूं जी निष्ठा दाखविलीस, ती माझ्या कृपेचेंच 
फळ होग्र॥| ३८ ॥ मीं त्रिगुणाच्या योगानें भासमान होत असतों; पण वस्तुतः मी 
त्यांपासून अलिप्त आहे, असें वर्णन करून जग उत्पन्न करण्याच्या इच्छेने जी माझी 
स्तुति तूं केडीत, तीमुळे मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे. तुझें कल्याण असो || ३९॥ 
जो पुरुष तूं केलेल्या ह्या स्तोत्रानें माझी नित्य स्तुति करून भनन करील, त्याला मी 
अतन्न होईन. अह्मदेवा, मीं सर्वे उत्तम कामना पूर्ण करणारा आहें ( हें तुला ठाऊक 
आहेच ) ॥ ४० ॥ 

तळाज, विहीर इत्यादि लोकोपयोगी कृत्यें, तपश्चर्या, यज्याग, दानधर्म, व योगाभ्यास 
यांच्या योगाने पुरुषांना जें सर्वोत्तम फळ मिळतें, तें म्हणजे माझा संतोष हें होय, असें 
तत्तवेतत्यांचें मत आहे ॥ ४१ | बह्मदेवा, मीं सर्व जीबांचा अंतर्यामी असून त्यांना 
सर्व आवडत्या वस्तूंत अत्यंत आवडता आहे. म्हणून प्रेम करावयाचें तर तें माझ्यावर 
करावें. कारण देहादिक पदाथीवर जें प्रेम अततें, तें तरी माझ्यामुळेंच होप ॥ ४२॥ 
अहदेवा, तूं माझ्यापासून उत्पन्न झाळा आहेस, व सर्व वेद तुझ्या उदरांत बास करतात. 
तेव्हां ज्या प्रजा माझ्यामध्ये लय पावल्या आहेत त्यांना आणि या सर्व जगाला तूं पूर्वी- 
भ्रमाणें निमाणकर ॥ ४३ || 

मैत्रेयत्रद्ष्रि म्हणाले--विदुरा, प्रकृति व पुरुष यांचा नियामक असा जो विष्णु 
त्यानें सृष्टिडत्या बह्मदेवाला जगाच्या उतपत्तीचें ज्ञान अशा रीतीनें स्प्टकरून दिलेंबतो 
अंतर्धान पाडला | ४४ || 


नववा अध्याय लमात्त 


अध्याय १०वा 


४४४४ 


विदुर म्हणाला ---मेत्रेय मुने, मगवान्‌ अंतर्धान पावल्यावर, आद्य सृष्टि निमोण 
केल्यामुळें ज्यास लोकपिताम< म्हणतात त्या ब्रह्मदेवाने आपलें शरीर व मन या दोहोंगासून 
किती व कोणती सृष्टि उत्पन्न केली ! ॥ १ ॥ महाराज, आपण शान्यांमध्यें श्रेष्ठ आहां; 
यात्तव पूर्वी मीं ज्या गोष्टी आपल्याला विचारल्या होत्या, त्या मला अनुक्रमाने सांगून 
आपण माझे सर्व संशय दूर करावे || २ ॥ सूत म्हणाळा--शौनका, त्या विदुरानें असा 
प्रश्न केला असतां, मैत्रेय मुनीला मोठा संतोष झाला. विदुराचे प्रश्न त्यांच्या हृदयांत 
होतेच. तेव्हां त्याची ही बिनंती ऐकून त्यांनी त्या प्रश्नांची उत्तरें देण्यास आरंम केला! ३१॥ 


मेत्रेयर म्हणाले--विदुरा, जन्मरहित अशा त्या भगवान्‌ आदिपुरुषानें तांगितल्या 
प्रमाणे अह्मदेवानेंहि परमात्मस्वरूपीं मन लावून देवांची शेभर वर्षेपर्यत तपश्चर्या केली |॥४॥) 
तेव्हां प्रलयकालामुळें मयंकर _स्वखूप प्रात झालेल्या बायूच्या योगानें कमळांतून उत्पन्न 
झालेला तो बह्मदेव ज्यावर वसला होता, तें. कमळ आणि पाणी कांपू लागले. हे पाहून 
ब्रहदेवानें त्या वायूला उदकासह साफ पिऊन टाकिले. कारण त्या वेळीं पूण झालेली 
तपश्चर्या आणि परमात्मविषयक ज्ञान त्यांच्या योगें त्याचें ज्ञान आणि बल हीं द्विगुणित 
झालीं होती ॥ ५ || ६॥ 


अशा स्थितींत ब्रह्मदेव ज्यावर बसला होता, तें आकाशब्यापी कमळ त्याच्या 
हृष्टील पडलें, तें पाहुन, आतां. आपण पूर्वकल्पांत लीन झाळेळे लोक पुनः उत्पन्न क्रू 
शकू, असें अक्षदेबाला वाटूं लागलें || ७ ॥ असा विचार करून तो त्या कमळाच्या 
बोशांत शिरला. सृष्टि करण्याची प्रेरणा त्याच्या हृदयांत परमात्म्याने केलेली होतीच. तेव्हां 
दौदा किंवा त्यांहूनहि अधिक विभाग करण्याजोगा जरी तो कमळाचा गाभा होता, तरी 
त्यानें मूर्ळोक, भुवर्लोक ब स्वलॉक असे त्याचे तीनच विभाग केले ॥८ ॥ विदुरा, काभ्य 
कर्मे करणाऱ्या जीवांना फल भोगण्यासाठी ज्या लोकांची योजना केलेली आहे, ते हे 
एवढेच तीन लोक होत. कारण ब्रक्मदेवाचें अधिष्ठानभूत असे मर्दर्लाकापासून सत्यलोका- 
पमैतचे लोक, हे फक्त निष्काम कर्माचे फल म्हणूनच प्राप्त होतात || ९ ॥ 


विदुर मैत्रेयमुनीस म्हणाला -मेत्रेयसुने, आपण ब्रह्मज्ञानी असून माझ्या 
प्रश्‍नांची उत्तरें देण्यास समथ आहां. त्या श्रीहरीच्या लीला आश्चर्याने भरलेल्या आहेत 
आणि त्याच्या रूपांची तर गणनाच नाहीं; पण त्या रूपांत कालनामक एक रूप आहे असें 
तुम्ही पूर्वी जे सांगितलें, तें आतां सविस्तर वर्णन करा || १० | मैत्रेय म्हणाले -ाभिदुरा, 
काळाला कोणतेंहि स्वल्प न.हीं आणि त्याला आदि व अन्तहि नाहींत, असा तो अमर्याद 
आहे; परंतु सत्त्वादि गुणांमध्ये न्यूनाघिप्र्य होऊन महत्तत्त्रादिक उत्पन झालीं म्हणजे लार्चे 


१ शु 


स्कंध ३--अध्यय १० १९७ 


ध्शधधटटफटशा २ “पट 


स्वरूप लक्षांत येतें, ईश्वराने त्या काळाला निमित्त करून लीलेनें स्वतःला जगट्रूपार्ने निमाण 
केलें || ११ ॥ बिदुरा, पूर्वी हें जग विष्णूच्या मायेनं पखह्यांत लीन झालें होतें. त्याला 
परमेश्वराने कालाचें निमित्त पुढें करून निराळे प्रकाशित केलें; परंतु त्या कालाचे स्वरूप 
मात्र कोणालाहि समजत नाहीं ॥ १२ ।॥ काल हा जसा आतां आहे, तता पूर्वीहि होता 
आणि पुढेंहि असाच राहील. या कालाच्याच निमित्ताने नऊ प्रकारची सृष्टि उत्पन झाली 
९ त्यापैक्री प्रकृतीपासून वहा प्रकारची आणि विकृतीपासून तीन प्रकारची होय. ) प्रकृति व 
बिकृति अशा दोन्ही मिळून झालेली सृष्टि ती दहावी होय. || १३॥ या सृष्टीचा काल 
द्रव्यें आणि गुण यांच्या योगानें प्रलय होतो. तो प्रलय नित्य, नैमित्तिक व प्राकृतिक असा 
'तीन प्रकारचा आहे, ( कालाच्या योगानें होणाऱ्या प्रल्यास निय प्रलय म्हणतात. शे षाच्या 
मु्तांतील अभि किंबा प्रलयकालाच्या मेंांनीं जो होतो तो नेमित्तिक प्रलय होय. तसेंच 
सत्त्वादि गुण, स्वतः उत्पन्न केलेलीं कार्य आपल्यामध्ये लीन करतात, तो प्राकृतिक प्रलय 
होध. ) महत्त्वाची उत्पत्ति हा पहिला सर्ग, हें महत्त्व म्हणजे ईश्वरापासून सत्त्व, रज 
आणि तम या तीन गुर्गांत झालेल्या न्यूनाघिक भावाचा परिणाम होय ॥ १४॥ 
अहंकाराची उपपत्ति हा दुसरा तर्ग. या अहकारापासूनच पंचमहामूतांचीं सूक्ष्मख्पे, ्ञानेन्द्रये 
आणि कर्मेद्रियें हीं उत्पन्न होतात. सूद्ष्मतन्मात्रांची उत्पत्ति हा तिसरा सर्ग होय. यांमध्यें 
“ 'पंचमहामूरतें उत्पन्न करण्याची शक्ति असते ॥ १५ ॥ 


ह पंच ज्ञानेंद्रिये आणि पंच कमेद्रिये यांची उत्पत्ति हा चौथा सर्ग होय. सात्विक 
अहंकारापासून जी इंद्रियांच्या अमिमानी देवतांची उत्पत्ति होते, तीस देवसर्ग म्हणतात 
» हाच पांचवा सर्ग होय. यांतच मनाचाहि अंतभीव होतो || १६॥ हें समर्य बिद्रा, तामिछ् 


.., इत्यादि पांच प्रकारच्या &विद्येची उत्त्तिह्याच सहावा सर्ग, याच अविद्येने जीवाला 


मोह पाडून स्वरूपाचा भ्रेश होतो. हे सहा प्रकृतीपासून झालेले सर्ग तुला सांगितले, 
आतां बिकृतीप-सून झालेले तीन तर्ग सांगतों, ते ऐक || १७ ॥ ज्याच्या घारणाशक्ती- 
मध्यें सर्ब दुःखं दूर करण्याचें सामर्थ्ये आहे, असा तो भगवान्‌ रजोगुणाचा आश्रय करून 


“ही जी स्थावर पदायांची उत्पत्ति करून लीला करतो, तीच सातवी सृष्टि होय. ही सृष्टि 


सहा प्रकारची आहे | १८ ॥ वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुध आणि ट्रम असे 
ते सहा भेद होत. ( फुलांबांचून फळें येणाऱ्या वड, पिंपळ इत्यादि ब्रक्षांस वनस्पति 





१ आवरण आणि विक्षेप अशा अविग्रेच्या देन शक्ति सांगितल्या आहेत, वस्तूचे 
रूप झांकणारी ती आवरण शक्ति आणि दुसरेच रूप भासविणारी ती विक्षेप शक्ति. 


१९८ सुलभ श्रीमद्वागवत 





म्हणतात. एकवार फुलें, फळे येऊन नाश पावणाऱ्या केळी, धान्यें इत्यादि ओषघि होत 
ज्यांना वृक्ष इत्यादिकांचा आधार लागतो, त्या पानवेडी इत्यादि लता होत. ज्यांची लचा 
कठीण असते असे वेळू इत्यादि त्वकसार होत. आधारारिवाय ज्या वाढतात त्या वीरुध 
हो, द्रुम म्हणजे फुलें, फळें येणारे आम्बा इत्या दे वृक्ष होत. ) या सहाहि जातींचा 
आहारमार्ग खाळून वर असा असतो. त्यांची जञानशक्ति बहुधा लुप्त असते. त्यांना स्पर्शाचे 
ज्ञान आंतच होतें व प्रत्येकाचे कांहीं तरी विशेष धम असतात || (९ ॥ 


पह्ठु इत्यादिकांची उत्यत्ति ही आठवा सर्ग होय. हा अह्ठावीस प्रकारचा आहे 
यांतील प्राण्यांना उद्यां काय होणार याचें धोरण नसतें, व आहार, मेथुन, निद्रा इत्यादि 
गोष्टींचे मात्र ज्ञान त्यांना असतें. प्राणेंद्रियानेंच ते इतर बस्तु जाणतात ब सुखदुः$खाचे 
परिणाम त्यांच्या मनावर फार बेळ टिकत नाहींत | २० ॥ या पशूच्या अद्डाबीत मेदांत 
बेळ, बकरा, रेडा, हरिण, डुकर, गवा, काळरवट, मेंढा व उंट या दोन खुरांच्या नऊ जाती 
येतात ॥२१॥ आणि गाढव, घोडा, खेंचर, गोर, शरभ व चमरी नांवाची वनगाय या एक. 
खुगच्या सहा जातींचा त्यांतच समावेश होतो. बिदुरा, पांच नखांचे पश्च आतां सांगतों 
ऐक ॥ २२॥ कुत्रा, कोल्हा, लांडगा, बाघ, मांजर, ससा, साळ, सिंह, वानर, हत्ती 
काँसब, घोरपड आणि मगरासारखे प्राणी द्वे ते होते. कंक, गिघाड, वटवाघूळ, ससाणा 


- मस. अस्वल, मोर, हंस, तारस, चक्रवाक, कावळा, घुवड इत्यादि हे पक्षी होत 
-॥२१॥२४॥ 


विदुर, मनुष्य हा एक निराळाच नववा सर्ग होय, त्याच्या आहारविहाराचा 
करण्यांत मझ असून या दुःखरूपी संसारांत सुख मागून राहतात || २५ ॥ बिदुरा, पशु, 
पक्षी व मनुष्य हे तीनहि सर्ग .वैकृत म्हणजे पहिल्या सहा सगोपासून झाळेले आहेत 
पूर्वी सांगितलेला जो देवसर्ग तो तात्त्विक आहे; पण दडावा सनत्कुमार इत्यादिकांचा जो 
सर्ग तो प्राकृत आणि वेकृत असा दोन्ही प्रकारचा आहे; ( कारण ते देवे आणि मनुष्य 
था दोन्ही कोटींमध्ये असतात ) || २६॥। देव, पितर, असुर, गंधर्व व अप्सरा, सिद्ध यक्ष 
व राक्षत्त, चारण, भूत, प्रेत व पिशाच, विद्याधर व किन्नर आदिकरून हे आठ प्रकार 
देवसर्गाचे होत, विदुरा, बह्मदेवानें उत्पन्न केलेले हे असे दहा सर्ग तुला मीं सांगितळे 
1 २७॥ १९८ ॥ 


स्कंध ३--अध्याय १० १९९ 

वज क हकक ककती तीनी कीत ह कलन 

यापुढें बंश आणि मन्वन्तरें हीं तुला सांगतों, ईश्वरच रजोगुणानें युक्त होऊन अक्ष- 

देवाचें रूप घेतो आणि कल्यांदिकांमध्यें सेष्टि निर्माण करतो. त्याचा संकल्स केव्हांहि निष्फळ 

न होणारा असून तो स्वतःच्याच योगानें स्वतःचे र्पान्तर असें हें जग निर्माण करितो 
॥२९९| ४ 


% या रोकानंतर पुढील प्रक्षित्त छोक कांहीं ठिकाणीं आढळतातः -- 

गुणव्यत्यय एतार्स्मन्मायावत्वादघीरीतुः । न पोर्वापयमिड्छन्ति 
नद्यां श्नाम्यद्‌श्रमेरिव । २०॥ देवा लुरादयः क्षत्तः कल्पेस्मिन्ये च कौतिताः । 
त एव नामरूपाभ्यामासन्मन्वन्तरान्तर ॥ ३१ ॥ अर्थ-परमेश्वर हा मायावी 
असल्यामुळें त्रिगुणांच्या परस्परसंबंचोनें जो सृष्टीचा पवार झाला, त्यांत अमुक आधीं 
झालें ब तमुरु मागुन झालें असें ज्ञानी पुरुष मानीत नाहींत. नदींत पाणी गरगर फिरून 
मोंदरा होतो, त्यांत अमुक पहिला माग आणि अमुक मागूनचा असें कसें म्हणतां येईल ! 
हे विदुरा, या चाळू कल्यांतील देव, असुर, मनुष्य, पशु इत्यादि जे आतां सांगितले, 
तसेंच ते इतर मन्वंतरांमध्येंहि असतात व त्यांचीं नांवें व रूपें हीं तशींच असतात 
॥२१०॥ २१ ॥ 


दहावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय १ बा 


न४४४४४००४४४४0 


भैत्रेयत्रद्धि म्हणाले-बिदुरा, सृष्टींतील व्यवत पदार्थोचे विभाग करतां करतां 
जो शेवटचा विभाग होऊन पुढें तसा विभाग करतां येत नाहीं, त्याला परमाणु असें 
म्हणतात, तो इतरांपासून अलग असून कोणाशी संयुक्त झालेला नठतो. अशा परमाणुंच्या 
मीलनाने मनुष्यांना मूर्त पदार्थांचा भाख होतो ।॥ १ ॥ सृष्टींत जे अनेक व्यक्त पदार्थ 
आहित, त्यांचे विशिष्ट गुणधर्म व एकमेकांमासून दिसणारी भिन्नता सोडून त्यांच्या मूळ 
अवस्थेंत ख्यान्तर न पावलेला अता जो परमाणुसमुदाय त्याला ' परममहान्‌ ” असें 
म्हणतात ॥ २॥ हे साधुश्रेडा बिदुरा, काळ हा एक परमेश्रराचीच शक्ति असून उत्ति, 
पालन व संहार हीं करण्यांत तो नित्य दक्ष असतो. तो स्वतः प्रत्यक्ष दिसत नसूनहि 
यच्चयाबत्‌ पदाथीना व्यापून राहतो. इतर पदार्थाची जशीं सूक्ष्म, मध्यम व स्थूल स्वख्यें 
आहेत, तशीं काटाचौंहि असलीं पाहिजेत असें त्याच्या व्यापकपणावरून सहज अनुमान 
होतें॥ ३॥ 


परमाणुस्वरूपाळा व्यापावयास जञैवढा काळ लागतो, त्याला कालाचा 
: परमाणु ' म्हणतात ब त्या परमाणूचीं सर्जे कार्ये व्यापावयास जो काळ लागतो, 
त्याला कालाचे * परमहान्‌ ! स्वरू्ष समजतात ॥ ४ ॥ दोन परमाणु मिळून 
एक अगु होतो. आणि तीन पारमाणूंना एक त्रतरेणु म्हणातात. खिडकोंतून 
सूर्याचे किरण आंत येतात, तेव्हां अंतराळांत इकडेतिकडे संचार करणारे जे कण दिसून 
येतात, ते त्रसरेणुच होत ।॥। ५ ॥ तीन त्रठरेणु मोगण्यात जो काल लागतो, त्या 
कालाला त्रुटि म्हणतात. दभर त्रटि म्हणजे एक * वेध ' होतो आणि तीन वेध म्ह्णजे 
एक ' लब ? होतो ॥६ ॥ 


तीन लवांचा एक निमेष समजावा. तीन निमेषांना क्षण म्हणतात. पाँच क्षणांना 
काष्ठा समजतात ब अशा पंधरा काष्ठा झाल्या म्हणजे एक लघु होतें |॥ ७ ॥ पंघरा 
लघरूंना एक घटिका म्हणतात. त्या दोन घटिकांचा एक मुहूते होतो. सहा किंबा सात 


क य ल र टन न क क र र म य स्य 

$ सूर्य हा कालगति मोजप्याचें मुख्य साधन आहे असें पक्ममस्कंघांत सांगितलें 
आहे. ग्रह, नक्षत्रे व तारका यांच्या चक्रावर सूर्य फिरत असतो; त्याला परमाणु इतक्या 
भागाचें उछेबन करून जाण्यास जी वेळ लागते, त्या वेळेला ' परमाणु ' ही संत्ता आहे, 
व त्या सूर्याला सगळ्या ग्रहनक्षत्रचक्रावर फिरण्याला एक वर्षात्मक काळ लागतो, तयाला 
: प्रममहान ' फार मोठा ही संज्ञा आहे. त्या संवत्सरात्मक काःलाच्या आदृत्तीनें युगे, 
मन्वन्तरें ह्या कमाने बह्मदेवाचे दोन परा होतात. (पुढें छो. १२ आणि १२-३८ पहा,) 


स्कंध ३--अध्याय ११ २०१ 


ळा अन््नाश्च्ााड 











टिका झाल्या म्हणजे मनुष्यांचा एक प्रहर होतो हाच ' यौम ? म्हणजे दिवसाचा किंवा 
रात्रीचा चौथा भाग होय ॥ ८॥ सहा पेले वजनाचे आणि एक प्रस्थ वजनाचे 
याणी मावणारें असें तांब्याचे पात्र करावें व,चा र मासे सुवर्णाची चार अड्गुलें लांबीची 
तार काढून ती शिरेळ एवढें त्याला मध्यभागी छिद्र करावें म्हणजे ' घटिका ' पात्र 
सिद्ध होतें ॥॥ ९ ॥ 


बिदुरा, चार आणि चार अश्या आठ प्रहरांनीं मनुष्यांच्या दिवसरात्रीची जोडी 
होते. पंथरा दिवसांचा एक पक्ष होतो. तो झुक व कृष्ण अता दोन प्रकारचा आहे 
१) १०॥ शुक व कृष्ग हे दोन पक्ष मिळून एक महिता होतो. मनुष्यांचा हा मास 
न्हणजे पितरांचें एक अडरोरात्र होय. दोन महिन्यांचा मिळून एक त्रच्तु होतो व सहा 
महिन्यांनी एक “ अपन ? होतें. हीं अप्रनें दक्षिणायन ब उत्तरायण अशीं दोन आहेत. 


हीं दोन अयनें मिळून स्वर्गातील लोकांचें एक अहोरात्र होतें. बारा महिन्यांच्या काळाला... ' 


बत्सर म्हणतात, मनुष्यांचें अधिक्रांत अधिक आयुष्य शंमर बर्षे सांगितठें आहे 
1 ११॥]॥१२॥ 


नित्य जागत असणारा असा सर्वताक्षी मगवान्‌ सूर्य हा, चंद्र, मंगळ इत्यादि 
अह, आश्विनी आदिकरून नक्षत्रे व इतर तारे यांच्या चक्रावर राहून परमाणूयासुन 
आरंभ करून वर्षाने संयणाऱ्या काळांत पृथ्वीमोंत्रती फिरत असतो || १३ ॥ विदुरा, या 
काढाव'ीला संवत्सर, परिबत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर ब वत्सर अशीं नांवे दिलेलीं 
आहेत ॥ १४ ॥ सूर्य हा पंचमदांभूतांतीळ एक मूत जे तेज तदूप आहे. सष्टींत उत्पन 
होणाऱ्या पदार्थातील शकतीळा आपल्या कालनामक शक्‍तीच्या योगानें तो उत्तेजित 
करतो आणि मनुष्याचा मोह दूर करून यज्ञांच्या योगानें सत्त्वादि गुणांनी युक्त अशा 
स्वर्गादि फळांचा बिस्तार करीत आकाशांत घांबत असतो. अशा त्या पैचर्संवत्सरात्मक 
कालस्वरूपाला पूजा अर्पण कर ॥ १५ ॥ 





१ सहा किंवा सात घटिकांचा ' याम ) होतो असें अनिश्चित म्हटलें आहे 
कारण दिवस व रात्र यांचें प्रमाण नेहमीं निश्चित नसते, कधी दिवस ल्हान बरात्री 
मोठ्या. आणि कधीं रात्री लहान व दिवस मोठे असतात. त्यांतून संघिकाळ वगळला 
म्हणजे त्यांचे चवथे भाग सहा किंवा सात घटकांचे असे अनिश्चित होतात 


२ पांच गुंजा म्हणजे माघ किंवा माता, सोळा मासे म्हणजे कष टिवा तोळा, 

चार क्षे म्हणजे पळ आणि १६ पलें म्हणजे प्रस्थ किंरा शोर 
सौर वष म्हणजे संबः्सर, बार्हस्पत्य वर्ष म्हणजे प'रेबत्सर, ३".० दिवसांचे 
वन वर्व म्हणजे इडावत्सर, बां नंद्रमहिने म्हणजे अनुवत्सर आणि नाक्षत्रवर्ष 
म्हणजे वत्सर. ी 


२०२ सुलभ श्रीमद्भागवत 
समा य्य य णा या टा 1000010100, 
विदुर म्हणाला --मेत्रयक्तषे, पितर, देव ब मनुष्य यांचें आयुष्य अधिकांत 
अधिक म्हणजे ज्यांची त्यांचीं शंभर वर्षे आहे, असें तुम्ही तांगितलें. आतां जे ज्ञानी 
कल्पाच्या धाहेर आहेत, त्यांच्या आयुष्याचे प्रमाण कसें आहे तें मला सांगा ॥ १६॥ 
महाराज, आपण महासमर्थ अशा कालाची गति जाणत आंहां, आपल्यासारखे जानी पुरुक 
योगाभ्यासानें परिणत झालेल्या ज्ञानाच्या योगानें सवे विश्वाचे अबलोकन करीत 
असतात ॥ १७॥ 


मेत्रेय त्रद्षि म्हणा ले--विदुरा, कृत, त्रेता, द्वापर व कलि अशीं चार युगे आहेत. 
या चार युगांचें चक त्यांच्या संध्या व अंश यांतह देवांच्या वारा हजार वषोनीं पूर्ण होते 
॥१८॥ 


कृत, त्रेता, द्वापर व कलि या चार युगांची वर्षेसंख्या अनुक्रमें चार, तीन, व एक 
असे हजार प्रत्येकी त्या हजारांच्या दुप्पट शेकडे अशी आहे? || १९ शंभरांच्या आकड्यांनीं 
दशबिलेले जे संध्या व अंश त्यांच्यामध्यें जो काळ येतो, त्याला कालाची गणना करणारे 
लोक युग म्हणतात. या प्रत्येक युगांचे विशिष्ट धर्म सांगितलेले आहेत || २० ॥ बिदरा 
कृतयुगांत चार चरणांनों युक्त असा धम मनुष्यांमध्यें वागत होता; पण तो पुढें 
जेता, द्वापर व कलि, यांमध्यें एकएक पायाने म्हणजे चतुर्थाशानें ऱ्हास पावत जातो ढ 
त्याच्या जागीं एकेका पादानें अधर्म वाढत जातो ॥ २१ | 


त्रेलोक्याच्या बाहेर महर्लाकापासून अह्मलोकपर्यंत असणारे जे लोक त्यांत 
राहणाऱ्यांचा एक दिवस म्हणजे या चार युगांच्या चक्राचे हजार फेरे होत. तेवढीच त्यांची 
रात्र असते. ह्या रात्रींत विश्वोत्पत्ति करणारा ब्रह्मदेव शयन करीत असतो || २२ ॥ ब्रह्म- 
देवाची रात्र संपल्यावर सष्टिरचनेला आरंभ होतो आणि बक्षदेवाचा दिवस संपेपर्यंत ती 
चाळू असते. एवढ्या अवधींत चौदा मनु होऊन जातात ॥ २३॥ म्हणजे प्रत्येक मनूचा 
अधिकारकाल ७१ युगचक्रापेक्षां थोडा अधिक म्हणजे ७ १; युगें इतका असतो व 
तितका काल प्रत्येक मनु आपल्या अधिकाराचा उपभोग घेतो. अशा प्रत्येक मन्वंतरांत 
मनु, सप्तर्षि, देव, इंद्र ब त्यांचे गंधर्बादिक अनुयायी आणि तसेच मनूच्या बंशांतीळ राजे 
अधिकारारूढ होतात. यांपॅक्री मनुबशीय राजे क्रमाक्रमाने येतात; पण त्रद्षि, देव इत्यादि 
मात्र एकाच वेळीं अधिष्ठित होतात || २४॥ 





१ कृत ४८०० बर्षे, त्रेता ३६००, द्वापर २४०० वर्षेवकडि १२०० 
वर्ज युगाच्या वर्षेसंख्येंत हजारांवर जें रोकडे आहेत; ते संध्या ब अंश यांच्या वर्षरसंख्या 
होत; युगाच्या प्रारंभीच्या कालाळा ' संध्या ? व समाप्तीच्या काळाला : अंशा * म्हणतात. 
त्या शेंकड्यांपेकीं अर्धी संध्या व अर्धी अंश समज्ञावा, कृतादि युर्गे ब त्याच्या संध्यांचें 
आणि अंशांचे काल पुढील छहोकांत दिले आहेत, 


स्कंध ३--अध्याय ११ २०्ऱरे 





बिदुरा, प्रत्येक दिवशीं होणारा ब्रह्मदेवाचा सर्ग हा असा आहे. ह्यांत अेलोक्याचा 
विस्तार होऊन पद्यु, पक्षी, मनुष्य, पितर ब देव हेहि आग्रापल्या कर्मानुसार उत्पन्न 
होतात || २५ ॥ प्रत्येक मन्बंतरांत परमेश्वर सत्त्वगगुणाचा स्वीकार करून मनूच्या रूपानें 
अवतार घेतो आणि त्या मनूकडून आपले पराक्रम प्रगट करवून ह्या जगाचें रक्षण 
करतो || २६ ॥ ब्रह्मदेवाच्या दिवसाची समासि होतांच भगवान्‌ तमोगुण,च्या अंशाचा 
स्वीकार करून आपलें कार्य आवरून घेतो आणि शयन करतो. त्या वेळीं सर्व जग 
कालाच्या योगानें त्याच्यांत प्रवेश करिते || २७ ॥ 


रात्रीला आरंभ होऊन चंद्र व सूर्य नाहींसे झाळे अततां मूः, भुवः, स्वः हे 
तिन्ही ठोक परमेश्वरस्वरूपांतच अन्तर्धान पावतात || २८ ॥ विदुरा, शेषाच्या मुखांतील 
अग्नि म्हणजे भगवन्ताची शक्तीच होय. त्या शक्तीनें त्रेळोक्य जळुं लागलें म्हणजे त्या 
अग्नीच्या उष्गतेनें पीडित होऊन भ्गमादिक तरद्षि आपल्या महर्लांकांतून जनलोकांत 
जातात || २९ 1 इतक्यांत प्रलयकालामुळें समुद्रांना अतिशय भरती येते व त्यांचें पाणी 
खवळून त्यांत प्रचेड वायूच्या योगानें लाटा उसळूं लागल्या म्हणजे ते त्रेळोक्याला बुडवून 
टाकितात ॥ ३० ॥ तेव्हां भगवान्‌ श्रीहरि त्या पाण्यांत शेषाच्या आसनावर योगनिद्रेने 
डोळे मिटून शयन करतो; आणि जनलोकात राहणारे त्रद्षि त्याची स्तुति करीत असतात 
॥ २१ ॥ विदुरा, याप्रमाणें कालगतीनें युक्त असलेल्या ह्या दिवसरात्रींनीं ब्रह्मदेवाचे स्‌द्धां 
सबोपेक्षां मोठें असें शमर वर्षाचे आयुष्य संपल्यासारखें होतें !॥ ३२॥ विदुरा, ब्रह्म- 
देवाच्या आयुष्याच्या अर्धाला ' परार्घ ' म्हणतात. त्याच्या आयुष्याचा पूर्व परा धे संपलेला 
असून दुसरा परा सांप्रत चालू आहे || २२ | 


त्या पहिल्या पराधाच्या आरम्मीं ब्राह्म नांवाचा कल्य होऊन गेला. त्यामध्यें ज्याला 
“ शब्दब ? असें म्हणतात, तो बक्षदेव उसन्न झाला ॥ ३४ || ब्राह्मकल्पाच्या शेबटीं जो 
कऱ्प झाला, त्याला पाझकल्य असें म्हणतात. या कल्पांत श्रीबिष्णूच्या नाभिसरोवरांतून 
अेलोक्यरूपी कमल उत्पन झालें | ३५ ॥ विदुरा, हा जो चाळू कत्थ आहे, तो दुसऱ्या 
पराधांच्या आरंभींचा आहे. तो वाराहू या नांवानें प्रस्पात आहे, कारण या कर्पांत 
श्रीहरीनं एथ्वीचा उद्धार करण्यासाठीं वराहाचें रूप धारण केलें ॥ ३ ६॥ 


द्विपराथे नांवाचा दोन पराधोनी युक्त अता हा काळ अना दि, अनंत, उपाधिशून्य 
अशा त्या जगत्कारण परमेश्वराच्या केवळ निमेंषासारखा समजतात || ३७॥ फरमाणूपासून 
द्रिपराथ पर्यत असणारा हा काळ, देह, ग्ह॒ इत्यादिकांच्या ठिकाणीं आसक्ति बाळगणाऱ्य 
पुरुषांचें मात्र नियमन करण्यास उमर्थ आहे; पण सर्वव्यापी परमेश्वराचे नियमन करण्याचे 
साम्य त्याच्यामध्ये अर्थातच नाहीं | ३८ ॥ विदुरा, अडरा इन्द्रिये व पंचमहाभूत या 


२्०्ड सुलम श्रीमद्भागवत 





विकारांनी बुक्त असलेल्या त्या अष्टधा % प्रकृतीपासून हा ब्रह्माण्डकोश उत्यन्न झाला. प्रथ्वी 
आदिकरून सात. आवरणांचें त्यांच्या भोवती वेष्टन आहे व आंतून त्याचा विस्तार 
पन्नास कोटि योजने आहे ॥ ३९ | 

उत्तरोत्तर ही एथिवी आदिकरून आवरणे दसपटीनें बिस्तृत होत गेलीं आहेत. 


२ यण त्यांनीं युक्त असा हा ब्रह्मांडाचा गोळा परमेश्वराच्या स्वरूपांत प्रविष्ट झाल्यावर केवळ 


'एका परमाणूसारखा दिसतो व त्या अह्मांडातारख्या दुसऱ्याहि अनेक ब्रह्मांडांच्या राशी त्या 
परमेश्वराच्या स्वरूपांत आढळतात ।| ४० ॥ असें त्या सर्वव्यापी आदिपुरुष परमात्म्याचे 
स्वरूय प्रकृत्यादि सर्व कारणांचेंहि कारण आहे व त्यालाच परम श्रेड अक्षखक्ष असें 
परहणतात ॥ ४१ ॥ 


क क न स क्स स्का स्स्स 
* ४ प्रकृति, महत्त्व, अहंकार आणि शब्द, स्पशश, रूप, रस आणि गंघ या आठ होत. 


अकरावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय १२ वा 


हि सावसखायव 


मेत्रेयत्रपष्रि म्हणाळे,--विदुरा, याप्रमाणें परमेश्वराची जी कालशक्ति तिचा 
महिमा मीं वर्णन केला. आतां आपल्या उदरांत वेद घारण करणाऱ्या त्या ब्रह्मदेवाने 
कोणत्या प्रकारें सृष्टि निमाण केली, तें माझ्यापासून समजून घे || १ ॥ ब्रह्मदेवाने सृष्टि 
_ करण्यात सुरुवात केली, तेव्हां त्याने प्रथम पांच अज्ञानाच्या वृत्ति उत्पन्न केल्या. तम, मोह, 
. महामोह, तामिल व अन्घतामिस्त्र हीं त्या वृत्तीची नांवें होत || २॥ ही पांच प्रकारची 
अतिद्यारूप पापी सृष्टि पाहून ब्रह्मदेवाला स्वतःविषयी कांही धन्यता वाटली नाहीं; 
म्हणून त्यानें मगवन्ता'चें ध्यान करून आपलें मन पवित्र केलें आणि त्याच्या योगानें दुतरी 
सृष्टि निर्माण केली॥ ३ ॥ 

ब्रह्मदेवाची ही मानससूप्टि म्हणजे सनक, सनन्द सनातन व सनत्कुमार असे 
चार क्षि होत. हे 'चौघेहि नेष्ठिक अह्मचारी व निवृत्तिमार्गी असल्यामुळें धम, अर्थ ब काम 
या तिऱ्ही पुरुषाथीविषरयीं त्यांची मुळींच अपेक्षा नव्हती || ४ ॥ अ्रह्षदेव त्यांना पाहून 
म्हणाला, “मुलांनो, तुम्हीं प्रजा उत्पन्न करा ! ' पण सनकादि कद्ूषि मगवान्‌ वासुदेवालाच 
सर्वस्व मानून एका मोक्षधर्मारचेंच आचरण करणारे असल्यामुळें, प्रजा उत्यन्न करण्याबद्दलची 
गोष्ट त्यांच्या मनांत भरेना । ५ ॥ आपल्या पुत्रांनी आपल्या आशेचा अव्हेर केला असे 
पाहून बह्मदेबाला अनिवार क्रोध आला व त्यानें तो आवरून धरण्याचा पुष्कळ प्रयत्न 
केला॥६॥ 

ब्रह्मदेवाने मोठ्या प्रत्रत्नानें कोघाला आवरून घरिलें होतें, तथापि तो त्याच्या 
दोन्ही भ्रकुटींच्या मधून बाहेर पडला, ब तत्काल त्यापासून एक काळ्या व तोंबड्या, 
वर्णांचा म्हणजे नीललोहित पुत्र उतन झाला || ७ ॥ तो पुत्र म्हणजे देवांचा आदिदेव 
असा भगवान्‌ महादेव होव. तो झाल्याबरोबर रडूं लागला, आणि ' हे तात, त्रैलोक्यगुरो, 
माझीं नावें कोणतीं तीं सांगा, व माझीं त्थानेहि नियोजित करून द्या ? असें म्हणूं लागला 
॥ ८॥ तेव्हा ही त्याची मागणी पुरविण्याकरितां ' बाळा, रडूं नको, तूं म्हणतोस तसें मी 
करतों ' असें ब्रह्मदेव त्याला गोड शब्दांनी म्हणाडा || ९ ॥ 


% तम म्हणजे आरत्या स्वरूपाचे ज्ञान नसणे, मोह्‌ म्हणजे देह व इन्दिर्ये यांनाच 
“मी ? समजणे, महामोह्‌ म्हणजे भोगाची इच्छा, तामिल म्हणजे भोगाच्या इच्छेचा भंग 
झाला असतां रागावणें, अन्धतामित्त म्हणजे भोग्यबस्तूंचा नाश झाला असतां आपणच 
नष्ट झालो असें मानणें. ह्याच पांच वृत्तींना ' पक्चपर्गा अविद्या ' असें म्हणतात. पातंजल 
योगसूच्रांत ' अविद्या इस्मितारागद्वेगरामिनिवेशाः पंच छेशा; ' अशीं त्यांचीं नांवे दिलीं 
आहेत, १० व्या अध्यायांत अविद्या उपनन करणारा तामस सर्गम्हणून जो ६ वासर्ग 
सांगितला तोच हा होय. 


२०६ सुलभ श्रीमद्वागबत 
व वा ० का य 
हे देवश्रेठ्ठ, तू एखाद्या दुःखी मुलाप्रमाणे रडलास, यास्तव तुला लोक रुद्र या 
नांत्रानें हाक मारितीळ || १० || हृदय, इच्दियें, प्राण, आकार, वायु, अभि, जल, पएथ्वी, 
सूर्य, चेद्र व तय हीं स्थानें तुला राहण्यासाठी म्हणून मीं पूर्वीच सिद्ध करून ठेविलीं आहेत 
1 ११ ॥ ( आतां तुझ्या नांवांविषयीं म्हणशील तर ) मन्यु, मनु, मदहिनत, महान्‌, शिव, 
त्रहतुध्वज, उग्ररेता, भव, काळ, बामदेव आणि धृतत्रत हीं तुझीं अकरा नांवें होत 
| १२॥ 


हे रुद्रा, धी, वृत्ति, उशाना, उमा, नियुत्सर्पि, इला, अभ्बिका, इरावती, सुधा, 
दीक्षा ब रुद्राणी, ह्या तुझ्य़ा स्त्रिया होत || १३ ॥ रुद्रा, या नांबांचा आणि स्थानांचा 
स्वीकार करून तूं आपल्या या ल्ियांतह पुष्कळ प्रजा निमीण कर. कारण तूं प्रजापतिच 
आहेस | १४ || बिदुरा, याप्रमाणें बह्मदेवानें आज्ञा दिल्यावर त्या भगवान्‌ नीलळोहितानें, 
चलानें, रूपानें आणि शीलाने आपल्याला शोभणारी अशीं प्रजा निर्माण केली | १५ ॥ 


स्द्रानें उतन्न केलेल्या त्या असंख्य उग्र प्रजा जिकडेतिकडे पसरल्या आणि जगाला 
ग्रासून टाकू लाकल्या; तेव्हां त्यांना पाहून बह्मदेवाच्या मनांत भीति उत्पन्न झाडी | १६॥ 
रुद्राटा तो म्हणाला --हे देवश्रेडा, ह्या ज्या अश्या प्रजा तूं उत्पन्न केल्यास त्या आतां पुरे 
झाल्या. कारण त्या आपल्या उप्र नेत्रांच्या तेजानें मला ब दशदिशांना जाळून टाकू 
लागल्या आहेत. || १७ | तुझें कल्याण असो. आतां तूं सर्व प्राण्यांना सुख होईल अशी 
तपश्चर्या कर; म्हणजे, तपोबलानेंच पूर्वीप्रमाणे हें जग निर्माण करण्याचें सामर्थ्य तुला प्रात 
होईल ॥ १८॥ 

बिदुरा, मगबान्‌ परमात्मा तेजोरूप असून सर्ब प्राप्यांच्या हृदयांत वास करीत 
अठतो, त्याच्या स्वरूपाचे ज्ञान इन्द्रियांनी होत नाहीं; पण तपश्चर्येच्या योगानें मात्र 
पुरुषाला त्याची सहज प्राप्ति करून घेतां येते | १९ | 

एवढें सांगून मेत्रेयत्रष्रि म्हणाले-विदुरा, याप्रमाणें ब्रह्मदेवाने रुद्रास आज्ञा केली 
असतां वेदवाणींचा स्वामी, अशा त्या अह्मदेवाला त्यानें प्रदक्षिणा केली, आणि ठीक 
आहे, असें म्हणून ब त्याचा निरोप घेऊन तो तपश्चर्येकरितां अरण्यांत गेडा | २० ॥ 
तो गेल्यावर बह्मदेव पुनः सृष्टि उत्पन्न करण्याचा विचार करूं लागला, मगवन्ताने 
त्याला सृष्टि उत्यन्न करण्याची शक्ति दिलेलीच होती, तिच्या योगानें सृष्टीचा विस्तार 
करणारे असे दहा पुत्र जन्मास आले | २१ ॥ र 

मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल्ह, क्तु, भ्गगु, वसिष्ठ, दक्ष आणि नारद 
असे ते दहा पुत्र होतक ॥ २२ ॥ त्यांत अह्मदेवाच्या भांडीपासुन नारद झाला. अंगुष्टा- 
यासून दक्ष, प्राणापासून वसिउ, त्वचेपासून भरगु, हातापासून क्रतु उत्पन्न झाला ॥२३॥ 
नामीपासून पुल्ह उत्पन्न झाला व पुलस्त्य त्रद्षि कर्णापासून, अंगिरा मुखापासून, 
अत्रि नेत्रापासून आणि मरीचि मनापासून उत्पन्न झाला ॥ २४॥ 


*% हे दहा प्रजापति होत, यांपासून पुढें नानाप्रकारच्या प्रजा उन्न झाल्या. 


स्कंध ३--अध्याप्र १२ २०७ 








बिदुरा, ज्याच्या ठिकाणीं साक्षात्‌ नारापरण बास करतो, तो धर्म, बह्मदेवाच्या 
उजव्या स्तनापासून व लोकांना मृत्यूचे भय उत्यन्न करण्याला कारणीभून असा अधर्म 
त्याच्या पाठीपासून उत्पन्न झाला | २५ | त्याच्या हृदयांत काम उत्पन्न झाला व 
सुंब्यांपासून क्रोच आणि अधरोष्ठापासून लोम, हे झाले, त्याच्या सुखापासून वाणी 
उत्पन्न झाली व शिक्षापासून नद्या आणि गुदद्दारापासून नित्रंद्रति यांची उदयत्ति झाली. 
हा नित्रेद्रति म्हणजे केवळ यार्पांचा ठेवाच होव ॥ २६ ॥ अरह्मदेजाच्या छायेयासून महा- 
समथ कर्दम त्रदषि उत्पन्न झाले. हा देवहूतीचा पति होय. याप्रमाणें बह्मदेवाच्या मना- 
यातून ब देहापासून हे सर्ब जग निर्माण झालें ॥ २७॥ 

विदुर, बह्मदेवाची कन्या जी सरस्वती ती रूपानें फार सुंदर व मनोहर होती. 
ती स्वतः काम'विरहित होती, तरी तिला पाहून बह्मदेवाला काम उत्न्न झाला व तिचा तो 
'अमिलाष करू लागला, असें आमच्या ऐकण्यांत आठे आहे || २८॥ याप्रमणें 
आयल्या पित्याची बुद्धि अधर्माकडे प्रर्त झाली आहे असें पाहून ब्रह्मदेवाचे पुत्र असे ते 
मरीचिप्रमुख त्रत्षपे ( आपण सांगितलें अततां पिता ऐकेल ) अशा विश्वासाने त्याला 
बोघ करूं लागले ॥ २९ ॥ ते म्हणाले,--हे तात, तुम्ही समर्थ आहां व कामविकार 
आवरून घरण्याचें तामर्थ्य आपल्यामध्ये अ हे. तथापि तसें न करतां कन्येशीं गमन 
करम्याची तुम्हीं जी इच्छा केली, तसं कृत्य तुमच्या पूर्वजांनी केलें नाहीं ब तुमच्यानेतर 
येणारेहि कोणी करणार नाहींत | ३० | 

हे तात, आपण त्रेलोक्याचे गुरु आहांत. थोर पुरुषांना सुद्धां ही गोष्ट कीर्तिवधक 
होगारी नाहीं; मग इतगंना कोठून होईल बरें ! कारण थोर पुरुषांचे वर्तन पाहूनच इतर 
'होक कल्याणप्रासि करून घेत असतात ॥ ३१ || ( अशी पित्याला विनति करून ते 
प्रजापति परमेश्वराची प्राथेना करूं लागले. ते म्हणाले, ) * परमेश्वरा, तूं आपल्या स्वरूपांत 
वीन असलेले हें जग आपल्या तेजानें व्यक्त केलेत, तुला नमस्कार असो. याप्रमाणें धर्माचें 
रक्षग करण्यास तूंच समथ आहेस ? || ३२ ॥ आपले पुत्र असे ते सृष्टिकर्ते मनु आदि- 
करून प्रजापति आपल्यापुढे याप्रमाणें उपदेशपर भाषण करीत आहेत, असें पाहून 
ब्रक्षदेवाळा लाज वाटली आणि त्यानें आपला देह टाकून दिला ॥ ३२३ || टाकून 
दिलेल्या त्या त्याच्या निंद्य देहाचा दिशांनी स्वीकार केला. विदुरा, तमोखू्य धुर्के ज्याला 
म्हणतात, तें हें ब्रह्मदेवाचे शरीरच होय. असो. पुढें एकदां सृष्टि करणारा तो ब्रह्मदेव, 
यूवीप्रमार्ण हे वित्रिध लोक सुव्यवस्थितपणें असे आपल्याला असे ठत्यनन करतां येतील, 
याचा विचार करीत बसला असतां, त्याच्या चार मुखांतून चार वेद उत्पन्न झाले ३४) 
तसेंच उपवेद ब न्याय यांसह, होता, अध्वर्थु, उद्गाता व बह्मा, त्यांचीं कर्म, यज्ञांचा 
विस्तार, घर्माचे चार चरण आणि आश्रय व त्यांचे विशिष्ट आचार हेहि त्यांतूनच 
उत्पन्न झाले || ३१५ ॥ 

हें ऐकून विदुरानें बिचारलें,- मैत्रेयत्रषे, तपश्चर्या हेंच आपलें धन होय, 
असें मानणारे तुम्हीं आहां. प्रजापतींचा स्वामी असा जो ब्रह्मदेव त्याच्या मुखांतून वेद 


२न्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 





आदिकरून उत्पन्न झाळे असें तुम्हीं सांगितलें बरे; पण कोणत्या मुखांतून कोणकोणते वेद,. 
उपवबेद इत्यादि उत्पन्न झाले, ते मला सांगा ॥ ३१६ || 

मैत्रेय नवष्रि म्हणाले--बिदुए ! पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चार दिशां-- 
कडील जीं चार अह्मदेवा'ची मुखे त्यांतून क्रमानें त्रर्ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथवंवेद हे 
उत्पन्न झाले. तसेंच शस्त्र, इज्या, स्तृतिस्तोमे व प्रायीश्वित हीं चार क्रमानें त्याच्या पूर्वादि 
चार मुखांतून उत्यन्न झालीं ।॥। २ |) तसेंच बह्मदेवानें आपल्या पुर्वादिक मुखांनी अनु- 
क्रमाने वैद्यशास्त्र, शस्त्रविद्या, गायनविद्या ब कलाकोशल्य हे चार उपवेद उत्पन्न केले 
॥ ३८ ॥ त्याला सर्वच पदार्थाचं ज्ञान होतें, तेव्हां त्यानें पांचवा वेद म्हणजे इतिहास ब 
पुराणें हीं सर्वच आपल्या इतर मुखांतून उत्यन केलीं | २९ ॥ 


घोडशी ब उक्थ हे याग त्याच्या पूर्वेकडील मुखांतून उत्पन्न झाळे व चयन आणि 
अभिष्टोम, आसोयोम आणि अतिरात्र व गोतव आणि वाजपेय द्दे दोन दोन याग इतर 
तीन मुखांतून क्रमानें उत्पन्न झाले || ४० || अध्यात्मविद्या, दया, तपश्चर्या ब तत्य हे 
घर्मीचे चार चरण, तसेंच उपजीविकेच्या ताघनांसह चार आश्रम हे अनुक्रमाने त्याच्या 
चारी मुख्खांतून निमाण झाले ॥ ४१ ॥ सावित्र", प्राजापत्य, ब्राह्म व बृहत्‌ हे चार 
अह्मचर्याचे भेद व वार्ता, संचय, * शालीन व शिलोव्छ हीं चार :ग्हस्थाश्रग्याच्या उप- 
जीविकरेचीं ताघनें सुद्धां क्रमानें त्याच्या चार मुखांतून उत्पन्न झालीं ॥ ४२ || 


१ अप्रगीतमन्त्रसाथ्या स्तृतिः शस्त्रम-यज्ञामध्यें गायन केल्याशिवाय मन्त्र म्हणुन 
जी देवतास्तुति करतात, त्या स्तुतीचें नांब शस्त्र होय. हे काम होता नांवाच्या त्रदत्विजाचें 
असतें. 

२ हवन, पूजन इत्यादिक करणें ह्याला ' इज्या' म्हणतात. हें कास अध्वर्यु नामक 
त्रदत्विजाचें होय. ३ गायन करीत त्रटरचा म्हणणें ह्याला स्तुतिस्तोम म्हणतात. हें 
कास ' उद्गाता ? नामक त्रदत्विज करीत असतो. ४ केलेल्या कर्मात कमीजास्त प्रकार . 
झाला तर त्या दोषाच्या निव्वत्तीकारेतां जे कम करितात, त्यास ' प्रायश्चित्त ? म्हणतात. 
हे काम ' बह्मा ! नामक क्र्त्विजाचें होय. 

५ उपनयनाच्या दिवसापासून तीन दिवस गायत्रीचें अध्ययन करीत भत्ता अह्म- 
चर्यानें राहणें म्हणजे लाविज्, एक वर्षेपर्यंत अह्मचयंत्रत धारण करणें यास प्राजापत्य, 
वेदाध्ययन संपूर्ण होईपर्यत अह्मचर्य धारण करणें यास ब्राह्म व मरेपर्यंत अह्मचर्यानें राहणें 
यास बृहत्‌ म्हणतात, 

६ निषिद्ध नसलेली शेतकी इत्यादि कामें करून उपजीविका करणें यास वातो, 
दुसऱ्याकडून यज्ञयागादि करवून मिळालेल्या धनावर उपजीविका करणें यास सेचय, 
न मागतां मिळेल त्यावर निवोह करणें यास शाळीन व धन्यानें शेतांतील धान्य नेल्यावर 
राहिलेली कणसें किंबा बाजार इत्यादि ठिकाणीं पडलेले घान्याचे कण वेचून आणून 
निर्वाह करणें यास शिलोऊ्छ म्हणतात, 


स्कॅघ २-- अध्याय १२ २०९ 


रडशशश-५-८५/०८-५८८०८८५८-०२०-८<.. 





-- वै्यानत, वालखिल्य, औदुम्बर व फेनप असे वानप्रस्थांचे चार भेद आहेत. 
तसेच संन्यासाचेहि कुटीचक्र, * बव्होद, हंस व निप्किय असे चार भेद आहेत ॥४१॥ 
( हे वानप्रस्थांचे आणि संन्याच्यांचे भेद ) त्याप्रमाणेंच अध्यात्मबिद्या, तीन वेद, कृप्रि- 
कर्मादि उद्योग आणि राजकारणशास्त्र या चार विद्या, आणि भू, भुवः, स्वः आणि 
मूमुंबस्वः या चार व्याह्वतिहि त्याच्या पूर्बीदिक मुखांतून क्रमानें उत्पन्न झाल्या व त्याच्या 
हृदयापासून ऑकार उत्यनन झाला ॥ ४४ ॥ ब्रह्मदेवाच्या केंसांपासून उष्णिकूळन्द उत्पन्न 
झाला, सर्वव्यापक अशा त्याच्या त्वचेपासून गायत्री छन्द झाल्य, मांसापासून त्रिष्टुपू 
छन्द व स्नायूंपासून जगती छन्द उत्पन्न झाला | ४५ | 


ब्रह्मदेवाच्या मज्जेपासून पंक्तिनामक छन्द व प्राणापासुत बृहतीछन्द उत्पन्न झाला. 
स्पदनामक* वण हे ब्रह्मदेवाचा जीव, आकाशादि स्वर? हे त्याचा देह होत, असें म्हटलें 
आहे | ४६ | उष्मवर्ण? द्दे बह्मदेवाचीं इंद्रियें असून अंतस्थ वर्ण म्हणजे त्याचें बल 
होय असें म्हणतात. ह्याच्या कीडेपासून षड्जादि सात स्वर" उत्पन्न झाले || ४७ || 


शब्दब्नक्म हेंच जह्षदेवाचं शरीर होम, स्पष्टोच्चार करणारी वेखरी वाणी व प्रणव- 
नामक अहंकार हीं दोन्ही व्यक्त आणि अव्यक्त अशीं बह्मदेवाचीं स्वरूपंंच होत. अशा 
त्या बह्मदेवाला, परमेश्वर हा अविक़्त ब्रह्मस्वरूपी सर्वत्र मरलेला व विविघशक्तींनीं युक्त 
अता प्रत्ययास येतो || ४८ || 


| जमीन खणल्यानांगरल्यावांचून तींत सहज उत्पन्न झालेल्या पदाथावर जे निर्वाह 
करतात ते वैखानल, नवें अन्न मिळाल्यावर जुन्या सांढवून ठेविलेत्या अन्नाचा जे सद्व्यय 
करतात ते बालख्िल्य, तकाळीं उठल्याबरोबर ज्या दिशेकडे दृष्टि जाईल त्या दिशेकडून 
फळें, फुलें इत्यादि आणून जे निर्वाह करतात ते औदुम्बर व आंपोआप गळलेलीं फळें 
वगेरे खाऊन जे निबोह करतात ते फेनप होत. 


$ कुटीचक्र म्हणजे आपल्या आश्रमाला सांगितलेली कर्मे मुख्यत्वे आचरण करून 
असणारा, बह्वोंद्‌ म्हणजे आवश्यक अथवा न केलीं असतां प्रत्यवाय लागतो तीं कर्मे 
करून मुख्यत्वे ज्ञानाभ्शास करणारा; हुल म्हणजे कर्म मुळींच न करतां फक्त ज्ञानाभ्यास 
करणारा आणि निष्क्रिय म्हणजे ज्याला अझज्ञान झालें तो. असे संन्याशांचे चार भेद 
आहेत. 


१ कपासून मपर्य्रत पांच वर्गोतील बणीस स्पह म्हणतात. २ अ, इ, उ, कह, लू, 
ए, ऐ, ओ, औ ह्यांस स्वर म्हणतात. ३ श, ष, स, ह॒ यांना ऊध्मवणे म्हणतात, 
४य, र, ल, व यांना अंतस्थवण म्हणतात. ५ षड्ज, त्रद्षम, गांधार, मध्यम, पंचम, 
घेत्रत व निषाद हे गायनशास्त्रांतील त!त सर होत. 

सु. भा. भाग १...१४ 


२१० सुलभ श्रीमऱद्वागवत 





>“ 


असो, नंतर ब्रह्मदेवाने दुसरें गारीर धारण केळे आणि पुनः सृष्टि करण्याच्या 
कामीं आपलें मन लावलें, त्या वेळीं आपण पूर्वी उत्पन्न केठेले त्रदषिरूप प्रजापति दै 
महासामर्थ्यवान्‌ असतांहि त्याची उत्पत्ति अगदीं अत्प आहे असें पाहून तो अह्मदेव 
आपल्या मनांत पुनः विचार करूं लागला | ४९ | तो म्हणाला, काय हो हँ आश्चर्य ! 
मी सृषट्टिकर्मीत एकसारखा गुंतलों अततांहि माझ्या प्रजांची ज्या अर्था बाढ होत नाही, त्या 
अर्था येथें देवच खरोखर आडवें येत असावें || ५० ]) याप्रमाणें यथायोग्य पद्धतीनें 
सृष्टिका्य करीत असतां व प्रारूधाचाहि विचार करीत असतां, ब्रह्मदेवाच्या शरिराचे दोन 
भाग झाले, त्याला ' काय ? असें म्हणतात | ५१ | त्याच्या शरिगच्या त्या दोन 
बिभागांपासून एक स्त्रीपुरुषांची जोडी उत्पन्न झाली. त्या दोहोंमध्ये जो पुरुष होता, तो 
स्वयंभू अशा अह्मदेवाचा पुत्र म्हणुन स्वायंभुवमनुनामक राजा झाला व जीस्त्री होती ती 
शंतख्या नांवानें त्या मह्वत्म्या मनुराज्ञाची पट्टराणी झाली || ५२ ॥। बिदुरा, तेव्हांपासून 
मेथुनानें प्रजा बाढूं लागल्या व मनुराजानेंहि आपल्या शतरूयपास्त्रीच्या ठिकाणीं पांच अपत्ये 
उत्यन्न केलीं || ५२ ॥ हे साधुश्रेडा विदुरा, प्रियत्रत ब उत्तानगाद हे दोन पुत्र व आकूति, 
देवहूति व प्रसूति अशा तीन कन्या हीं तीं पांच अपत्ये होत ॥ ५४ ॥ स्वायंभुब मनूने 
आपलं. आकूतिनामक कन्या रुचिक्तषीळा, मधली देवहुति करदमक्रतपीला ब कनिठठ कन्या 
प्रसूति दक्षप्रजापतीला दिली. त्यांच्याच संततीनें हे जग मरून गेळें आहे ३ ॥ ५५॥ 














:- स्वायंभुव मनूच्या वंशाचा पुढील वृत्तांत ४ थ्या स्कंघांत सांगितला आहे. . 


बारावा अध्याय समाध 


अध्याय १३ वा 





शुकाचार्य म्हणाले--राजा, मैत्रेय क्रद्षि याप्रमाणें तांगत असतां त्यांचें पुण्यकारक 
भाषण ऐकून विदुरानें त्यांना पुनः प्रश्‍न केला; कारण श्रीकृष्णाच्या अमृतासारख्या गोड 
कथा ऐकण्याची त्याला फारच उत्कंठा बाटत होती ॥ १ ॥ 

तो म्हणाला--त्रद्षे, ब्रह्मदेवाचा आवडता पुत्र असा जो सार्वमौम राजा मनु, 
त्यानें आपल्या मन!जोगी स्त्री प्रात्त झाल्यावर पुढें काय केलें! ॥ २॥ हे साधुभ्रे्ठ मुने 
हा स्वायंसुवमनु पहिलाच राजा व राजषि होता. तेव्हां त्याचें चरित्र तुम्हीं मला सांगा, मटा 
तें ऐकण्याविषयीं उत्कट इच्छा आहे. कारण तो स्वायंभुव राजा मोठा भगवद्धक्त होता 
॥ १॥ आपल्या हृदयांत श्रीह्रीचें चरणकमल नित्य ठेवणारे जे भक्त आहेत, त्यांच्या गुणांचे 
कीर्तन आपल्या कानांनी वारंवार ऐकणे, हेंच पुरुषांनी पुष्कळ काल श्रम करून संपादन 
केलेल्या शास्त्राध्ययनाचें मुख्य फळ होय, असें विद्वानांनी वर्णन केलें आहे ॥४॥ शुकाचार्य 
म्हणाले,---राजा, श्रीकृष्ण विदुराच्या मांडीवर पाय ठेवून बसत असे, ( इतकें त्यांचें 
प्रेम होतें ). अशा त्या श्रीकृष्णाच्या कथा सांगण्याविषयीं विदुरानें मेत्रेयमुनींना जेव्हां 
नत्रपणें विनंति केटी, तेव्हां साहजिकच मेत्रेयांना त्या सांगण्याची स्फूर्ति झाडी आणि 
त्याच्या शरिरावर आनंदानें रोमांच उभे राहून ते बिदुराला उत्तर देऊं लागले | ५ ॥ 
ते म्हणाळे, विदुरा, स्वायम्सुबमनु आपल्या स्त्रीसह जेव्हां उत्यन झाला, तेव्हा तो हात 
जोडून नम्रतेने अह्मदेवाला म्हणाला ॥ ६॥ 

हे भगवन्‌, सर्व प्राण्यांना उत्पन्न करून त्यांना निर्वाहाचीं साधनें पुरविणारा आणि 
आचारधमे लावून देणारा तूंच एक पिता आहेस. असें असतांहि तुझी संतति असे जे 
आम्ही, त्यांना तुझी सेवा कशाने घडेल ! ( हें कांही समजत नाहीं ) ॥। ७॥ भगवन्‌, 
आपण स्तुतीला सर्वथेव पात्र आहांत. आम्ही तुम्हांला नमस्कार करतों. आमच्या हातून 
होण्यासारखी जीं कामे आहेत, त्यांतून कोणतें कमे केलें असतां आम्हांला या लोकीं 
जिकडेतिकडे कोतिं प्राप्त होऊन परलोकी तद्वति मिळेल तें सांगा || ८ ।| 

स्वायंभुभ मनूचा हा प्रश्‍न ऐकून अह्देव म्हणाला; --“ बाळा, आतांतूँंया 
पृथ्वीचा स्वामीच आहेत. तुम्हां उमयतांचें कल्याण असो ! ' मला उपदेश करा ? अशी 
जी तूं निष्कपट अंतःकरणाने विनंति केलीस, तीमुळें मीं संतुष्ट झाडों आहें | ९॥ हे 
वीरा मनो, पुत्रांनी पित्याची सेवा करावयाची म्हणजे मत्सरबुद्धि सोडून नम्रतेने त्याची 
शक्‍त्यनुता|र आदरपूर्वक आज्ञा पाळावयाची एवढेंच | १० ॥ असो. आतां तूं गुणंनीं 


क प्रथम उत्पन्न केलेल्या सनकादिकांनीं प्रजोत्पत्ति केली नाहीं, मग आम्हींच ती 
कां करावी ! ही भाऊबंदकीची मत्तखुद्धि ( श्रीधर ), 


२१९२ सुलभ श्रीमद्वापवत 








”- 


आपल्याला अनुरूप अशीं अपत्यें आपल्या शतरूपेच्या ठिकाणीं निर्माण कर आणि पृथ्वीचे 
घर्मानं पालन कर. तसेंच यश करून परमेश्वराची पूजाहि कर || ११ ॥ तू पथ्वीचा राजा 
आहेस, यास्तव प्रजेचें नीट रक्षण केलेत म्हणजे त्यांतच माझी अत्युत्तम सेवा केल्याचें 
श्रेय तुला मिळेळ आणि या प्रजापाठनत्रताच्या योगानें भगवान्‌ परमात्मा तुझ्यावर नित्य 
संतुष्ट राहील || १२ ।। यशस्वरूपी असा सर्वान्तर्यांमी भगवान्‌ ज्यांच्यावर प्रसन्न झाला 
नाहीं, त्यांचे श्रम निष्फळ होत. कारण, सर्वान्तर्यामी अशा भगवन्ताचा अनादर म्हणजे 
आपलाच अनादर होय.” ॥ ११ ॥ 





असें ब्रह्मदेवाचे भाषण ऐकून मनु म्हणाला,---' हे मगवन्‌, तुम्हीं सर्व पाप 
दूर करणारे आहां. मी स्बंथा तुमच्या आशेप्रमाणें बागेन; पण मळा आणि माझ्या प्रजांना 
राहण्यास योग्य असें स्थान जी प्रथ्वरी ती तर पाण्यांत बुडून गेली आहे. देवा, तरी त्या 
भूदेवीला वर काढण्याचा प्रयत्न करावा/ | १४॥ १५ | 

मैत्रेय म्हणाला,--विदुरा, अद्मदेवानें पाहिलें तों स्वायम्सुव मनु म्हणाला 
त्याप्रमाणें परथ्वी याण्यांत बुडालेली होती. तेव्हां तिळा वर कशी काढतां येईल याबद्दल 
तो आपल्या मनाशीं बराच वेळ विचार करीत राहिला. ॥१६॥ तो म्हणाला,-- 'मी 
सृष्टि उत्न्न करूं लागलों असतां एथ्वी तर पाण्यांत बुहून रसातळाला गेली ! ईश्वराने 
सृष्टि उत्पन्न करण्याच्या कामीं आमची योजना केली खरी; पण आतां येथें आम्हीं तरी 
काय करावें ! ज्याच्या हृदयापासून मी उत्पन्न झालों, तो ईश्वरच कांहीं तरी उपाययोजना 
आतां करील तर बेरें | १७ ॥ बिदुरा, अश्रा रीतीनें ब्रह्मदेव विचार करीत बसला असतां 
एकाएकीं त्याच्या नाकपुडीतून अंगठ्याएवढ्या आकाराचे एक वराहाचें पिल्लू बाहेर 
पडलें ॥ १८ ॥ 

हे मरतत्कुलोत्यन्ना विदुरा, आपल्या नाकांतून काय बाहेर पडलें, म्हणून अह्मदेव 
पाहूं लागला असतां, आकाशांत संचार करीत असलेलें तें वराहाचें पित्ठू वाढून क्षणांत 
हत्तीरवढें झालें व तें पाहून बह्देवादिकांना मोठें आश्चर्य वाटलें | १९ | मरीचिप्रभरति 
ब्राह्मण, सनत्कुमार आणि मनु या सर्वानी तें वराहाचें बिलक्षण रूप प'हून तें काय असार्वे 
याविषयीं अनेक कल्पना केल्या || २० ॥ ब्रह्मदेव म्हणाला, --वराहाच्या रूपानें येथें 
आलेला हा लोकविलक्षण प्राणी आहे तरी कोण ! काय हो आश्चय सांगावें ! हा प्राणी 
माझ्या नाकांतून बाहेर पडला ! | २१ ॥ 

हा प्रथम आंगठ्याच्या अग्राइतका दिसत होता; पण क्षणांत तो प्रचड शिलेएवढा 
झाल ! हा यत्तस्वरूपी भगवानच प्रत्यक्ष असून माझ्या मनाला मोह तर पाडीत नसेळ 
ना! ॥ २२ ॥ याप्रमाणें आपल्या पुत्रांसहवत॑मान अह्मदेव नाना प्रकारचे तक करीत 
असतां त्या वराहस्वरूपी यज्ञपुरुष भगवन्तानें आपलें शारीर मोठ्या पर्वताएवढें 
करून एक गजंना ठोकली || २३ ॥ सर्वव्यापी अशा त्या परमेश्वराच्या गर्जनेने ताऱ्या 
दिद्या दणाणून गेल्या आणि ती गजना ऐकून बह्मदेव आणि सनकादि सर्व श्रेष्ठ त्रदषि 


स्कंध २--अध्याय १३२ २१३ 





यांना मोठा हृर्ष झाला || २४ ॥। मग जन, तप आणि सत्य या तीन लोकांत राहणाऱ्या 
ञव्पींना हा प्राणी कोण असावा अशा संरायामुळें जो खेद उत्पन्न झाला होता, तो त्या 
मायामप्र वराहाची गना ऐकून दूर झाला. आणि पवित्र अशा तीन्ही वेदांतील मंत्रांनी 
त्यांनीं त्या वराहर्पाची स्तुति केली | २५ ॥ वेद ज्याच्या स्वरूपाची स्तुति करितात 
अशा त्या आ'दिवराहानें ब्रह्मदेवप्रभ्ति खाघनीं उच्चारलेले स्वतःचें गुणकीतन करणारे 
ते बेदरूपी मंत्र श्रवण केळे आगि देवांच्या उत्कर्षांकरितां पुनः एक वेळ गर्जना करून 
तो गजर'जाप्रमाणें लीला करीत पाण्यांत शिर्ढा ॥ २६॥ 


आपलें पुच्छ वर करून अंतराळांत संचार करीत असतां मानेवरील आयाळ तो 
सारखी हालबीत होता. त्याचें अग कठीण असून त्यावरील केंस राठ आणि काठडी 
जाड होती. आपल्या खुरांनीं लो मेघांवर आघात करीत असून त्याच्या दाढा पांढऱ्या शुभ्र 
आणि दृष्टि तेजस्वी होती, असा तो वराहरूपी मगबान्‌ प्रथ्बीला बर काढण्यासाठी 
अवतरला असतां शोभू लागला | २७॥ तो प्रत्यक्ष यशस्वरूप असा परमेश्वर असतांहि 
'बरहरूपनें अवतरल्यामुळें प्रथ्वी कोठें आहे तें पाहण्यासाठी हुंगीत हुंगीत तो तिचा शोध 
करूं लागला, त्याच्या दाढा तीक्ष्ण होत्या; तथापि आपली स्तुति करणाऱ्या त्या सनकादि 
जेद्यींकडे तो सौम्य दृष्टीनें पाहत होता. त्यांच्याकडे एकवार दृष्टि फेकून तो उदकांत 
बिर्ला ॥| २८ | 

त्याचें शरीर बब्नासारखीं तीक्ष्ण शिव्रें असलेल्या पर्वतासारखे होतें. त्यानें 
वेगानें पाण्यांत उडी घेतांच, त्या उडीच्या वेगानें समुद्राच्या कुशी विदीणे झाल्यामुळें तो 
गर्जना करूं लागला आणि दुःखाने व्याकुळ होऊनच कीं काय, आपले लाटारूपी लांब 
बाहू पसरून 'हे यज्पुरुषा, माझें रक्षण कर ! ? असा आक्रोश करूं लागला ॥ २९ | 

त्या आदिवराहाच्या पायांना तीन पेरें ४ असून त्यांचे खूर म्हणजे लांब पात्याचे 
जणू बाणच होते, त्या अपरंपार पाण्याचा तळ लागेल अशा वेगाने त्यानें आपल्या पर्यांच्या 
खुरांनीं तें जेव्हां कापीत नेलें, तेव्हां रसातळांत असलेली परथ्बी त्याच्या दृष्टीत पडली, 
यूर्बी उदकांत शयन करण्यास तो सिद्ध झाला असतां त्व भूतांना आधारभूत असलेली 
पृथ्वी त्यानें आपल्या उदरांतच धारण केलेली होती. ( अर्थात्‌ तिला वर काढणें ही गोष्ट 
त्याळा सहज साध्य होती ) || २० ॥ त्याने उदकांत बुडालेल्या पृथ्वीला आपल्या दाढेने 
बर उचलिलें आणि तिला घेऊन ले रसातलांतून वर आला. त्या वेळीं त्याची शोभा 
फारच रमणीय दिसत होती; पण इतक्यांत त्या पाण्यांतच हिरण्याक्षनामक दैत्य गदा घेऊन 
त्याच्या अंगावर चाळून आला आणि त्याला प्रतिचन्ध करू लागला. तेव्हां त्याला मोठा 


% पेर म्हणजे सांधा, वस्तुतः पाय़ाला दोन सांधे अततात. परंतु हा वगह 
र्‍यज्ञस्वरूप असल्यामुळें प्रातःसत्रन, माध्याहूकवन आणि सायेतवन या तीन सवनांना 
अनुलक्षून त्याला तीन पेरें मानिढीं आहेत किंवा मांडीचा वरचा सांधा, ढोंपर आणि 
खुरांजवळचा तांधा हे तीन सांधे समजावे. 


२१४ सुलभ श्रीमद्वागवत 


* 








क्रोध आला ब तो सुदर्रीनचक्रानें अधिकच प्रदीप्त केला, तेव्हां वराहरूप भगवन्तानें 
महापराक्रमी अशा त्या हिरण्याक्ष देत्याला, सिंहाने हत्तीस मारावे त्याप्रमाणे, सहज लीलेनें 
ठार मारिले. त्या वेळीं, एल्लादा गजराज आपल्पा दांतांनीं प्रथ्वी उकरीत असतां मातीने 
त्याचीं गंडस्थळें जशीं लाळ होताज, त्याप्रमाणें हिरण्याक्षाच्या रक्ताने त्या आदिवराहाचें 
तोंड व गंडस्थळें ही लाल झालीं || ११ ॥ १२ ॥ हत्ती ज्याप्रमाणें एखादी वस्तु सोंडेने 
* सहज उचलतो, त्याप्रमाणें तमालपुष्याप्रमाणें नीलबणे शरिराच्या त्या वराहानें आपल्या, 
पांढऱ्या थुभ्न दांताच्या टोंकानें प्रथ्वीला उचलून वर काढिले, त्या वेळीं त्या भगवन्ताच्या 
स्व्पाची ब्रह्मदेवादिकांना ओळख पटून ते वेद्सूक्तांनीं त्याची स्तुति करूं लागले || ३२|| 
ते म्हणाले, --हे अजिंक्य भगवन्‌, तुम्ही यज्ञांनींच संतुष्ट होणारे आहां. तीन वेद हच 
तुमचें शरीर असून तुम्ही तें डोलबीत आहां. तुम्हांडा आमचा नमस्कार असो. तुमच्या 
शशिावरील रोमरंध्रांमध्ये यज्ञ लीन झालेलें असून, हें वराहशरीर तुम्हीं या प्रसंगी एथ्वीचा 
उद्धार करण्यासाठींच धारण केलें झाहे. तुम्हांला आमचें बंदन असो ! ॥३४॥ 

हे इंश्वरा, हे जे तुझं य्तरूय वराहरारीर आहे, तें पापी पुरुषांच्या दृष्टीत पडणें 
फार कठीण आहवे. या तुझ्या शरिराच्या त्वचेच्या ठिकाणीं गायत्री, उद्णिक्‌ आदिकरून 
सर्व छन्द आहेत. तुझ्या केंवांत दभ असुन दृष्टीच्या ठिकाणीं घृत आहे ब होता, 
अध्वर्यु, उद्गाता आणि ब्रह्मा ह्या चौवांचीं करम तुझ्या चरणांच्या ठिकाणीं आहेत | २५॥ 
हे ईश्वरा, तुझ्य़ा मुखांत जुहू आहे, नाकपुड्यांच्या ठिकाणीं स्तुवा, उदरांत इडा, कणाच्या 
छिद्रांत चमस, मुखांत प्राशित्र व घशांत ग्रह आहेत, हे ईश्वरा, तुझें 'चर्ण हेंच अमिहोत्र 
होय ॥ ३१६॥ 

हे ईश्वरा, यज्ञामध्ये दीक्षा घेण्यासाठीं जी इष्टि करितात, ती म्हणजे तुजे निर- 
निराळे अवतार होत. उपसद्‌नामक ज्या तीन इष्टि, त्या तुझी ग्रीवा होत. प्रायणीय नांवाची 
दीक्षा विधीनंतर करावयाची इष्टि ब उदनीयनामक यज्ञतमासीच्या वेळीं करावयाची इष्टि 
बा तुझ्या दाढा होत. प्रवैरग्यपात्र म्हणजे तुझी जिव्हा असून स्य ब आवसथ्य हे दोन 
अमि तुज्ञं मस्तक होत आणि चिति ह्या तुझे प्राण होत | ३७ ॥ हे इंश्वरा, सोमरस 
तुझें रेत होय. सनें हीं तुज्ञे आ5न, अग्निशेम आदिकरून यत्तर्सस्था तुझ्या त्वचा वगेरे 
सप्तघातु, सर्व सत्रे हीं तुझ्या शरिरांतील सांधे आणि यज्ञ व क्रतु दे तुझे स्वरूप असून, 
त्यांठीळ अनुडानें हीं तुझ्या सांध्यांची बन्धने होत ॥ २८ | 


१ हें एक पात्र आहे. हें तापवून लाल झाल्यावर त्यांत तूय टाकून मग शेळीचे 
दूध घालावयाचें असतें, ह्याला महावीर असेंहि म्हणतात. २ यांतील होमरहित अभ्नीला 
सभ्य ब ज्यावर होम करावयाचा असतो त्याला आवसथ्य म्हणतात. ३ कांहीं कर्माकरितां 
शिटा मांडणें याळा 'चप्न म्हणगात. ४. अमिष्टोम, अत्यमिश्टोम, उक्थ, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र ब आप्तोर्याम ह्या नांव्ांच्या सात कर्मोना सस्तसंस्था म्हणतात, ह्या सत्र्सस्था 
मिळून ज्योतिष्टोम होतो. 





स्कंध २--अध्याय १२ २१५ 


/९५९८५/९/५/९/९/५५५/५/५/५४५/५/५४५-/-५/५९-४५/-/-”०/५/५ 





सर्व मन्त्र, देवता आणि द्रव्यें हीं तुज्षेच स्वरूप होत. तूं सर्वे यस्स्वरूपी आहेस ब 
यशांतीळ सर्व कर्मे हीं तुझींच रूपें आहेत. तुला आम्ही वारंखार नमस्कार करतों. वैराग्य, 
भक्ति त्र चित्तस्थैव यांच्या योगानें साक्षात्‌ प्रास्त होणारें ज्ञान हें तरी तुच स्वरूप असून तें 
ज्ञान देणारा गुरुह्ि तूंच आहेस, तुळा आमचा नित्य नमस्कार असो || २९ ॥। हे भगवन्‌, 
जसा एखादा गजराज पाण्यांतून बाहेर पडत असतां त्यानें पानांसह तोडून घेतलेली कमलिनी 
त्याच्या दतावर शोभते, त्याप्रमाणें तूं आपल्या दाढेच्या अप्रमागावर उचढून घरिठेली ही 
पृथ्वी तीवरीळ पर्वतांसह शोमत आहे |] ४० || 


तीन वेदरूपी या आरल्या बराहशरीराबर तूं जी ही पथ्बी दांतांनीं धारण केली 
आहेत, त्यामुळें, एप्वाद्या प्रचेड कुलपर्वताच्या शिष्वरावर मेव येऊन बसडा असतां त्याची 
जी शोभा दिसते, तशी तुझ्य़ा शरिराचीहि शोभा दिसत आहे | ४१ ॥ देवा, ही प्रथ्वी 
तुझी पत्नी आहे. यास्तब स्थावरजंगम अशा सर्व वस्तूंना राहण्याकरितां या लोकमातेची 
नीट स्थापना कर, कारण तू सर्वीचा पिता आहेस, तुझ्यासह या लोकमातेटा आम्ही 
नमस्कार करतों. कारण यारिक जशी अरणीमध्ये अय्नीची स्थापना करतात, त्याप्रमाणें 
पाठीवर धारण करण्याची आपली शाक्‍ति तूं प्रथ्वीच्या ठिकाणा स्थापन केली अहेस ॥४२॥ 
हे प्रमो, तूं रसातळाला गेलेल्या पृथ्वीला वर काढिलेंस; पण ही गोष्ट आपण करूच असें 
म्हणणें तुझ्य़ावांचून दुसर्‍या कोणाला शकय होतें ? तथापि आम्हांला ही गोष्ट आरश्चर्य- 
कारक मात्र वाटत नाहीं. कारण तूंच मुळीं सर्व आश्वममय आहित, व अतिशय आश्चर्य- 
युक्त असें हे विश्र तूंच आपल्या मायाशक्तीनें केलेलें आहेस | ४२३ ॥ इंधरा, तुम्ही 
आपलें है वेदस्वरूपी शरीर हालवीत अपतां तुमच्या केंशांच्या टोंडांवरून उडालेल्या पवित्र 
पाण्याचे बिन्दु आमच्यावर पडत आहेत ब त्यावुळें आम्हांला रनान घडून आम्ही हे जन, 
तप ब सत्यलोक ह्या तीन्ही ठिकाणीं राहणारे लोक अत्य*्त पवित्र झालों आहों | ४४ | 
देवा, तुझ्य़ा लीलांना अन्त नाहीं. म्हणून जो मनुष्य त्या ल॑डांचा अन्त जाण्याची इच्छा 
करील त्याची बुद्धि भ्र्ट झाली असेंच खरोखर म्हटलें पाहिजे. ईश्वरा, तुझ्या योगमायेच्या 
सत्तर आदिकरून गुगांमुळें हें सव जग मोहित झालेठें आहे; तरी तुम्ही याचें कल्याण 
कर्‌ | ४५ || 


मेत्रेयक्रद्यि म्हणाळे--विदुरा, त्या ब्रह्मदेवप्रभति वेदवेत्या कपींनीं ह्याप्रमाणें त्या 
वराहसखरूपी परमेश्वराची स्तुति केली असतां, परथ्वीचें रक्षण करणाऱ्या त्या आदिवराहूनें 
आयत्या खुरांनीं खळबळलेल्या पाण्यांत प्रथ्बीची नीट स्थापना केली ।॥| ४६ ॥ याप्रमाणें तो 
सदव्यापी प्रजापळक भगवान्‌ श्रीहरि प्रथ्वीला लीळेनें रतातलांतून वर काहून आणि तिची 
त्या उदकांत नीट स्थापना करून तेथून निघून गेला || ४७ | श्रीहरि मनःपूर्वक सर्वांची 
संकटें दूर करणारा आहे; या्तव त्याच्या अत्यंत कर्पाणकारक अशा रमणीय कथा जो 
कोणी स्वतः श्रवण करतो किंबा दुसऱ्याला सांगतो, त्यावर श्रेहरि अंतःकरणापासून प्रसन्न 
होतो ॥ ४८ ॥ विदुरा, परमेश्वर संपूर्ण उपभोग्प वस्तु देण्यास समर्थ आहे. तेव्हां तो प्रसन्न 


२१६ सुलभ श्रीमद्वागवत 


"४४५४४१५१४५. "५ "४४/४५/९9९४." 








झाला असतां प्राण्याला कोणती वस्तु दु्लम राहील बरें १ पण त्या भोग्य वस्तु हव्या 
कशाला ! कारण परमेश्वर प्राण्यांच्या अंतःकरणांतच राहत असून जे कोणी त्याची एक- 
निष्ठेने भक्ति करितात, त्या पुरुषांना तो स्वतः आपल्या स्थानाची प्रति करून देतो॥४९॥ 
अहो, पुरुषार्थाचें रहस्य काय आहे हें जाणून पुराणकर्थांपेकीं भगवंताच्या अमृतारसाख्या 
मधुर कथा श्रवणेंद्रियानें एकदां भरपूर प्राशन केल्यावर संताराला दूर सारणाऱ्या त्या 
कथांचा कंटाळा करील असा या जगांत मनुष्येतर प्राणीखेरीज करून कोगी तरी असेळ 
काय १ || ५० ॥ 


तेरावा अध्याय समाप्त 


अध्याय १७ वा 





श्रीधुकाचार्य म्हणाले -- राजा, पृथ्वीचा उद्धार करावा या विशिष्ट हेतूनें बराहाचें 
रूप धारण केलेल्या श्रीहरीच्या ज्या कथा मेत्रेयमुनीनें सांगितल्या, त्या ऐकून विदुराची 
मुळींच तृसि झाली नाहीं, तेव्हां ब्रतनिष्ठ अशा बिदुरानें हात जोडून त्याला पुनः प्रश्न 
केला || १॥ 


तो म्हणाला,-दवे त्रदपिश्रे्ठा, वराहरूप धारण केलेल्या त्या यशस्वरूपी श्रीहरीनेंच 
हिरण्याक्षनामक आदिदेत्याचा वघ केला असें आम्ही ऐकिले आहे ॥ २ ॥ मैञेय क्षे, 
आपल्या दाढेच्या टोंकावर घेऊन तो बराहरूपी श्रीहरि प्रथ्वीला सहज लीलेने बर काढीत 
अस्ता त्याचा आणि देत्यराज हिरण्याक्षाचा कोणत्या कारणामुळें संग्राम झाला बरे 0॥ ३॥ 


मेत्रेयकर्ि म्हणाले,-हे बिदुरा, तूं फार चांगला प्रश्न केलास. कारण मनुर्ष्यांचे 
मृत्युपाश तोडून टाकणारी जी श्रीहरीची अबतारकथा तीच तूं विचारीत आहेस || ४ || 
दुरा, हीच वगहू अवताराची कथा नारदाच्या मुखानें गायिठेली ऐकून उत्तानपाद 
राजाचा अल्पवयी पुत्र जो घ्रव, त्यने मृत्यूच्या मस्तकावर पाये ठेवून श्रीहरीच्या पदाची 
प्रांत करून घेतली |] ५ ॥ विदुरा, याबिषयींचा देखील इतिहास मीं ऐकिलेला आहे. 
देवांचाहि देव जो बह्मदेव त्याला देवांनीं'प्रश्न केला असतां त्यानें तो पूर्बी सां गेतला होता 
॥ ६ | वरिदुरा, दक्षप्रजापतीची दिति नांवाची कन्या मरीचि मुनींचा पुत्र जो कश्यप त्याला 
दिळेली होती. एके दिवशीं संध्याकाळीं ती मदनानें पीडित होऊन पुत्रप्रासीच्या इच्छेने 
पतीची प्रार्थना करू लागली. त्या वेळीं अग्निरूपी मुखाने यज्ञांतील हविर्भागाचा स्वीकार 
करणारा जो यज्ञपति परमेश्वर, त्याळा दुधाचा हविभांग अर्पय करून सूर्य अस्तास 
जाण्याच्या तमयी कड्यपमुनि स्वस्थ चित्ताने बवले होते ॥ ७॥ ८ | 


दिति त्यांना म्हणाळी--हे ज्ञानवान्‌ सुने, हा पाहा कामदेव धनुष्य घेऊन मज 
अतलेवर तुम्हांला उद्देशून चाळ करून येत आहे आणि मदोन्मत्त हत्ती जसा केळीला 
पं डा देतो त्याममाणें मळा तो फार व्यथा करीत आहे ॥ ९ | क्षे, माझ्या सर्व सवतींना 
संतति झाली असुन त्यांची ती समृद्धि पाहून माझ्या अंगाची आग होत आहे, तरी 
आण माझ्यावर अनुग्रह करावा; आपलें कल्याण असो ! || १० || आपल्यासारखा पति 
ज्यांच्या ठिकाणीं पुत्ररूपानें उत्पन्न होतो, त्या स्त्रिपांना पतीकडून बहुमान मिळाल्यामुळे 

१ सुनंदनंदम्रभ्गति विष्णूच्या पार्षदांनीं छूवाला नेण्यासाठी जेव्हां विमान आणिलें, 


तेव्हां मृत्यूची स्वारी स्वतः विमानाजवळ आली; परंतु म्त्यूच्याच मस्तकावर पाय देऊन ध्रव 
विमानांत चढून स्वगीला गेला अशी कथा पुढें चौथ्या स्कंधाच्या १२ व्या अध्यायांत आहे. 


र्श्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 

व्या ला या यास 
त्यांची कोति जगभर पसरते || ११] कहूषे, आमचा पिता जो भगवान्‌ दक्षप्रजापति 
त्याचें आम्हां मुलींवर फार प्रेम असे. तेव्हां त्यानें एकदां ' मुलींनो, तुम्हीं कोणत्या पतीला 
वरणार! ) असें आम्हांला प्रत्येकी प्रथक्‌ एथकू बिचारिटेंद)| १२ || मग त्यानें आम्हा 
सये कन्यांचे अभिप्राय ओळखिळे आणि आम्ही प्रजावृद्धीबिषयीं उत्कंठित असल्यामुळें 
त्यानें आम्हांमेकीं तेरा जणींचें आचरण तुमच्या स्वमावाशीं जमण्याजोगें आहे असें पाहून 
त्या तुम्हांला अरण केल्या ॥ १३ || हे कमलटनेत्रा, आपण माझे कल्याण करणारे 
आहांत, तरी आतां माझ्या इच्छा पूर्ण कराव्या; कारण आपण संपन्न आहात आणि 
आपल्यासारख्या थोर पुरुषांजवळ दुःखितांनीं केलेली याचना कधींच निष्फळ होत 
नाहीं॥ १४॥ 


हे बीरा विदुरा, वृद्धिंगत झालेल्या मदनानें दिति अगदीं पीडित होऊन दीनपणें 
पतीची अशी नाना प्रकारें विनवणी करू लागली असतां कर्यप' त्रटषीनें तिची समजूत 
पटेल अशा रीतीनें गोड शब्दानं तिला उत्तर दिलें | १५ ॥| तो म्हणाला, --हे स्त्रिये, तूं 
मिऊं नकोस, तुझे अभीष्ट पुरविण्यास हा मी सिद्ध आहें. सत्रीपासूनच ज्या अर्था पुरुषाला 
घम, अथ काम या तिम्ही पुरुषाथोची प्रासि होते, त्या अर्था तिची इच्छा कोण बरें 
पुरविणार नाहीं !।। १६ ॥ नोकेच्या साहाय्यानें जसें समुद्र तरून जातां येतें, त्याप्रमाणे 
ग्डस्थाश्रमी पुरुष स्त्रीच्या साहाय्यानें आपलीं कर्तव्यें नौट करतो आणि इतर आश्रमांनाहि 
आपल्यावरोबर घेऊन तो दुःखसागरांवून पटीकडे जातो|) १७॥ 

हे मानी स्त्रिये, स्री म्हणजे कल्याणेच्छु पुरुषाचें अर्घाडर असें म्हटलें आहे. तिच्या- 
वरच आपल्या कार्याचा भार सववस्वी टाकून पुरुष निश्चिन्तपगें फिरत असतो || १८ ॥ 
ग्रहस्थाश्रमाशिवाय इतर आश्रमांनीं इंद्रियरूपी रात्रूंचा पराभव करणें कठीण असतें; परंतु 
सेनापति किल्याचा आश्रय करून ज्याप्रमाणें शत्रूचा पराभव करतो, त्याप्रमाणें आम्ही 
पुरुष स्त्रीचा आश्रय करून त्या इंद्रियरूपी शत्रेवर सहज विजय मिळवितो || १९ ॥ अशा 
प्रकारची जी माझी तूं धर्मपत्नी,तिची योग्यता आम्हीं सर्वे प्रकारें आपल्या अंगीं आणण्याचा 
कितीहि प्रयत्न केडा, तरी आम्हांला किंवा जे दुखरे कोणी गुणांचें ग्रहण करणारे आहेत 
त्यांना, ती गोष्ट साऱ्या आयुष्यांतहि शक्‍य होणार नाहीं ॥ २० || तरीपण अपत्यप्रासीसाठी 
ही तुझी इच्छा मों पूण करितों; परंतु मला लोकांनीं नांवें ठेवूं नयेत, यास्तब दोन घटिका 
धीर घर ! ॥ २१ ॥ प्रिये, ही वेळ राक्षस इत्यादि भयंकर प्राण्यांची आहे व दिसण्यांतहि 
ती भयंकर असून अत्यंत भयप्रद आहे. खरोखर ह्या वेळेस भूतें इत्यादि शंकराची 
अनुचर मण्डळी जिकडेतिकडे फिरत अससात ॥ २२ ॥ हे पत्तित्रते, ह्या संध्याकाळच्या 
वेळेस प्राणिमात्रांचें कल्याण करणारा असा भूतपति भगवान्‌ शकर आपल्या भूतगणांना 
घेऊन नंदीवरून फिरत असतो | २३ ॥ 


या दक्षकन्यांचीं नांवें ६ व्या रकंघांत ६ व्या अध्यायांत दिलीं आहेत. 


स्कंध २३--अध्याय १४ २१९ 


२-”४/”५६--' 





"१-४, 





प्रिये, इमशानांतील वावटळीनें उडालेल्या धुळीमुळें ज्याच्या मस्तकावरील तेजस्वी 
जटा घुरकट्न ब वितकटून गेली आहे आणि ज्याचें निर्मल व सुवर्णांप्रमाणें तेवस्वी असें 
शरीर भस्मानें लिस झालेलें आहे असा तो तुझा दीर % आपल्या तीनहि डोळ्यांनी नित्य 
सर्वत्र निरीक्षण करीत असतो 1 २४ ॥ या जगांत त्याचा कोणी स्वकीय नाहीं आणि 
कोणी परकीयहि नाहीं. तसेंच त्याला कोणी पूज्य नाहीं; व निंद्यहि नाहीं. त्यानें 
उपमोग घेतल्यावर मग पायाने दूर लोटून दिलेल्या अशा मायिक वैभवाची प्रासि व्हावी 
अशी आम्ही मोठमोठी त्ते करून अपेक्षा करीत असतों ॥| २५ | अश्या त्या भगवान्‌ 
शंकराच्या निर्दोष आचरणाचें ज्ञानी लोक वर्णन करीत असतात; कारण त्यांना माया- 
पटळाचा भेद करण्याची इच्छा असते. त्याच्याशीं साम्य करणें किंबा त्याहून श्रेष्ठपणा 
मिळविणें हे कोणालाहि शक्‍य नाहीं. असें असतांहि सज्जनांना मोक्ष देणारा असा तो 
भगवान्‌ स्वतः पिशाचाप्रमाणें आचरण करीत असतो || २६ || आत्मानंदांत रममाण 
होणाऱ्या त्या राकराला अभीष्ट असलेल्या अशा त्या आचरणाला ज्ञान नतलेले अभागी 
पुरुष हसतात; ( आणि तें ठीकच आहे. ) कारण कुत्र्याच्या भक्ष्यस्थानी पडण्यास योग्य 
असा हा देह म्हणजेच आत्मा असें समजून वस्त्र, फुलें, अलंकार, उट्या इत्यादिकांनीं 
ते त्याचा गोरव करीत अतततात || २७ ।) प्रिये, अक्मदेवप्रभ्रति देव त्या शकरानें घाढून 
दिलेल्या धर्ममर्यादेचें पाढन करीत असतात. ह्या विश्वाची उत्पत्ति त्याच्यापासूनच आहे. 
प्रत्यक्ष माया सुद्धां त्याची आज्ञा मान्य करण्यास सिद्ध असते. असें असतांहि त्या 
शंकराचे आचरण पिद्याचाप्रमाणें असतें. तात्ययं, मोठ्यांचे चरित्र अतर्ञ्य अततें, 


हेच खरें ॥२८॥ 


मेत्रेयसुनि म्हणाले,--विदुरा, कश्ययत्तषीनें याप्रमाणें दितीला उपदेश केला; 
परंतु मदनानें तिची इन्द्रिये व्याकुल केलेलीं असल्यामुळे तिनें वेश्येप्रमाणें निलंज्ज होऊन 
त्या न्ह्मरपीच्या वस्त्राचा पदर धरिला ।| २९ ॥। तेव्हां निब्रिद्ध कर्माच्या ठिकाणीं आपल्या 
पत्नींचा तो आग्रह जाणून कश्यपत्रदषीनें देवाला हात जोडले आणि तिच्याबरोबर 
एकान्तात प्रवेश केला || ३० || नतर कव्यपमुनीनें उदकाला स्पशे करून प्राणायाम 
केला व मोनन्रत घारण केळे आणि निर्मळ अशा सूर्यरूप तेजाचें ध्यान करीत सनातन 
ब्रह्मरूप गायत्री मंत्राचा जज केला || ३१ | विदुरा, मग दितीला देखील आल्या निन्द्य 
कर्मीमुळें मोठी लज्जा उत्पन्न झाली. ती त्या ब्रक्मपींजवळ गेली आणि छालीं मान करून 
त्याला म्हणाली | २१२॥ 

हवे ब्रह्मज्ञ त्रदषे, सर्व मू्तांमध्यें श्रेष्ठ असा तो रुद्र या माझ्या गमीचा घात न करील 
असें करा, त्याचा मीं अपराघ केला आहे खरा; तरीपण तो भूतांचे रक्षण करणाराच 








% कऱ्यपाची स्त्री दिति आणि इंकराची स्त्री सती या दोघी दक्षप्रजाउतीच्या 
बन्या असल्यामुळें कश्यप आणि शंकर हे परस्पर साडू म्हणजे भाबांसारखे होते व त्यामुळें 
शकर हा दितीचा मेहुणा किंवा दीर होता. 


२२२० सुलभ श्रीमद्वागवत 
आहेना!) ३२ ॥ त्या रदरूपी उग्र महादेवाला नमस्कार असो, तो सकाम व निष्काम 
अशा पर्वे भक्तांना मोक्ष देणाग असून हातांत दण्ड न घेतांहि दुष्टांना दण्ड करतो ब तो 
साक्षात्‌ कोधच आहे || ३४ | तो गान रुद्र आम्हांवर प्रतन्न होबो. तो सतीचा पति 
असा माझा मेहुणा महादेव अत्यंत कृपाळू आहे आणि आम्ही स्त्रिया म्हणजे अनुकंपेस 
अत्यंत पात्र आहा. पारधी देखील तशी अनुकंपा दाखवितात. ( मग तो महादेव कां बेर 
दाखविणार नाही १!) ॥ १५ ॥ 

मेत्रेयत्रदरष्रि म्हणाले, --याप्रमाणें आपल्या संततीचें उभय लोकीं कल्याण होईल 
असा आशीर्वाद तिनें मागितला असतां, तो प्रजापति कश्यप आपलें संघ्याकर्म आटोपल्यावर 
भार्येला म्हणाला | ३६ ॥ 

कद्यप म्हणाला-हे दुरेंबी स्त्रिये, तुझा स्वभाव कोपिष्ठ असून अशुद्ध अंत:करण, 
संध्याकाळची अशुभ वेळ, माझ्या आज्ञेचा भंग आणि देवांची अवहेलना हे चार दोष 
तुझ्या हातून या प्रर्षषगीं घडले आहेत. यास्तव तुला पापी व अधम असे दोन पुत्र होतील 
आणि ते तिन्ही लोक आणि त्यांचे रक्षक देव यांना, दे माय घरणी ठाय असें करून 
सोडितील ॥ २७ || २८ || अनाथ आणि निरपराधी अशा प्राण्यांचा वघ होऊं लागला, 
श्ररियरांवर बलात्कार होऊं लागला आणि त्यामुळें सा घूंना कोघ उत्पन्न झाला, म्हणजे मग 
विश्वाचें कल्याण करणारा तो भगवान्‌ विष्णु कुद्द होईल आणि अवतार घेऊन इन्द्र जसा 
पर्वतांचा नाश करतो, त्याप्रमाणें तो तुझ्या दोन्ही पुत्रांचा वव करील !॥ ३९॥ ४० | 

दिति म्हणाली --तषे, चक धारण केल्यामुळें ज्याचा बाहु शोभायमान झाला 
आहे, त्या भगवान्‌ विष्णूच्या हातूनच माझ्या पुत्रांचा वध व्हावा; पण कांहीं झालें तरी 
ज्राह्मणाच्या क्रोधामुळें मात्र तो होऊं नये, अशी माझी इच्छा आहे || ४१॥ कारणजे 
कोणी प्राणिमात्राळा पीडा दिल्यामुळे ब्राह्मणाच्या शापाने नाश पाबतात, ते नरकांत गेळे 
किंबा दुसऱ्या कोणत्याहि योनींत गेळे, तरी तेथील लोक त्यांच्यावर अनुग्रह करीत 
नाहींत ॥ ४२ ॥ 

कर्यपत्नदरष्रि म्हणाळे-- दिते, केलेल्या अपराधाबद्दल शोक वब पश्चात्ताप 
होऊन ज्या अर्थी तूं त्याच्या युक्‍तायुम्ततेचा विचार केलास आणि षिष्णूचा 
मोठा मान ठेवून शकर व मी या दोघांविषयींहि पूज्यबुद्धि ठेविली आहेत, 
त्या अर्था, या सर्व कारणांमुळे तुझ्याठायी होणाऱ्या पुत्राच्या पुत्रांमध्येंच एक 
पुत्र साधूनाहि मान्य असा होईल आणि सर्व लोक त्याची पवित्र कीर्ति भगवन्ताच्या 
कौर्तीच्या वरोबरीनें गातील ॥ ४३ ॥ ४४ | हिणकस सोनें असें तापवून 
स्वच्छ करितात, त्याप्रमाणें साधु पुरुष देखील आपला स्वमाव त्याच्यासारखा व्हावा 
म्हणून निर्वेर, समचित्तत्व इत्यादि उपार्यानी आपलें अन्तःकरण शुद्ध करण्याचा प्रयत्न 
करतील ॥ ४५ ॥ दिते, हे विश्व भगवन्ताचें स्वरूपच होय. त्या परमेश्वराला संतोष 
झाल| म्हणजे सर्व विश्वहि संतुष्ट होतें. तो तर्वसाक्षी भगवान्‌ तुझ्या त्या पुत्राच्या एकनिड 
भक्‍तीमुळें त्याच्यावर प्रसन्न होईल | ४६ || तो तुझा नातू महात्मा व मोठा भगवद्धक्त 








स्कंध ३--अध्याय १४ २२१ 





होईल, त्याचें अंतःकरण फार थोर असेळ आणि मोठ्यांमध्येंहि मोठी अशी पदवी त्याला 
प्राप्त होईल, तसेंच तो आपली भक्ति वाढवून तिच्या योगानें आपलें चित्त शुद्ध करील 
आणि त्यांत श्रीबिष्णूची स्थापना करून तो देहादिकांवरील आपला अभिमान सोडून देईल. 
॥ ४७ ।। दिते, तो विषयसेबनांत लंपट राहणार नाहीं. तो स्वभाबानें उत्तम व गुणांचा 
केवळ निघिच होईल. दुसऱ्याचें ऐश्वर्य पाहून त्याला संतोष होईल, दुःखी लोकांना पाहून 
त्याला दुःख होईल ब तो कोणा चेंहि शत्रुत्व करणार नाहीं. नक्षत्रराज चंद्र जसा ग्रीष्म- 
नटतूंतीळ संताप शांत करतो, तला तो विश्वाचें सर्व दुःख दूर करील ॥ ४८ ॥ दिते, 
कमलनेत्र असा तो निर्मटस्वरूपी परमेश्वर आंत. बाहेर सर्वत्र भरलेला आहे 
व आपल्या भक्तांच्या इच्छेनुसार नाना रूपें धारण करणारा आणि कानांतील देदीप्यमान 
कुण्डलांनीं सुशोभित झालेल्या मुखाने युक्त अता तोच भगवान्‌ टक्ष्मीरूप सुंदरीचें सौभाग्य 
होय, असें ज्ञान तुझ्या त्या नातवाला होईल ॥ ४९ ॥ 

मेत्रेयत्रदरषि म्हणाले, --याप्रमाणें क्यपक्रतणीनें सांगितल्यावरून आपला नातू 
भगवबद्भक्त होणार हे ऐकून दितीला फार आनंद झाला, तसेंच आपल्या पुत्रांचा बघ 
कृष्णाच्या हातूनच होणार, हें तिळा तमजल्यामुळेंहि तिच्या मनाला धन्यता बाटली ॥५ ०]. 


क 


वादावा अध्याय समा" 


अध्याय १५ वा 





दितीनें आपल्या उदरांत गर्मर्पानें धारण केलेलें तें. कस्यपप्रजापतीचें वीर्यरूप 
तेज, त्याच्या पुढें इतरांचा पराकम फिका पडणार, व त्यापासून देवांना पीडा उत्पन्न होणार 
ह्या भीतीनें दितीनें आपल्या उदरांत शमर वर्षेरर्यत तें तसेंच ठेविलें होतें | १॥ त्या 
गर्भाच्या तेजामुळें जगांतील सूर्य-चन्द्रांचा सर्व प्रकाश नाहींसा झाला आणि इन्द्र, 
वरुण आदिकरून लोकपालांचे पराक्रम कुण्ठित झाले, दिशा अंघकारामुळें भरून गेल्या- 
मुळ त्यांचा कोणाला उमज पडेना. तेव्हां त्या लोकपालांनीं बह्मदेवाकडे जाऊन हा सर्व 
बृत्तान्त त्याला निवेदन केला | २ ॥ 


देव म्हणाले---अह्मदेवा, आपल्या शानप्रसाराचा मार्ग कालानें मुळींच बाधित 
झालेला नसऱ्यामुळे आपल्याळा माहीत नाहीं असें कांहींच नाहीं तेव्हां आपण या 
अंबकाराळा जाणीत असालच. आम्ही तर त्यामुळें अगदीं उद्दिम होऊन गेलों आहोंत 
॥ २ ॥ हे देवाधिदेवा बरह्मदेवा, तुम्ही त्रेलोक्यरक्षक आहां व आम्हां लोऊपालांचे 
स्वामीहि तुम्हींच आहां. आपण स्थावर, जंगम किंबा स्थूल, सूक्ष्म अशा सर्व प्राण्यांचे 
अभिप्राय जाणतां || ४ ॥ ब्रह्मदेवा, विविध ज्ञान हेंच आपलें बळ होय. आपणांला 
नमस्कार असो, आपण मायेच्या योगानें रजोगुणाचा स्वीकार करून हे बह्मदेवरूप घारण 
केलें, ह्या सर्व प्राण्यांचे कारण आपणच आहां. आपल्याला आमचा नमस्कार असो ॥५॥ 
कार्ये व कारणें हीं दोन्ही स्वरूपे आपलींच आहेत. ह्या दोन्ही स्वरूपांच्या योगानें आपण 
स्वतःच्या स्वरूपांत त्रिसुवन गोंवून ठेविलें आहे. जीवांना उत्पन्न करणारे आपणच आहां 
अशा तुमची जे कोणी एकनिष्ठ रणें भक्ति करितात ।। ६ || त्या भक्तांचा कोठूनहि पराभअ 
व्हावयाचा नाहीं. कारण त्यांनीं आपले प्राण, इन्दियें ब मन यांचा जय केलेला असतो व 
त्यामुळें त्यांचा योगाभ्यास पूर्ण दरीला येऊन त्यांनीं तुमची कृपा संपादन केलेली असते 
॥ ७ ॥ दावणीनें गाई बांवून ठेवितात, त्याप्रमाणें तुम्ही. आपल्या वाणीच्या योगानें 
सर्वे लोकांना आपल्या स्वाधीन करून ठेविलें आढे, म्हणून ते तुम्हांला बलि अपण करि 
तात. तुम्ही सर्वोचे नियंते आहां. तुम्हांला नमस्कार असो ! 1८] ब्रह्मदेबा, या अंधका- 
राच्या योगाने आमच्या सर्वे क्रिया ४ बन्द पडल्या आहेत. तरी दवे सर्वेब्यापका, तुम्ही 
आमचें कल्याण करा. आम्ही विपत्तींत सांपडळेले आहों. आम्ही तुमच्या कृपाकटाक्षाला 
अगदीं पात्र आहों || ९ || द्दे बह्मदेवा, ओलतर काष्टांमध्यें टाकलेला अग्नि पेटू लागला 


$ दिवस व रात्र हा कालमेद कर्माचा प्रवर्तक आहे, त्वंत्र अंधकार झाल्यामुळें 
क्रिया बंद पडल्या 


स्कंध २--अध्याय १५ २२३ 


म्हणजे सर्वत्र चूर पतरतो, त्याप्रमाणें कश्यपत्रद्षीनें स्थापन केलेल्या बीर्यापासून उत्पन्न 
झालेला दितीचा गर्भ बाढत असून तर्ब दिशा अंधकारानें भरून टाकीत आहे| १० | 


भैत्रेय क्षि म्हणाले---विदुरा, देवांनी बह्मदेबाची अशी प्राथेना केली असतां 
अहदेवाळा हसु आलें आणि देवांना संतोष व्हावा म्हणून आपल्या मधुर वाणीने त्याने 
त्याला उत्तर दिलें ॥ ११ ॥ 


ब्रह्मदेव म्हणाला-देव हो, तुमच्यापूर्वी जन्मात आलेले सनत्कुमारप्रभ्ति क्दधि 
माजे मानस पुत्र होत. ते निरिच्छपणें आपल्या या लोकांवरील जे बैकुंठादि लोक त्यांमध्यें 
आकाशमार्गानें संचार करीत असतात || १२ ॥ एके तमयीं ते सनत्कुमारपभति त्रदषि 
फिरत फिरत शुद्धस्वरूयी मगवान्‌ विष्णूच्या सर्ब लोकांना पूज्य अशा वैकुण्ठलोकाला गेले 
॥ १२॥ देअ हो, फलाशारहित अद्या धर्माचरणाने ज्यांनीं श्रीहरीची आराधना केलेली 
असते तेच पुरुष विष्णूसारस्ीं स्वरूपे प्राप्त करून त्या वैकुण्ठलोकांत राहत असतात 
१) १४ ॥ भगवान्‌ धर्मस्बर्यी जे विष्णु ते, ज्यांचें स्वरूप वेदांनींच जाणतां येतें, अशा 
त्या वैकुण्ठलोकांत शुद्ध सत्त्गुणात्मक मूति धारण करून आम्हांशारख्या आपल्या भक्तांना 
सुच देत राहत असतात || १५ ॥ त्या वैकुण्ठलोकांत नैःश्रेयस्‌ नांवाचें एक उद्यान आहे. 
तें उद्यान म्हणजे जणू काय मूतिमान मोक्षच होय. त्यांतील वृक्षांना सर्बच त्रव्लूंत फलें, पुष्घें 
च .पछव इत्यादि असून ते सर्व मनोरथ पूर्ण करणारे असल्यामुळें त्याला फारच शोमा आली 
आहे ||) १६ ॥ त्या उद्यानांत विष्णूचे मक्त आपल्या स्त्रियांतहवतमान विमार्नांत बसून 
येतात आणि लोकांच्या पापाला दूर करणारीं अशीं श्रीहरीचीं चरित्रे गातात. तेव्हां 
उदकान्त्गंत अशा बर्संतत्रदतूंतीळ फुलांच्या मकरन्दयुक्त सुगन्चाकडे त्यांचें लक्ष जाऊन 
स्यांच्या मगवदूगुगानुवणनांत किंचित्‌ विघ्न उत्यन्न होतें खबरे; तथायि त्या सुगन्थाला बाहून 
आणणाऱ्या वायूचा तिरस्क्रार करून ते आपलें भगदूगुबणवर्णन चालूच ठेवितात १७ | 
वैकुण्ठवनांतील त्या उद्यानांत पारवे, कोकिळ, सारतचक्रवाक, चातक, हंस, रावे, ति'रुर, 
ब मोर ह्या पक्ष्यांचा कलकलाट होत असतो; परंतु एखादा मेठा भ्रमर मोठ्याने गुंजारव 
करूं लागला म्हणजे त्यांना हा भ्रमर श्रीहरीची चरित्रेंच गात आहे कीं काय, असा भास 
होऊन त्यांचा तो कलकलाट क्षणमात्र बंद पडतो.|| १८ ॥ देव हो, त्या ने!श्रेयस्‌ उद्यानांत 
मंदार, कुन्द, तिलक, कमोद, चेपक, अर्ण, पुंनाग, नागकेसर ब पारिजातक असे सुगन्ध- 
युक्त पुष्पव्रक्ष आहेत; पण श्रेहरीनें आपल्या कण्ठांत अलंरार म्हणून धारण केलेली जी 
तुलसीमाला, तिच्या सुगन्थाची भगवान्‌ प्रशोता करीत असल्यामुळें, ते पुष्पग्रक्ष 
त्या तुळशीची तपश्चर्याच थोर होव असें समजतात || १९ || ते हरिभक्त इतके 
वैगग्पश्ीळ असतात कीं, भव्य कटींनीं आणि मंदहास्यामुळें शोभिबंत झालेल्या मुखांनी 
युक्त अशा तेथील रमणीय स्त्रिपाहि, आपल्या हासत्यादि हावभावांनीं त्यांचा कामविकार 
जाग्रत करू शकत नाहींत | २० ॥ तिचा अनुग्रह आपल्यावर व्हावा म्हणून बह्म रेव- 
प्रभ्ति देवहि प्रयत्न करीत असतात, ती लावण्यवती लक्ष्मी आपले 'चाञ्चल्य आदिकरून 


२२४ सुल्म श्रीमःद्वागवत 

जम कलन माकडा म यच 
दोष सोडून आपल्या चरणबमरातील नूपुरांचा खुळखुळ शब्द करीत स्फटिकाच्या भिंती 
आणि सुवणीच्या पायऱ्या असलेल्या श्रीहरीच्या घरांत राबत असते. तेथें आपलें क्रीडा- 
कमल घेऊन ती फिरू लागली म्हणजे तेथील केरच ती त्या कमलानें काहून टाकीत आहे 
कीं काय, असा भास होतो | २१ || ब्रह्मदेव म्हणतो --देव हो, लक्ष्मी आपल्यां 
दासींतह ज्या आपल्या उद्यानांत श्रीह्रीची तुलसींनीं पूजा करीत असते, त्या उद्यानांत 
पोवळ्यांनीं बांधलेल्या निर्मळ ब गोड पाण्याच्या विहिरी असून त्यांतील पाण्यांत, सुदर 
केशांनीं ब सरळ नासिकेनें शोमणाऱ्या आपल्या मुखाचें प्रतिबिंब दिसले म्हणजे भगवंताने 
त्याचें चुंबन घेतलें म्हणूनच ह्याला एवढी शोमा आली कीं काय असें तिला वाटतें 
॥ २२॥ परमेश्वर सर्व पायांना दूर करणारा असल्यामुळें त्यानें ज्या सृष्टिरचनादिक लीला 
केल्या, त्यांचें वर्णन करणें हेंच मनुष्याचें कर्तव्य होय. याशिबाय इतर अर्थ, काम इत्यादि 
विषयांच्या कथा निंद्य होत. त्यांच्या श्रवणाने ऐकणाराच्या बुद्धीला मोह उत्यन्न होऊन 
त्यामुळे त्यांना वैकुण्ठलोकाची प्रास्ति होत नाहीं. तज्ञा प्रकारच्या त्या दुष्ट कथा हतभागी 
पुरुषांनी श्रवण केल्या म्हणजे ऐकणारांचें पुण्य त्या हरण करतात व जेथें कोणी रक्षणकर्त 
: नाहीं अशा घोर नरकांत त्यांना नेऊन टाकितात | २१॥ या मनुष्यजन्माची थोरवी 
: किती वर्णावी ! या मनुष्यजन्मांतच धर्मज्ञानानें युक्त असें ब्रह्मज्ञान प्रात होऊं शकतें. 
- आम्ही देव सुद्धां मनुष्यजन्म मिळावा म्हणून परमेश्वराची प्राथना करीत असतों. जे 
लोक मनुष्यजन्माळा प्राप्त होऊन परमेश्वराची आराधना करीत नाहींत, त्यांना परमे- 
'श्वराच्या अपरिमेय मायेनेंच मोहित केलें आहे, असेंच समजलें पाहिजे | २४ ॥ आपला 
रक्षणकर्ता जो परमेश्वर त्याच्या उत्तम कतीचें परस्परांशी वर्णन करतां करतां प्रेम उत्पन्न 
होऊन देहभान सुटल्यामुळे ज्यांच्या नेत्रांतून आनन्दा श्र बाहू लागून शरिगवर रोमाचच 
उभे राहतात, ज्यांच्या उत्कट भक्तीमुळे यमराज त्यांच्याजवळ येण्याला धजत नाहीं 
आणि ज्यांचें दयाडत्व इत्यादि गुण पाहिळे म्हणजे इतरांना देखील आपला असाच 
स्वमाव व्हावा अशी इच्छा उत्नन होते; अशा त्या अनन्यभक्तांना देवभ्रे्ठ विष्णूच्या 
सेवेनें आमच्या सत्यलोकाच्या वर असलेला वैकुण्ठलोक प्र.तत झालेला असतो ।॥ २५॥ 
असो. देबहो, अशा स्वरूपाच्या त्या वैकुप्ठलोकाला ज्या वेळी सनत्कुमारादि मुनि 
आपल्या योगसामर्थ्यानें प्रास झाले, तेव्हां त्यांना फार आनद झाला. जगाचा गुरु जो भगवान्‌ 
विष्णु, तो तेथें राहत असल्यामुळें, मोठमोठ्या देवांच्या चित्रविचित्र विमानांच्या तेज नें 
प्रकाशित असलेला तो अलौकिक अता वैकुंठ साऱ्या भुवनांना पूज्य झालेडा आहे |॥२६॥ 
तेथें पोचल्यावर ते सनत्कुमारादि क्र इतर कोणत्याहि ज्रिषयाकडे लक्ष न देतां सहा चौक 
ओलांडून सातव्या चौकांत गेले, तों तेथें त्यांना दोन द्वारपाल दृष्टीत पडले. ते दोवेहि 
वयाने अगदीं समन होते व त्यांनीं आपल्या हातांत गदा आणि शरिरावर बहुमोल बाहु- 
मूषणें, कुण्डलें व किरीट धारण केलेले असल्यामुळें त्यांचे वेष फारच सुंदर दिसत हंते 
॥ २७॥ ता दोघांनाहि नीलवण असे चारचार बाहू असून त्यांच्या मधोमध शोभणारी 
व मत्तत्रमरांनीं युक्त अशी वनमाला त्यांच्या कंठांत लोंबत होती व वक्र भुबया फुललेल्या 


स्कंध २---अध्याय १५ २२५ 
बन्या य्यम य र या र 
नाकपुड्या आणि लाल नेत्र यांच्या योगानें त्यांच्या मुस्वावर थोडीशी क्षुब्धता आलेली 
दिसत होती ॥ २८ || त्या वैकुप्फलोकांतील दरवाजांच्या फळ्या हिऱ्यांच्या केलेल्या 
असून त्यांवर सोन्याच्या पट्ट्या शोभेकरितां लावल्या होत्या. अशा त्या सहा दरबाजांतून 
कोणालाहि न विचारतां सनत्कुमारमूनि जसे आंत शिरळे, तसे सातव्या दरवाजाच्याहि 
आंत ते शिरू लागले. तेथें दोवे द्वारपाळ उभे होते. परंतु त्यांना त्यांनीं ' आंत जाऊ 
काय ! ? असं विचारिळें नाहीं. कारण त्यांना आजपर्यन्त कोठेंच प्रतिबन्ध झाला नव्हता. 
त्यांची दृष्टि सरळ ब कपटून्य असल्यामुळें ते निःशकपर्णे सर्व ठिकाणीं फिरत असत 
॥ २९ || पगत्या द्वारपालांचा स्वमाब भगवन्ताच्या स्वमावाच्या उलट होता. यास्तव 
ह्या चोरा कुमारांना पाहून त्यांना हंसू आलें; कारण या त्रदषींच्या कमरेला बायूशिवाय 
दुसरें वसत्रच नव्हतें. ते वयानें वृद्ध होते, तरी पांच वर्षाच्या मुर्लांवारखे दिसत होतेव 
त्यांना बह्मज्ानहि झालेळें होतें. अशा स्थितींत त्यांना प्रतिबन्थ करणें योग्य नव्हतें; तरी 
त्या दोबां द्वासालांनीं ते आंत जाऊं लागळे असतां आपल्या हातांतील वेताच्या कार्ठनें 
त्यांना अडवून घरिळें | ३० || ते सनकादि मुनि म्हणजे सर्व पूज्य पुरुषांमध्ये श्रेड असे 
होते. तथापि त्यांनाहि सर्व देव पाहत असतांना श्रीविष्णूच्या त्या दोघां द्वाररक्षकांनीं आंत 
जाण्यास प्रतिबेध केला. मुनींच्या मनांत अर्‍यंत प्रिय अया मगवन्ताचें दहन घेण्याची 
उत्कट इच्छा होती, तिचा भड्ठः झाल्यामुळें स्वाभाक्किच कामाचा धाकटा बन्धु जो कोघ 
तो त्यांच्यांत थोडासा प्रगट झाला व त्यामुळें सनत्कुमारांची दृष्टि क्षुब्ध होऊन ते त्या 
द्वारपाळांना म्हणाले || ३१ || 


मुनि म्हणाळे--'हे द्वारपाल हो, उत्तमरीतीनें मगवन्ताची आराधना करणारानांच 
ह्या लोकांत प्रवेश मिळतो ब तेथें ते सर्वजण भागवतघरमारचें आचरण करून राहतात. 
( तुम्हींहि त्यांपेक्रीं अमला पाहिजे, ) पण त्या धर्माला विरोधी अक्वा हा पक्षपाती स्वभाव 
तुम्हां दोधांवध्येंच कसा बरें दिसून येतो ! ( मगवानच स्वतः कोणाला आंत येऊं द्यावें 
व कोणाला प्रतिबंध करावा, असा पक्षपात करीत असणें शक्‍य नाहीं, ) कारणत्या 
भगवंता'चा स्वमाव अत्यंत शांत असून त्याचा कोणाशींहि विरोध नाहीं, अर्थात्‌ तुम्हांला 
जशी तुमच्याच कपटी अंतःकरणामुळें आमची शंका आली, तश्ची त्या भगवंताला कोणा- 
विषयीं येणें शक्‍य नाहीं ॥ ३२ ॥ मगवंताच्या उदरांत सर्व विश्व भरलेले असल्यामुळें 
त्याच्या ठिकाणीं ज्ञानी पुरुषभेद मुळींच मानीत नाहींत. तर, जरस महदाकाशामध्ये घटाकाश 
अस्ते त्याप्रमाणें परमात्म्याच्या ठिकाणींच आपण आहों असें ते जाणतात. अशा त्या भग- 
बेताचें पोट कोणी फोडील, अशी भीति तुम्हांला कशासुळें उत्पन्न झाली ! तुमची चिन्हे 
दिसण्यांत तर देवांतारखों आहेत. ( मग ही बुद्धि तुम्हांला कशी झाली ? ) ॥३३॥ तुम्ही 
ह्या वैकुग्ठनायक परमात्म्याचे सेञक आहां. तश्षपि तुमची बुद्धि अगदीं मन्द॒ झाली आहे. 
यास्तव तुमचें कल्याण व्हावें म्हणून ( प्रस्तुत अपराधाबद्दल तुम्हांला योग्य देड कोणता करावा 

सु. भा. भाग १...१५ 


२२६ सुलभ श्रीमऱद्वागवत 
याचा) आम्ही विचार करतो. तुम्हीं परमेश्वराच्या ठिकाणीं भेददृष्टि ठेवली; महणून तुम्हीं येथून 
जा, आणि मेददृष्टि ठेवणाऱ्या पावी मनुष्याला ज्या लोकांत काम, कोथ, लोम हे तीन शु 
उत्पन होतात, त्या लोझांमध्ये राहा ? । २४ ।] त्या सत्कुमारादि मुनींचे इश्वराला देखील 
फार भय बाटत होतें ( मग त्याच्या सेवकांना ते वाटेल यांत काय आश्चर्य £ ) त्या दोघांनीं 
याप्रमाणें मुनींचे भाषण श्रवण केत्यावर हा ब्रह्मताप आहे व हा कांहीं शास्त्रास्त्रांच्या 
साहाय्याने निवारण करण्यासारळ्षा नाहीं, असें त्यांना वाटलें ब त्यामुळें भयभीत होऊन 
त्यांनीं त्या मुनींपुढें नमस्कार घाळून त्यांचे पाय धरिले ॥ २५ ॥ ते म्हणाले, -- क्रदषि 
हो, आपण आहांढा जो देड केला, तो तसा घडून येवो; कारण त्यामुळें आम्हीं केलेल्या 
परमेश्वराच्या आज्ञा भंगाचें पाय नष्ट होणार आहे; परंतु या. आमच्या अपराधाबद्दल 
नीच नीच योनींत आम्हांला जन्म घ्यावा लागल असतां, तेथें मगवताविषयींची आमची 
स्मृति नष्ट होईल असा मोह मात्र आम्हांला उत्पन्न होऊ नये. आपल्या कृपेनें आम्हांला 
झोडासा तरी जो पश्चात्ताप उत्पन्न झाला आहे, त्यामुळें आम्हीं ही प्राथना करीत आहो 
.॥ ३६ ॥ आपल्या भक्तांचे ह्ृद्वत जाणणाऱ्या त्या कमलनयन भगवंताने आपल्या सेवकांनी 
अशा रीतीनें साधूचा अपराध केला, असें जेव्हां पाहिलें; तेव्हां, परमसंतांत श्रेष्ठ असेते 
' सन-कुमारमुनि व्या चरणांच्या दरशनाव रितां आले होते,त्याच आपल्या चरणांना चाटावयास 
लावून तो टक्ष्मीतह आपल्या स्थानावरून निघाला व जेथें द्वारपालांनीं प्रतिबंध केला होता, 
त्या दरवाजापाशी आला ॥ २७ ॥| भगवान्‌ आपल्या स्थानावरून उठतांच त्यांच्या 
अंतर्ड्ञांतील सेत्रकमंडळांनीं त्यांची छत्र, पादुका इत्यादि सामग्री त्यांना आणुन दिली. 
त्याच्या दोन्हीं बाजूंना हंसपक्ष्याहारख्या शुभ्र अशा दोन चबर्‍्या ते बारू लागले वत्या 
'चबऱ्यांच्या मंदवायूमुळें मः्तकावर धरलेल्या चंद्रासारख्या न्न छत्राळा टाविलेल्या मोत्यांच्या 
सरांतून गळणारे उदकांबेंदु त्या भगवंताच्या अंगावर पडू लागले. अशा रीर्तनें गमन 
करणारा तो भगवान्‌ विष्णु, सनत्कुमारांच्या दृष्टिपथांत आल्यावर त्यांनीं त्याच्याकडे 
'अवळीकन केळे ॥ ३८ ॥ . त्या वेळीं भगवान्‌ श्रीविष्णु, द्वारयाळ व सनत्कुमार या 
सर्वांवर अनुग्रह करण्याकरितां उत्मुक दिसत होता. जे गुण आपल्यामध्ये असावे 
असें लोकांना वाटतें, ते सर्व गुण भगवंताच्या मूर्तीमध्ये ओतप्रोत भरळेळे होते. आपल्या 
भ्ेमयुक्त नेत्रकटाक्षांनी तेथीळ प्रत्येकाच्या हृदयांत तो आनंद उत्यन्न करीत होता, आणि 
ह्याच्या नीळवर्ण वक्षस्थलाळा शोभा. आणणाऱ्या लक्ष्मीच्या योगानें स्वर्गळोकाचें शिरो- 
मूघणच, अशा त्या वैकुण्ठनामक स्थानाला फास्व शोमा आली होती ॥२९॥ भगवन्दानें 
" आपल्या विशाल कमरेला पीताम्बर परिधान केला असून त्यावरून तेजःपु5ज कमरपट्टा 
घातला होत. कण्ठामध्ये त्यांने बनमाळा धारण केली असून तिच्यावर बसळेले भ्रमर 
' मुंजारब करीत होते. आपल्या स्वभावतःच सुंदर अशा हातांत त्यानें कडी घातलीं होतीं, 
' आणि आपला एक हात गरुडाच्या खांद्यावर ठेवून दुसऱ्या हात.नें तो आपलें कोडाकमळ 
' गरगर फिरवीत होता || ४० ॥ भगवान्‌ विष्णूने आपल्या क'नांत, विदुछतेलाहि कांतीने 
मागे सारणारीं अशीं कुष्डळें घातली होतीं. त्या अलंकारांना होमतील असेंच त्याचें कपाल 


स्कंध २-अध्याय १५ २२७ 





आगि नाक सुंदर असल्यामुळें त्याचें सुख फारच रमणीय दिसत होतें. तसाच त्याच्या 
मस्तकावर रत्नखचित मुकुट असून, चार बाहूंच्या मधोमध लटकणारा मनोहर हार आणि 
कप्ठांतील कोस्तुममणि यांच्या योगानें मगवंताची शोभा अपूर्व दिसत होती | ४१ || 
आपणच सौंदर्याची केवळ खाण आहों, असा लक्ष्मीला अभिमान असतो, पण भगवंताच्या 
या सौंदर्यापुढें तिचा तो अभिमान सर्वथैव गळून गेला असला पाहिजे, असा त्या प्रसंगीं 
भगबद्धक्तांनीं मनाशीं तर्क केला. ब्रह्मदेव म्हणतात, देव हो, त्या भगवंताने हे जें सुंदर 
झरीर धारण केलें, तें केवळ तुम्हीं मी आणि शंकर यांच्यावर अनुग्रह करण्यासाठींच होप, 
अश ह्या मगबंताल[ अवळोकन करून तृसि न झाल्यामुळें सनत्कुमारादिक मुनींनी आपल्या 
मत्त्तकांनीं त्याला प्रणाम केला ॥ ४२ || सनत्कुमारमुनि बह्मानंदाचा नित्य अनुभव 
घेणारे होते; तथावि जेव्हां त्या कमलनेत्र भगवान्‌ विष्णूच्या चरणकमलांवरील केसरानें 
मिश्रित अशा तुळसीदलांचा सुगंध वायूचरोबर त्यांच्या भ्राणेंद्रियांत गेला तेव्हां त्यांनाहि 
आनंद झाल्याशिवाय राहिला नाहीं, त्यांचें मन हर्षाने प्रफछित झालें आणि अंगावर 
रोमांच उमे राहिळे || ४२ ॥ नंतर ते सुनि भगवान्‌ विष्णूच्या मुखाकडे पाहूं लागले, 
ते मुस म्हणजे जण काय कृष्णवणे कमलाचा कोराच असून त्याच्या अतिरम्य अशा 
रक्तवणे अधरोडाबर कुंदाच्या कळ्याच जणू क'य, असें दितणारें मंदहास्य शोमत होतें. 
तें सुख पाहूनच आपले सर्व मनोरथ पूण झाले, असें त्या सुनींना बाटले आणि पुनः 
नखरूगी लाळ मण्यांचा आधारच अशा त्याच्या चरणांकडे त्यांनीं पाहिलें. ( तों तीच 
स्थिति | तेव्हां मगवंताचें प्रत्येक अंगच असें अपूर्व सौंदर्याने युक्त आहे, त्यांत कोणतें अंग 
किती पावे असें त्यांना झालें; ) आणि ते मनांतच त्याचें ध्यान करूं लागले ॥ ४४ | 
ह्या जगांत योगमागानीं उत्तम गतीचा शोध करणारे जे पुरुष आहेत, त्यांच्या ध्य नांचा 
विष] म्हणल्ले, नेत्रांना आनन्द देणारें असें हें आदरणीय भगवान्‌ विष्णूचें स्वरूपच होय. 
इतरांना दुलम अशा अणिमादि अष्टसिद्वि त्याच्यामध्ये स्वमावसिंद्धच असतात. अशा या 
स्वख्पाचें ईश्वराने आपणाला ददन दिलें, म्हणून सनत्कुमारमुनींनीं त्याची स्तुति करण्यास 
भ्रारंम्म केला ॥ ४५ ॥। 

सनत्कुमारमुनि म्हणाले, --हे अनंता, तूं सवांच्या हृदयांत राहत असून पापी 
पुरुषांना तुझें स्वरूप समजून येत नाहीं. आमच्या अन्तःकरणांनून तूं कधींहि अहव्य 
होत नाहींस, पण आमच्या डोळ्यांना मात्र तुझें प्रत्यक्ष दशन आजच घडलें. तुझ्यापासून 
उत्पन्न झालेल्या आमच्या पित्याने जेव्हां तुझ्या रहस्याचा आम्हांला उपदेश केला, तेव्हांच 
तूं कणेस्थानें आमच्या बुद्धीत प्रविष्ट झालास || ४६ ॥ हे देवा, तोच तूं परमात्मस्वख्पी 
असून तांप्रत आपल्या थुद्ध सत्त्वगुणयुक्त मूतीनें आपल्या भक्तांना संतोष उत्पन करीत 
आहेत, हें आम्हीं जाणतों. वैराग्यशील अशा मुनींवर तुझी कृपा झाली, म्हणजे त्यांना 
भफियोगाचें ज्ञान होतें; आणि तो भक्तियोग दृढ होत गेठा, म्हणजे त्यांच्या अहंकाराची 
गांठ नष्ट होऊन, त्यांना त्यांच्या हृदयांमध्यें या तुझ्य़ा सत्त्ममूर्वीचें ज्ञान होतें ॥ ४७॥ हे 
ईश्वरा, जे तुझ्या चरणांचा आश्रय करितात, तेच खरे सुखी होत. तुझी कीर्ति वर्णन 


२्र्ट सुलभ श्रीमद्वागवत 


“*/४/४”*' 





२.” 








करण्यात योग्य असून पवित्र आहे. ज्यांना एकदां तुझ्या कथांचा उत्तम रीतीनें रसास्वाद 
कळला, त्यांना मग तुझा अतिशय मोठा असा प्रसाद जो मोक्ष त्याचाहि आदर वाटत. 
नाहीं; मग तुझी नुसती भुवई बांकडी झाल्यानें ज्या स्थानांना मय उत्पन्न होतें, त्या इंद्र- 
पदादि स्थानांचा ते कशाला विचार करितील ! || ४८ || हे देवा, जर आमचें मन 
भ्रमराप्रमाणें तुह्या चरणीं रममाण होईल, किंबा तुलसीप्रमाणें आमची बाणीहि तुझ्या 
चरणांच्या वर्णनानें स्वतःला सुशोभित करील, अथवा आमचीं कर्णच्छिद्रें तुझ्याच गुण- 
गणांच्या श्रवणाने भरून जातील, तर आमच्या पातकांमुळें आम्हांला नरकांमध्यें जन्म 
आला, तरी खुश्याल येवो ॥ ४९ || हे इंश्ररा, तुझी कौर्ति अनंत आहे. तूं जें ईं ख्प 
आम्हांपुढें प्रगट केलेस, त्यामुळें आमच्या दृष्टीला अत्यंत सुख झालें आहे. इन्दिवे 
स्वाधीन नसलेल्या अशा पुरुषांना तुझें दर्शन होणें दुर्धर आहे; पण तें दरान आम्हांला 
झालें, म्हणून ऐश्वर्यस॑यन अश्या तुला आम्ही हा नमस्कार करितों || ५० ॥ 


पंधरावा अध्याय समातत 


अध्याय १६ वा 





ब्रक्मदेव म्हणाला-देव हो, योग व भागवतधर्म दे दोन्ही पूर्णपणें जाणणाऱ्या अशा! 
त्या सनकादिमुनींनी केलेली स्तुति श्रवण करून वेकुण्ठवासी अशा त्या विष्णूला मोठा 
आनंद बाटला आणि ताच्या भाषणाचा गौरव करून तो त्यांच्यांशीं बोलू लागला | १ | 


भगवान्‌ विष्णु म्हणाला, -- मुनि हो, आपल्यापुढे उभे असलेले हे दोवे जप व 
विज्ञय नांबांचे माझे सेवक आहेत. त्यांनीं माझी अबददेळना करून आपलाहि फार अपमान 
केला आहे | २॥ मुनिहो, तुम्ही माझे अनुयायी भक्त अतत्यामुळें देवच आहां, यास्तव 
तुमची अवहेलना केल्यामुळें तुम्हीं यांना जो दंड केडा, तो आम्हांलाहि मान्य आहे | ३ ॥ 
यास्तव मीं आतां तुमचें मन प्रसन्न करितों; कारण आह्मण म्हणजे माझें भ्रेड दैवत होय. 
माझ्या सेवकांनी आपला अनादर केला, तो प्रत्यक्ष माझ्या हावूनच घडला असें मीं तमजतो 
4 ४ | लोकांची अशीच चाळ आहे कीं, सेवकाकडून कांहीं अपराध घडला कीं धन्याला 
ते नांवें ठेवूं लागतात आणि मग कुष्ठादि रोग जसा त्वचेचा नाश करितो, तसा त्या 
धन्याच्या कीतींचाहि त्या लोकनिन्देमुळें नाश होतो || ५ || माझ्या अमृतासारख्या निमळ 
'कौतींचें श्रवण केल्यानें चांडाळापासून तों श्रेड जातीपर्यंत सर्व जग तत्काळ पवित्र होतें. 
असा जो मीं वैकुंठवासी विष्णु त्याला त्या पवित्र कीतींचा लाम तुमच्यापासूनच झालेला 
असल्यामुळें, माझा स्वतःचा प्रत्यक्ष बाहु जरी तुमचें अप्रिय करीळ तर त्यालाहि मीं तोडून 
टाकण्यात कमी करणार नाहीं ! || ६ ॥| त्रदरप्रि हो, आपल्यासारख्या नाह्मणांच्या सेवेमुळेंच 
माझ्या चरणकमलावरील घूळ पवित्र झाली आहे व त्यामुळेंच मी लोकांचीं सर्व पापे 
तत्काळ दूर करू शकतों. आपल्या सेवेनेंच मळा सुस्वभाव प्रासत झाला आहे. लक्ष्मीचा 
झपाकटाक्ष तिळमात्र तरी आपल्यावर पडावा, याकरितां ब्रह्मादिक देव ब्रतनिग्रमांचें आचरण 
करितात, पण तिच्या संबधानें मीं पूर्ण बेराग्य दाखबीत असतांहि ती मला सोडीत नाहीं 
॥ ७ ॥ सनत्कुमार हो, आपल्या सर्व कर्माची फळें मळा अर्पण करून मोठ्या 
संतोबानें प्रत्येक घांस मिटक्या मारीत खाणाऱ्या जहणाच्या मुखाने अन्न खाऊन 
जता मो तृत्त होतो, तशी तृत्ति यज्ञामध्ये यजमानाने दिलेले तुपाने थवथबलेले 
हंबिमीग अग्निवुखानें भक्षण करूनहि मळा होत नाहीं. ॥ ८॥ माझ्या योग- 
मायेचें ऐश्वर्य अपरिमित आहे ब त्याला कोठेंहि प्रतिबन्ध नाहीं. मार चरणतीथे सर्व 
जगाला पबित्र करून शंकरासहित सर्वांना पवित्र करतें, असा मी असूनहि ज्या ब्राह्मणांची 
निमेळ पायधूळ मुकटांवर धारण करतों, त्या ब्राह्मणांनी केळेला क्षुळक अपकार कोण बेरें 
सहन करणार नाहीं ! | ९ ॥ अहो मुनि हो, माझी राहण्याची तीन स्थाने आहेत. एक 
उत्तम ब्राह्मण, दुसरें गाई व तिसरें निरा'श्रत प्राणी, ह्या तिन्हींविषयीं जे भेदभाव ठेव त, 


२२० सुलम श्रीमसद्धागवत 


"४१५००५०१४८ .२>.५/९/५-८/६८-८/४/४८/४/४/४४/४४४ ४४४७४४ 





क न्न 
त्यांच्या दृष्टि पापामुळें अगदीं नाहीशा झाल्या, असेंच म्हटलें पाहिजे. अशा छोकांना 
शिक्षा देण्याकरितां यमराजा'ची योजना मीं केलेली आहे व त्याचे सर्यातारखे क्रोधिठ्ठ असे 
ग्रज्ररूपी दूत त्रोधानें त्यांच्या अंगाचे लचके तोडतात || १० | आक्षण जरी कठोर भाषण 
करत असले, तरी ते मत्स्वरू्पीच होत असं समजून, जे लोक त्यांची पूजा करतात, व 
अंतःकरणांत नेहमीं आनंदित राहून हेत असतात आणि जे आपल्या प्रेमयुक्त मधुर- 
वाणीने ब्राह्मणांना पुत्रवत्‌ समजून माझ्याप्रमाणे गोरब करतात, त्यांचा मी नित्य अंकेत 
असतों || ११॥ तरी यांचा स्वामी जो मीं, त्या माझा अभिप्राय ल्ह्ष्यांत न घेतां त्यांर्नी 
तुमचा जो अपमान केला त्यावहृल त्यांना अधोगति तत्काळ प्राप्त होबो; पण ती प्राप्त 
झाल्यावर पुनः लवकर ते माझ्याजवळ यावे आणि या माझ्या सेवकांचा वियोग लवकर 
संयावा; म्हणजे तोच माझ्यावर तुमचा मोठा अनुग्रह होईल ॥ १२॥ 





ब्रह्मदेव म्हणतो, देव हो, त्या सनत्कुमारादि त्रद्षींना जरी क्रोघानें व्यातत केलेलें 
होतें,तथापि मगवंताचें तें मनोहर आणि दिव्य अर्से अनुकूल भाषण ऐकून त्यांचा राग शांत 
झाला; पण त्यांची मति गुंग झाली ॥ १२ ॥ परमेश्वराच्या त्या भाषणांत शब्द थोडे पण 
अर्थ थोर असल्यामुळें तें समजण्यास फार कठीण होतें. सनत्कुमारादि मुनींनी तें चान लें 
लक्ष देऊन ऐकिलें ब त्यांतील खोळ अर्थाचा आणि भारदस्त शब्दांचा, त्यांनी आपल्या 
मनाशी बराच विचारहि केला; परंतु भरबंताच्या मनांत काय क्‍तेब्य आहे, ( आपल्याला 
दोष द्यावयाचा आहे, कीं आपळें अभिनंदन करावयाचें आहे, ) हें त्यांना समजलें नाही 
॥ १४ ॥ परंतु परमेश्वराने आल्या अत्यंत थोर रेश्वयांचा उत्क्षे करण्यासाठीच योग- 
मायेच्या बलाने हे सर्व केलें, असे शेवटीं त्यांना समजळें आणि त्यांना आनंद होऊन 
त्यांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. तेव्हां मग हात जोडून ते मगबंताला म्हणाले १५॥ 


त्रद्पि, म्हणतात,--- हे. सदेश्वरयसंपन्न देवा, तू सर्बीचा अधिपति असूनहि 
५ माझ्या सेवकांनी जो अपराध केला तो मींच केला, तरी माझ्यावर अनुग्रह करावा * असं 
जे म्हटलेंस, त्यामुळें तुझ्या मनांतील अर्थ काय आहे याविषयीं आम्हीं गोंधळून गेलों 
आहों || १६॥ परमेश्वरा, तू ब्राह्मणांचा केवारी आहेस व जह्मण हेच आपलें श्रेष्ठ. 
द्वैेवत असें तूंच म्हणतोत हे खरें; परंतु वास्तविक पाहिलें तर हे. भगवंता, 
तूंच देवांना देखील पूज्य अशा ब्राह्मणांचा आत्मा व देवत आहेस ॥१७॥ 
हे प्रभो, तनातनघर्माची उत्पत्ति तुझ्यापासूनच झाली आहे. आणि तूंच अनेक अबतार 
घेऊन त्याचें रक्षण करतोत. व तो धम आचरण करून मिळवावया'चें जें गूढ फळ तेंहि 
तूंच आहेस, ही गोष्ट वेरांनाहि मान्य आहे ॥ १८ ॥ देवा, ठुझ्या कृपेनंच योगी जन 
वैराग्वशील होऊन जन्ममरणरूप संसाराला तरून आतात. असें असतां तुझ्यावर इतरांनी 
अनुग्रह करावा, ही शोष्ट कशी काय जुळते बरें (॥ १९॥ द्रव्येच्छु लोक लक्ष्मीची 
पायघूळ आपल्या मस्तकावर धारण करितात; पण ती लक्ष्मी आपण होऊन नित्य तुझी 
सेवा करीत असते. अशी सेवा कपण्यांत, एखाद्या पुण्यवान पुरुषाने तुमच्या पार्यांवर 


स्कंध ३ --अध्याय १६ २२१ 
तुळशीची बृतन माळ आणून घातली असतां, तिच्यावर भाग्यशाली भ्रमर जसा येऊन 
बसतो, तसा अधिकार आपल्यालाहि व्हावा, अशीच तिची इच्छा असते ॥ २० ॥ लक्ष्मी 
आपल्मा सुद्ध आचरणाने तुझी अश्ली सेवा करीत असतांडि तू तिचा फारसा मान ठेवीत 
नाहींस, कारण तुझें तिच्या ठिकाणीं तसे प्रेमच नाहीं. तच ए्रें प्रेम आपल्या भत्तांबस्व 
असतें. अशा प्रक्रास्चा तूं असतांना प्रतिमागौत लागलेली ब्राह्मणांची पञित्र पायचूळ आणि 
श्रीवत्सचिन्ह % हीं तुळा पवित्र करणारीं आहेत, म्हणून तू त्यांचा स्वीकार वे लास असें 
कसें म्हणतां येईल ! तू. सर्व ऐकवर्याचा निधि असल्यामुळें या जोडीचा स्वीकार केवळ 
- संग्रह म्हणून तूं केला आहेस हेंच र्रें॥ २१॥ हे ईश्वरा, तू तीन युगांत उत्पन्न होत 
असतो. धमे हे ऐे्वयसंयत्न अशा तुझें स्वरूप होय, आपल्या 'धमंस्वरूपी तीन चरणांनीं 
तूं या जराचर विशाचें देवांकरितां व ब्राह्मणांकरितां रक्षण करतोत. त्या धर्माचा नाश 
करणारे असं जे रजोगुण व तमोगुण त्यांचें निराकरण करून त्यांचें रक्षण करण्यासाठीं 
ही सत्तगुगात्मऊझ अली कल्याणप्रद मूर्ति तू धारण केळी आहेस] २२॥ है देवा, तूं 
घर्मरूप असून श्रेघठ अशा ब्ाह्मणकुळाचें रक्षण करणें हे ठे कर्तव्यच होय. जर तूं मधुर 
भाषणानें त्याचा आदर करून रक्षण करणार नाहींस, तर त्यामुळें तूंच स्थापन केलेल 
असा कल्याणकारक धघर्ममार्ग तवरित नष्ट होईळ आणि तू श्रेड असून असें करशील तर 
तुझें हे दुसरे लोक प्रमाण मानून त्याचेंच अनुकरण करतील || २१॥ हे इश्वरा, लोकांचें 
कल्याण करावें अशीच ठुझी इच्छा असल्यामुळें रजे इत्यादि आपल्या मूवशक्तींनीं तू 
अधमंप्रवर्तकांचा नाश करीत असतोस. तू सत्त्वगुणाची खाण आहेस; अर्थात्‌ तुझ्या घर्म- 
मार्गाचा नाश होणें ही गोष्ट तुळा तर्वथा अनिष्टच आहे. (यास्तव या धर्ममार्गाचे 
पालन व्हावें म्हणून तूं आम्हांला नमस्कार करतोस हें ठीकच आहे. ) पण असा नमस्कार 
तूं केलास म्हणजे तेवढ्याने तुझें तेज उणें होतें असें माच नाहीं. तो तुझा केवळ विनोद 
आहे. कारण तू तेळोफ्याचा स्वामी असून विश्‍वाचें पोषण करणारा आहेस ॥ २३२ || 
हे देवा, तूच आम्हां सर्वाचा अधिरति असल्यामुळें या द्वारपालांना तू देड केलात किंवा 
त्यांना अधिक वेतन दिळेंस, तरी तें आम्ही निष्कपटयणें सर्व मान्य करू. फार काय, 
पग हव तुझे द्वारपाळ निरपराधी असतांना आम्हीं तांना जो शाप दिला, त्याबद्दल जो 
उचित दंड आहे असेळ तोहि आम्हांला तू कर! ॥ २५ ॥ 


<*-/५/५/”५६/१/५/५/५”५६/”५- 





“२.९. 











सनत्कुमारांचें हें भाषण ऐकून भावान म्हणाठे,--हे दोवे लवकरच देत्ययोनींत 
उत्पन्न होतील आति तेथें विरोधाच्या आवेशामळे ह्यांचे चित्त माझ्या ठिकाणीं सारखे 


* भगुकणीने विष्णूच्या सात्विकपणाची परीक्षा पाहण्यासाठी त्याच्या वक्षः 
स्थलावर लाथ मारिळी अततां विष्णूने न रागावता उटट भगूचा परम आदर केला 
आणि तें हाथेचें चिन्ह प्रसाद म्हणून कायमचे घ,रण कण्याचे ठरविलें, तें चिन्ह म्हणजे 
श्रीवत्सचिन्ह होय. 


२१२ सुलभ श्रीमद्वागवत 


/.”४.”४”९-”५.”१९.' 








लागून राहील. अश्ा रीतीनें त्यांचा भक्तियोग दृढ झाला म्हणजे पुनः हे लवकरच माझ्या- 
जवळ प्रास होतील. त्यांना तुम्हीं जो द्यार दिला, तो वस्तुतः मींच निश्चित केला होता, 
असे तुम्ही समजा ! | २६ ॥ 

एवढें सांगून बह्मदेव म्हणाळा--देव हो, नंतर त्या सनत्कुमारपरभृति तरदषींनीं 
नेत्रांना मोठ्या आनंदा*चें ठिकाण अक्ष तो भगवान्‌ विष्णु आणि त्याचें स्वयंप्रकाशित 
असें तें वैकुंठनामक निवासल्यान याचें पुनः एकदां दरान घेतलें || २७ ॥ नंतर त्यांनीं 
श्रीहरीला प्रदक्षिण करून नमस्कार केळा आणि त्याची अनुमति घेऊन मोठ्या आनंदानें 
विष्गूच्या ऐश्वर्याचे वणन करीत ते परत गेले || २८ ॥ त्रद्षि गेल्यावर मगवान्‌ आपल्या 
सेवकांना म्हणाळे, जयविजयहो, जा, तुम्ही मिळं नका, तुमचें कल्याण असो, त्रद्षींच्या 
शापाचें निरसन करण्याचें माझ्या अंगीं जरी सामर्थ्य आहे; तथापि अह्मतेज मळा मान्य 
असल्यामुळें मी त्याचा विधात करू इच्छित नाहीं. ॥ २९॥ ( विष्णु म्हणाले, ) जय- 
विजयहो, पूर्वी मीं योगनिद्रा घेत असतां लक्ष्मी मःश्य़ा मंदिरांत येत होती, तेः्हां दरवाजांत 
तुम्ही तिळा प्रतिबंध केला होता आणि त्या वेळीं तिनेंहि रागावून असेंच सांगून ठेविलें 
होतें ( व त्याप्रमाणें आज घडून आलें ) ।। ३० ॥ यास्तव तुम्हीं माझी विरोधभक्ति 
करा; म्हणजे तिच्या योगानें जाह्मणांचा अपमान केल्याच्या पापापासून मुक्त होऊन 
थोडक्याच कालानें माझ्याजवळ पुतः परत याला ॥ ३१ ॥ याप्रमाणें आपल्या द्वारपालांना 
आज्ञा करून भगवान्‌ विष्णूने, विमानांच्या अनेक रांगा लागून गेल्यामुळें शोभायमान 
झालेल्या आणि सृष्टीच्या संपर्चीत एबंश्रे्ठ व वैभवाने युक्त अशा आपल्या स्वतःच्या मंदिरांत 
प्रवेश केला |।३२२॥ बक्षदेव म्हणतो,-देवहो, याप्रमाणें ब्राह्मणाच्या दुस्तर अशा शापाच्या 
योगानें त्या देवश्रेड जपविजयांचें तेज आणि अभिमान नष्ट होऊन ते त्या वैकुंठलोकापासून 
भ्रष्ट झाळे || १३॥ हे पुत्रह्टो, ते दोवे द्वारपाळ वैकुण्ठांतून खालीं पडत असतां विमानांत 
बसलेल्या श्रेउ लोकांमध्यें मोठा हाहाःकार उडाला । २४ ॥ असो. तेच श्रीहरीचे दोघे 
मुख्य द्वारपाल सांप्रत कर्यपत्ररषीच्या दितीच्या उदरांत स्थापित झालेल्या तीन्न तेजांत 
प्रविर झाले आहेत ॥ ३५ ॥ त्या दोन जुळ्या असुरांच्या तेजाने आज तुमचें तेज पिकें 
पडलें आहे. या वेळीं श्रीहरीच्या मनांत तसेंच करण्याची इच्छा आहे ॥ ३६ ।। देव हो, 
या कामीं आम्हीं कितीहि विचार केळ, तरी कांहीं निष्पत्ति होणार नाहीं. ह्या वेळीं तो 
चेलोक्याचा स्वामी श्रीहरी च आमचें कल्याण करील. तो सृष्टीची उत्पात्ते, स्थिति व संहार 
यांचें कारण असुन, मोठमोठ्या योगी लोकांना देखील त्याच्या मायेचा अन्त लागत 
नाहीं ॥२७॥ 


सोळावा अध्याय समाप्त 


अध्याय १७वा 





मैत्रेयत्रदरध्रि म्हणाठे---विदुरा, बह्मदेवानें याप्रमाणें सांगितलेले दितीच्या गर्भाच्य । 
"बोर तेजाचें कारण श्रवण केश्य़ातर देवांची मीति नाहींशी झाली आणि ते तेथून स्वर्गास 
परत गेले || १ ॥ पतीनें सांगितल्यावर त्या साध्वी दितीच्या मनांत, आपल्या पुत्रांविषयीं 
मोठी भीति होतीच. शमर वर्षे पूर्ण झाल्यावर तिल्या दोन जुळे पुत्र झाले || २॥ त्या 
पुत्रांच्या जन्माच्या वेळीं स्वर्गात, आकाशांत व प्रथ्वीवर पुष्कळ उत्पात झाले आणि 
त्यांमुळें लोकांना फार मय वाटूं लागलें ३) जिकडेतिकडे भूकंप झाले, पर्वत हाळूं लागले, 
सर्वे दिशा पेटल्यासारख्या दिसूं लागल्या, उल्कापात झाले, विजा कडकडल्या व अरिएटसू- 


चक असे धूमकेतूहि उगवले || ४ ॥ अंगात झोंबणारा सोसाट्याचा वारा वारंवार वाहूं 


लागळा. त्यांचीं वावटळीरूप सेन्ये आणि धुळीची निशाणें जिकडेतिकडे फडकू लागलीं; 
आणि त्यामुळे अनेक प्रचेड वक्ष उपटून पडले || ५ ॥ आकाशांत जिकडेतिकडे मेघांच्या 


रांगा दिक्ष लागल्या. विजांचा कडकडाट सुरू झाला, नक्षत्रे दिसेनाशी झालीं 
आणि सब आकाश अंधकारानें_ भरून जाऊन त्यांत पाऊलमर देखील जागा 
मोकळी दिसत नाहीशी झाली ॥ ६॥ समुद्र एखाद्या दुखणेकर्‍्यासारखा घावरून 
गजू लागला, त्याच्या लाट! उंच उंच उसळू लागल्या व त्याच्या उद्रांतील मगर, सुसरी, 
इत्यादिक प्राणी खवळून गेठे, तळीं, विहिरी व नद्या गढूळ झाल्या व त्यांतील कमळे 
सुकून गेडीं ॥| ७ ॥ चेद्र-सूयीना बरंवार वळी पडून राहु-केतूंची पीडा होऊं लागली. 
आकाशांत अभ्रे नसतांनांच मेतरग्जना होऊं लागल्या व पर्वतांच्या गुहांतून रथाच्या खड- 
स्डाटासारखे ध्वनि उत्पन्न होऊं लागले || ८ ॥ तोंडांतून भयेकर अग्नीच्या ठिणग्या 
सोडणाऱ्या कोल्ह्या गांवांत शिरून अझ्ुम शब्द करूं लागल्या; व त्यांच्याबरोबर कोल्हे 
आणि घुबडेंहि क्करापणें ओरडू लागलीं || ९ | कुत्रे आपल्या माना उंच करून कधीं 
गाण्यासारखे,तर कधीं रडण्यासारखे असे अनेक प्रकारचे हेल काढीत ओरडत जिकडेतिकडे 
किरू लागले | १०॥ हे विदुरा, गर्दमांचे कळपचे कळप उन्मत्त होऊन आपल्या 
जातीला अनुसरून जलदीने कूकंशा शब्द करीत धावू लागले आणि आपल्या कठोर 
खुरांनी प्रथ्वीवर ताडताड प्रहार करीत चोहोंकडे धावू हागे | ११ | पक्षी त्या गर्दभा- 
च्या शब्दांनी घाबरून जाऊन ओरडतओरडत आपल्या घग्स्यांतून उडून जाऊं लागले. 
तसेंच पहि गोळवाड्यांत व अरग्यांतील पश्च देखीळ अगदीं गांगरून जाऊन मलमूत्र 
सोडे लागले || १२ ॥ गाईहि बाबरल्या, आणि त्यामुळें दुधाऐेवजीं त्यांच्या कांसांतून 
रक्त पडूं लागलें. मेघांतून पुवाची वृष्टि होऊं लागली, देवांच्या मूर्तिहि रडूं लागल्या 
अणि वाऱ्याशिवायच झाडें मोडून पडू लागलीं ॥ १३ ॥ मंगल, शनि इत्यादि पापग्रहांना 


२२डं सुलभ श्रीमद्भागवत 

लाम लााा याना 
विशेष उत्तेजन आलें आणि ते सौम्य अशा बुध, गुरु इत्यादि इतर ग्रहांचें व नक्षत्राणांचें 
उलंघन करून जाऊं लागले. तसेच ते पुढें गेले असतांहि पुनः उलट गतीने मार्गे फिरून 
एकमेकांशी युद्ध वरू लागले | १४ ॥. या आणि दुसऱ्या उत्पाताचे खरें कारण एकट्या 
सनत्कुमारांशिवाय इतर कोणालाहि माहीत नव्हतें, त्यामुळें द्दे मोठे उत्यात पाहिल्याबरोबर 
सर्वी लोकांना भीति उत्पन्न होऊन विश्वाचा प्रल्य होण्याची वेळ आली कीं काय, असें 
त्यांस बाटूं लागलें | १५ ॥ ते दोघे आदिंदैत्य उत्पन्न झाल्याबरोबर लगेच त्यांचा पूर्व- 
सिद्ध पराक्रम प्रगट होऊं ठागळा. दोघांचींही शर रें दगडातारखों बळकट होतीं व क्रमा- 
क्रमानें ठी वाढून प्रचंड पर्वतासारखीं दिस. लागलीं ॥ १६ ॥ त्यांच्या मस्तकांवर 
सुवरणीचा मुगुट असून त्या मुगुटांचीं अग्रे आकाशमण्डळाला लागलीं होतीं, दोघेहि चाल- 
तांना पाबलोंपाबलीं आपल्या पायांच्या प्रहारांनीं पृथ्वीला कांपवीत अतत, दोघांच्याहि कमरेला 
उत्तम कमसपद्रे असून ते उभे राहिळे म्हणजे त्यांच्या कटिप्रदेशानें सूर्यहि झांकून जात असे 
॥ १७ ॥| मग कश्यपमुनींनीं त्या जुळ्या मुळांची नांवें ठेविली आणि त्याप्रमाणें जो त्याच्या 
देहायासून प्रथेम उत्पन्न झाला तो हिरण्यकशिपु व प्रसूतिकाळीं दिति ज्याला प्रथम प्रसवली 
तो हिरण्याक्ष असें लोक समजू लागले | १८॥ हिरण्यकरिपूने ब्रह्मदेवापासून आपल्याला 
कोठूनहि मृत्यु नसावा असा वर मिळविला आणि त्याच्या बळावर उन्मत्त होऊन आपल्या 
बाहुबळानें लोकपालांतहित साऱ्या तेलोक्याळा आपल्या स्वाधीन, करून घेतें || १९ ॥ 
हिरण्यकशिपूची आयला कनिष्ठ बंधु जो हिरण्याक्ष त्यावर फार प्रीति असे व हिरण्याक्षहि 
त्याचें प्रेम संपादन करण्यांत दक्ष असे. हिरण्याक्षाला युद्धाची आवड असल्यामुळे तो 
एकदां आपल्या हातांत गदा घेऊन युद्धप्रसज्ठ उप-स्थत करण्याकरितां स्वर्गळोकीं गेला 
॥ २० | त्याच्या पराक्रमापुढें टिकाव धरणें फार कठीण होतें. त्याच्या पायांतील सुवर्णाचे 
नूपुर खुळखुळ वाजत होतें ब गळ्यांत वेजयन्त माळ घाळून त्यानें खांद्यावर मोठी गदा टाकिली 
होती. शौय, शारीरळ आणि त्यांत देवांचा वर ह्या तीन कारणांनी तो अतिशय गर्विष्ठ 
झाला होता. अशा रीतीनें निष्पतिबंध व निर्भय होऊन तो स्वर्गलोकांत फिरू लागला असतां 
गरुडाला पाहून जशी सर्पांची त्रेधा उडते व ते कोठे तरी जाऊन लपून बसतात, त्याप्रमाणें 
त्या हिरण्याक्षाला पाहूनहि देव भयभीत झाळे आणि लपून बसले | २१ २२ || 
तेव्हां इंद्रासह ते सर्वे देव आपल्या तेजामुळें लपून बसले,आहेत असें पाहून ब त्यांच्यामध्ये 








१ यदाबिशेद्द्रिधाभूर्त बीज पुष्पं परीक्षरत्‌ । द्वो तदा मवतो गर्मी सतिवेंशविपूर्य- 
यात्‌ । जेव्हां गर्भोत्यत्तीच्या वेळीं पुष्पाकार गमारययामध्ये रेताचे दोन भाग होऊन रेत 
मार्गपुढें प्रविष्ट होतें तेव्हा जुळीं अपत्ये होतात. पित्याकडून प्रथम ज्या गर्भाची स्थापना 
झालेली असते तो गर्भ गर्भाशयांत मार्गे असतो व पाटीमागून स्थापठेळा पुढें अशतो, 
म्हणून प्रसूतिकाळीं दुसरा गस प्रथम बादेर येतो व प्रथम स्थापिलेल, मागाहून येतो. म्हणजे 
गर्मोत्यत्तीच्या उलट प्रसूतिक्रम असतो. म्हणूनच ज्येष्ठत्व व कनिश्टत्व प्रसूतिकमाने न 
घरतां तिच्या उलट म्हणजे गर्मस्थापनेच्या क्रमानें मानितात. 


शै 


स्कंध ३---अध्याय १७ २३५ 








“शशश ५-५५८-८०-८०८५८-५८--८५८८८८-८४८-८/८-८-०.८.००>०२< 





मत्तपणा दिसून येत नाहीं असें जाणून, त्या दैत्याने मोठ्याने गरजना केली ॥२३॥ मग तो 
महापराक्रमी हिरण्याक्ष स्वगोतून निघून खोल व भयंकर गना करणाऱ्या अश्या समुद्राजवळ 
आला आणि क्रोडा करावी अशा उद्देशाने एखाद्या मदोन्मत्त हत्तीप्रमाणें त्यानें त्या अपार 
समुद्रांत उडी घेतटी॥ २४||तो समुद्रांत रिरळा असतां वरुणाचे सेनिक जे जलचर प्राणी त्यांचे 
समुदाय हतबुद्ध होठन धावरून गेळे आणि हिरण्याक्षानें जरी कोणालाहि मारलें नाहीं, तरी 
केवळ त्याच्या तेजानेंच पराभूत झाल्यातारखे होऊन ते दूर पळून गेले!||२५॥ दे विदुरा, तो 
महापराक्रमी हिरण्याक्ष अनेक वर्षे ससुद्रांत संचार करीत असतां बायूनें उसळणाऱ्या मोठ- 
मोठ्या लाटांना आपल्या लोखडी गदेनें वारंवार तडाखे देत देत वरुणाच्या विभावरीनामक 
राजधानीत येऊन पोंचलटा ॥ २६ ।। तेथें देत्यलोकांचा अधिःति आणि पर्व जल्चर 
प्राण्यांचा नायक असा जोवरुण, त्याच्याजवळ तो गेटला आणि त्याचा उपहात करण्याकरिता 
नीचासारखा त्याला नमस्कार करून हंसत हंसत म्हणाला, --' अहो राजाधिराज, मला 
युद्धदान याळ काय ! || २७] अहो महाराज, आपण लोकांचे प्रतिपालक असे राजाधिराज 
आहां व तुमची कीर्ति संत्र मोठी पसरलेळी आहे. जे कोणी मदोन्मत्त लोक स्वतःला 
पराक्रमी मानितात, त्यांच्या पराकमाची फजिती करणारे ठुम्हीच आहां, कारण, पूर्वी आपण 
जगांतीळ सर्वे देत्यांना त दानवांना जिंकून राजसूय यज्ञ केळा होता 1२८ दुष्ट हिरण्याक्ष 
गर्वांनं उच्छंचळ झाला ब त्यानें अशा रीतीनं मगवान्‌ वरुणाचा फ'र उपहास केला असतां 
वरुणाल[ क्रोध आला; परंतु विचार करून त्याने तो राग शांत केला आणि हिण्याक्षाला तो 
म्हणालां,--*' अहो देत्यमहाराज, आम्हीं आतां युद्धादि प्रकार सोडून देऊन शांतीचा 
स्वीकार केलेला आहे || २९ । हे देत्सश्रेडा, तू यद्धकलेंत निष्णात आहेस, तुझ्यावरोबर 
युद्ध करून तुझें समाधान करणाह प्रागी पुराणपुरुषावांचून दुसरा कोणी मला दिसत नाहीं; 
यास्तव तूं त्या पुराणपुरुषाकडेच जा !| तुझ्यासारखे गुशी पुरुष त्याची प्रशांता करीत असता 
॥२०॥ सःघूवर अनुग्रह करावा आणि तुझ्यासारख्या दुष्टांचा निग्रह करावा, या उद्देशानें 
तो पुराणपुरुष अनेक अत्तार धारण करत असतो. त्या बौरादीं तुझी जर गांठ पंडेळ, तर 
तुझा गर्व सवस्वीं नाहींसा होडळ आणि मा तूं बीसंना बोग्य अशा रणांगणांतील ५य्येवस्च 
खुशाल झोंप घेशीळ आणि तुइ्याभोंबतीं कुत्र्यांचा गराडा पेडेळ ॥३२१॥ 


सतरावा अध्याय समात 


अध्याय १८वा 


भेत्रेयक्तद्ष्रि म्हणाले, --विदुरा, याप्रमाणें वरुणाचें तें भाषण ऐकून हिरण्याक्षाला 
फार आनंद झाला. उन्मत्तपणामुळें त्याची त्यानें मुळींच क्षिति केळी नाहीं. आणि नारद- 
त्नदुपींपासून तो मगव!न्‌ आदिवराह कोठें आहे हें समजूत घेऊन मोठ्या त्वरेने तो रसातळांत 
शिरला ॥ १ ॥ तेर्थे अजिंक्य असा वराहरूपी भगवान्‌ आपल्या दाढेच्या टोंकावर पथ्वी 
घारण करून तिळा बर घेऊन येत आहे, असें त्याच्या दृष्टीस पडलें. त्यानें आपल्या 
आरक्तवण नेत्रांच्या कान्तीनें हिण्याक्षाचें तेज फिके पाडलें होतें. त्याला पाहून, अहो, 
ःहा तर अण्ण्यांत राहणारा पद्चु आहे ! असें म्हणून हिरण्याक्षानें त्याचा उपहास केला 
॥२ ॥ हिरण्पाक्ष आदिवराहाला आणखी म्हणाला,-हे मूर्खा, इकडे ये आणि ह्या एथ्वीला 
सोडून दे. विश्वकर्म्याने आम्हां पाताळवासी लोकांना ही एरथ्वी दिलेली आहे. अधम 
देवा, तूं हें बराहाचें शरीर कपटानें घारण केलें आहेस. मी पाहत असतां हिला घेऊन 
जाशील, तर तुझे कल्याण होणार नाहीं ॥ ३ ॥ अरे, आमचे शत्रु जे देव त्यांनीं 
ठुलळा आमच्या नाशाकरितां पोसले आहे काय ! तूं दृष्टीआड राहूनच देत्यांना 
जिंकीत असतोस आणि त्यांचा बध करतोस, मूर्खा ! योगमायेच्या आधारावरच काय तो 
तुझा पराक्रम. वास्तविक तुझा पराक्रम क्षुद्र आहे. हा पाहा तुला मारून माझ्या बांधवांचा 
शोक मी आतां नाहींवा करतों || ४ | आमच्या हातांतून सुटलेल्या ह्या गदेनें तुझ्या 
मस्तकाचे तुकडे होऊन तूं मरण पावलास म्हणजे तुझी आराधना करीत असलेले तुझे जे 
भक्त, त्रद्रषि ब देव त्या सर्वांचा आघार तुटून ते सर्व नष्ट होतील $ ॥ ५ ॥ शत्रूची 
तीं शल्य़ासारखीं माषणें परमेश्वराच्या हृदयास झोंबलीं; परंतु त्यानें आपल्या दाढेच्या 


% ३ पासून ५ पयेतच्या छोकांत हिरण्याक्ष नें वराहरूपी भगवंताला उद्देशून जें 
भाषण केलें, त्याचा सरळ लौकिक अर्थ वर आला आहे; पण हिरण्याक्ष हा मूळ भग- 
वंताचा भक्त असल्यामुळें त्यानें अंतर्यामी त्याची स्तुतीच केली असली पाहिजे, असें तम- 
जून या पांच छोकांत दवथर्था शब्दांची योजना केली आहे. त्यांपैकी स्तुतिपर अर्थे असाः- 


“: हिरण्याक्ष त्याला म्हणाला,--हे वराहस्वरूपा, या प्रथ्बीचा तूं उद्धार कर, 
क!रण ही कांहीं रसातळांत र!हणाऱ्यांना बह्मदेवानें दिळेळी नाहीं. मीं पाहत असतां ही 
घेऊन तुला सुःवरूपपणें वर जातां येणार नाहीं काय ! अवश्य येईल. कारण हे परमेश्वरा, 
'दैव देखील तुझ्य़ा मानानें खालच्या पदवीचे आहेत आणि तूं तर या पृथ्वीच्या उद्धारा- 
साठींच वराहरूप धारण केलें आहेस || ३ ॥ आमचे पावत्र बंधु जे देव, क्वप्रि इत्यादि 
त्यांनीं संतारविमुक्तीवाठीं तुला संतुष केलें आहे. असुरांचा वध तू मायेच्या योगानें 
करितोत, कारण तूं अप्रत्यक्षपणे बिजय रस॑यादन करतोस, तूं योगमायेच्या बलाने युक्त 


स्कंध २--अध्याय १८ २३७. 
र 0 य 
अग्रावर असलेली परथ्वी भ्यालेली आहे असें पाहून, ते तीक्ष्ण वाकपरहार त्यानें सहन केले 
आणि मगराने पीडिलेळा हत्ती जसा हत्तिणीसह पाण्यांतून बाहेर पडतो, त्याप्रमाणे तो. 
वराहरूपधारी बिष्णु पृथ्वीला घेऊन पाण्यातून वर आला || ६ ॥ हत्ती पाण्यांवून बाहेर 
पडूं लागल[ म्हणजे मगर जसा त्याच्या मार्गे लागतो, त्याप्रमाणें पाप्यांतून बाददेर पडतेवेळीं 
हिरण्याक्ष भगवान्‌ आदिवराहाच्या मार्गे लागला होता. त्या देत्याचे केंस सुवर्णासारखे 
असून दाढ! भयंकर होत्या, व शब्द मेथगर्जनेतारवा होता; तशा त्या आपल्या शब्दाने 
हिरण्याक्ष ईश्वरास म्हणाला, ज्यांनीं लज्जा सोडून दिली अशा दुद्टांना निन्देची क्षिति असते 
काय ! ' ५ || ७ || त्या आदिवराहानें पूर्वीप्रम,गें उदकावरीळ योग्य स्थळीं पृथ्वीला बसवून 
तिथ्यामध्यें भगवन्तानें आपली शक्ति स्थापन केली. त्या वेळीं हिरण्याक्षातमक्ष अक्मदेवानें: 
आदिवराहाची स्तुति केली आणि देवांनीं त्यावर पुष्यवृष्टि केली ॥ ८॥ शरिरिवर 
सुवणोचे अलंकार, हातांत प्रचण्ड गद। आणि अंगांत सोन्याचे अद्‌भुत चिलखत घातलें 
होतें, असा तो देत्य भगवंताच्या पाठीस लागून त्याला ताडन करीत असतां भगवन्ताला 
मोठा क्रोध आळा आणि त्याचा उपहास करीत त्याला त्यांनीं उत्तर दिलें॥९॥ 


भगवान्‌ म्हणाळे---अरे, आम्हीं रानांत फिरणारे प्रच आहों, यांत हेका 
नाहीं; पण सध्यां मी तुझ्यासारख्या कुत्र्यांना शोधीत आहें. अरे दुदँंबी देव्या, तूं या 
वेळीं मृत्यूच्या पाशांनीं अगदीं जखडलेला असल्यामुळे तुझ्य़ा या वल्याना वीरपुरुष मुळींच 
मनावर घेणार नाहीं ॥ १० | हे पाहा, आम्हीं रसातळवासी लोकांची ठेव पळवून नेत 
आहों. आम्हीं निलेज्ज तर आहोंच, आणि तूं आपल्या गदेनें आम्हांला पळवून लाविलें 


असल्यामुळे, इतरांचा पगकम तुझ्यापुढे कुद आहे. त्‌ असानी ठोऊाचेहे जाळ्या 
चालबितोस. हे भगवन्‌ , तुझी स्थायना मी आपल्या अंतःकरणांत योग्याप्रमाणें करून, 
मॉ. आपल्या बांधरवांचेडि दुःख नष्ट करीन || ४ || माझ्या हातून निसढून गदा तुझ्या 
मस्तकाळा लागळीच, तरी तें विदीर्ण होणार नाहीं, तूं स्वस्थच राहशील आणि तुला 
पूजा अर्पण करणारे जे देव आणि तरद्षि आहेत, त्या सबीचा आधार तुटणार नां || ५ 


कॅ: ६ आणि ७ या 'होकांतहि शछेषा्थ आहे. तो असा:-- त्या प्रसंगी शात्रुरूप 
घारण केलेल्या हिरण्याक्षाच्या खोड अशा माषणांचा अर्थ बह्षदेवादिकांना न कळल्यामुळे 
वराहरूगी भगवंताला खेद झाला, आणि तरी देखील मयानें व्याकुळ झाली आहे असें 
पाहून, तो त्या खेदाचा विचार करीत करीत, ज्याप्रमाणें नकानें पीडिलेला हत्ती हत्तिणीतह 
पाण्याच्या बाहेर येतो, त्याप्रमाणें आपल्या दाढेवरील पथ्वीसह उदकाबादेर जाऊं लागतांच 
त्या सुउणेसारखे केश अउलेल्या हिरप्याक्षानें, नक हत्तीची पाठ घरतो, त्याप्रमाणें भगवंताची 
पाठ धरिली आणि भयंकर दाढा व मेघगर्जनेप्रमाणें शब्द असलेला तो दैत्य भगवंताला 
म्हणाला, ---' लोकनिंदेला मिणाऱ्या ताधुश्रेडलाहि प्रसंगी पळून गेल्यासारखे दाखविणे: 
निंदा होत नाहीं. _ ॥७॥ 


ऱ्रेट सुलभ श्रीमद्वागवत 
120 य साय यमक धयकोडी 
आहेस. तुझ्याशी युद्ध करण्याचें आमच्या अंगीं सामर्थ्य नाहीं, तथापि कसेंहि करून 
तुझ्यापुढे युद्धाला उर्भे राहाणें आम्हांला मागच आहे; कारण तुझ्यासारख्या बलवानाशीं 
वैर केल्यावर आतां आम्हीं जाणार तरी कोठें १ ।| ११ || तू. पादचारी योद्ध यांमध्यें 
अग्रगण्य आहेत, अशी पुजली जिकडेतिकडे प्रतिद्धि आहे. तुला कोणाची धास्ती नाहीं, 
यास्तव आतां आमचा नाश करण्यास तू छबकर सिद्ध हो आणि आपल्या बान्घबांचे 
झोकाश्रु पुसून टाक. कारण, जो आपली प्रतिज्ञा पूर्ण करोत नाहीं, त्याला लोक असभ्य 
समजतात | १२॥ 

मेत्रेयसुनि बिदुराळा सांगतात,-हे विदुरा, एखाद्या मोठ्या सर्पाला डवचून 
खेळवूं लागलें म्हणजें तो जसा फार संठापतो, त्याप्रमाणें भगवंताने हिरण्याक्षाचा असा 
विकार करून त्याचा फार उपहास केला. त्यामुळें त्या दैत्याला दुःसह क्रोच उत्पन्न झाला 
1 १३ ॥ मग हिरण्याक्ष इतका रागवळा कीं. त्यांचे श्वासोच्छ्वास जोरानें चाळे लागले 
आणि इस्दिये क्रोघ'नें थरथर कांवू लागलीं. तो त्या वराहाच्या अंगावर धांवून गेल! आणि 
त्यानें आपटी गदा त्याच्या अंगावर फेंकडी | १४ | बिदुरा, तेःहां योगी जला मृत्यूला 
टाळतो, त्याप्रम'णें शूनें वक्षःस्थलाचा नेम धरून सोडलेला त्या गदेचा वेग भगवंताने 
जरासे ब्ांडडें होऊन साफ चुकविला ।॥| १५ ॥ नंतर हिरण्याक्षानें आयली गदा पुनः 
उचळून घेतली आणि तो गरगर फिरवीत ती क्रोधाने ओंठ चावू लागला. इतक्यांत 
भगवंताने संतापून त्याच्या अंगावर उडी घेतली ॥| १६ ॥ विदुरा, भगवंतांनी आपल्या 
गदेनें शबरूच्या उजव्या मुंबईवर प्रहार केला खरा; परंतु तितक्‍यांत हिरण्याक्षानें आपल्या गदेने 
भगवंताच्या गदेवर तडाखा दिला. कारण तोहि गदायुद्धांत निष्णातच होता ॥ १७ ॥ 
अशा रौतीनें हिरण्याक्ष व भगाव.न्‌ अःदिवराह हे दोघवे'इ अगदी हातघाहवर आले आणि 
आपआपल्या प्रचण्ड गदांच्या योगाने एकमेक्रांत जिंकण्याच्या इच्छेने दोघांनींहि परस्परांवर 
प्रहार चालविठे ॥ १८ ॥। ज्याप्रमाणें दोवे मदोन्मत्त बैल एखाद्या गाईसाठी परस्परांस 
जिंकण्याच्या इच्छेने स्पर्धेने लढतात, त्याप्रमाणें वराह व हिरण्याक्ष हे दोघे लढू लागले. 
परथ्वीच्या स्वामि'वासाटीं त्यांची स्पर्धा लागली व कठोर गदांच्या प्रहारांनीं दोघां- 
ऱचौंहि शरीरे ठेंचून गेली. जखमांतून वाहणाऱ्या रक्ताच्या द्पामुळे दोघांचेहि क्रोध 
अधिक अधिक वाढत गेले होते; व अशा स्थितींत अनेक प्रकारचे गदेचे हात 
करीत च ळू असलेलें त्यांचें युद्ध आश्चर्य करण्यासारखे भासू लागलें ।। १९ ॥ 
बिदुरा, मायेने बराहरूप धारण केलेला तो महासम्थ यज्तरूपी हर आणि तो हिरण्याक्ष 
दैत्य यांचें परश्वीच्या स्त्रामित्वाविषयीं वैर उत्पन होऊन जें हे युद्ध चाळू झालें, तें पाहण्या- 
साठी ब्रह्मदेव करपिमडळीसह तेथें आला ॥ २० ॥ तेव्हां हजारों क्हणींना समागमे घेऊन 
आलेल्या त्या भगवान्‌ अक्षदेवाळा असें दिसुन आलें कीं, त्या देत्याचें शौर्य मोठें असून 
त्याळा भीति कशी ती मुळींच वाटत नाहीं; तसेंच भगवन्तानें योजिलेल्या प्रत्येक युक्तीचा 
तो प्रतिहार करीत असून त्याच्या पराक्रमाचा नाश करणें फार कठीण आहि. हैं पाहून 
बक्षदेव त्या आदिवराहरूयी नारायणाला सांगू लागला || २१ ॥ 


स्कंध ३--अध्याय (८ २२९ 





ब्रह्मदेव म्हणाला -- हे ईश्वरा, आम्ही तुझ्या पायांजबळ शरण आलों आहो. हा 
दैत्य, देव, ब्राझषण, गाई व निरपराधी प्राणी यांचा छळ करेतो आणि त्यांना भय दाखवून 
त्याचे प्राण व संपत्ति हरण करितो. ह्यानें माझ्यापासून वर मिळविला असून मलाच तो 
काट्यासारखी पीडा करीत आहे. ह्याच्या जोडीचा योद्धा कोगी नसल्यामुळें, तसा प्रतिस्पर्धी 
आपणास भेटतो कःय हें पाहात तो त्रेटोक्यांत फिरत असतो || २२ ॥ २३ ॥ हे देवा, 
हा कपटी, गविष्ट, निर्भाड आणि अव्यंत दुष्ट आहे. परिणामी काय होईल हें न ओळखून 
चवताळलेल्या भुजंगाशीं लहान मूल खेळन असतें, त्याप्रमाणें या दुष्टाशीं तुम्हीं खेळत 
आहां, असें दिसतें. तरी तसें करू नका || २४ ॥ हे इश्ररा, जोपर्यत याची अनुकूल वेळ 
जी संध्याकाळ ती प्राप्त होऊन याचें बळ वाढलें नाहीं, तोंगयेतच तुम्हीं आपल्या देवमायेचा 
स्वीकार करून त्या पापी देत्याचा वघ करा ! ॥ २५ । है प्रभो, आपण सर्वीचे अन्तर्यामीं 
राहत आहां, ही लोकांचा घात करणारी अशी भयंकर वेळ अगदीं जवळ येत आहे. तरी 
आपण आतां देआंना जय मिळवून द्या | २६ | या वेळीं अभिजित्‌ नांवाचा दोन घटि- 
कांचा शुभयोग आहे; परंतु तो लवकर जाईल म्हणून ह्या सुमुहूतांवर या भयंकर देत्याचा 
वध करा आणि आपल्या भक्तांचे रक्षण कर || २७ ॥ देवा, ह्याचा मृत्यु आपल्या 
'हातून होणार हें आपणच ठरविलें आहे, या वेळीं सुदैवाने हा आपल्याजवळ प्राप्त झाला 
आहे; तरी आपण याला युद्धांत पराजित करून याचा वध करा आणि चेलोक्‍्याचें 
जल्याण करा | || २८ | 


अठरावा अध्याय समाप्त 


अध्याय १९ वा 





मेत्रेयत्रद्षरि म्हणाले--विदुरा, निष्कपट व अमृततुल्य असें तें ब्रह्मदेवाचे माषणः 
ऐकून भगवंतास हंसू * आलें आणि त्यानें आपल्या प्रेमयुक्त नेत्रकटाक्षानें ब्ह्मदेवाकडे. 
अवलोकन करून त्याची ती सूचना मान्य केली | १ || पण तो आपला शत्रु आपल्यापुढे 
निर्भयपणें संचार करीत आहे असें पाहून त्या भगवान्‌ वराहानें उडी मारठी आणि त्या 
देत्याच्या हनुवटीवर आपल्या गदेनें प्रहार केला |। २ | तेव्हां हिरण्याक्षानेंहि आपल्या. 
गदेचा भगवन्ताच्या गदेवर उलट प्रहार केला अततां भगवन्ता'ची गदा त्याच्या हातांतून 
निसटून गिरक्या खात खात खालीं पडली व शोभू लागली; पण ही गोष्ट मोठी आश्रय 
मानण्याजोगीच झाली, ( असें बरह्मदेवादिकांना वाटलें ) |) ३ ॥। त्या वेळीं हिरण्याक्षाला 
चांगळीच संधि सांपडली होती; परंतु त्यानें भगवंताच्या 'हातांत आयुष नसल्यामुळें 
त्याच्यावर प्रहार केला नाहीं. युद्धांतहि धमाचा मान राखून त्यायोगें तो भगवन्ताला त्वेष 
' उत्पन्न करिता झाला ॥ ४ ॥ भगवन्ताच्या हातांतून गद निसटून खालीं पडली, तेव्हां 
: प्रेक्षकमंडळींत मोठा हाहाःकार उसळला; पण हिरण्याक्षानें युद्धाचा घम पाळून प्रहार न 
. केल्याबद्दल मगवंतानें त्याची प्रशंसा केळी आणि आपल्या मुदशीनचक्राचें स्मरण केलें. 
॥५॥ त्याबरोबर तें चक्र शत्रु वधासाठीं सिद्ध होऊन भगवंताच्या हातांत आलें. तें पाहून 
स्वतःच्याच सेवकगणांतील प्रमुत्य सेबक असलेल्या, पण आतां दितिपुत्राच्या रूपाने अघम 
अशा स्थितींत अवतरलेल्या त्या हिरण्यक्षानें मगवंताशीं युद्ध करण्यासाठीं विशेष लगट 
केली. तेव्हां भगवंताचे सामरथ्ये न जाणणाऱ्या देआांना भीति वाढून ते निरनिगळ्या प्रकारें 
कल्पना करूं लागले आणि ' हे भगवंता ! तुझे कल्याण असो, तूं याचा बघ कर, असे 
आश्ीबाद त्या मगबंताला देऊं लागले || ६ ॥ तेव्हां कमळासारखे नेत्र असलेला तो 
भगवान्‌ आपलें सुदर्शन चक्र हातांत घेऊन युद्धासाठी आपल्यापुढे उभा आहे, असें पाहून 
हिरण्याक्षाचें सर्वा क्रोघानें कांपूं टागलें. त्याचा श्वास जोरानें चालूं लागला आणि. 
क्रोधाने तो आपले ओंठ चावू लागला | ७ ॥ आणि तो भयंकर दाढांचा हिरण्याक्ष,. 
डोळे बटारून पाहूं लागळा असतां भगवंताला जाळूनच टाकतो कीं काय, असें भासू 
लागलें, त्यानें उडी मारून “हा पाहा मेलात ! ' असें म्हणून आपल्या गदेनें प्रहार 
केला ॥ ८ ॥ विदुरा, ती गदा वायुवेगाप्रयाणें भगवंताच्या अंगावर आली; परंतु 
मगवंतानें शत्रूच्या देखतच त्या गदेळा डाव्या पायानें सहज 'प्रहार करून ती 


१ मीं कालस्वरूपीच प्रत्यक्ष असतां बह्मदेव मठा झुभाशुम मुहूत सांगतो, असें 
वा ढून भगवन्ताला हंसू आलें ( श्रीधर ). 


स्कंध ३--अध्याय १९ २४१ 
खालीं पाडली || ९ | व यज्वराहावतारी परमेश्वर त्यास म्हणाला, हे हिरिण्याक्षा, जर तुझ्या 

मनांतून मला जिंकण्याची इच्छा असेल, तर तूं ही आपली गदा पुन्हा घे आणि उद्योगाला 
लाग | असें भगवान्‌ बोलतात तोंच हिरण्याक्षानें मोठ्याने गजना केली आणि ती गदा 
भगवंताच्या अंगावर पेंकली || १० || भगवंताने ती गदा आपल्याकडे येत आहे असें 
पाहून ब तितक्‍याच तयारीनं उर्भे राहून ती जवळ येतांच, ज्याप्रमाणें गरुड नागींगीला 
सहज घरतो, त्याप्रमाणें त्यांनी तिळा सहज घरले || ११ ॥ तेव्हां त्या महादेत्याचें सर्ब 
पौरुष नष्ट झालें, त्याला आपल्या सामर्थ्याचा जो अभिमान होता तोहि पार नाहींसा झाला 
आणि तो निस्तेज झाला, मगवान्‌ त्याची गदा त्याला परत देऊं लागले; परंतु त्यानें ती 
गदा परत घेतली नाहीं || १२ |) ज्याप्रमाणें एवाद्यानें विद्रान्‌ ब्राह्मणाअर जारणमारणादि 
प्रयोग करावा, त्याप्रमाणें हिरण्याक्षानें वराहरूप घारण केलेल्या भगवंतावर टाकण्याकरितां 
प्रखर अ्नीप्रमाणें प्रज्वलित असा त्रिूळ हातांत घेतला ( आणि फेकला ) ॥ १३॥ 
त्या महाझूर देत्यानें जोराने फेकलेला तो अति तेजस्वी त्रिशूळ, आकांत चकांकूं लागला 
असतां पूर्वी ज्याप्रमाणें गरुडानें टाकून दिलेळें पील इद्रानें तोडून टाकलें, त्याप्रमाणें 
वेष्णूनेंहि आपल्या तीक्ष्ण धारेच्या चक्तानें त्या चिूळाचे तुकडे केले | १४ ॥ शत्ननें 
आपल्या चिछूळाचे अनेक तुकडे केळे असें पाडून हिरण्याक्ष फारच रागावला, तो गर्जना 
करीत भगवंताजवळ आला आणि लक्ष्मीच्या चिन्हाने युक्त अशा त्याच्या विशाळ 
वक्षःस्थळावर आपल्या हद मुष्टीनें प्रहार करून स्वतः अदृब्य झाल! || १५ ॥ विदुरा, : 
ज्याप्रमाणे हत्तीला पुष्यमाळेनें ताडिलें असतां, त्यायोगे त्याच्यावर कांहींच परिणाम होत ' 
नाही, त्याप्रमाणें देत्यानें हृ सुष्टिप्रहार केळा असतांहि, भगवान्‌ किंचित्सुद्धां जाग्यावरून 
[लले नाहींत || १६ ॥ नंतर त्या हिरण्याक्षानें योगमायेचा चालक अशा श्रीहरीवर 
अनेक प्रकारचे मायेचे प्रयोग सुरू केले, तो प्रकार पाहून लोक त्रस्त झाले व जगाचा 
प्रल्यकाळ जबळ आला कीं काय असें त्यांस वाटलें || १७॥| त्या वेळीं भयेकर तोट्याचे 
वारे बाहूं लागले व घूळ उडून जिकडेतिकडे अंघार पडला. गोफठींनीं मारल्याप्रमाणेंच 
जणु काय़ दशदिशांतून दगड पडूं लागले || १८ |] आकाशांत विजा चमकू लागल्या 
आणि मेबांचाहि गडगडाट सुरू झाला. ढगांतून पूं, कें, रक्त, विष्ठा, मूत्र व हाडें यांची 
बरचेबर वृष्टि सुरू झाली. मेत्रपंक्तीनें आकाश आच्छादून गेल्यामुळें नक्षत्रसमुदाय दिसेनासा 
झाला ॥ १९॥ विदुरा, त्या वेळीं जणूं काय पर्वत अनेक शस्त्रांचा वर्षावच करीत आहेत 
को काय असा भास होऊं लागला आणि त्यांतच हातांत त्रिशूळ धारण करून 
केंस मोकळे सोडलेल्या दिगंबर राक्षसिंणी जिकडेतिकडे दिस लागल्या | २० | 
हातांत शस्त्र घेऊन युद्धास उद्युक्त झालेले अनेक यक्ष, राक्षत, पादचारी, रथ, घोडे व 
हत्ती यांनीं अतिशय मयेकर व इरूपणाचे शब्द उच्चारिले || २१ ॥ तेव्हां तीन वेद हेच 
ज्याचे पाय आहेत अशा श्रीविष्गूने आपलें सुद्नचक्र घेतलें आणि त्यायोगे प्रगट 

सु. सा. भाग १...१६ 








२४२ सुलभ श्रीमद्धागवत 
झालेल्या आसुरी मायेचा समूळ उच्छेद केला | २२॥ त्या वेळीं दितीला आपल्या 
पतीच्या वचनाचे स्मरण होऊन एकाएरबीं हृदयांत कंप भरला आणि स्तनांतून एकसारख्या 
रक्तस्षाव होऊं लागला || २२ ॥ आर्‍ल्या सर्व माया नष्ट झाल्या असें पाहून हिरण्याक्ष 
पुनः भगवंताकडे आळा आणि भगवंताला वेगानें आवळून धरूं लागला, तोंच भगवान्‌ 
त्याला बाहेर असलेले दिसू लागले || २४ ॥ ज्याम्माणें इन्द्रानें वृत्रासुराठा मारिले, 
त्याप्रमाणें भगवतानें-आपल्या हातानें वज्रासारख्या कठोर मुष्टींनीं प्रहार करणाऱ्या-त्या 

















: हिरण्याक्षाच्या एक कानशिलांत मारली ॥ २५ ॥। सर्व जगाला जिंकणाऱ्या अशा भग- 
', बन्तानें त्या हिरण्याक्षावर सहज आनेटाने जरी प्रहार केला; तरी त्यामुळें हिरण्याक्षाचचें 
' शरीर गरगर फिरू लागलें, डोळे बाहेर आले आणि हात, पाय व केंत तुटून जाऊन 


ज्याप्रमाणें बाऱ्यानें प्रचंड वृक्ष मोडून पडावा, त्याप्रमाणे तों खालीं पडला ! || २६॥ 
हिरण्याक्षाचा पराकम आजपर्यंत कोठेंहि कुंठित झाला नव्हता. त्याच्या दाढा मयेकर होत्या, 
मरणापूर्वी त्या बीरानें आयले ओंठ चावले होते, ते अद्यापि तसेच दिसत होते. अशा 
स्थितींत प्रथ्वीवर मरून पडलेल्या त्या हिरिण्याक्षाळा पाहून बह्मदेवादि सर्व देव त्याची 
प्रशासा करूं लागले, ते आश्चर्याने म्हणू लागले कीं असें मरण कोणाला बरें प्राप्त होईेळ ! 
॥ २७ ॥ योगीजन आप्म्यांबर, आरोपिलेतधा अशा मिथ्यारूपी लिड्ठरारिरापासून सुटावे, 
या इच्छेने समाधियोगाचा आश्रय करून ज्याचें ध्यान करितात, त्या इइवराच्या मुखाकडे 
पाहत पाहत ह्या दुष्ट दैत्याने, परमेश्वराचा चरणपहार होतांच आपल्या शरीराचा त्याग 
केला ॥२८॥ विदुरा, हिरण्याक्ष ब हिरण्यकशिपु देदोवे विष्णूचेच द्वारपाळ होते; परंतु शाय 
झाल्यामुळें देत्ययोनींत ते जन्माला आले. असे कांहीं जन्म घेतल्यावर पुनः ते आपल्या 
स्थानाला जातील || २९ ॥ 

देव म्हणाले, * हे परमेदवरा, सर्व यज्ञांचा बिस्तार तुझे ठिकाणीं आहे. तूं सृष्टीचें 
पालन करण्यासाठीं शुद्ध तत्त्गुगात्मक शरीर धारण करितोत. तुला पुनःपुन्हा नमस्कार 
असो. तू ह्या बैलोक्याला पीडा देणाऱ्या हिरण्याक्षाळा ठार केलेंत, ही आनंदाची गोष्ट 
झाली आणि आम्हीहि तुझ्य़ा चरणांची भक्ति केल्यामुळें सुखी झालो. ॥ ३० ॥ 

मैत्रेयक्तदरण्रि म्हणाले, ' बिदुरा, हिरण्याक्षाची शक्ति अपरिमित होती. तरीहि 
त्याचा विष्णूने बराहावतार घेऊन याप्रमाणें बघ केला. तेव्हां अह्मदेवप्रमु् सर्व देबांनीं 
त्याची स्तुति केली आणि तो आनंद्मय्र अशा आपल्या बैकुंठलोकाला गेला ॥ २१ ॥ 
विदुरा, तूं माझा चांगला मित्र आहेस. हा हिरिण्याक्ष महापराकममी होता; म्हणूनच परमे- 
इबरानें वगह अवतार घेऊन याच्याशी घोर संग्राम केला आणि एखाद्या खेळण्याप्रमाणे 
त्याला सहज मारून टाकिले. ही सर्व ईश्‍वराची लीला मटा माझ्या गुरूंनी? ज्याप्रमाणें 
सांगितठी त्याप्रमाणें मीं तुला सांगितठी आहे? ॥ २२॥ * 

सूत म्हणाळे,-झौनकःदषे, विदुर मोठा भगवद्धक्त होता. मेत्रेयमुनींनीं सांगितळेली 
कथा यायमार्णे ऐकून वेऊन त्यात फार आनंद झाला | १३ ॥| नल, धमे इत्यादि दुसऱ्या 
पुण्यश्होक महायदास्वी साधूंच्या कथा श्रवण करून जर आनंद होतो, तर मग श्रीवत्स- 


स्कंध २--अध्याय १९ २४२३ 





त्हांछन विष्णूच्या कथा ऐकून आनंद होईल हे काय पुनः सांगितलें पाहिजे ! ॥ ३४ ॥ 
जेव्हां गर्जेद्राला मगरानें पकडलें तेव्हां त्याच्या स्त्रिया चीत्कार करून मोठ्याने आरोळ्या 
फोडू लागल्या; पण गजेंद्रानें परमेश्वराच्या चरणकमलाचें ध्यान करतांच भगवंतांनी येऊन 
त्वरित त्याला संकटांतून सोडविले | ३५ || परमेश्वराशिवराय दुसरा कोणीहि ज्यांचा रक्षक 
नाहीं, अश्या सरळ स्वभावाच्या पुरुषांना भगवंताची आराघना करणें फार सुलभ आहे; 
परंतु दुर्शांना त्याची आराघना करणें फार कठीण आहे. असें हे. मगवंताचें चरित्र 
जाणून कोणता पुरुष भगवंताची आराधना करणार नाहीं बरें? | ३६॥ क्रषि हो, 
भगवंतांनी एथ्वीला रसातळांतून वर काढण्याकरिता वराहअवतार घेऊन हिरण्याक्षाचा वध 
केळा, हँ ईश्वराच्या डीळेचें आश्चर्यकारक आख्यान जो मनुष्य श्रवण करतो, वर्णन करतो 
अथवा वक्त्याला किंवा श्रोत्याला उत्तेजन देतो तो मनुष्य ब्रह्महत्येसा रख्या मोठ्या पापापासून 
देखीळ सहज सुक्त होतो | ३७ ॥ शोनकमुने, हें हिरण्याक्षषधाचें आख्यान जे ऐकतात 
त्यांना मोठें स्वर्गादे फळ मिळतें, कीर्ति मिळते, आयुष्य व भोग प्राप्त होतात व प्राण 
आ.ण इन्द्रियें यांच्या शक्ति बाढतात आणि अंतकाळी नारायणपदाची प्रात्ति होते ॥२३८॥ 


एकोणिसावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय ९० वा 


शोनकत्रदषि म्हणाले--सैता, स्वायंभुवमनूळा राहूण्याकरितां प्रथश्वी मिळाली, 
तेव्हां त्यानें अलीकडच्या लोकांच्या उदत्तीकरितां कोणते उपाय योजिले ! ( कारण सर्व जग 
परमेश्वरस्वरूपीं लीन झालेलें होतें ) || १ ॥ सूता, बिदुर मोठा भगवद्धक्त होता. त्याचें 
श्रीकृष्णावर निःसीम प्रेम होतें. त्यामुळें त्यानें अ'पल्या ज्ये बंचूचा ( ध्रतराष्ट्राचा ) आणि 
त्याच्या पुत्रांचाहि त्याग केला; कारण 'ृतराष्ट्राने श्रीकृष्णाचा अनादर केला होता. 
( श्रीकृष्णाने धृतराष्ट्राचा व पांडवांचा संधि करण्याकरितां मतळत दिली होती ती धृत- 
राष्ट्राने ऐकिली नाहीं ) ॥ २ ॥ विदुर व्यासमुनींचा पुत्र होता; परंगु त्याचा महिमा 
व्यासांपेक्षां कमी योग्यतेचा नव्हता. त्याचें अंतःकरण सर्वस्वी श्रीकृष्णाकडे लागून गेलेले 
असे व त्याचें वर्तनहि पूर्ण श्रीकृष्णभक्तांप्रमाणेंच असे ॥| ३ ॥ विदुराचें सर्व पाप तीर्थ 
यात्रा करून दूर झालें, नंतर तो हरिद्वारांत गेल्य, तेथें मैत्रेयमुनि बतलेळे होते. ते मोठे. 
तत्वज्ञानी होते. त्यांच्याजबळ जाऊन विदुरानें कोणते प्रश्न केले! ॥४॥ सूता, त्या 
विदुर-मैत्रेयांच्या संवादांत निश्चयाने पवित्र कथा उत्पन्न झाल्या असाव्यात. असें गंगेचे 
पाणी श्रीकृष्णाच्या चरणकमळाचा आश्रथ केल्यामुळें पःपाळा दूर करतें, त्याप्रमाणें विदुर- 
मेत्रेयांच्या त्या श्रीकृष्णसंबन्धीं कथा पापाला दूर करणाऱ्या आहेत ॥ ५ ॥ सूता, 
श्रीकृष्णाची चरित्रें उत्तम असून वर्णन करण्यासारखी आहेत. त्या अमृतासारख्या गोड 
श्रीकृष्णचरित्रांचा रस समजू लागला म्हणजे कोणता पुरुष अतृस्त होईल बरें ! म्हणून 
तीं भ्रीकृष्णचरित्रें तूं आम्हांला सांग, तुझें कल्याण असो ॥६ ॥ नैमिषारण्यबासी त्रदपींनीं 
याप्रमाणें सूताला प्र्न केला असतां सूताचें मन परमेश्वरा 4 ठिकाणी जडलेलें होतंच; 
मग तो त्या त्रद्षवींना म्हणाला, त्रदषरिहो, ऐका ! ।!७ | 

सूत म्हणाले--त्रदष्रिहो, श्रीविष्णूने आपल्या मायेच्या योगाने वराहअवतार 
घारण केळा आणि प्रथ्वीला रसातलांतून वर काढलें. ही श्रीहरीची लीला व त्यानें सहज 
केलेला हिरण्याक्षाचा बघ, ह्या दोन्ही कथा श्रवण केल्यावर विदुराला फार आनंद झाला 
आणि तो मेत्रेयमुनीला म्हणाला | ८ | 

विदुर ग्हणाला---कद्षे, मरीचिप्रथ्रति प्रजापतींचा अधिपति जो ब्रह्मदेव तो सृष्टि- 
रचनेचा पूर्ण ज्ञानी होता. त्यानें प्रजापतींना उत्पन्न केल्यावर कोणत्या कार्यास आरंभ केला, 
तें मळा सांगा || ९ । क्रव्वे, मरीचिप्रभति बःझग ( प्रजापति ) व स्वायंसुअमनु यांना 
बह्मदेवानें आज्ञा केली, तेव्हां त्यांनीं हें जग कसें निर्माण केलें! ॥ १०] मुने, त्या 





१ सूत हा शब्द जातिवाचक आहे; म्हणून रोमहणणाल! जसें सूत म्हणत, तसें 
त्यांच्या मुळालाहि सूत म्हणत असल. 


स्कघ २३--अध्याय २० २४५ 











भ्रजापतीने सृष्टि करण्याच्या कामीं स्त्रियांचे साहाय्य घेतलें होतें किंवा कर्मामध्यें स्वतं त्रपणें 
चागत होते ! अथवा सर्वांनी मिळून हें जग निर्माण केलें | ११ ॥ 

मेत्रेयक्रदरष्रि म्हणाळे, --बिदुरा, ज्याचा तर्क सुद्धां करणें अशक्य आहे, असें 
जीवांचें अदृष्ट, प्रकृतीचा चालक, पुरुष व काल या तीन निमित्तांनीं निर्विकार परमेश्वरा- 
'पासून त्रिगुणात्मक प्रकृतीमध्ये क्षोम उत्पन्न होतो, तेव्हां तिच्यापासून महत्त्व उत्पन्न 
होतें | १२ ।॥ जीवांच्या अदृष्टानें प्रेरणा केली म्हणजे रजोगुणप्रधान महत्त्त्वापासून 
सात्त्विक, राजस ब तामस असा तीन प्रकारचा अहंकार उत्पन्न होतो. हाच अहंकार सूक्ष्म 
पंचभूतांचा आदिकारण होय. याच्यापासूनच पांच सूक्ष्म मूर्ते, पांच महामू्ते, पांच शाने 
न्द्रियें, पांच कमॅन्टद्रिये व त्यांच्या देवता उत्पन्न झाल्या | १३ ॥ मुूर्ते, इन्दरिये व देवता 
हीं सर्व जॉपयेत प्रथक्‌ पृथक्‌ असतात, तोपर्यंत या प्रत्येकामध्ये सृष्टि करण्याचें सामथ्य नततें 
परंतु तीं सर्वे देवयोगानें एकत्र होऊन त्यांनीं भूतांपासून एक सुवर्णमय अण्ड उत्पन्न केलें 
॥ १४॥ ईश्वराने प्रवेश करण्यापूर्वी तें अण्ड समुद्राच्या पाण्यांत पूर्ण हजार वर्षे तसेंच 
घडलें होतें. नंतर इश्व तने त्यांत प्रवेश केळा || १५ ।। त्या ईश्वराच्या नाभीआसून एक 
कमळ उत्पन्न झालें, हें कमळ हजार सूर्याप्रमाणे अतिशय तेजस्वी होतें व ह्यांत तव जीव- 
समूह राहात होता. याचेच ठिकाणी बह्षदेव आपोआप उत्पन झाला || १६ | नंतर 
गर्भोदकींत राहणाऱ्या परमेश्‍वरानें बह्मदेवाचे ठिकाणीं प्रवेश केला आणि ब्रह्मदेवाने पूरव- 
कल्याप्रमाणें जगाची रचना पद्धतवार नांवें ब खूप देऊन केली || १७ ॥ ब्रह्मदेवाने प्रथम 
छायेच्या ( अज्ञानाच्या ) योगानें पांच प्रकारची अविद्या उत्पन्न केली. ते पांच प्रकार 
तामिसे, अन्धतामित्र, तम, मोह व महामोह हे होत ॥ १८ ॥ अह्मदेवाला आपली 
अज्ञानमय सृष्टि पसंत पडली नाहीं. म्हणून त्यानें तिचा नाद सोडला. ह्या सृष्टीपासून 
रात्रिरूपी शरीर उत्पन्न झालें व त्यापासून यक्ष ब राक्षत उत्लन्न झाले आणि त्यांनीं क्षुधा 
च तृषा उत्पन्न करणाऱ्या अशा त्या रात्रीचा अड्भीकार केला || १९ ॥ ते यक्ष व राक्षत 
श्षुघेनें ब तूषेनें व्याकुळ होऊन अह्देवाला खाण्याकरिता त्याच्या मागून धावू लागले 
आणि जेव्हां त्यांची आंतडीं तहानेनें ब भुकेनें पिळवटून गेलीं तेव्हां त्यांपैकीं कित्येक ह्या 
ब्रह्मदेवाला जित्रन्त सोडूं नका असें म्हणाले व कित्येक याला खाऊन टाका असें म्हणाले 
1॥२०॥ (हें ऐकल्याबरोबर ) ब्रह्मदेव घाबरून गेळा आणि त्या यक्षराक्षतांना म्हणाला कीं, 





१ अंड्यांत असलेल्या पाण्याला गर्भादक म्हणतात. ह्या गर्भादवानेंच आंत 
असलेल्या गर्भाचें पोषण होतें 

२. स्क॑. ३, अ १०, रोक १७ मध्यें पज्चार्बा अविद्येचे प्रकार ठांगितळे आहेत 
व स्कॅ ३, अ, १२, कोक २ मध्यें त्या प्रकारांचे स्पष्टीकरण केलें आहे. ३ हीं सले 
ब्रह्मदेवाला खाण्याकरिता तग्नार झालीं याचा अर्थ इतकाच कीं, तीं उग्रसभावाचो झालीं. 
त्यांमध्यें ज्यांनीं ' जिवन्त राखू नका, ' असें म्हटलें ते राक्षस झाले व ज्यांनीं | वाऊन 
डाक। ? असें म्हटलें ते यक्ष झाले, 


२४६ सुलभ श्रीमःद्वागवत 





मला खाऊं नका, माझे रक्षण करा ! यक्षराक्षस हो, तुम्ही माझी प्रजा आहां ॥२१॥ पुढें 
ब्रह्देवाने प्रकाशरूय धारण करून आपल्या कान्तीच्या योगानें मुख्यत्वेंकरून देव उ'पन्न. 
केले आणि त्या प्रकाशख्पाचा त्याग केला, त्या प्रकाशाची दिवसरूप एक स्त्री झाली. 

देवांनीं त्या स्रीला खेळवितां खेळवितां आपल्या स्वाधीन करून घेतैलें || २२ ॥ नंतर 
अह्मदेवानें आपल्या कमरेच्या पुढच्या भागापासून देत्य उत्यन केले. ते विषयलंयट होत्साते 
कामवासनेने उच्छंखळ झाले आणि आपल्या बापाच्या अंगावर मैथुनाकरितां धावून 
आले ॥ २३ ॥ तेव्हां ब्रह्मदेवाला हंसू आलें; पण ते निलंज्ज दैत्य ब्रझ्देवाच्या पाठीसच 
लागले, तेव्हां अह्षदेव संतापून घावरा झाला व त्वरेने पळत सुटला || २४ ॥| आणि 

भगवान्‌ विष्णु शरणागतांचें दुःख दूर करितात व भक्तांव(/ अनुग्रह करण्याकरितां 

प्रसंगानुर्थ आपलें योग्य स्वरूप प्रगट करतात, असें समजून तो त्या बिष्णूकडे आला 
॥ २५ ॥ ( आणि त्याला म्हगाला ), परमेश्वरा, माझे रक्षण करा ! तुमच्या आशेने मी 
प्रजा उसन्न केल्या; परंतु प्रमो, त्या पापी प्रजा बलात्काराने मेथुन करण्याकरितां माझ्या- 
मागे धांवून येत आहेत || २६ ॥ परमेश्वरा, दुःखी लोकांचें दुःख दूर करणारा तूंच एक 
आहेस अशी तुझी प्रसिद्धि आहे व तुझ्या चरणाळा जे शरण येत नाहींत त्यांना छेश 
देणाराहि एक तूंच आहेत ॥| २७ ॥ भगवंताला दुसऱ्याच्या मनांतील सर्व विचार समजत 
होते. त्यांनीं ब्रह्मदेवाची ती दीनावस्था पाहिली आणि सांगितलें कीं, ब्रह्मदेवा, तूं ही काम- 
विकाराने बिघडलेली आपली तनु सोडून दे. असें सांगितल्याबरोबर ब्रह्मदेवाने आपल्या 
शरिराचा त्याग केला. ( ह्या प्रकरणांत सर्व ठिकाणीं शरीर सोडलें ह्याचा अर्थ, नाद किंवा 
अमिमान सोडला असा समजावा ) | २८'॥ ( अरह्मदेवानें टाकलेले हें शरीर संध्याकाळ 
होय. कामवासना प्रदीप्त होण्याची हीच वेळ असते. ) देत्यांना ती संध्याकाळची वेळ 
एप्वाद्या सुंदर स्त्रीप्रमाणें भासली व त्या वेळचे गंभीर शब्द, आकाश!ची लाली, चाज्चल्य 
इत्यादि घम पुढीलप्रमाणें तिच्या ठिकाणीं अलंकारासारखे असलेले त्यांस माखले, विदुरा, 
ह्या स्त्रीने आपल्या चरणकमडांत घातलेली पैंजणे खुळखुळ बाजत आहेत, हिचे डोळे 
तारुण्यमदानें लाल झाले आददेत, लाळ पेठणी नेठलेली असल्यामुळें हिचा कटिप्रदेश 
झांकलेला असून वर घातलेल्या कमरपट्ट्याची कान्ति तिजवर पडली आहे, हिचे स्तन 
उंच असून एकमे हांशीं लागलेले असल्यामुळें त्यांमध्यें यत्करिचित्हि अंतर दिसत नाहीं, 
हिची नासिका सुन्दर ब दन्तपाहिहि सुन्दर आहे, ही हंसत लीलेने सर्बाकडे पाहत 
असल्यामुळें हिचे प्रेम स्पष्ट दिसून येत आहे, लज्जेने ही आपलें शरीर पदराने झांकून घेत 
आहे, हिच्या मतत्तकावर काळ्या केंतांचा बुचडा अहे, अशी ती संब्पा मूतिमती स््रीच 
आहे, असें वाटून सर्ब देत्य मोहित झाले) २९ ॥ २० ॥ ३१ | 





१ यक्षराक्षसांनीं रात्रिरूप स्त्रीचा स्वीकार केला व देवांनी दिवसप्रभाख्यी स्त्री 
स्वाधीन करून घेतली. याचा भाव इतकाच कीं त्या वेळा त्य'ना प्रिय होत्या ( श्रीवर ).. 


स्कंध २---अध्याय २३ २४७ 


"५५५४८ 











ते आणखीहि आपापडांत बोलूं लागले कीं, काय हो ! हिचें स्वरूप,वैये, अभिनव 
ब तारुण्य अगदीं विलक्षण आहे बोबा ! हिला पाहिल्याबरोबर आम्हांला कामविकार उत्पन्न 
होतो; पण हिच्याठायीं मात्र मुळींच कामविकार दिसून येत नाहीं. ही खुशाल आमच्यामधून 
फिरत आहे || ३२ ।। त्या संव्येची आकृति अगदी हुवेहुव स्त्रीसारख्रीच दिसत होती. 
तिच्यासंबंवानें देत्यांनीं अनेक कल्पना काढल्या, त्यांना तिच्याबद्दल कामवासना उलयन्न 
झाली आणि तिळा विश्वाठानें ते सत्कारपूर्वक विचारू लागले | ३३ |) सुंदारि, तूं कोण 
आहेत ! किंबा तूं कोणाची आहेस ! येथें तुर्हचे काय प्रयोजन आहे ? सुंदरि, तुझें स्वरूप 
अमोल आहे, तूं तें विकण्याकरितां मांडठें आहेस खरें; परंतु तें आम्हांला मात्र अर्पण 
करीत नाहींत, त्यामुळें आम्हांठा फार दुःख होत आहे ॥ ३४ ॥ स्त्रिये, तुझी जाति 
कोणतीहि असो. तुझे द्रान आम्हांला झालें, ही मोठी आनंदाची गोष्ट होय. तुझा चेंडूचा 
खेळ पाहून आमच्या मनांतहि चेंडूसारख्री गडवड उडाली आहे | ३५ ॥ दे सुंदर, हा 
चेंडू खालीं आपटत आहे व तूं त्यावर आपल्या तळहातानें वारंब'र प्रहार करीत आहेस. 
तुझे चरणकमल एका जागेवर मुळींच ठरत नाहींत. तुझी कमर अगोदस्च बारीक आहे ब 
तिच्यावर पुष्ट स्तनांचा भार पडून ती दडपून गेली आहे. त्यांत आणखी ती खेळण्यामुळें 
थकून जात आहे. तुझी स्वच्छ दृष्टि शांतपणानेंच कीं काय आपलें कार्य करीत आहे. 
तुझा केशकलापहि अत्यंत पुंदर आहे | ३६ ।। याप्रमाणें सायंकाळची वेळ एखाद्या 
स्त्रीप्रमाणें दिसत होती व ती आपल्याकडे पाहणाऱ्यांना भुलबीत होती. त्यामुळें दैत्यांची 
बुद्धि गुंग झाली व त्या सायंसंध्येला स्त्री, आहे असें मानून त्यांनीं तिचा स्वीकार केला 
॥ २७ || नंतर ब्रह्मदेवाने दगारिक अभिप्रायानें गंभीर हास्य केलें, तेव्हां त्या हास्यापासून 
आपल्याच स्त्ररूपतोंदर्यानें गर्वि2 अशी कांतिरूप मूर्ति उत्पन्न झाली आणि त्या कांतीच्या 
योगानें बह्मदेवानें पुष्कळ गंघर्व व अप्सरा उत्पन्न केल्या | २८॥ ब्रह्मदेवाने सौन्दर्ययुक्त 
ब आवड्य़ा अक्या त्या कांतिरूपी शरिराचा त्याग केला. हें शरिर चंद्रिका होय. नंतर 
विश्वावसु आदिकरून गंघर्बांनीं ब अप्सरांनीं त्या शरिराचा स्वीकार केला ॥ १३९ ॥ 
नंतर ब्रह्मदेवाने आपल्या आळसाच्या योगानें भूतें व पिश्ाचे निर्माण केलीं. तीं दिगंबर 
( नम ) होतीं व त्यांचे केंव मोकळे सुटलेले होते. अश्या त्या आपल्या अदुभुत प्रजेला 
पाहतांच ब्रह्मदेवाने आवले डोळे मिटून घेतले | ४० | बिदुरा, नंतर त्या ब्रह्मदेवाने 
टाकलेलें जांमई नांवाचें रारीर त्याच भूतपिशञाचांनीं स्वीकारिलें. ह्याच शरिराठा निद्रा 
असेंहि म्हणतात. ह्या निद्रेच्या योगानें प्राण्यांच्या इन्द्रियांचा शिथिळपणा दिसून येतो 
आणि त्य़ा. शेथिल्यामुळें अपवित्रपणा घडला म्हणजे त्या प्राण्यास जो भ्रान्तियुक्त 
करतो त्या भूतगणास उन्माद असें म्हणतात. तन्द्रा, जांभई, निद्रा व उन्माद 
हे चार ह्या निद्रारूपी शरिराचे भेद आहेत. तसेंच भूते, पिशाच, उन्साद इत्यादि 
भूतयोनींतीळ प्रकार होत | ४२१ ॥ नंतर सर्वेश्वर्यसंपक्न व समर्थ अशा ब्रह्म- 
देवाळा मी बलि आहे. असा अमिमान उत्पन्न झाला आणि त्यानें आपल्या 
अदइड्य ख्पानें साध्यगण व॒पितृगण उत्पन्न केले | ४२ ॥ त्या साध्यांनीं ब 


२४्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 





पितरांनीं स्वतःला उत्पन्न करणाऱ्या ब्रह्मदेवाच्या अहव्य शरिराचा स्वीकार केला. ह्या 
शरिराला उद्देशून कर्ममार्गी लोक साथ्यांना ब तितरांना हव्य व कब्य अर्पण करितात 
॥४२॥ नंतर ब्रह्मदेवाने आपल्या तिरोधान शक्तीने सिद्ध व विद्यांवर उत्पन्न केळे आणि 
त्यांना अदूसुत अता अन्तर्धान नांवाचा देह अर्पण केला || ४४ || ब्रह्मदेवाने आपलें 
प्रतिविम्ब पाहिलें ब स्वतःच्या सोंदर्याबद्दळ आपणच मान डोळविळी १, नंतर त्यानें आपल्या 
प्रतिबिम्बाच्या योगाने किंनर व किंपुरुष उत्पन्न केले || ४५ || नंतर ब्रह्मदेवाने आपलें 
प्रतिबिम्बर्प शरीर सोडून दिलें,तेव्हां किनर व किंपुरुषांनीं त्याचा स्वीकार केला व ते एकत्र 
होऊन उषःकाळीं बह्मदेवाच्या चरित्रांनीं त्याची स्तुति करूळागले || ४६ ॥ पुढें बह्मदेव 
आपला वित्त्तीण देहू पसरून काळजींत स्वस्थ पडला असतां, सृष्टि वाढत नाहीं असें पाहून 
क्रुद्ध झाला; आणि त्यानें आपलें शरीर टाकून दिलें || ४७ ॥ विदुरा, त्या दारिरापासून 
जे केंस गळून पडले ते अहिनामक सर्पविशोष्र झाले. तेंच शारीर चळवळ करूं लागलें 
तेव्हां त्यापासून सर्प ब नाग उत्पन्न झाले. हे क्रूर असतात व फणांमुळें ह्यांच्या माना मोठ्या 
असतात ॥ ४८ ॥ शोेबटीं तो बह्मदेव स्वतःला कृतकृत्य झाल्याप्रमाणे मानूं लागला. तेव्हां 
त्याच्यापासून लोकांचें रक्षण करणारे मनु उद्नन झाले || ४९ || जितेन्दिय अशात्या 
ब्रह्मदेवाने आपलें पुरुषशरीर मनूंना अर्पण केलें, तेव्हां जे देव, पितर ब गन्घर्ब इत्यादि 
पूर्वी उत्पन्न केले होते, ते त्या मनूना पाहून बह्मदेवाची प्रदाता करू लागले || ५० ॥ हे 
प्रजापते, आपण मनूंना उत्पन्न केलें, हे आपलें काम फार उत्तम झालें आदे; कारण अमिहो- 
त्रादिक सर्व क्रिया या मनुसृष्टींत चाळतात; म्हणून आम्ही तुझ्यारोबर हविभाग भक्षण 
करूं || ५१ ॥ नंतर बह्षदेव तयश्वयी, उपासना योग व वैराग्य आणि ऐश्वर्य इत्यादिकांनीं 
युक्त, तर्संच समाघियोगानेहि युक्त अता होऊन व आपलीं इंद्रियें बरा करून तदषिस्वरूय 
झाला आणि त्यानें क्ररष्रिस्वेरूप प्रज्ञा उयन्न केल्या | ५२ ।॥ क्राधिसृष्टि ज्या शरिरापासून 
झाली, त्या रारिरांत समाधियोग, अणिमादिसिकद्धि, तप, ज्ञान व वैराग्य दे भाग होते. 
त्यांपेक्रीं एकेक माग बह्मदेवाने प्रत्येक कद्पीला देऊन टकिला || ५३ ॥ 


१ सुंदर मनुष्य आपलें प्रतिबिंध आरशांत पाहून जता संतुष्ट होतो व स्वतःशीच 
म्हणतो कीं, वाः ठीक आहे, त्याप्रम'णें ब्रह्देवानें आपलें प्रतिबिंब पाहून आपली आपणच 
तारीफ केली. ह्या प्रतिबिंबित शरिरापासून उत्पन्न झालेली प्रजा, किनर ब किंपुरुष नेहमीं 
बरोबरीनें फिरतात व एकमेकांची प्रशांतता करीत असतात. 


विसावा अन्याय समाप्त 


अध्याय २१ वा 


न४४४४/४०४४ण 


विदुर म्हणाला ---हे मेत्रेया, स्वायेसुभमनूचा वंदा जगांत फारच मान्य झालेला 
आहे. कारण ह्याच वंशांत मैथुनसृष्टि होण्यास प्रथम प्रारंभ झाला. तेव्हां अशा त्या 
बंशाचा इतिहास मला सांगा || १ ॥ स्वायंभुवमनूला प्रियत्नत व उत्तानपाद असे दोन 
पुत्र होते. त्यांनीं सप्तद्री रै बती परथ्वीचें राज्य धर्मानुसार केलें || २ ॥ हेनिष्याव मैत्रेयमु ; 
स्वा्यंभुवमनूल्या देवहूति नांवाची प्रख्यात कन्या झाली व त्यानें ती कर्दमप्रजापतीला दिली 
असें तू आम्हांला सांगितलें || ३ ।। मेत्रेयसुने, तो कर्दमत्रध्षि मोठा योगी होता व त्याची 
पत्नी देवहूतिहि यमनियमादि योगलक्षणांनीं युक्‍त होती. त्या कषीपासून देवहूतीला किती 
अपत्ये झालीं तें मळा सांगा, कारण तें कथानक ऐकण्याची मला इच्छा आहे ॥ ४ || 
रुचि व दक्षप्रजापति हवे दोवे बह्मदेवाचे पुत्र होत. रुचीळा मनूची कन्या आकूति व 
दक्षाला प्रसूति अद्या भार्या मिळाल्यानेतर त्यांनीं सृष्टि कोणत्या क्रमानें निमीण केली 
तें सांगा ॥ ५ ॥ 
मेत्रेयमुनि म्हणाले,--विदुरा, ब्रह्मदेवाने कर्दमक्रद्पीला प्रजा उत्पन्न करण्यास 
सांगितलें, तेव्हां तो सरस्ततीनदीच्या कांठीं गेला आणि तेथें त्यानें दहा हजार वर्षेपर्यंत 
तपश्चर्या केळी |। ६ ॥ कर्दमत्रदर्ब!ला पूर्ण माहीत होतें कीं, परमेश्‍वर सर्व दुःखे पार नाहींशी 
_ करणारा आहे; आगि त्याला जे दारण येतात, त्यांना तो अभीष्ट वर देत असतो; म्हणून 
स्तो समाघियोगानें युक्‍त होऊन व भक्तिपूर्वक श्रीहरीची पूजा करून त्याला शारण गोडा 
॥ ७॥ बिदुरा, त्या वेळीं कृतयुग चाळू होतें. त्यामध्यें कमलनेत्र श्रोहरीनें वेदांनी वणन 
करण्यास योग्य असें अपले ब्रह्मरूप शरीर घारण केलें आणि कर्दमक्त्षीला दरीन 
दिळें॥ ८॥ त्या वेळीं कर्दमानें पाहिलें तों. मगवान्‌ विष्णु गरुडाच्या खांद्याबर बसून 
कमरटाप्रमाणें सुंदर असे आपले पाय ठेवून आकाशांत उभे आहेत असें त्याच्या दृष्टीस 
पडलें, या वेळीं मगवन्ताचें स्वरूप स्वच्छ शुभ्रवर्णाचें होतें. त्याची कांति सूर्यासार्खी 
होती. त्यानें गळ्यांत पांढऱ्या कमळांच्या ब॒ कमोदांच्या माळा घातलेल्या होत्या, 
मुख्कमळावर तुळतुळीत काळेभोर केंस शोभत होते. अंगावरील वस्त्र अत्यंत 
स्वच्छ होतें. मस्तकावर किरीट वे कानांत कुण्डलें होतीं. तीन हातांत शेख, चक्र व 
गदा हीं आयुधे घरलीं असून चौथ्या हातांत त्याचें खेळप्याचें पांढरे कमल होतें. त्याचें 
हास्य ब त्याची दृष्टि पाहिल्याबरोबर पाहणाराच्या मनाला आनंद होत असे. आणखी 
भगवन्ताच्या बक्षःस्थळावर लक्ष्मी ब कण्ठांत कोस्तुभरत्न होतें. अश्या त्या मगवन्ताळा 
अवलोकन करतांच ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ आपला मनोरथ पूण झाला असें कर्दमाळा 


१ जेबु, पक्ष, शाल्मालि, कुश, कोंच, द्याक व पुष्कर हीं सात द्रीपें होत [ सक. ५ , 
अ, २, गद्य २२ पाहा, ] 





२५० सुलभ श्रीमऱद्वागवत 





वाटून आनंद झाला व त्यानें आपलें मस्तक प्रथ्वीवर ठेवून त्यास सांग नमस्कार 
घातला, प्रीति हा कर्दमाच्या मनाचा स्वतःसिद्ध धर्म होता. त्यानें आपळे हात जोडून 
वाणीने भगवन्ताची स्तुति करण्यास प्रारम्म केला | १२॥ 

कर्दमत्रदरषि म्हणाले, -- हे परमेश्वरा, तूं स्तुतीस सर्वथा पात्र आहेस. योगी लोक 
उत्तमोत्तम अनेक जन्म घेऊन योगाभ्यास पूर्ण झाला म्हणजे ज्या तुझ्या दर्शनाची इच्छा 
करितात, त्या अखिल सत्वगुणनिचि अशा तुज्ञं दशन मळा आज घडल्यामुळे आमच्या 
नेत्रांचें साफल्य झालें | १३ ॥ इंश्ररा, तुझें चरणकमळ संठारसमुद्र तरून जाण्याची एक 
नौकाच होय. जे भोग नरकांत देखील प्राप्त होतात,' त्या स्त्रीपुत्रादि मोगांकरितां जे 
तुझ्या चरणकमळा'ची उपासना करितात, त्यांची बुद्धि तुझ्या मायेने मोहित झाली आहे 
असच म्हटलें पाहिजे. हे परमेश्वरा, तूं मात्र त्यांचे तेहि भोग पूण करतोस ॥ १४॥ 
परमेश्वरा, माझी सुद्धां तशा'च प्रकारची इच्छा आहे. मला माझ्यासारखी मनमिळा 
ग्रहस्थाश्रमांतीळ तीन्ही धर्मादि पुरुषार्थ साधून देणारी अशी पत्नी मिळावी, अशी माझी 
इच्छा आहे. त्याकरितांच मी सर्व इच्छा पूर्ण करणाऱ्या कल्पवृक्षासारख्या तुझ्या चरणाला 
शरण आलों आहें. कारण सर्वाचे आदिकारण तूं आहेस ।। १ ५॥ हे परमेश्वरा, ह्या लोकांना 
कामानें फारच पीडा दिली आहे. तू प्रजाप्रलक आहेस. ज्याप्रमाणें दावणीनें बेटाला 
बांधून ठेवावें, त्याप्रमाणें तू आपल्या वेदरूप वाणीने सर्बोना बांधून ठेविलें आहेत. 
परमेश्वरा, शद्ध वैदिक घर्म व काल हीं तुझीं स्वरूपे आहेत. मीहि ह्या लोकांपेकींच एक 
असल्यामुळें त्यांचें अनुकरण करीत आपल्याला पूजा अर्पण करितों. ( देव, पितर व मनुष्ये 
यांच्या क्रणांतून मुक्त होण्याकरितां पत्नी मिळावी अशी माझी इच्छा आहे ) ॥ १६॥ हे 
परमेश्वरा, तुझे भक्त लोकांकडे व लोकांना अनुतरणाऱ्या माझ्यासारख्यांकडे लक्षच देत 
नाहींत, तर ते केवळ तुझ्या चरणकमळरूपी छत्राचा आश्रय करून राहात असतात व 
परस्परांशी तुझ्य़ा अमृतासारख्या सरस कथांची चच कररत असल्यामुळें तहानभूक वगेरे 
देहधरम त्यांना अगदीं सोडून देतात ब तुझ्या कथा मद्याप्रमाणें मादक असल्यामुळें जे त्याचें 
सेवन करितात त्यांना संसाराची अगदीं बिस्मृति होठन जाते || १७ ।) यास्तत्र तुझ्या 
कालचक्राची अशा भक्तांवर मुळींच शक्ति चाटत नाहीं व तें कालचक्र त्यांच्या आयु- 
ष्याचा नाशहि करूं शकत नाहीं. हा काल म्हणजे एक चक्रच आहे. चकाला आंस, 
पाकळ्या इत्यादि अततात, त्याप्रमाणें यालाहि आहेत. पाहा ! ! बह्म हँ ह्या चक्राचा कणा 
असून ह्यावर हे फिरत असतें. अधिक महिन्यासुद्धा तेरा महिने हे ह्या कालचक्राच्या 
पाकळ्या, तीनर्शे साठ दिवस हीं पेरे ब सहा तरव्तु ह्या घांवा होत. ह्या चक्ताला 
क्षण, लव इत्यादि दांते किती अ.हेत याचा अंतच नाहीं. तीन चादुर्मास्य हे 
ह्या चक्काच्या नामि ( ज्यांवर पाकळ्या बसविलेल्या असतात ते गोळ ) होत. 
ह्याचा वेग फार भयंकर आहे. सगळ्या जगाला व्यापून हें चक्र धांवत अततें. 
( ह्या ठिकाणीं कालचक्र ह्या शब्दाने एक वर्ष विवक्षित आहे, हें वर्णनावरून सहज 
लक्ष'त येईलच. ) ॥ १८ )| हे भगवन्‌ , तूं स्वतः एकच आहेस, पण तुला सृष्टि उत्पन्न 


स्कंध १--अध्याय २१ २५९१ 





करण्याची इच्छा झाली म्हणजे तूं दुसऱ्या एका योगमायेचा स्वस्वरूपी स्वीकार करतोत. 
व जसा भिंतीवर जाळें घालणारा कोळी तंतुरूपी आपल्या शाक्तींनें जाळें उत्पन्न करितो, 
त्यांत कांहीं वेळ खेळतो व कांहीं वेळानें मोडून टाकतो, त्याप्रमाणें तूंही हें जग आपल्या 
सत्ततादि शक्तींनी निमीण करितोस, त्याचें रक्षण करतोस. ब पुनः प्रलयही करतोस. 
॥ १९ ॥ परमेश्वरा, तू आपल्या मायेच्या योगानें शब्द, स्पशे, रूप, रस ब गंध अद्य 
ह्या पांच सूक्ष्ममूत विषयसुखांचा आमच्या पुढें विस्तार करतोस, म्हणजे तीं आम्हांला देतोत 
खरा; पण हीं सुखे देणें तुझ्या मनाला खरोखर आवडत नाहीं. तरीहि आमच्यावर अनुग्रह 
करण्याकरितां हीं विषयसुखे दे म्हणजे आम्ही त्यांच्या सेवनाने तिन्ही तद्णांतून मुक्त होऊं, 
कारण मला तुझ्य़ा ज्या स्वरूपाचें दर्शन मिळालें आहे, तें मायेनें परिच्छिन्नासारखे 
आहे. त्याच्यावर तुलसीची माळा शोभत आहे. अशा प्रकारच्या स्वरूपा'चें दर्शन झालें: 
म्हणजे भोग आणि मोक्ष दोन्हीं प्राप्त होतात ॥ २० ॥ परमेश्वरा, तूं आपल्या मायेच्या 
योगाने ह्या जगाच्या राहाटीला उपयोगी साधने तयार कररत असतोस, अर्थातच प्राण्यांना 
उपभोग प्राप्त करून देणारा तसेंच ज्ञानाच्या योगानें प्राण्यांची सर्व कर्मफलें नाहींशीं करून 
त्यांना सुक्ति देणार तूंच आहेस. तकाम किंबा निष्काम दोन्ही भक्तांना तुझीं चरणकमळें 
वन्द्य आहेत ब स्वल्य आराधना केली असतांहि तूं भक्तांचे मनोरथ पूण करतोस. अशा 
तुला मी नमस्कार करतों ॥ २१ ।॥। 


मैत्रेयत्रदरषि म्हणाले -- विदुरा, कर्दमत्रदषीनें याप्रमाणें परमेश्वराची निष्कपटपणें 
स्तुति केली. ह्या वेळीं गरुडाच्या पंखावर बसल्यामुळे भगवन्मूर्ति फारच शोभत होती, 
तेव्हां प्रेम व हास्य हीं त्याच्या दर्रीनावरून स्पष्ट दिसून येत होतीं व त्यामुळें त्यांची *्रुकुटि 
- "चैचल दिसून येत होती. पुढें आपल्या अमृततुल्य वाणीने भगवान्‌ कर्दमत्रदथीजवळ. 
बोलूं लागले | २२] 


श्रीविष्णु म्हणाले--हे कर्दन त्रव्षे, तूं ज्या उद्देशानें अनेक मनोनिग्रहाचे नियम 
घारण करून माझी आराधना केडढीस,तो तुझा अंतःकरणांतील अभिप्राय ओळखून त्याची 
मीं पूर्वीच योजना करून ठेविडी आहे |।२२॥ हे लोकाधिपते, जे लोक एकाग्र चित्त करून 
माझी आराधना करितात, त्यांची आराधना जर निष्फळ होत नाहीं, तर मग तुझ्या- 
सारख्यांनी केलेली माझी आराधना निष्फळ कशी बरें होईल ! ॥२४)॥ ब्रह्मदेवाचा पुत्र 
स्वायंभुवमनु म्हणून एक सार्वभोव राजा आहे. तो आपल्या गुणंनीं व तटाचरणानें 
सर्वत्र प्रशिद्ध आहे. त्यां बह्म वर्तोत राहून सस्तसमुद्रांकित एथ्बीचें पाटन करीत असतो 
॥२५॥ हे कर्दमत्रत्षे, तो राजा घमशास्त्रांत प्रवीण असून राजर्षि आहे, तो तुला पाहण्या- 
करितां आपल्या शतरूपा नांवाच्या पट्टराणीला बरोबर घेऊन परवांच्या दिवशीं येथें येईल 
॥ २६ ॥) हे कर्दमा, त्याची कन्या उपवर झाल्यामुळें आपल्याला योग्य पति केव्हां मिळेल 
अशी वाटच पाहात आहे. तिःचे नेत्रकटाक्ष काळेभोर असून वय, स्वभाव व इतर 


२५२ सुलभ श्रीमद्भागवत 





गुणहि तुझ्याशीं अनुरूप आहेत; म्हणून तो आपडी कन्या अनुरूप अशा तुढा 
देईल ॥ २७ ॥ त्या पत्नीवर तुझें मन उत्तम प्रकारें जडेळ, व हे कर्दमा, लवकरच ती 
राजाची कन्या अनेक वर्षेपर्यंत तुझी यथेच्छ सेवा करीत राहील ॥ २८ ॥ तिळा तुझ्या 
-बीर्यीपासून गर्भधारणा होऊन नऊ असत्बें होतील, नंतर तुझ्या बीर्यापासून उत्लन्न झालेल्या 
संततीच्या ठिकाणीं त्दषि अनावासें पुत्र उन्न करतील | २९ |) अशा रीतीनें तूं माझ्या 
आज्ञेमरमाणें उत्तम प्रकारें वागून केलेल्या सवे कमाचीं फळें मळा अर्पण केलींत म्हणजे तुझें 
अंतःकरण शुद्ध होईल आणि शेबटीं तूं माझ्या स्थानाला प्राप्त होशील ॥ ३०॥ तूं 
ग॒हस्थाश्रमांत प्राण्यांबर दया करशील व पुढें संन्यासी होऊन त्यांना अमयद''न देशील. 
तेव्हां तूं स्वतःला व जगाला माझ्या ठिकाणीं पाहशील, ॥! २१ ॥ हे मुनित्र्ठा, तुझी 

त्नी जी देवहती तिच्या उदरी तुझ्य़ा वीर्यासह मी आपल्या अंडख्यानें प्रवेश करून 
अवतार घेईन व तत्त्वसंहिता ( सांख्यशास्त्र) निमोण करीन ॥ ३२ | 


भेत्रेयक्रष्रि म्हणाले,--बिदुरा, सर्व इन्द्रिये अन्तमुंख करून ध्यान करीत बसलें 

असतां ज्या प्रभूचे दर्शन होतें, तो भगवान्‌ याप्रमाणें कर्दमत्ररषीशीं संभाषण करून 
सरस्वतीनदीनें वेष्टिलेल्या बिन्दुसरोवरापासून ज'ऊं लागळा असतां, || ३३ ॥ तपश्चर्या 
मन्त्रताधन इत्यादि साघनांचें अनुष्ठान करून सिद्ध झालेळे योगी लोक ज्याच्या वैकुण्ठ- 
मार्गांची प्ररासा करीत असतात, तो भगवान्‌ गरुडावर बसून गरुडाच्या पंखांनी अभिव्यक्त 
होणारें साम ब त्याला आश्रयभूत असे त्रद्चांचे समुदाय श्रवण करीत कदंमक्रद्षीच्या 
'समक्ष निघून गेला | १४॥ शुभ्र कांति असणारे मगवान्‌ विष्णु निघून गेल्यावर कर्दम 
करपे, भगवंतांनी पूर्वी खांगितलेल्या योग्य वेळेची बाट पाहत तेथेंच स्वस्थ बसला || २५॥ 
हे घनुधरा विदुरा, स्वायंसुब मनु आल्या पत्नीला सुवणालंकारमेंडित र्थांत बसवून 
थ्वीपर्यटन करीत करीत, भगबंतांनीं जो दिवस पूर्वी सांगितला होता त्या दिवशीं, शांत 
स्वभावाच्या अशा त्या कर्देमक्रषीच्या आश्रमाजवळ आला ॥। २३६ || ३१७॥ ज्याह्या 
आश्रमामध्ये कर्दमत्रदष्रि मगवंताळा रारण आले, त्या आश्रमामध्ये त्यावर श्रीहरीनें अनुग्रह 
'केळा: पंग अंतःकरण कृपेने अतिदाय भरून आल्यासुळें त्या श्रीहरीच्या नेत्रांतून जे 
अश्रुजिंदू गळून पडले, ॥| २८ 1 त्या गळून पडलेल्या श्रीहरीच्या अश्चुबिंदूंच्या 
योग तेथें एक सरोवर निर्माण झालें. म्हणून त्या सरोवराळा बिंदुसरोवर असें 
. नांव प्राप्त झालें. हे पुण्यकारक सरोवर सरस्वती नदीने वेषटिलें आहे. ह्याचें 
- पाणी आरोग्यदायक असून अमृतातारखे गोड आहे. मोठमोठे त्रद्प्रिगण ह्या सरो- 
बराच्या आंश्रयाछा येऊन रहत असतात ॥ ३९ | त्या आश्रमांत पवित्र वृक्ष व ल्तांचे 
समूह आहेत ब पवित्र हरिण आणि पक्षीहि तेथें शब्द करीत असून तो सर्व त्रद्तूंतील 
फुलांनीं व पुष्गांमीं भरठेला आश्रम असून वनपंक्तीच्या शोभेनें युक्त होता. ॥ ४० | 
बिदुरा, तेथें उन्मत्त पक्षिगण शब्द करीत असल्यामुळें सारखा नाद चालला होता. तसेंच 


स्कंध ३--अध्याय २१ र५रे 





भ्रमगदि गुंग होऊन विनोद करीत होते, उन्मतत मयूररूपी नटांच्या रव्याची तेथें गडबड 
उडाली होती व उन्मत्त झालेले कोकिळ त्या ठिकाणीं परस्परांना आव्हान करीत 
होते ॥४ १॥| कदंब, चेयक, अशोक, करंज, बकुल, असाणा, कुंद, मंदार, कुडे ह्या अनेक 
वृक्षांनी व आंब्याच्या लहान लहान रोपांनीं त्या वनाला फार शोभा आली होती ॥४२॥ 
पाणकावळे, प्टब ( पाणकोंबड्यांची एक. जात ), हंस, टिटवी, पाणकोंबडे, साश्‍स, 
चक्रवाक, चकोर हे पक्षी तेथें मधुर मधुर शब्द करीत होते | ४३ ॥ त्याचप्रमाणें हरिण, 
डुकर, साळी, गवे, हत्ती, गोपुच्छ ( एकप्रकारची माकडें ) वानर, माकडे, सुंगुस ब 
कस्तुरीमृग यांनो ते. आश्रमस्थळ वेढलेले होतें || ४४ ।॥। बिदुरा, स्वायम्भुवमनु हा 
पृथ्वीवरील पहिला राजा होय. तो आपल्या कन्येला बरोबर घेऊन त्या श्रेष्ठ तीर्थाच्या 
ठिकाणीं प्रात्त झाला, तोंच त्यानें तेथें अमीमध्यें हवन करून बसलेल्या एका मुनीला अव- 
लोकन केलें ॥ ४५ | त्या क्रव्षीने पुष्कळ कालपर्यंत आपलें शरीर घोर तपश्वर्येकडे लावलेले 
होतें, त्यामुळें तेजाने ते फारच तेजस्वी दिसत होतें. तपश्चर्या करणारा शरीराने कृश 
असतो; पण तो त्रद्ष्रि भगवन्ताच्या प्रेमकटाक्षासुळें ब भगवद्दचक्षैर्यी चन्द्रकठेंतील 
अमृताचचें श्रश्रणद्वारा प्रारान झाल्यामुळें फारसा कृश दिसत नव्हता | ४६ ॥ त्या क्षीची 
अंगकाठी उंच होती. त्याचे डोळे कमल्पत्रातारखे असून मस्तकावर जटाभार होता व त्यानें 
वल्कले परिधान केलीं होतीं. ही सर्ब स्थिति स्वायंभुबमनूळा दुरून दिसली आणि तो जवळ 
जाऊन पाहतो तों, त्याला जसं एखादे महामोल रत्न वरचेवर पुसले नसल्यामुळें मलिन 
दिसते त्याप्रमाणें तो मळकट झाला आहे असें दिसून आलें || ४७ | नंतर राजा आपल्या 
पणक्ुटिकेच्या अगदीं जवळ येऊन आपल्यापुढे नमस्कार करीत आहे, असें पाहिल्यावर 
कर्दमाने त्याचें अभिनंदन केलें व त्याला अनुरूप अशी पूजा करून त्याचा सत्कार केला 
॥ ४८ ॥ भगवन्तांनीं हंगितलेली गोष्ट कर्दममुनीच्या ध्यानांत होतीच. राजाहि त्रद्पीनें 
केलेली पूजा स्वीकारून स्वस्थ बसडा होता, तेव्हां तो संवृष्ट व्हावा म्हणून कर्दमक्रषि 
आपल्या मधुर वाणीनें त्याला बोळू लागला || ४९) राजा, तू प्रत्यक्ष विष्णूची पाटनशक्ति 
आहेस ब तुझे पृथ्बीपर्यरटण निश्चयाने दु्ांच्या वघाकरितां ब सत्पुरुषांच्या संरक्षणा- 
करितां आहे | ५० ॥ 





राजा, तूं शुकस्वरूपी भगवान्‌ विष्णुच आहेस व तूंच जगाच्या संरक्षणाकरिता 
सूर्य, 'चन्द्र, अयि, .वायु, यमधमे ब वरुण हीं स्वरूपे त्या वेळीं स्वीकारीत असतोस, तुला 
नमस्कार असो | ५१ ॥ राजा, टणत्कार करणारें तुजं घनुष् फार भयंकर आदे. तुझ्या 
रथाचा शब्द ऐकल्याबरोबर शत्रु अगदीं घाबरून जातात. तुझ्य़ा सैन्याच्या पायांनी तुडवि- 
लेलें परथ्वीतळ कांपूं लागतें. अशा मोठ्या सेनेला घेऊन जर तूं सूर्यासारवा फिरणार 
नाहींस ॥५२॥ ५२ ॥ तर राजा, ज्यांच्या योगानें वणव्यवस्था व आश्रमव्यवस्था 
चालतात, त्या श्रीहरीनें बांधून दिलेल्या सर्व घममर्यादा दुष्ट लोक तत्काळ मोडून नाहींशा 


२५४ सुलभ श्रीमद्वागवत 





करून टाकतील || ५४ || तूं जर स्वस्थ निजून राहशील, तर विषलंपट लोकांना उपदेश 
करून वाटेवर आणणारा कोणीच नसल्यामुळें अधर्म फार वाढेळ आणि हें जग दुष्टांनीं 
पीडिलें जाऊन नाश पावेळ || ५५ ॥ राजा, तूं दू आहेस व लोकसंरक्षणाकरितांच तूं 
किरत असतोस; तथापि येथें तूं कोणत्या उद्देशानें आला आहेत तें सांग, तुझ्या उत्तरांचा 
आम्ही अगदीं निष्कपट मनानें अज्डीकार करू | ५६ ॥ 


एकारवेसावा अध्याय समाध्त 


अध्याय ९२२ वा 


*-<.४४४४४४४४४५ 


मेत्रेयमुनि म्हणाले,---विदुरा, अशा प्रकरें कर्दममुनीनें, सावमौम राजा जो 
कवायंभुबमनु, त्याच्या सर्व गुणवैमवाची व चरित्रवेमवाची प्रशंसा केली, तेव्हां तो 
लाजल्यासारखा झाला; परंतु कर्दममुनि आपलें माण संपवून स्वस्थ बततात तोंच त्या 
"राजानें बोलण्यास प्रारॅम्म केळा | १ | 


स्वायंभुबमनु म्हणाला, -- सुने, बझदेव वेदस्वरूप आहे. आपलें शारीररक्षण 
व्हावें म्हणजेच वेदमार्गांची प्रश्रत्ति व्यवस्थित चालावी म्हणून त्यानें आपल्या मुलांतून 
तुम्हां ब्राह्मणांना डथन्न ' केलें. तुम्ही तप, ज्ञान ब योग यांनीं युक्त असून निष्काम 
आहां ॥ २ ॥ त्या बह्मदेवाला हजारों पाय व हजारों हात आहेत. तुम्हां ब्राह्मणा'चें रक्षण 
करण्यासाठीं म्हणून त्यानें आपल्या हजारों बाहूंयासून आम्हां क्षत्रियांना उत्पन्न केलें, 
यास्तव ब्राह्मणवर्ण म्हणजे त्याचें हृदय व क्षत्रियवणे म्हणजे त्याचें रारीर असें म्हणण्याचा 
प्रधात पडला आहे ।। ३ ॥ यास्तव ते ब्राह्मण ब क्षत्रिय परस्परांचे रक्षण करितात व त्या 
दोघांचें रक्षण देव करीत अततो. तो देव निर्विकार असून सर्व सृष्टीचें कारण व सृ्टेस्वरूप 
आहे || ४ ॥ सुने, ठुड्य़ा दुरीनानें माझे र्व संशय दूर झाले; कारण प्रज्ञापालन करणाऱ्या 
राजांचे घर्म कोणते हे तूं स्वतःला सांगितलें आहेत ।॥५॥ ज्यांची इंद्रिये आपल्या ताब्यांत 
जाहींत, अशा लोकांना तुझे दशन होणें फार कठीण आहे, मळा आपलें दरीन झालें हे माझें 
मोठें भाग्य होय. माझ्या मस्तकाला आपली पवित्र पायघूळ लागली हेंहि माझे सुदैवच 
म्हगावयाचें ॥॥६॥ मुने,आपण मला उपदे करून माझ्यावर मोठा अनुग्रह केला, दै माझें 
सुदैव होय. तसेंच मी आपल्या उघड्या कणंरंश्रांनीं तुझें मनोहर भाबण श्रवण केलें, हें माझें 
मोठें माग्मच समजलें पाहिले || | क्रव्षे, ह्या कन्येवर माझी प्रीति आहे; त्यामुळें माझे 
अंतःकरण अतिशय खिन झालें असून मी अगदीं दीन झालों आहें. तेव्हां आपण माझी 
"एवढी विज्ञापना ऐकून घ्याबी ॥८॥| ही दे अहूति, प्रियत्नत ब उत्तानगाद यांची बहीण व माझी 
कन्या होय. बय, स्वमाव, दया इत्यादि गुणांनीं संपन्न असलेला पति आपल्याला अताबा 
अशी तिडी इच्छा आहे ॥ ९ ॥ हिनें नारदमुनीच्या मुखांतून तुझा स्वभाव, दया, ख्प, 
बय इत्यादि गुणांचें वणन श्रत्रण केलें, तेव्हांगासून तर हिचा तुला वरण्याबद्दल निश्चयच 
झाला आहे ।॥ १० || शिवाय तुला देण्याकरितां हिळा भक्तिपुरःसर मी येथें घेऊन 
आलों आहे. ग्हस्थाश्रमांतील कर्म करण्याकरितां ही सर्वस्वी तुला अनुरूप आहे. यास्तव 
हहे ब्राझ-श्रे्ठा, वू. हिचा स्वीकार कर 11 ११ ॥ कारण तर्व्संगपरित्यागी मनुष्यालाहि 
आपोआप प्राप्त झालेल्या उपमोगांचा त्याग करणें योग्य नाहीं, तर मग तुझ्यासारख्या उप- 
मोर्गांत गढून गेलेल्या मनुष्यानें चालत आलेला उयभोग्य बिषयाचा अव्हेर करणें योग्य 


२५६ सुलभ श्रीमऱद्वागवत 





: नाहीं, हें काय सांगितलें पाहिजे ! ॥१२॥ मुने, जो मनुष्य आपण होऊन प्रास झालेल्या 
_ विषयांचा अनादर करतो, ब पुढें त्याच विषयांकरितां कृपणाजबळ जाऊन वाचना करितो 

: त्याचें चोहोकडे पसरलेलं यश क्षीण होतें. व दुसऱ्याने केलेल्या अपमानासुळें त्याचा 
: मानभड्लहि होतो ॥ १३ ॥ कर्दमपुने, तुम्ही विद्वान्‌ आहां. विवाह करण्य'करितां उत्सुक 
झाला आहां, असें मीं ऐकिलें आहे. म्हणून ज्या अर्थी तुग्ही विवाहाची इच्छा करीत 
झाहां, त्या अर्थी मी ही कन्या तुम्हांला दिली आहे, हिचा तुम्ही अद्भीकार करा ॥१४॥ 


कदमत्रद्रष्रि म्हणाले--राजा, ठीक आहे. माझी विवाह करण्याची इच्छा आहे 
ब तुझी कन्या तूं अजून कोणाला दिली नाहींस तर आमचा दोघांनाहि अनुरूप असा हा 
वित्राहविधि जगांतील पहिलाच वित्राहप्रसंग आहे | १५ राजा, वेदांमध्ये जो विवहाविधि 
सांगितला आहे, त्याप्रमाणें आपला विवाहू व्हावा अशी तुझ्या कन्येची इच्छा आहे. हिच्या 
अड्भकांतीपुढें अलंकाराचीहि शोभा तुच्छ आहे, तर मग अशा तुझ्या ह्या सुंदर कन्येचा 
अव्हेर कोण बरें करील ? || १६)) राजा, ही तुझी कन्या एकदां राजवाड्याच्या गच्चीवर 
खेळत होती, तेव्हां हिचे पाय नू पुरांच्या रुणझुण शब्दांनी फारच शोभत होते व हिचे चंचळ 
चेंडू पाहण्याकडे लागले होते.अशा ह्या देवहूतीडा विश्वावसु गन्घर्वानें पाहिलें,तेव्हां त्याचें 
वित्त व्याकुळ झालें आणि मूच्छा येऊन तो आपल्या विमानांतून खालीं पडला | १७॥ 
ही कन्या सुन्दर आहे व स्त्रियांनाहि भूषणभूत असून आपण होऊन तुझी प्राथना करीत 
आहे. ज्यांनीं. लक्ष्मीच्या 'चरणा'ची सेवा केली नाहीं, अश्या लोकांना हिचे दशन सुद्धां 
मिळात्रयाचें नाहीं. त्यांतून ही स्वायंसुबमनूजी कन्या व उत्तानपादाची बहीण आहे; मग 
कोणत! पुरुष तिचा अड्भीकार करणार नाहीं ? || १८ ॥ यास्तव, हे स्वायंभुवमनुराजा 
मीं ह्या साध्वीचा अंगीकार करतों; पण माझी एक अट आहे. ती अशी कीं, हिच्या 
ठिकाणीं गभ राहीपर्यंतच म हिच्यावरोबर ग्रहस्थाश्रम करीन; परंतु, पुढें घुऊुस्वरूप श्रीहरीने 
सांगितलेले ज्ञानसंपादनाचे मुख्य जे अहिंसा इत्य.दि धर्म त्यांचें अनुष्ठान मीं करणार आहें; 
कारण हाच उत्तम मार्ग असें मला वाटतें | १९ || राजा, ज्या परमेश्वरापासून हें अनेक 
चमत्कारांनीं भरलेले विश्व उत्यनन झालें, ज्याच्या स्वरूपांत हे लय पावणार व जो ह्याचें 
पालन करतो, तो हा बह्देवप्रभ्ति प्रजापतींचा स्वामी श्रीहरिंच मला मान्य आहे |२० ॥ 


मेत्रेयसुनि म्हणाले,--हे धनुथरा बिदुरा, तो कर्दममुनि इतकेंच बोलला आणि: 
आपल्या बुद्धीने पद्मनाभ श्रीहरीचे ध्यान करीत स्वस्थ बसला. तेव्हां त्याच्या मुख वर 
हास्पाची शोभा आली होती. त्याला पाहून देवहूतीचें मन अगदीं ळबब झालें || २१॥ 
कर्देमसुनी'चें माषण ऐकून मनूला आनंद झाला आणि आपल्या प्रिय पट्टराणीचा व 
कन्येचा निश्चय स्पष्टपणें जाणून त्यानें सर्वगुणसंपक्न कर्दममुनीला आपली अनुरूप कन्या 
अपण केडी | २२ | त्या वेळीं महाराणी शतख्या हिने सुद्धां त्या वघूवरांन संतोष्ानें 
आंदण म्हणून महामोल अलंकार, वसत्रे ब संताराचें स्व साहित्य अर्पण केलें ॥ २३॥ 
याप्रमाणें अनुरूप अश्या वराला कन्या दिल्यानंतर साबमौम अशा स्वायंभुवमनूनें आपल्या 


स्कंध २--अध्याय २२ २५७ 





कन्येला बाहूंनीं आलिंगन दिलें. तिळा योग्य पति मिळाल्यामुळे तो काळजींतून मुक्त झाला 
खरा; पण तिचा विरहू त्याला सहन होईना. उत्कण्ठेनें त्याचें अन्तःकरण व्याकुळ झाले व 
त्याच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा सुरू झाल्या आणि हे मुली ! तान्हे, लाडके पुत्नी ! ! असे 
उद्गार काढीत त्यानें आपल्या नेत्राश्रूनीं देवहूतीच्या मस्तकावरील केस मिजवून टाकिछे 
॥ २४ ॥ २५ ॥ भग, राजानें कर्दमक्तपीचा निरोप घेतला आणि त्यानें आज्ञा 
दिल्यावर आपले सेवक व पत्नी यांसह तो रथांत बसून आपल्या नगरीला जाण्यास 
निधाठा ।। २६ ॥ वाटेंत त्याला सरस्वतीनदी लागली. ती त्रदषिसमुदायाला 
फारच उपयोगी पडणारी असून तिच्या मनोहर अशा दोन्ही तीरांवर शांत इृत्ींच्या 
तटुषींचे अनेक आश्रम होते. त्या आश्रमांची शोभा पाहत पाहत मनुराजा आपल्य 
नगराला आल ॥ २७ ॥ त्या वेळी आपला राजा येत आहे असें समजतांच: 
त्याच्या प्रजाजनांना अतिराय आनंद झाला आणि ब्रह्मावर्त देशा हून निघून त्याची स्तुति 
गात व वाद्यधोष करीत त्याला सामोरे गेले | २८ || त्या ब्रह्मावत देशामध्ये सर्ब संपत्तीने 
भरलेली बर्हिष्मती & नांवाची राजधानी होती. ह्याच ठिकाणीं पूर्वी यज्ञवराहा!नें आपलें 
शरीर थरथर कांयविलें असतां त्याचे केंठ खालीं गळले होते || २९ ॥ गळलेल्या केंसां- 
पासून नित्य हिरव्या रंगाचे राहणारे असे दभ आणि काश हे उत्पन्न झाले. ह्या दोन्ही 
जातींच्या दर्भाच्या योगानें यज्ञांत विघ्ने आणणाऱ्या राक्षसादिकांचा पराभव करून यशञ- 
स्वरूपी श्रीहरीच्या संतोषाकरितां कणींनीं यज्ञानु्टान वेलें होतें | ३० || त्या ठिकाणीं 
भगवान्‌ मनून यज्ञवराहापासून आपल्यासाटीं ए*वबीरूपी राहाप्याचें स्थान मिळवून 
यज्ञपुरुषस्वरूपी श्रीहरीच्या संतोपाकरितां कुश आणि काश हे दोन्ही प्रकारचे दर्भ पसरून 
यज्ञपुरुपाचें पूजन केलें होतें ॥ ३१ ॥ 

समर्थ असा तो मनुराजञा ज्या बर्हिप्मती नांवाच्या पुरीमध्ये राहत होता, त्या 
नगरोंत पुनः आल्यावर त्यानें तापत्रय दूर करणाऱ्या अशा आपल्या मंदिरांत प्रवेश केला 
आणित्या ठिकाणीं आपली पत्नी व प्रजा यांस्ह घर्म आणि अथं ह्या पुरुषार्थीना विरोध 
येणार नाहीं अशा र॑'तीनें विषरयोप मोगा'चें सेवन केलें. तेथें गंधव आपल्या स्त्रियांसह येऊन 
त्याच्या पवित्र कोर्दीचिं गायन करीत आणि तो स्वतः आपलें चित्त श्रीहृरीकडे लावून 
त्याच्या कथा श्रवण करी ॥ ३२ ॥ २३३ || तो स्वायंभुःमनु भगवंताच्या स्वरूणंतच 
नित्य रममाण होत असे. योगाभ्यासामुळें त्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे बाटेळ ते भोग 
उत्पन्न वरण्याचें सामथ्य प्राप्त झालेलें असतांहि,तांसारिक विषय त्याचें अंत:करण भ्रष्ट करू 
शकले नाहींत | ३४] त्यामुळें त्याच्या स्वतःच्या मन्बंतरांतील काल कधींहि निष्फळ गेल्म 
नाहीं. तो आयली प्रत्येक वेळ कांही तरी सार संपादन करण्यांत घालवीत असे. कधीं तो 





$ बर्टि म्हणजे दभ. बराहाचे केंत गळून त्याचे दर्भ जेथें झाले, त्या ठिकाणीं ती 
नमरी वसल्यामुळें तिटा बहिष्पती असें नांव पडलें, 
स. मा. माग १...१७ 


२५८ सुलभ श्रीमद्भागवत 


“२.४. 














भगवंताच्या कथा रचीत अते, तर कर्थो त्याच कथा सुखाने बोलत असे व कधीं त्यांचें श्रवण 
आणि क्षी मनन करीत असे || ३५ ॥ याप्रमाणें जागत, स्वप्न आणि सुघुसि यांबर भगवद्ध- 
क्तीच्या योगानें जय मिळवून मतुराजानें चार युगांचे एकाहत्तर फेरे असलेल्या मन्वंतराचा 
काळ सु्ञानें धालविर! ।। २६॥ विदुरा, सगळीं दुःख हरण करणाऱ्या अशा श्रीह्रीचा जो 
आश्रत्र करतो, त्या पुरुषाला शारीरिक दुःखे, मानसिक दुःखे, तसेंच आकाशांत उत्पन्न 
होणारे उत्यात, मनुष्यांयासून उतयन्न होगारे भर्यादिक्रप्रसंग आणि पंचमहाभूतांयासून उसन 
होणारे छेश हे कसे बरें पीडा देऊं शकतील ? ॥२७॥ असो. बिदुरा, त्वायंभुवमनु नेहमीं 
प्राणिमात्रांचें हित करण्यांत दक्ष असे, यास्तव क्रद्पींनीं बिवारिल्यावरून त्यानें सामान्यतः 
मनुष्यांचे धर्म व त्यांतील वगोचे आणि आश्रमांचे शुभकारक असे अनेक विदिष्ट घर्भ 
त्यांना सांगितले | ३८ ॥ विदुरा, पृथ्वीवरील हा पहिला राजा स्वायंभुवमनु फार वणंनीय 
होऊन गेळा. त्याचें अद्‌भुत चरित्र मीं तुळा येथवर सांगितले, आतां त्याच्या मुलांच्या 
उत्कर्षाचा इतिहात सांगतों, तो श्ररण कर | ३९ ॥ 


बावेसावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय 2३ वा 


न-_/*५*४५४४४४०॥ 


मेञ्रेयमुनि म्हणाले, --विदुरा,. पतित्रता देवहूति पतीचें हृद्त जाणणारी असल्या- 
मुळें, आपले मात। व पिता आश्रमांतून निघून गेल्यावर ज्याप्रमाणें पार्वती शंकराची 
आुश्रषा करिते, त्याप्रमाणें आयल्या पतीची ती प्रेमानें नित्य सेवा करूं लागळी ॥ १ ॥ 
विदुरा, ती कधींहि निष्काळजी न राहतां पतिसेवा करण्यांत दक्ष असे. केवळ भोगेच्छा 
कपट, द्वेष, लोभ, निषिद्दाचरण आणि उन्मत्तपणा, यांचा तिनें त्याग केला होता व 
विश्वास, शारीरिक आणि मानसिक शुद्धता, आदर, इंद्रियनिग्रह, प्रेम व मधुराणी यांच्या 
र्‍योगानें आपल्या अतितेजस्वबी झरा पतीला ती नित्य संतुष्ट ठेवीत असे ॥२॥३॥ 
विदुरा, देव व त्र्षि यांमध्यें श्रेड असलेल्या त्या कर्दममुनीची ती मनुकन्या देवहूति 
उत्तम प्रकारें सेवा करीत असतां, दैवाला आपल्या सामर्थ्याने मार्ग सारणारा जो आपला पति 
त्यापासून आपल्याल्य मोठमोठ्या उपभोगांची प्रासि होईल,अशी तिची अपेक्षा होती.पुष्कळ 
काळपर्यंत तिनें आपला देह॒ त्याच्या सेवेने कुश करून घेतला होता. हे पाहिल्यावर एकदा 
कर्दमत्रदत्रीला दयेने गहिंबर आला आणि सद्वदित होऊन तो देवहूतीला म्हणाला 
॥४॥५॥ 


कर्दमत्रदष्रि म्हणाले, -- हे मनुकन्ये, तू आजवर सन्मानपूर्वक माझी सेवा केलीत 
तुझ्या उत्तम सेवेने ब उत्कृष्ट भक्तीनें मी आज संतुष्ट झालों आहें. प्राण्यांना आपठें शारीर 
अतिशय प्रिय असतें; पण तूं ह॑आपलें स्तुत्य शरीर माझ्याठाठीं झिजविण्यात मागेपुढे 
पाहिलें नाहींत || ६ ॥ हे मनुकन्ये, मी स्वघर्मीचरणांत नेहमीं अनुरक्त असतों व आज- 
पर्यंत मी तपश्चयी, समाधि व उपासना करून श्रीहरीच्या ठिकाणीं प्रेम संपादन केलें, त्यामुळे 
श्रीहरीनें प्रसनन होऊन मला दिव्यभोग प्रास करून दिले आहेत. देवहूति, तू माझी उत्तम 
प्रकारें सेव्रा केढील म्हणून मी तुला आतां अशी दिव्यदृष्टि देतों कीं, तिच्या योगानें माझे 
तेच भोग तुला प्रास झालेले आहेत, असें तुळा दिसेल. ह्या भोगांना भय मुळींच नसून 
ह्यांच्या सेवनाने परिणामी शोकहि उत्पन्न होणार नाहीं | ७ ॥ हे देवहूति, महापराक्रमी 
अशा श्रीहरीच्या भ्झकुटीच्या वक्रतेमुळें ज्याची मनोराज्यें ढांसळून पडणारी आहेत, असे 
इतर उपभोग काय उपयोगाचे ! तू. कृता झाली आहेस. यास्तव तू आपल्या पाति- 
त्रत्यानें प्रात करून घेतलेल्या या दिव्य भोगांचा उपभोग घे ! हे दिव्य भोग राजेलोकांच्या 
सर्व संपत्तीच्या दानानेंहि कोणाला मिळण्यासारखे नाहींत || ८ | बिदुरा, सर्वे योगमाया व 
त्यांच्या उपासनांचे प्रकार यांत निपुण असलेला तो कर्दममुनि, याप्रमाणें बोलत आडे असें 


याहून त्या अवलेची काळजी दूर झाली. ती किंचित्‌ लज्जायुक्‍त दृष्टीनं आपल्या पतीकडे 


२६० सुलभ श्रीमद्धागवत 





पाहूं लागली, मनोहर हास्याच्या योगानें 5िच्या मुखाला फारच शोभा आली. विनयाने व 
प्रेमामुळे तिचा कंठ भरून आला आणि संद्रदित होऊन ती पतीशी बोळू लागली ॥ ९ ॥ 


देवहूति म्हणाली, --हे समथ ब्राह्मणश्रे्ठा ! द्दे नाथ ! आपली योगमाया अमोल 
आहे व आपण तिचे अधिपति आहां. आपल्याजवळ हे सर्ब उपभोग सिद्ध आहेत हे मी 
जाणतच आहें ब त्यामुळे मला आनंदहि होतो. यास्तव पूर्वी जो आपण संकेत केला 
होता, त्याप्रमाणें एकवार आपला समागम व्हावा, आपल्यासारख्या परमपतीपासून अपत्य- 
प्रासि होणें ही स्त्रियांना मोठी. आनंदाडी गोष्ट वाटते || १० ॥ हे नाथ, आपण समथ 
आहां, आपण कामशास्त्राला अनुसरून समागमोःसवाला उपयुक्त अशीं साधनें निर्माण 
करावीं, आपण माझ्या ठिकाणीं कामाचा उद्धव केला, त्यामुळें तो मला फार पीडा देत 
आहे. माझे शरीर रतिसु्वाच्या उत्कट इच्छेमुळें अतिशय कृश झालें आहे. तेव्हा अभ्यंग, 
पान, मोजन इत्यादि सामग्री ञयापण सिद्ध केली, म्हणजे माझे हें दीन शरीर आपल्याशी. 
रतिक्रीडा करण्यास समर्थ होईल. यास्तव एखाद्या योग्य मंदिराची योजना करावी | ११॥. 


मेत्रेममुनि म्हणाले--हे विदुरा, कर्दममुनीनें आपल्या प्रिप्ररूनीचे मनोरथ- 
पूर्ण बरावे ह्या इच्छेने आपत्या यौगिक शक्‍तीचा उपयोग करून त्याच क्षणीं 
इच्छेप्रमाणे गमन करतां येईल असें एक विमान निमाण केलें ॥ १२ ॥ तें अलौकिक 
विमान दर्बमनोरथ पूण करणारें असून सर्व प्रकारच्या रत्नांनीं व संपत्तीने मरलेलें- 
होतें. इतकेंच नव्हे तर त्यांतील संपत्तीची यथाक्रम वृद्धिहि होत असे आणि त्याला 
रत्नांचे स्तम लाविलेले असल्यामुळें तें फारच सुशोभित दिसत होतें ॥ १२ ॥ त्यांतील 
सर्व साहित्य देवांना योग्य असे असून कोणत्याहि त्रव्तूंत तें सुखावह होईल अशी योजना 
केलेली होती आणि लहानमोठ्या चित्रविचित्र ध्वजञापताकांनीं तें भूषरित केलेलें होतें 
॥ १४ ॥ त्या विमानावर रंगीबेरंगी फुलांच्या माळा लावलेल्या होत्या व त्या माळांबर 
बसलेले भ्रमर मधुर गुंजारव करीत होते. त्याच्या वरतीं पेठण्या, पीतांबर इत्यादि रेशमा चीं, 
तशींच कापसाची ब लोकरीची अनेक वस्र लाविलीं असल्यामुळें त्याला बिशोष शोभाः 
आली होती ॥१५॥ त्या बिमानांत एकावर एक रचिलेल्या मजल्यांत जागोजाग विश्रांती- 
साठीं शय्याग्रहे तयार केलीं असून त्यांमधील निरनिराळया शय्या, पळंग, पंखे आणि: 
आसने यांच्या बिशिष्ट मांडणीमुळें तें विमान फारच रमणीय दिसत होतें ॥१६॥ त्यांत ठिक- 
ठिकाणीं नाना प्रकारचे कळाकौदाल्याचे पदार्थ मांडिलेळे होते व त्यामुळें त्याला मोठी मनो- 
वे धकता आली होती. एक मोठें थोरळें पाचूच्या मण्यांनीं बांधिळेळें पटांगणहि त्यांत असून 
जागोजागी पोंबळ्यांनीं बांधिलेलें ओटे होते ॥ १७ ॥ त्याच्या सर्ब दरवाजांचे उंबरठे 
पोंबळ्याच्या शिळांनीं बांधिटेले असून त्यामुळें ते फार तेजस्वी दिसत होते. त्याच्या दाराच्या 
फळ्या रत्नखचित होत्या व त्यांचीं शिखरे इंद्रनील मण्यांची असून त्यांवर सुवर्णाचे कलश 
ठेविले होते | १८ ॥ त्याच्या भिंती रत्नांच्या असून त्यांवर उची पद्मरागमण्यांचें नकशी 
काम केलेलें असल्यामुळें तिकडे पाहणाराला हे ह्या विवानाचे डोळेच आहेत कीं काय, 


स्कंध २--अध्याय २३ २६१ 





“२.” 











"४४/४४/४४४४ 


अता भास होई. त्यामध्यें महामोल चित्रविचित्र रंगाची छतें लाविली असून सुवर्णाची 
'तोरणें ठिकठिकाणीं उभारिठीं होतीं ॥ १९ | त्या विमानाबर अनेक स्थळीं बसबिलेीं 
इस, पारवे इत्यादि पथांची चित्रें इतकीं हुबेहुब साघलीं होतीं कीं, त्यांना पाहून खरो- 
खरीच्या हंसांना व पाख्यांना हे आपल्यासारखेच जिवंत पक्षी आहेत अता भास होई ब 
त्यांचे थवेच्या थवे त्या चित्रांजवळ वरच्यावर येत आणि विमानाच्या शिखरांवर बसून शब्द 
करीत असत ॥ २० ॥ त्या विमानामध्ये कर्दंमानें उपमोगासाठीं जशीं पाहिजेत तशीं 
अनेक स्थलें निर्माण केलीं होतीं. कीडेची जागा, शयनस्थळ, उपभोगांचें स्थान, घराच्या 
बाहेरील 'चौक, तटाच्या बाहेरील मेदान इत्यादि स्थळें तर इतकीं उत्तम साधली होतीं कीं, 
त्यांना पाहून तीं रचणाऱ्या स्वतः कर्दमग्रुनीला देखील आश्चर्य वाटलें ॥ २१ ॥ कर्दमक्रधि 
सर्वे प्राण्यांच्या मनांतील अभिप्राय ओळखणारा होता. आपल्या पत्नीचें मन ह्या विमानाला 
पाहून जसें प्रसन्न व्हावयास पाहिजे तसें प्रसन्न झालेलें नाहीं, असें त्याला आढळलें. तेव्हां 
तो देवहूतीला म्हणाला ॥ २२ | हे मित्र्ये, ह्या बिंदुसरोवरामध्यें स्नान करून ह्या विमा. 
नांत येऊन बैस. हे शुळस्वरूपी श्रीहरीनें निर्मिलेले बिंदुसरोबरतीथ मनुष्यांचे सर्व 
मनोरथ पूणे करणारें आहे || २३ ॥ पतीचें भाषण ऐकून मलिन वस्त्र परिधान केलेली ती 
कमलनयना देबहूति आपल्या केसांत जटा पडल्या आहेत आणि दाट मळानें अंग भरलेले 
असून स्तनांवरहि त्याचे डाग पडले आहेत अशा स्थितींत पवित्र उदकाने युक्त अशा त्या 
सरस्वतीच्या डोहांत स्नानासाठी उतरली || २४ || २५ | त्या सरोबरांत तिनें प्रवेश केला 
असतां आपल्या विमानरूपी मंदिरांत कमळाच्या सुवासाने घमघमणाऱ्या एक सहस दासी 
उभ्या आहेत, असें तिला तेथून दिसलें ॥ २६ ॥ देवहूतीला पाहिल्याबरोबर त्या सर्व 
स्त्रिया एकदम उठून उभ्या राहिल्या व हात जोडून तिला म्हणाल्या, ' आम्ही तुझ्य़ा दासी 
आहों. आम्ही काय काम करूं, तें आम्हांला सांगा |) २७॥ असें बोळून त्या 
दासींनीं मानी अशा देवहूतीला मोठा मान देऊन उंची उंची उटणीं ब तेलें वगैरे लावून 
स्न!न घातलें आणि परिधान करण्यासाठीं दोन नवीं रेशमी वस्र अर्पण केलीं ॥ २८ ॥ 
तसेंच, देवहूतीला आवडणारे असे उत्कृष्ट तेजस्वी उंची अलंकार, षड्रस अने व पिण्या- 
साठी असृतासारखीं रुचिकर पेयें हे त्यांनीं दिलीं || २९ || याप्रमाणें दासींनीं बहुमानपूर्वक 
मंगलस्नान घातलें असतां, देवहूतीनें आपला निमळ देह आरशामध्ये अवलोकन केला. 
त्या वेळीं तिळा मस्तकावरून स्नान घातलेले असून तिनें गळ्यांत माळा धारण करून 
निर्मळ वस्त्रे परेथान केलीं होतीं. आपल्या शरिरावर सर्व अलंकार घातले होते आणि 
गळ्यांत सुवर्णीच्या माळा, हातांत कंकणें आणि पायांत रुणझुण शब्द करणाऱ्या मुवणांच्या 
'तोरड्य[ घातल्या होया || ३० ॥ ३१ ॥ तसाच रत्नखचित असा सुवर्णाचा कमरपट्टा 
तिनें कमरेत घातला असून तिच्या कंठामध्यें मोठ्या किंमतीचा हार व मंगळसूत्र हीं 
शोभत होतीं ॥३२ ।॥ तिचे दांत सुंदर असून, भुवया मनोहर होत्या. तिचे नेत्र कटाक्षांनीं 


२६२ सुलभ श्रीमद्वागवत 
क माया काता तती विकत तमाय 
युक्त असून व कमलाशीं स्पधा करणारे होते व काळ्या केसांमुळें तिचें मुख फास्च 
खुळून दिसत होतें ॥॥३२)) अशा प्रकारचें आपलें प्रतिबिम्ब आरशांत पाहिल्यावर जेव्हां 
देवरूतीला आपल्या त्रदषेश्र्ठ अशा प्रियपती'चें स्मरण झालें, तेव्हा जेथें जेथें तो प्रजापति 
कर्टमत्रद्रषि आहे, तेथे तेथें आपणहि आपल्या दासींसह आहोंच, असें तिळा आढळून 
आलें ॥२४॥ याप्रमाणें एक हजार दासींसहवर्दमान आपण आपल्या पतीच्या पुढें उभ्या 
आहों, असें तिच्या दृष्टीस पडतांच आपल्या पतीचें तै योगसामधथ्ये पाहून तिला मोठा 
चमत्कार वाटला || ३५ ॥ दे शत्रुनाशका विदुरा, स्नान करून शस्रिवरील मळ घाल- 
विल्यामुळें त्या देवहूतीला इतकें तेज आलें होतें की, निबाहापूर्वी पितृग्य्हीं सुखोपभोग 
भोगून सुख्वावळेलें जें तिचें रूप होतें, त्याहूनदि अधिक मनोहर व सुंदर असें तें दिसु, 
लागलें, ती उत्तम बस्तर नेसली असून चोळीने तिचे मनोहर स्तन झांकले होते ब एक 
सहत्त विद्याघरस्त्रया तिची सेवा करीत होत्या. असें तिचें र्य पाहून कर्दममुनीच्या 
हृदयांत प्रेम उसन्न झाळें आणि त्यानें तिला त्या विमानांत नेऊन बसविलें ॥२६|॥३७॥ 
मग कर्दममुनि सुद्धां स्वतः त्या विमानांत बसला, आपल्या प्रिय पत्नीविषयीं त्याला अति- 
शय प्रेम बाटत होतें; तथापि त्यानें आपलें मांडात्म्य लुप्त होऊं दिलें नाहीं. त्या बिमानांत 
बसल्यावर विद्याधरत्त्रिया त्याची सेवा करूं लागल्या असतं, तारांनी वेष्टिळेल्या आकारास्थ 
रमणीय चंद्राप्रमाणे फुडलेल्या कमलांनींच जणुं काय वेष्टिलेला असा तो मुनिहि शोभू 
ल'गला॥१८॥ 

नंतर त्या विमानाच्या साहाय्याने तो कर्दममुनि अष्ट द्किपाळांचे विहार करण्याचे जे 
कुलपर्वत त्यांतील श्रेष्ठ अशा मेरूच्या गुहांत गोळा आणि मदनाचा मित्रच असा जो वायु 
त्याच्या शीतळ व सुगन्धयुक्त प्रवाहाने मनोहर आणि गंगेच्या धबधब्याच्या ध्वनीने पवित्र 
झालेल्या त्या स्थळीं सिद्धादि देवगण त्याची स्तुति करीत असतां, कुबेराप्रमाणें त्याने 
पुष्कळ काळपर्यंत क्रीडा केली ॥ २९ ॥ कर्दममुनि स्वभावतः आनंदी असल्यामुळें 
वैश्रम्मक, सुरसन, नंदन, पुष्पमद्रक,आणि चेत्रर्य ह्या देवांच्या उद्यानांत तसाच मानस- 
सरोवरांतहि त्यानें आपल्या भार्येसहित बिहार केला || ४० || अशा रीतीने अतिशय 
विस्तीण, तेजस्वी ब वाटेल तिकडे नेतां येगाऱ्या त्या विमानांत बसून वाथूममाणें त्रेलोकयांत 
संचार करीत असतां कर्दममुनीनें नित्य विमानांत बसुन फिरणाऱ्या देवांना देखील मागें 
टाकिले ॥४१॥ विदुरा, ज्यांनीं सर्व दुःखांचा नाश करणाऱ्या अशा श्रीहरीच्या चरणांचा 
आश्रप्र केला, त्या उदात्त अंतःकरणाच्या पुरुषांना दुर्मिळ काय असणार ॥ ४२ ॥ 
कर्दममुनि महान्‌ योगी होता. त्यानें या भूमण्डल!चीं द्वीपे, खंडे इत्यादि जेवढी म्हणून 
रचना आहे, तीमधील सर्व आश्चर्यकारक स्थळें आपल्या पत्नीला दाखविली आणि नंतर 
आपल्या आश्रमाला तो परत फिरला ॥ ४२ ॥ आश्रमांत आल्यावर सुरतत्रीडेताठी 
उत्सुक झालेडी मनुकन्या जी देवहूति तिठा, कर्दममुनीनें आपल्या शरिराची 


स्कंध २--अध्याय २२ र्ष्रे 





नऊ प्रकाराने विभागणी करून रमवबिळें आणि दोन घटकाच कीं काय अशा रीतीनं अनेक 
वर्षेपर्यंत तिच्यासह क्रौडा केळी | ४४ ॥ त्या विमानांत रत्तरिडेविषयींची उत्सुकता 
वाढविणारी उत्तम शय्या घातलेली होती. त्या रुरूशय्येवर बसून आपल्या संदर पतीशी 
समागम करीत असतां किती काळ गेला हेंहि देवहूतीला समजलें नाहीं ॥४५॥ देवहूति व 
कर्दमत्रद्ष्षि हीं दोघेहि विषयोपमोग भोगण्यांत फार उत्सुक होतीं, त्यांनी याप्रमाणें आपल्या 
योगसामर्थ्यानें विषयोपभोग भोगष्यांत दोभर वर्षीचा काळ घालविला, तरी तो त्यांना थोडा- 
साच वाटला ॥४६॥ आत्मज्ञानी कर्देमत्रव्पीला देवहूतीचे सर्व मनोरथ ठाऊक असून ते 
पुरविण्यास तो सःर्थेहि होता. यास्तब त्यानें देवहूति ही आपली अधाड़ी होय, या 
भावनेनें त्यानें आपल्या रूपाचे नऊ भाग करून तिच्यामध्ये बीयारच! स्थापना केटी |॥४७॥ 
त्यामुळें देवहूतीच्या उदरीं त्याच क्षणीं कन्यारूप संतति जन्मास आली. त्या सर्व कन्यांचे 
सर्वच अवयव सुंदर होते व त्यांच्या शरिरांना रक्‍्तकमलांप्रमाणें सुगंध येत होता ॥ ४८॥ 
त्या वेळीं ठरल्याप्रमाणे कर्दंमसुनीनें सवेसंगपरित्यागाची सिद्धता केली, ती पाहून पतिनिष्ठ 
ब सुंदर अशी ती देवहूति आश्चर्यचकित झाली आणि तिचें अंतःकरण व्याकुळ व खिन्न 
होऊन गेळें || ४९ || तिच्या डोळ्यांतून अश्रु गळू लागले; पण तिनें ते आवरून धरिले 
आणि खालीं मान घाळून रतनासारख्या नखांच्या कांतीनें युक्त अशा आपल्या पायाने 
पृथ्वीबर रेघा काढीत मधुर शब्दांनी हळूहळू ती आपल्या पतीशी बोू लागली ॥५० ॥ 


देवहूति म्हणाली,--हे भगवन्‌, आपण प्रतिज्ञा केल्याप्रमाणे मठा सर्व संपादन 
करून दिलें. तथापि मी आपल्याला शरण आलेली आहे. यास्तव आपण मला अभयदान 
देणें योग्य आहे ।। ५ १ | हे मुने, आण बह्मनि्ठ आहां. आपल्याजवळ माझी इतकीच 
विनेति आहे कीं, या तुमच्या कन्यांना आतां स्वतःच आपल्याजोगे पति शोधून काढावे 
लागतील; पण तो विषय सोडला तरी आपण संन्यास घेऊन अरण्यांत गेळां म्हणजे मला 
फार दुःख होईल, अशा वेळीं मला ज्ञानाचा उयदेश करून माझे तें दुःख दूर करणारा 
कोणी तरी नको काय ! ५२॥ हे नाथ, मीं आजपर्यंत परमेश्वराकडे लक्ष दिलें नाहीं, तर 
केबळ इंद्रियांना तृप्त करण्यासाठीं विषयोयमोगांतच आसक्त होऊन राहिलें होतें. यास्तव 
तशा स्थितींत जो काळ गेला, तेवढा पुरे झाला असें मला वाटतें ॥ ५३ ॥ इंद्रियांना 
संतुष्ट करण्यांतच आसक्त होऊन आपलें करें स्वरूप न जाणतां अज्ञानाबस्थेंत जरी 
आपली संगति मटा घडली आहे, तरी तीपासूनच माझें संसारदुःख दूर होण्याचा मार्ग 
निघाला पाहिजे ॥ ५४॥ लर अज्ञानाने दुजेनाशीं संगति घडली, तर तिच्यापासून 
संसारांतीळ दुःखें भोगावी लागतात; पण ती संगति अज्ञानाने कां होईना, जर सज्जनाशीं 
घडली तर तिच्यापासून विषयांवरील आसक्ति सुटून वैराग्य प्राप्त होतें ॥५५॥ ह्या 
सृष्टीमध्ये ज्या प्राण्याचे कम घर्माच्या उपयोगी पडत नाहीं, बेराग्याचें साधन होत नाहीं, 


२६४ सुलभ श्रीमद्भागवत 





किंत्रा श्रीहरीच्या सेत्रेकडे लागत नाहीं, तो मनुष्य जिवंत असून मेल्यासारखाच होप ! 
॥ ५६ ॥ मुने, आपण मोक्ष देण्याला देवील समर्थ आहां, यास्तव आपला तमागम 
घडूनहि जर मठा संवारवंधनांतून सुटण्याची इच्छा झाली नाहीं, तर श्रीहरीच्या मायेने 
मला पक्केंच फसवेळें असें होईल | ५७॥ 


तेविसावा अध्याय समाप्त 


अध्याय २४ वा 





मेत्रेयमुनि म्हणाले, --विदुरा, याप्रमाणे त्या विनयसंपन मनुकन्येचें खेद्युक्त 
आषण ऐेंकून त्या दय.ळु कर्दममुनीला झुळुस्बरूपी श्रीहरीनें सांगितलेल्या गोष्टीचें स्मरण 
-झालें आणि तो देवहूतीळा म्हणाळा | १॥ 

क्रदष्रि म्हणाला, हे राजकन्ये, शुद्धशील अशी तूं असल्यामुळें स्वतःविषयी अशा 
रीतीनें खेद बाळगू नकोस. अविनाशी असा षड्युणेश्वर्यसंपन्न श्रीहरि तुझ्या उदरीं लवकरच 
अवतार घेईल ।। २॥ हे मनुकन्ये, तूं पुष्कळ त्रतें आचरण केलीं आहेस, तुझें कल्याण 
असो. इन्द्रियनिग्रह, स्वधर्म, तपश्चर्या व द्रव्यदान यायोगें तूं भक्तिपूर्वक श्रीहरीची आरा- 
'घना कर | ३ । अशा रीतीनें तू आराधना केली असतां तो शुक्कस्वरूपी श्रीहरि, जगांत 
माझी कीति बाढबिण्यासाठीं तुझ्या उदरीं अवतार घेईल व तुला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करून 
चुड्या अन्तःकरणांतील अहंकाररूपी गांठ तोडून टाकील || ४ ॥ 

भेत्रेममुनि म्हणाले,--विदुरा, याप्रमाणें कर्दमप्रजापतीनें सांगितलें असतां त्यावर 
आदरानें पूर्ण बिश्वास ठेवून देवहूतीनें निर्विकार आणि जगाला योग्य मार्ग दाल्विणारा गुरु 
जो श्रीहरि त्याची आराधना केली ॥ ५ ॥ 

त्यानेतर बरेच दिवस लोटले असतां, काष्ठामध्यें जसा अगिन प्रगट होतो, त्या- 
प्रमाणें भगवान्‌ विष्णूनें कर्दममुनीच्या वीर्याचा आश्रय करून देवहूतीच्या उदरी अवतार 
घेतला ॥ ६ ॥ त्या समयीं आकाशांत वावे बाजू लागलीं, मेघांनी दृष्टि व गजना करण्यात 
प्रारम्म केला, गन्वर्व गायन करून ईश्वराची स्तुति करू लागले आणि अप्सरा आनंदानें 
मृत्य करू लागल्या || ७ |) देवांनी उघळलेल्या दिव्य पुष्यांची पथ्यीवर वृष्टि झाली आणि 
सर्व दिशा ब उदकें स्वच्छ होऊन सर्वाची अन्तः करणेंहि प्रतन्न झालीं [८ || तेव्हां ब्रह्मदेव 
सुद्धां आपल्याबरोबर मरीचिप्रभ्शति क्रर्षींना घेऊन तरस्वतीनदीच्या तीरावर असलेल्या त्या 
कर्दमक्रदणीच्या आश्रमांत आला ॥ ९ | 


हे शात्रुनाशका विदुरा, परबह्मरूपी श्रीह्रीनें लोकांना सांख्यश्ास्त्राचा उपदेश 
करण्याकरितां आपल्या तत्त्वगुणरूपी अंशाने देवहूतीच्या उदरीं अत्तार घेतला आहे, ही 
गोष स्वत:सिद्ध ज्ञानी अशा ब्रक्मदेवाला ठाऊक असल्यामुळें, कर्दममुनीच्या मनांत पुढें 
काय कर्तव्य आहे हें जाणून त्यानें त्याचा आपल्या शुद्ध अन्तःकरणानें गौरब केळा आणि 
मोठ्या प्रफुलित अन्तःकरणानें तो देवहूति व कदमक्रदपि यांना म्हणाला || १०|॥ ११ ॥| 

ब्रह्मदेव म्हणाळा,--वा कर्दंमा, तूं दुसऱ्याचा गोरब करणारा आहेस आणि 
ज्या अर्था माझ्या वचनाला मान देऊन त्याचे तूं उत्तम रीतीनं पालन केठेंत, त्या अर्था तूं 
माझी आराधाना निष्कपटपणें केडीस असें मी समततों ।| १२ || पुत्रांनी पित्याची सेवा 


२६६ -सुलभ श्रीमद्भागवत 
करावयाची म्हणजे एवढेंच कीं, त्यानें सांगितलेल्या आरोचा आदरपूर्बक, टीक आहे, 
असें म्हणून स्वीकार करावयाचा | १३ ॥ वत्सा क्दंमा, तू बिचारी आहेस. ह्या तुझ्या 
सुदर कन्या आपआपल्या वेशानें ह्या सृष्टीची नाना प्रकारें वृद्धि करितील || १४ || यास्तव 
आतां या आपल्या कन्या मरीचिप्रभ्नति मोठमोठ्या तदषषींना तूं अर्पण कर. ज्या कन्येचा 
स्वभाव ज्या त्रदबीच्या स्वमावा शीं जुळत असेल व ज्याला जी आवड असेल त्यालाच ती 
द्यावयाची, असें करून तू आपल्या कीर्तीचा प्रथ्वीवर प्रसार कर | १५ ॥ हे कर्दममुने, 
पुराणपुरुष विष्णूने आपल्या मायेच्या योगानें तुझ्य़ा पत्नीच्या उदरीं अवतार घेऊन सर्व 
प्राण्यांच्या इच्छा पूण करण्यासाठीं कपिल नांवानें देह धारण केलेला आहे ही गोष मी 
जाणतों ॥ १६ ॥ हे मनुकन्ये देवहूति, केटम दैत्याचा वध करणारा आणि भक्तांना 
अध्यात्मज्ञान आणि आत्मताक्षात्कार करून देऊन त्यांच्या द्वारा त्यांचीं कर्मवातनारूपी 
संताराचीं मुळें उपटून टाकणारा तोच हा श्रीहरि तुझ्या उदरीं प्रवि्ट झाला आहे. ह्याचे 
केंत सुवर्णांसारखे व नेत्र कमलासारखे असून ह्याच्या चरणकमलांवर पद्माचें चिह् आहे. 
तो श्रीहरि तुझ्या अंतःकरणांतील अज्ञानरूपी संशयाची गांठ तोडून लोकोद्धाराथ एथ्वीबर 
संचार करील | १७॥ १८ ॥ ह्या पुत्नामुळें जगांत तुझी कीर्ति फार वाढेल. तो 
ख्रिद्धपुरुषांचा अधिपति होईल आणि सांख्यशास्त्रज्ञ पंडितांकडून त्याला फार मान मिळून 
लोकांत तो कपिल ह्या नांवानें प्रसिद्ध होईल || १९॥ 


भेत्रेयमुनि म्हणाले, विदुरा, देवहूति व कर्दममुनि ह्यांना याप्रमाणें आश्‍वासन 
देऊन सृष्टिकर्ता बह्मदेब नारद व सनत्कुमार यांसह % आपल्या हंसवाहनावर बसून 
सत्यलोकीं गेला | २० ।॥ विदुरा, ब्रह्मदेव निघून गेल्यावर त्याच्या आशेला अनुसरून 
कर्टममुनीनें त्याच्या सांगण्याप्रमाणे आपल्या कन्या मरीच्िप्रभ्शति प्रजापतींना अर्पण केल्या 
॥२१॥ त्यानें आपली कला नांवाची कन्या मरीचित्रषीला दिली, अनसूया ' अत्रिक्रषीला, 
श्रद्धा अक्विरात्रइ्षीला व हवि्भू पुलरत्यक्रद्षला अर्पण केली ॥२२॥ त्याच्या गति नांबाच्या 
बन्येचे गुण पुलहत्रद्षीच्या गुणांशीं जमत होते, म्हणून .ती त्यानें पुलहाला दिली. गुणसंपन्न 
अशी क्रिया नांबाची कन्या त्यानें कतूला आणि ख्याति भ्गगूला व असुन्धती वसिष्टाला 
दिळी | २२ ॥ तशीच त्यानें शांतिनामक कन्या अथर्वाक्रपीला दिली. ह्या शांतीच्या 
योगानें यज्ञकर्मीचा प्रभार होतो. याप्रमाणें कन्यादान होऊन वबिवाहसंस्कार आटोपल्यावर 
कर्दमसुनीनें त्या महर्षींना ब त्यांच्या स्त्रियांना प्रिय वस्तु देऊन संतुष्ट केलें| २४ ॥ 
विदुरा, याप्रमाणें स्त्रियांची प्रास्ति झाल्यामुळें त्या त्दषींना मोठा आनंद झाला आणि 
मग कर्दमाळा विचारून ते स्त्रियांह आपआपल्या आश्रमःहा निघून गेले ॥ २५॥ 


% अह्देव कर्दमाच्या आश्रमांत आला त्या वेळीं त्याच्या तमागमे मरीचिप्रभ्ति 
प्रजापतिहि होते ( वर कोक ९ पाहा ). पण सत्यलोकीं परत जातांना त्यानें त्या प्रजा- 
पतींच्या वितराहाची योजना करून त्यांना भूतलावर प्रजोत्यचीताठीं ठेविलें आणि नारद 
ब सनेत्कुमार इत्यादिक ब्रक्मचाऱ्यांनाच तेवढा तो घेऊन गेला. 





४९ 




















स्कंध २-- अध्याय २४ २६७ 
<-२४२८००८८०८-८-८८-८-८८-८८८८८-८५८८८८८८८८८८८५८४८६४८४५४४४४४४४शशश000000000000000 कीड. य 
इकडे देवश्रेष्ठ अश्या श्रीहरीने आपल्या घरीं अवतार घेतला आहे असें समजल्यावर, 

दमसुनि एकांतांत त्याच्या जवळ गेला आणि त्याला नमस्कार करून म्हणाला | २६ || 
अहो, ह्या नरकासारख्या संसारांत प्राणी आपआपल्या दुष्करमानीं अतिशय पोळत असतात 
आणि पुष्कळ काळ लोटल्यावस्च त्यांना देवता प्रसन्न होतात || २७ ॥ अनेक जन्म 
अभ्यास करून भक्तियुगांतीळ चित्ताची एकाग्रता परिपकदशेस आली म्हणजे तिथ्या 
योगानें ज्याच्या चरणांचे दर्शन घेण्याकरिता स॑न्यासी लोक एकांतस्थानांत प्रयत्न करितात, 
तोच मक्तकाजकैवारी भगवान्‌ आम्ही केलेल्या अवहेलनांकडे दुर्लक्ष करून आम्हां खेड- 
बळांच्या घरीं आज जन्मास आला आहे ! | २८॥ २९ ॥ हे परमेश्वरा, तूं आपल्या 
भक्तांचा मान बाढविणारा असून त्यांच्यासाठी सांख्यज्ञानाची रचना करण्याची तुझी इच्छा 
आहे. याच कारणास्तव ' मी तुझ्या घरीं अवतार घेईन ' असे मला दिलेलें वचन सत्य 
करण्यासाठीं तू. माझ्या घरो अवतार घेतलास | २० ॥ भगवन्‌ , तूं वस्तुतः रूपरहित 
असतांहि तुझ्या भक्तांना जीं जीं ख्पें प्रिय असतात तींच रूपें ठुलाहि खरोखर प्रिय होतात 
॥ ३१ ॥ प्रकृति, पुरुष आदि तत्त्वांचे ज्ञान करून घेण्याची ज्यांची इच्छा असते, असे 
विनचारी पुरुष तुझ्या पादपीठालाच नित्य वंदन करतात, तुझ्या ठिकाणीं संपत्ति, वैराग्य, 
कीति, शान, पराक्रम आणि शोमा हे सहा गुण पूर्ण भरलेले आहेत. परमेश्वरा, अशा 
तुला मी शरण आलो आहें ॥ ३२ ॥ श्रीहरे, तू श्रेष्ठ आहेस. सर्व शक्ति तुझ्या स्वाधीन 
आहेत. प्रकृति, पुरुष, महत्त्व ह्या सबींना शोभबिणारा काल, तसेंच अहदकार, विबिध 
लोक ब त्यांचे पालक, हे सर्व तूंच आहेस. चित्छकीच्या योगानें तूं सव संसाराचा 
आपल्या ठिकाणीं ल्य करतोस ब आपल्या सर्ब शक्तीचें आपल्या इच्छेनें नियत्रण करितोस. 
हे कपिलस्वरूपी भगवन्‌ , मीं तुटा शरण आलों आहे ॥३३ ॥ तू माझ्य़ा घरीं अवतरल्या- 
मुळें देव, पितर व मनुष्ये या तीहींच्या कणांतून मी मुक्‍त झालों आहे. आणि माज्षे 
सर्ब मनोरथ पूर्ण झाले आहेत. तूं प्रजांचा पलक आहिस म्हणून मी तुला विनतिपूर्वक 
एवढेंच सांगतों. आतां मीं सॅन्यासमार्ग स्वीकारून दुःवरहित झाल्यामुळें हृदयांत तुझेच 
च्यान करीत प्रथ्वीवर फिरणार आहे | २४ ॥ 
भगवान्‌ म्हणाळे,--कर्दममुने, वैदिक आणि लौकिक अशा भाषणांत माझे 
वचनच टोकांना प्रमाण आहे. यास्तव पूर्वी तुला सांगितल्याप्रम'णें माझे वचन खरें 
करण्यासाठीच तुझ्या घरीं मीं जन्म घेतरा आहे ॥। २५ ॥ प्राण्याला ह्या संसारांत पडण्यास 
कारण जो लिड्वदेह त्यापासून सुटण्याची इच्छा करणाऱ्या पुरुषांना आत्मशान होण्यास 
प्रकृति, पुरुष इत्यादिकांचे शान असणें अवश्य आहे, म्हणून त्या शानाचा विस्तार 
करण्यासाठीं ह्या होकांमध्यें मीं जन्म घेतला आहे | ३६ ॥ हा आममज्ञानाचा सुक्ष्म मार्ग 
पूर्वी चाळू होता; पग तो बऱ्याच कालापासून नष्ट झाला. तेव्हां त्याचा पुनः प्रसार करण्या- 
साठीं मीं हा देह धारण केला आहे, असें तूं समज ॥ २७ ॥ संन्यास घेऊन निघून 
जाण्यास मी तुला अनुमोदन देतों, तूं खुशाळ निघून जा ! मृत्यूला जिंकणे जरी 
कठीण आहे तरी माझ्या ठिकाणीं सर्व कर्मे अर्पण केल्याने तो तुला सहज जिंकितां येईल; 


-२््द सुलभ श्रीमद्भागवत 

डज्या मनन नम नयना 
म्हणून तूं संसार सोडून दे आणि मोक्षप्रातीठाठीं माझी भक्ति कर! | ३१८॥ स्वयंप्रकाश, 
आणि सर्वे प्राण्यांच्या हृदयांत वास करणारा असा जो मी आप्मा, ह्य, फला नू. आय 
त्या स्वर्यांतच अन्तमुंज्ल होऊन पाहूं लागशील, तेव्हां तुझा सर्व शौक दूर होऊन तूं 
मोक्षाप्रत प्राप्त होशील || ३९ ॥| आणि मी आपल्या मातेला सर्व कमीचा क्षय करणाऱ्या 
अशा अथ्यात्माबद्येचा उपदेश करीन, म्हणजे तीहि ह्या भयावह संताराला तरून 
जाईल !॥४०॥ 





मेत्रेय म्हणतात,-याप्रमाणें त्या कपिलमुनीनें केलेलें भाषण ऐकून कर्दमप्रजापतीला 
आनंद झाला आणि तो त्याला प्रदक्षिणा करून वनांत निघून गेला || ४१ ॥| तेथें त्याने 
मौनव्रत स्वीकारून आपल्याला आत्माच एक रक्षक आहे, असा निश्चय केला आणि 
-ग्रहस्थाश्रमांतील अग्निसेबा करण्याचें व धर करून राहण्याचे सोडून तो सर्वसंगयरित्याग- 
'पूर्वक प्रथ्वीवर संचार करूं लागल! || ४२॥ कार्य व कारण ह्यांहून जें निराळें आहे व 
ज्याच्यापासून त्रिगुणात्मक सृष्टि प्रकाशमान होते, अशा निर्युण पखझस्वरूपाच्या ठिकाणी 
कर्दमानें आपलें मन स्थिर केलें; त्याबरोबर त्याला परबह्मस्वरूपाचें प्रत्यक्ष शान 
झालें ॥ ४२ ॥ तो कर्दमत्रदर्रि अहंकार, ममता आणि दंद्र ह्यांना सोडून देऊन 
सर्वत्र समदृष्टि असा झाला. त्यानें आपलें चित्त सर्वथा आत्मस्वरूपीं लाविलें; त्यामुळें 
त्याची बुद्धि एकाग्र व निश्चळ होऊन समुद्राच्या लाटा उसळत नसल्या म्हणजे तो जसा गंभीर 
दिसतो त्याप्रमाणें तो कर्दमसुनिहि अत्यंत शांत वृत्तीचा झाला || ४४ ॥ त्यानें सर्वसाक्षी व 
-सर्वान्तर्यामी अशा भगवान्‌ बासुदेबाच्या ठिकाणीं उत्कट भक्ति ठेविली व तयामुळे त्याला 
आत्मसाक्षात्कार होऊन तो सर्व बंधनांयासून मुक्त झाला ॥ ४५ || आणि यच्चयावत्‌ भूत- 
मात्राच्या ठिकाणीं भगवंताचा वात असून सर्व भृतेंहि मगबंताच्या तशींच आपल्या स्वतःच्या 
स्वरूपांतहि अभेदानें राहत असतात, असा त्याला प्रत्यय आला |४६॥ तेव्हां तो मुनि 
इच्छा, द्वेष इत्यादि बिकारां गासून मुक्‍त होऊन सर्वत्र समदृष्टीनें पाहू छागला आणि 
'भगवेताच्या उत्कट भक्तीधुळें त्याला अंती विष्णुलोकाची प्रास्ति झाडी |४७ || 


चोविसावा अध्याय समाप्त 


अध्याय २५ वा 


अ-४८**४४४४४४४४0ण 


शोनकत्रद्षरि म्हणतात, ---हे सूता, प्रकृति आदिकरून चोवीस तत्त्वांची गणना 
करणार तो सांख्यशास्त्रप्रवर्तक कपिल्सुनि जन्मरहित असा परमेश्वरच असून लोकांना 
आत्मज्ञान करून देण्यासाठीच त्यानें मायेच्या योगानें अवतार घेतला ।॥ १ ॥ हा कपिल- 
मुनि सर्ब लोकांत श्रेष्ठ आणि सर्व योग्यांमध्यें बरिष्ठ होता. सूता, आम्हीं आजपर्यत 
इश्वराच्या अनेक लीला ऐकिल्या आहेत; तथापि ह्याची कीर्ति ऐकून माझीं इंद्रिये अजूनहि 
फारशी तृस्त झालीं नाहींत || २ ॥ हे सूता, भक्तांच्या इच्छेप्रमाणे देहघारण करणारा 
तो श्रीहरि आपल्या योगमायेच्या योगानें ज्या ज्या लीला करितो, त्या सर्वच वर्णनास योग्य 
असल्यामुळें मठा कथन कर; माझी त्यांच्या ठायीं फास्च श्रद्धा आहे. ॥ ३ ॥ 

सूत म्हणाला,---शौनकमुने, भगवान्‌ मेत्रेयत्रदष्ि व्यासांच्या प्रीतींतील होते. 
विदुरानें केलेला आत्मज्ञानविषयरक प्रश्‍न ऐकून त्यांना फार आनंद झाला आणि बिचार- 
लेल्या प्रश्‍नाप्रमाणे बिदुराला ते उत्तर देऊ लागले || ४ || 

मेत्रेयमुनि म्हणाले, विदुरा, पिता अरण्यांत निघून गेल्यावर भगवान्‌ कपिल- 
मुनि आपल्या मातेचें समाघान करण्यासाठीं त्या बिंदुतरोबरावरच राहिला |) ५ ॥ बिदुरा,. 
तो कपिलमुनि तत्वज्ञानाचा सिद्धांत प्रतिपादन करणारा असून कमेशून्य असा तेर्थे स्वस्थ 
बसला असतां एकदां देवहूतीला ब्रह्मदेवाच्या भाषणाचें स्मरण झालें आणि ती आपल्या: 
पुत्राटा म्हणाली || ६ ॥ 

हे प्रभो, तू सव जगाला व्यापून राहणारा महासमथ आहेस. ह्या इंद्रियांची तृष्णा 
पुरवितांना मी अगदीं कंटाळून गेल्ये आहे व त्यामुळें या संताररूपी गाढ अंधकारांत 
सांपडल्यें आहें || ७ ॥ ह्या संताररूपी निबिड अंधकारांतून पार जाणें फार कठीण आहे 
खरें; पण तूंच त्यांतून पार पाडणारी उत्तम दृष्टि असून अनेक जन्मांच्या शोवटीं आज ती 
मला तुझ्या प्रसादानेंच मिळाली आहे || ८ ।। जो पड्युणेश्वर्यसंपक्न इश्वर सर्व प्राण्यांचे 
आदिकारण आहे, तोच तूं आहेस. सूर्य आपल्या उदयानें जवा अंधकाराचा नाश करून 
लोकांना प्रकाश देतो त्याप्रमाणें अज्ञानानेंहि अंध झालेल्या लोकांना भगवान्‌ ज्ञानदृष्टि 
देतो || ९ ॥ देवा, तूंच ह्या देहादि वस्तूंवर मी व हें मार्े असा अभिमान सर्वाना 
लावून दिला आहेस. तेव्हां त्या अज्ञानाला दूर करण्यास तूंच समथ आहेस | १० ॥ 
कपिला, प्रकृति ब पुरुष यांच्या स्वरूपाचें ज्ञ'न व्हावें या इच्छेने मी तुला शण आलें 
आहें. संठाररूपी वृक्षाला तोडून शरणांगतांचें रक्षण करणारा असा तूंच जगामधील सद्धम 
जाणणाऱ्या पुरूत्ांत श्रेष्ठ आहेस. तुला मी नमस्कार करित्ये | ११ || 

मेत्रेयसुनि म्हणाले, -विदुरा, आत्मज्ञानी पुरुप ज्याची प्राप्ति करून घेत, तो हा 
कमिळ्च होवर, त्यानं याप्रमाणें आपल्या मातेचे निर्दोष असे रूनोरथ ऐकून घेतले. ते 


२७० सुलभ श्रीमद्भागवत 








मनोरथ पुरुषांची मोक्षाविषयीं प्रीति वाढविणारे असल्यामुळें त्यांचें त्यानें मनःपूर्वक अमि- 
नेंदून करून आपल्या हास्ययुक्त मुद्रेने देवहूतीशीं तो बोलूं लागला ॥ १२ ॥ 
भगवान्‌ कपिल म्हणाळे,---माते, माझ्या मतानें मनुष्यांच्या आत्यंतिक कल्या 
णाचा उपाय म्हणजे एक परमात्म्याची प्रात्ति करून देणारा भक्तियोगच होय. कारण 
! : ह्यामध्ये दुःखाचा तसा'च सुखाचाहि सर्बंथा अंत होत अततो ।॥ १२ ॥ हे निष्पाप माते 
यूर्वी जो योग श्रवणेच्छु करीना मीं सांगितला होता, तोच हा सबीड्रपरिपू्ण अस! भक्तियोग 
तुलाहि आतां मी सांगतों ।॥| १४॥ ह्या आत्म्याला बंध किंवा मुक्ति प्रास होण्याला कारण 
: म्हणजे एक अंतःकरण'च होय. % तें विषयांवर आसक्त झालें म्हणजे बंधाल| कारण होतें 
- आणि श्रीहरीच्या स्वरूपीं रमम!ण झालें, तर तेंच मोक्षप्रासति करून देतें || १५॥ मनुष्याला 
मव हें माझ,अता अभिमान उसन्न झाला म्हणजे त्याच्या मनांत कामलोमादि षडिपु उत्पन्न 
होतात,पण तेंच मन त्यांचा अभिमान सोडून शुद्ध आणि दुःखरहितव सम झालें म्हणजे १६] 
त्यामध्यें ज्ञान, वेराग्य व भक्ति हीं उत्न्न होतात, अशा त्या अन्तःकरणाच्या साहाय्यानें 
पुरुषाला मायेच्या पलीकडे भेदरहित असलेल्या शुद्ध, अद्वितीय, निष्किय, परिणामरहित 
सुक्ष्म, उदासीन व स्वयंमकाश& अशा आतमस्वरूपाचें प्रत्यक्ष दर्शन होतें आणि त्या वेळीं 
प्रकृतीचा प्रमाव नष्ट झलेला त्याला दिततो || १७ | योगाभ्यासी पुरुषांना अह्मप्राप्तीचा 
उत्तम मार्ग म्हटला म्हणजे जो सर्वान्तयामी ब षड गुणेश्व्थसंपन्न ईश्वर अशा त्या श्रीहरीची 
भक्ति करणें हाच होय, ह्याच्यासारखा दुसरा अन्य मार्ग नाहीं || १८ ॥ १९ ॥ विषयांवर 
अत्यंत आसक्ति ठेअणें हेंच आत्म्याचें बळकट बंधन होय, असें विद्वानांचे मत आहे; पण 
मनुष्यानें तीच आसक्ति जर सत्पुरुषांच्या ठिकाणीं ठेविली तर तीमुळें मोक्षाचें द्वारच 
उघडल्यासारखे होतें | २० || माते, सत्पुरुष हे सहनशील असून दयाळू अततात, त्यांना 
शत्र कोणीच नसतो, ते सव प्राण्यांशी मित्रमाबानें वागतात, त्यांची प्रकृति गंभीर असते 
व सुशीलता हेंच त्यांचें धत असते ॥ २१ ॥ हे माते, सत्पुरुष अनन्यभावनेनें माझी भक्ति 
करीत असतात ब सर्व कर्म मलाच अर्पण करितात. फार काय सांगावें ! पण माझ्यासाठी 
ते आपल्या इष्टमित्रांस व बांधबांसहि सोडून, || २२ | नित्य माझ्या पवित्र कथा स्वतः 
वण करितात भाणि लोकांना सांगतात, त्यांचीं अन्तःकरणें माझ्याकडे लागलेली 
असल्यामुळें निरनिराळ्या तापांची बाधा त्यांना मुळींच होत नाहीं ॥ २२ ।! दे पतित्रते, 
असे ते साधु पुरूष विषरप्रा्सचंधाची आसक्ति मुळींच बाळगीत नाहींत. यासखव त्यांचीच 
संगति घरण्याची इच्छा तूं कर; कारण विषयासक्तीपासून घडणाऱ्या दोषांचें ते परिमार्जन 
करणारे आहेत || २४ ॥ साधूच्या समागमानें मनुष्याला माझ्या कथांचा पस्चिय्र घडतो 
आणि त्यामुळें माझ्या लीलांचें त्याला यथाथ ज्ञान होतें. असें ज्ञान झालें म्हणजे माझ्या 
कथा त्यांच्या अन्तःकरणाल्य व कणांना अत्यंत सुखदायक वाटतात आणि त्या कथा सेवन 
केल्या म्हणजे मोक्षदात्या श्रीहरीच्याविषयी मनुष्याला लवकरच श्रद्धा, प्रेम व भक्ति हीं 


* मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः | 


स्कंध २--- अध्याय २५ २७१ 
०० 0000000000. या त ण 
क्रमानें उत्पन्न होतात || २५ ।॥ नंतर तो मनुष्य मीं केलेल्या सृष्ट्यादि लीलांचा विचार 
करूं लागतो व त्यामुळें त्याच्या मनांत माझ्याविषयी भक्ति उत्यक्न होऊन ह्या लोकांत 
दिसणाऱ्या उपभोगांचा ब स्वगीदिकांमध्यें असणाऱ्या ऐकीव विषयसुखांचा त्याला तिरस्कार 
उत्पन्न होतो. अशा रीतीनें वैराग्य उत्पन्न झालें म्हणजे तो आत्मसाधनाळा उद्युक्त होऊन 
योगाभ्य़ा5पूर्बक सरळ योगमागानीं अन्तःकरण एकाग्र करण्याविषयी यत्न करितो ।२६ ॥ 
तात्यमै, मनुष्यानें मायेच्या गुगांयासून उत्यन्न झालेले मोग भोणण्याचें सोडून दिलें म्ह्णजे 
त्याचें वैराग्य वाढून त्याला ज्ञान उत्यन्न होतें आणि त्या ज्ञानाने योगाभ्यासाने व माझ्या 
'ठिकाणीं ठेविलेल्या भक्तीने त्याला ह्याच देहामध्यें सबाच्या अन्तयांभीं वास करणाऱ्या अशा 
माझ्या स्वख्पाची प्राप्ति होते ॥ २७॥ 


देवहूति म्हणाली, --कपिला, तुझ्य़ा मोक्षपदा'ची जेणेंकरून मला प्राति होईल 
अशी तुझ्यावर ठेवण्याजोगी भक्ति कोणती ! आणि मजसारख्या अबलेला आचरण्यासारखा 
तिचा विशेष्र प्रकार कोणता, तें मला सांग || २८ ॥ कपिला, तूं मोक्षव्य आहेस. 
श्रीहरीची प्रात्ति करून घेण्याचें अचूक साघन म्हणजे योगाभ्यास होय व त्याच्या योगानेंच 
ततत्वश्तान होतें असें तूं पूर्वी सांगितलेस; पण तो योग कोणत्या प्रकरचा आहे! व त्याची अंगे 
कोणती आहेत १ ॥ २९ ॥ कपिला, मी अवला असून मन्दबुद्धि आहें व हा योगमार्ग 
मळा समजणे फार कठीण आहे; तथापि तूं माझ्यावर कृपा करून तो अशा रीतीनें सांग काँ, 
मला त्याचा सुखाने बोध होईल ॥ २० | 


भेत्रेसमुनि सांगतात,-विदुरा, जिच्या उदरीं आपण अवतार घेतला, त्य़ा आपल्या 
मातेचा असा अभिमराय जाणून कपिलमुनीला प्रेमाचे भरते आलें आणि लोकांमध्ये 
ज्याला सांख्यशास्त्र म्हणतात, तें चोबीस तत्त्ांचें विवरण करणारें शास्त्र, आणि हेश्वराच्या 
ठिकाणीं भक्ति हढ करण्याचा उपाय ह्यांचा त्यानें आपल्या देवहूतीमाटेला उपदेश 
केडा॥ ११॥ 


भगबान्‌ कपिलपुनि म्हणाले,-प्राण्याला ज्यांच्यामुळे शब्दस्परी आदिकरून 
विषयांचे ज्ञान होतें, त्या इंद्रियांचें मुख्य कर्तव्य वेदांमध्ये सांगितलेल्या कर्माचे अनुष्ठान 
करणें हें होय. तीं कर्म करतां करतां मनुष्याचें अन्तःकरण थुद्ध सत्त्वगुणी होऊन सत्त्गुणा- 
त्मक अशा श्रीहरीच्या ठिकाणीं यःनावांचून इन्द्रियांची निष्काम वृत्ति जडणें ह्यालाच 
भगकद्भक्ति असें म्हणतात. ही भक्ति अगिमादि सिद्धींपेक्षां अधिक योग्यतेची आहे. 
कारण जसा जठराभि भक्षिलेठें अन्न पचवून नाहीसे करितो त्याप्रमाणें ही मक्ति लिद्ठ- 
देहाचा तत्काळ नाश करित्ये.( आणि लिड्रदेहाचा नाश म्हणजेच मोक्ष होय )॥॥ २२ || 
३३ ॥ जे भबद्धक्त माझ्या ठिकाणीं आसक्त होऊन माझ्या लीला परत्यांशीं वर्ण 
करतात ब माझ्या सेवेमध्ये निम राहून आपलीं सर्व कमे मला अर्पण करितात, अशा 
कित्येक भक्तांना सायुज्यमुक्ति देखीळ नकोशी वाटते || २४ ॥ माते, अशा प्रकारच्या 
माझ्या भक्तांना, प्रसनमुख आणि आरक्तनेत्र अशा माझ्या इष्ट वर देणाऱ्या मनोर 


क 


२७२ सुलभ श्रीमद्वागबत 


२>५/४५/८/५/-/४५/५८/५८/-/४- 





"२४/४५ ४५४. ८/५८”५”८ 











आणि अलोकिक स्वरूपाचे नित्य दशन घडते. आणि त्याच्याबरोबर प्रेमळ भाषण करण्या-. 
चीहि सथ निळते || २५ ॥। माते, माझ्या स्वरूपाचे अवयव मनोहर असून त्यांच्या उत्कृष्ट 
लीला, हास्य, कटाक्ष व मधुर भाषण ह्या गुणांनी भक्तांची अन्तःकरणें व इ्धियें मजकडे 
लागतात आणि मग त्यांना इच्छा नसतांहि ती भक्ति त्यांना बळेच माझ्या मोक्षपदावर 
नेऊन सोडते || ३६ | अज्ञाननित्रत्ति झाल्यावर माझ्या भक्तांना, मायावी अशा मायेने 
उत्पन्न केळेलीं माझीं तीं ऐश्वर्ये भोगण्याची इच्छाच होत नाहीं, मक्त उत्पन्न झाली कीं, 
तिच्या मागोमाग आपोआप अणिमा, महिमा आदिकरून अष्टसिद्धि पाठीत लागतात; 
पण त्यांच्या उपभोगाविषयींहि हे निरिच्छ असतात. फार तर काय, बिष्णूचीं अत्युत्तम 
ऐश्वर्य देखील मोगण्याची त्यांना इच्छा नसते; तथापि श्रेड अशा माझ्या वैकुप्ठलोकांतील 
सुखे त्यांना प्रात्त होतातच | ३७ ॥ हे गंमीरस्वरूप माते, ज्यांचा आवडता असा 
आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, आसत, इष्ट ब उपास्य देवता हीं सर्वे मीच अतो अशा माझ्या 
भक्तांचा नाश कधींहि होत नाहीं ब माझें नित्य चाळू असणारें क लचकहि त्यांना ग्रास 
शकत नाहीं || २८ हा लोक, तसाच परलोक, या दोन्हीं लोकांत फिरणारा लिज्मदेह- 
विशिष्ट जीव, तसेंच देहासंबंधीं असणारी जगांतील सर्व ऐश्वर्य, पशु, ग्रह इत्यादिकांवरील 
आणि इतरहि सर्ब विषयांवरील आसक्त सोडून अनन्यभावानें तबंतोमुख अशा माझेच जे 
कोणी भजन करितात, यांना मी या जन्ममरणरूम संसाराच्या पलीकडे नेऊन ठेवितो |॥३९॥| 
मी षड्गुणेश्र्यसंपन असून, प्रधान ब पुरुष यांचेंहि नियमन करणार मींच आहे. सर्व 
प्राण्यांच्या अतरीं मीच वात करितों. अर्थात्‌ माझ्याबांचून दुसऱ्या कोणाकडूनहि प्राण्यांचे 
जन्ममरणरूपी संसारदुःख निवारण होणें शक्‍य नाहीं ॥ ४० || ४१ | माते, हा वायु 
माझ्या मीतीमुळेंच वाहत असतो आणि सूर्य झाला तरी माझ्या भीतीनेंच प्रकादा देतो. 
इन्द्र वृष्टि करितो, अभि जाळण्याचें कार्य करितो व मृत्यु इकडेतिकडे संचार करितो हेंहि 
सर्व माझ्या मयामुळेंच होय || ४२ | योगी लोक आपत्या कल्याणासाठी ज्ञान अणि 
वेराग्य यांनीं युक्‍त होऊन माझी भक्ति करितात आणि माझ्या चरणांजवळच आश्रय 
धरून राहतात. कारण माझ्या 'चरणांजवळ भीतीला मुळींच थारा नाहीं ॥ ४३ ॥ तीत 
भक्तीच्या योगानें माझ्या ठिकाणीं मन स्थिर होणें, हाच ह्या जगामध्यें मनुष्याच्या अंतिम: 
कल्याणाचा उत्कर्ष होय | ४४ ॥ 


पंचविसावा अध्याय समाष्त 


अध्याय २६ वा्‌ 


कन्टटशश४ररर४शशाण 0?) 


भगबान्‌ कपिल म्हणतात, ---हे माते, आतां तुला प्रकृति आदिकरून तत्त्वांची 
वेगवेगळी लक्षणे सांगतों. त्यांचें ज्ञान झालें म्हणजे मनुष्य प्रकृतीच्या गुणांयासून मुक्‍त 
होतो ॥ १ ॥ माते, आत्मस्वरूपाचें दशन करून देणारें आणि अंत:करणांत॑.ल अहंकार- 
रूपी गांठ नष्ट करणारें असें जें हें तत्वज्ञान मोक्षाचे कारण आहे असें म्हणतात, तें तुला 
मी सांगतों || २॥ आनादिगुणांपासून अलिप्त आणि प्रकृतीच्याहि पलीकडचा असा जो 
अंदर्शानस्वरूपी व स्वयंप्रकाश आत्मा तोच पुरुष होय, त्यानें हें सारें विश्व ब्यापिटें आहे 
॥ २॥ त्या ह्या विश्वव्यापक पुरुषाने, अव्यक्रत व त्रिगुणात्मक अशी जी विष्णूची माया- - 
नामक शक्ति, ती तहजगतीनें आपल्याजवळ आली असतां तिचा लीलेने स्वीकार केल! 
॥४॥ ती प्रकृति, सत्त्व रज व तम, द्या आपल्या तीन गुणांनी आपल्यासारख्या अनेक 
प्रकारच्या प्रजा उथन्न करिते, तिच्या ठिकाणीं ज्ञानाला आच्छादून टाकणारी शक्ति 
असल्यामुळे तिचें दीन होतांच पुरुषाला तत्काळ आपल्या स्वरूपाचा वितर पडला, या- 
प्रमाणें प्रकृतीचे गुणच वस्तुतः कर्मे करीत असतां त्या प्रकृतीशी स्वतःचे तादात्म्य आहे 
असें पुरुषाला वादू लागलें व प्रकृतीचें कतृत्व तें आपलेच कतृत्व असें तो भानू लागला 
॥ ५]॥ ६॥ तो पुरुष वास्तत्रिक कांहीं करीत नसून प्रकृतीचा खेळ केवळ दुरून पाहात. 
असतो. तो सर्वसमर्थ असा सुखस्वरूपी आत्माच आहे; परंतु प्रकृतीचा खेळ मीच करितों, 
अशा अभिमानामुळे त्याला संसारप्राप़्ि होऊन, कमोपासून बंधन व त्यांपासून पारतंत्र्य 
होत असतें ॥ ७ ॥ शरीर, इंद्रियें ब त्यांच्या देवता ह्यांचे घभे पुरुषाला प्राप्त होण्याचें 
कारण प्रक्षति होय, व सुख आणि दुःख हीं भोगण्याला कारण प्रकृतीहून निराळा असणारा 
असा पुरुंत्र होव, असें विद्वान्‌ लोक समजतात || ८॥ 


१ कारण पुरुष हा निर्विकार असल्यामुळें त्याला कतृत्वादि धर्मांचा मुळींच संभव 
नाहीं. उलट प्रकृतीचा परिणाम जो अहंकार, त्याचे ते धम आहेत. 


२ कार्यत्व कारणत्ब, कतृत्व व भोवतृत्व हे सर्व घम बस्तुतः अहंकाराचेच आहेत. 
तरी कार्यत्व, कारणत्ब ब कतृत्व हे घम केवळ जडावरच म्हणजे प्रकृतीचा परिणाम जो 
अहंकार त्यावरच अनुभवाला येतात. म्हणून त्याचें कारण जड प्रकृति होय व भोग हा 
धर्मचेतन जीबाबर दिसून येतो म्हणून त्याचें कारण पुरुष हें होय, असें सांगितलें आहे. 
भगबद्वीतेंवसुद्धा ( १३,२०) “ कायेकारणकतृत्वे हतुः प्रकातरुच्यते ॥ पुरुषः 
खुखदुःखानां भोकतृत्वे हेतुरूच्यते '' असेंच दार्शत केलें आहे. 

सु. भा. भाग १... शट 


२७४ सुलभ श्रीमद्भागवत 


€/४/”४/४””५”४' 








२-५” 





देवहूती म्हणाली,--हे पुरुषोतमा, प्रक्रतिपुरुषांचीं या विश्रांती स्थूळ व सूक्ष्म 
अशीं तवे कार्वे प्रकृतिपुरुषमयच आहेत. त्यामुळे प्रकृति व पुरुष हींच जगाचीं कारणें 
होत. यास्तव त्यांचें लक्षग काय तें मळा सांग |) ९॥ 

ज्यांमध्ये कोगतेहि बिशेष घर्म नाहींत, पम जे बिरोष धर्माचे आधार मात्र आहेत, 
ज्याच्या ठिकाणीं सत्त्व, रज ब तम असे तीन गुण आहेत व जें कोणाचेंहि कार्य नाहीं 
किंवा इंद्रियांना समजतहि नाहीं, कार्य व कारण हीं ज्याची रूपें असून कधींहि नष्ट होत 
नाहींज, असें जें प्रधान नामक तत्व त्यालाच प्रकृति असें म्हणतात ॥ १० ॥ पांच 
महाभूते, यांच तन्मात्रा तसेंच चार अंत:करणाच्या वृत्ति आणि दहा इंद्रिय सिळून चोबीस * 
तत्त्तांच्या समुदायाला प्रधान किंदा कार्यरूपी बह्म असें म्हणतात || ११ ॥ प्रथ्वी, उदक, 
तेज, वायु ब आकाश ही पांचच महामृतें होत. त्यांचीं तन्मात्रानामक सूक्ष्म रूपें जीं शब्द 
स्यश, ख्य, रस व गंध हीं सुद्धां त्यांच्या तंख्येइतकींच म्हणजें पांचच आहेत, असें माझें 
मत आहे |) १२ ॥ इंद्रिवें दहाच होत. कण, त्वचा, दृष्टि, जिव्हा, नासिका, वाणी, 
हात, पाय, शिक्ष हीं नऊ आणि दहावे गुद असें म्हणतात ॥ १३ ॥ अंतःकरणाचें 
मन, बुद्धि, अहंकार आणि चित्त असे चार भेद आहेत व संकल्प, निश्चय, अभिमान 
आणि चिन्ता अशा निरनिराळ्या बोधकत्रतींवरून ते समजून येतात | १४ ॥| तत्त्वज्ञानी 
पुरुषांनो गणना केलेला सगुण ब्रह्मासंबन्धी तस्वांचा असा हा एवढाच समुदाय आहे, 
असें माझे मत आहे, यानंतर ज्याला काल असें म्हणतात तें पंचबिसावें तत्व आहे ॥१५॥ 
कित्येक लोक ईश्वराच्या पराक्रमालाच काळ असें म्हणतात, ह्या काळापासून प्रकृतिरूप 
उयाघीसुळें देहावरच ' मी ' अमा अभिमान ठेवून मूढ झालेल्या जीवाला भय प्राप्त होत 
असतें ॥ १६ ॥ हे मनुकन्ये, प्रकृति म्हणजे तीन गुणांची साम्यावस्था होय. तिच्यामध्ये 
कोणतेहि विशेष घम नसून तिच्य.मध्ये ज्याच्यामुळें क्रिया उत्पन्न होतें, त्याला सर्वशक्ति- . 
म न्‌ काल असें म्हणत(त || १७॥ तोच हा परमेश्वर, आपल्या मायेच्या योगानें प्राण्यांच्या - 
आंत पुरुषरूपानें राहतो आणि बाहेर कालरूपानें राहात असतो ॥ १८॥ जोबांच्या , 
पूर्बकत्पांतील अदुष्टामुळें प्रकृतीच्या सत्त्वादि गुगांत क्षोम होतो, तेऱ्हां परमेश्वर स्वतःचें 
स्थान जी प्रकृते तिच्यामध्ये आपली चेतन्यशक्ति स्थापन करितो आणि मग तिच्यापासून 
तेजस्त्री महत्तत्त्व उत्पन्न होतें. हें महत्तत्वच जगाच्या उत्य्त ला अंकुराप्रमाणें होऊन ह्यापासून 
जग उत्पन होतें; पण ह्याचा नाश किंवा ख्यांतर मुळींच होत नाहीं. ह्या महत्तत्त्वा- 
मध्यें जे पर्व विश्व सूक्ष्मर्पानें भरलेले होतें, तें व्यक्त करण्याच्या वेळीं ह्या महत्तत्त्वानें 
आपल्याला आच्छादन करून टाकणारा जो प्रलयकालचा अंधकार, त्याला आपल्या 
तेजाच्या योगानें गिळून टाकिलें | १९ ॥ २० | कपिलभागबान्‌ म्हणतात, हे माते, 
सर्व वेदांमध्ये प्रसिद्ध असलेलें शुद्ध तत्वगुणी निमल ब रागद्वेषादिरहित असें जें परमेश्वराचे 
वासुदेवनामक स्थान, तेंच हं महत्तत्वरू्पी चित्त $ होय | २१ | 





* चित्ताला अधिभूतख्यानें महत्त्व, अध्यात्मरूपाने चित्त व उपास्यरूपानें वासुदेव 
अशा संश आहेत.त्याचा अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ होय. हा 'चतुव्यूहू उपातनेंतील पहिला व्यूह होय 


स्कंध ३-अध्याय ९६ २७'९ 





जसें उदकाचें स्वरूय प्रथ्वीचा संपक्त होण्याच्या पूर्वी मधुर, स्वच्छ व शांत असतें 

त्याप्रमाणे व्वत्ताचेंहि त्याच्या मूळ इत्तींबरून स्वच्छत्व, निर्विक्ारित्र व गांभीर्य असें 
लक्षण केलेळें आहे | २२॥ परमेश्वराच्या ज्ञानशक्‍्तीपासून महत्तत्व उत्पन्न होतें तें 
कालशकक्‍्तीनें विकार पावू लागलें, म्हणजे त्यापासून भिन्नमिन्ञ क्रिया करण्याची शब्ती 
असलेला तीन प्रकारचा अहंकार उतन्न होतो॥ २२॥ ते अहंकाराचे दीन प्रकार 
म्हणजे सात्विक, राजस व तामस हे होत. ह्या तीन प्रकारच्या अहेकारांपासून मन, इंद्रियें. 
च महाभूते उत्यन्न होतात । २४ ॥ हा अडरकार म्हणजेच प्रत्यक्ष सहस्मुखी अनंत होय 
असें म्हणतात. भूते, इन्दियें आणि मन हें त्याचें स्वरूप असून तो % संकर्षणनांवा'चा 
पुरुष होम || २५ । देवतार्पानें कतृत्व, इन्द्रियांच्या ख्याने ज्ञानसाधनत्व व भूतांच्या 
रूपानें कार्यस्व हीं किंवा भिन्नभिन्न गुणांप्रमाणें शांत, भयरेकर ब मूढ हीं त्या अहकाराचचीं 
लक्षणें सांगितली आहेत || २६ ॥ साच्विक अहंकार विकार पावला म्हणजे त्यापासून 
मनोरूपी तत्व उत्यन्न होतें ब संकल्य आणिविकल्य अशा द्विधा वृत्तींपासून इच्छेचा प्रादुर्भाव 
होतो || २७ ॥ हें मन सर्व इस्द्रियांचा अधिपति असून ह्याचा वर्ण शरदतूंतीळ नील- 
रंगाच्या कमलाप्रमाणें त्याम आहे. योगीजनांना ह्याची हळूहळू आराधना करितां येते. 
अनिरुद्द - या नांवानें त्याची प्रसिद्धि आहे | २८ ॥| हे पतित्रते, राजस अहंकार विकार 
यावला म्हणजे त्यापासून बुद्धितस्व -- उत्यन्न होतें. निरनिराळ्या बुत्तींवरून हया तत्त्वा'चीं 
लक्षणें होतात, तीं अशीं :-- द्रव्याचें स्वरूप समजण्याचे विशेष ज्ञान असणें, इन्द्रियांना 
आपापले विषय मिळवून देण्याची कया त्यांच्यावर करणें, संशय उत्पन्न होणें, निश्चय 
करणें, स्मरण देणें ब निद्रा आणणें ॥ २९ || ३० ॥ कर्मेन्दियें व श्ञातन्द्रियें हीं राजस 
अहेकाराचों कार्ये होत. कारण, कर्म ही शक्‍ती प्राणाची आहे व तो प्राण तेजस अह- 

शरचें कार्य आहे, म्हणून कम करणारीं इन्द्रियें तेजस होत व विज्ञान ही शक्‍ती 
बुद्धीची आहे आणि बुद्धि ही तैजस अहंकाराचे कार्य आहे. तेव्हां ज्ञानेन्द्रिये तेजस 
असलीं पाहिजेत ॥ ३१ ॥। परमेश्वर शक्तीच्या प्रेरणेने तामत अहकार विकार 
पावू लागला, म्हणजे त्यापासून शब्द हें सूक्ष्ममूत उत्पन्न होतें व त्यापासून आकाश 
हे महाभूत ब शब्दांचा अनुभत्र देणारे असें कर्णेन्द्रिय उत्पन होतें ॥ २२ ॥ 
अथाचा बोध करणें, 'आड राहून पाहाणाराचें दशक चिन्ह असणें व आकाशाचें सूश्ष्मरूप 








% चतुर्ब्यूह उयासनेंतील दुसऱ्या व्यूहांत ह्याला, अधिमूतख्यानें, मूर्ते, इन्दिये ब 
मन ह्यांचा समुदाप्र ही संज्ञा, व अव्यात्मख्यानें अहंकार ही संज्ञा ! असून त्याची उपास्य- 
देवता संकर्षण व अधिराता रुद्र होय. 


न. चर्तुः्यूह उयासनेंतील तिसऱ्या व्यूडां, अधिमूतख्पानें व अध्यात्मख्यानें ह्या 
मनाची संतत! मनच आहे; परंतु उगस्यदेवता अनिरुद्ध व अधिऱता चन्द्र आहे 

4- चर्वु्यरह उपासनेंदीळ चौथ्या व्यूहांत या, तत्वाला अधिभूत व अध्यात्म- 
रूपानें बुद्धि, ही संज्ञा असून त्याची उपास्थदेवता प्रद्मुत्र व अधिठाता अह्मा होय. 


२७६ सुळम श्रीमद्भागवत 


"४५.९. 











असणें हीं शब्दाची लक्षणें होत, असें जिद्दान्‌ लोक समजतात ॥ ३३ ॥ प्राण्यांना हाल- 
चाडीसाठीं वाव देणें, बाहेरचे तसेच आंतील व्यवहार करण्यास साहाय्य करणें, प्राण, 

इन्दियें ब मन ह्यांचा आश्रथ अलणें,; हीं आकाशाचीं कार्ये असून तींच त्याचींहि टक्षणें 
होत || ३४ ॥ शब्द हा आकाशाचा विशेष गुण होय. तें आकाश कालाच्या गतीनें विकार 

पावू लागलें म्हणजे त्यापासून स्पर्श हें सूक्ष्म मूत उत्यन्न होतें ब त्या स्पर्शापासून वायु है 
महाभूत उत्पन्न होतें. त्या स्पर्शाचा अनुभव घेणा;रें इन्द्िय त्वचा होय ॥ ३५ || मऊपणा १ 

कठिणपणा, थंडपणा, तशीच उष्णता आणि वायूचें सूक्ष्मर्प असणें, हीं स्पर्शाची लक्षणे 
होत ॥ ३६ ॥ झाडें आदिकरून वस्तूंना हालविणे, तृण इत्यादि वस्तूंना एकत्र जमविणें, 

द्रव्यांचा संयोग करणें, ( सुगंधी पदार्थ नाकाशी नेणे, शीत व उष्ण पदाथोचा त्वचेशी 
संयोग करणें इत्यादि ), शब्दाला कानाशी नेणें, इन्द्रियांना आपआपल्या कामांत तत्पर 
रालणें, हीं वायूची कार्यरूप लक्षणें होत | ३७ || स्प हा वायूचा विशेष गुण होय. तो 
वायु दैवाच्या प्रेरणेने विकार पावडा एम्हणजे त्यापासून खूप नांवाचें सूश्ष्मभूत उत्पन्न होतें व 
त्या र्पापासून तेज आणि ख्याला ग्रहण करणारे चक्षुरिन्द्रयादि हीं उत्पन्न होतात 1॥२८॥ 
हे पलिज्रते, द्रः्यांना आकार प्राप्त करून देणे, द्रव्यांच्या आधाराने प्रतीतीला येणें, द्रव्यांच्या 
रचनेप्रमाणें स्त्रतःची रचना करणें आणि तेजाचा विशोष गुण होऊन राहाणे, हीं रूपनामक 
सूज्म भूतांची लक्षणें होत || ३९ ॥ प्रकाश करणें, पचन करणें, सुकविणे, थंडी नाहींशी 
करणें, क्षुया ब तृष्णा उत्पन्न करून त्यांच्या निवत्तीकरितां खाणें ब पिणे हीं तेजाची कार्ये 
ब । तींच 'ट%णें होत || ४० || रूप हा तेजाचा विशेष गुण होय. तें तेज देवाच्या 
प्रेरणेनें विकार पावलें म्हणजे त्यापासून स्स हें सूक्ष्ममूत उस्यन्न होतें ब त्या रसापासून 
उदक ब रसाला ग्रहण करणारें जिव्हानामक इन्द्रिय उत्पन्न होतें ४१॥ स्स हा मूळचा 
एकच आहे ब तो मधुरच आहे; परंतु त्याचे प्रथिन्यादि द्रव्यांच्या विकारामुळे तुरट, कडु, 
तिखट, आंबट व खारट, असे अनेक मेद होतात | ४२ ॥ मिजबिणें, गोळा करणें, 
तृत्ति करणें, जित्रत ठेवणें, तहान भागविणे, मऊ करणें, ताप दूर करणें व कूपादिकांतील. 
पाणी उपसून काढलें तरी त्यांत तें पुनः जमविणे, हीं पाण्याची कार्ये ब हींच लक्षणें होत 
॥£२॥ रख हा पाण्याचा विशेष गुण आहे. तें पाणी दैवाच्या प्रेरणेने जेव्हां विकार पावलें, 
तेव्हां त्यापासून गन्घ हें सूक्ष्म भूत उत्पन्न झालें ब त्या गन्धापासून पृथ्वी व गंघाला ग्रहण 
करणारें प्राणेंद्रिय हीं उ“पन्न झालीं ४४ गंध मूळचा एकच आहे; परंतु इतर द्रव्याचे 
अवयत्र त्यांत मिसळून त्याचे मिश्र ( तिखट, मीठ, मसाला, हिंगाची फोडणी बगैरे देऊन 
भाजीचा वास येतो तसा ), दुर्गन्, मधुर, सुरमि असे अनेक मेद होतात ॥४£५॥ जह्माटा 
मूर्ते इत्यादिकांनीं आकार प्राप्त करून देणें,आश्रयाबांचून स्थिर राहाणे, उद्क इत्यादिकांना! 
घारण करणें, आकाशादि तत्वांचा भेद करून देणें त निरनिराळ्या प्रण्यांना व त्यांच्या स्त्रीत्व ह 
पुरुषत्व इत्यादि गुगांना व्यक्‍त करून देणें, हीं प्रथ्वीरचो कार्य होत व हीं काग्रेच तिची लक्षणें 


स्कंध ३--अध्पाय २६ २७७ 





२“ 


होत ॥॥४६)| आकाशाचा विशेष गुण जो राब्द तो ज्याचा विषय आहे, त्याला कणैन्द्रिये 
म्हणतात. वायूचा विरोष गुण जो स्पश तो ज्याला आहे, त्या इन्द्रियाला त्वचा असें 
म्हणतात || ४७ | तेजाचा विशेष गुण जें रूप तें ज्याचा विषय आहे, त्या इंद्रियाला चक्षु 
म्हणतात. पाण्याचा विशेष गुण जो रस, तो ज्याचा विबरय आहे, त्या इंद्रियाला जिव्हा 
समजतात. पथ्वीचा विरोष गुण जो गंघ, तो ज्याचा बिघय़ आहे, त्या इंद्रियाला नासिका 
किंवा ब्राणेंद्रिय म्हणतात || ४८ || 


ज्या अथी कारणाचा कार्यामध्ये संबन्ध असल्याधुळें त्या कारणाचे गुण कार्यामध्ये 
दिसून येतात, त्या अर्था आकाश आदिकरून सर्व शब्दस्पर्शादि तत्त्वांचे विशेष गुण प्रथ्वी- 
मध्येंच दिसून येतात || ४९ ।। ज्या वेळीं महत्तत्व आदिकरून सात तत्त्वें एकमेकांत 
न मिसळता निरनिराळीं राहिलेली असतात, त्या वेळीं ( त्यांच्यापासून सृष्टि होणार नाहीं 
म्हणून ) तत्त्वांना क्षोमविणारा काल, पूर्वकल्पांतील प्राण्यांचें अदृष्ट व सत्त आदिकरून 
गुण यांना घेऊन परमेश्वर त्या सातहि तत्त्वांमध्ये प्रवेश करितो ||५ ०] त्यानें प्रवेश केल्या- 
बर त्या तत्त्वांमध्ये क्षोम उत्यन्न होऊन ती एकत्र झालीं आणि त्यांच्यापासून एक 
अंडे उत्पन झालें. त्या अंड्यापासूनच बिराट्पुरुषाची उत्पत्ति झाली आहे ॥५१॥ ह्या 
अंड्याळा विशेष असें नांव आहेव त्यामध्यें हा सब लोकांचा पसारा भरलेला आहे. 
त्याच्याभोंबतीं उत्तरोत्तर दहापटीनें बाढत गेळेलीं अशीं उदक, तेज, वायु, आकाश व अहं- 
कार, यांचो वेषणें असून सर्वाच्या बाहेर प्रकृतीचें वेष्टण भाहे. असें है वेष्टणयुक्त .अंडें म्हणजे 
भगवान्‌ श्रीहरीचेंच स्त्ररूप होय || ५२ ।| तें तेजोमय ब्रह्मांड उदकांमध्ये पडलेलें होतें; 
तेव्हां सर्वशक्तिमान परमेश्वराने उठून त्यांत प्रवेश केला आणि ल्या अंड्याला 
अनेक ठिंद्रे पाडिलीं ॥ ५२ ॥ त्या अह्मरू्पी पुरुषाला प्रथम मुख उत्पन झालें 
च॒ नंतर त्या मुखाच्या ठिकाणी वा्णनामक इंद्रिय उत्पन्न झालें. वाणीसह- 
वर्वमान तिची अधिडाची देवता जो अजि त्यानें ह्या मुखामध्ये प्रवेश केळा. नंतर त्याला 
दोन नाकपुड्या उत्पन झाल्या व त्यांत प्राणानें भरळेळें घाणेन्द्रिय उत्पन्न झालें ५४] 
ब्राणेन्द्रियाच्या मागून त्याची देवता जी वायु ती तेथें उत्पन झाली. नंतर त्या पुरुषाला 
नेत्रांची स्थानें व त्यांत चक्षुरिन्द्रिय उत्सन्न होऊन त्याच्यामागून त्याची देवता सूर्य तेथें 
उत्पन्न झाली, नंतर त्याला कानाची बिवरें फुटली. तेथें कर्णेन्द्रियाच्या देवता दिशा उत्पन्न 
झाल्या || ५५ ॥ मग त्या विराटू पुरुषाला त्वचा उत्पन्न झाली. त्या त्वचेवर केंठ, दाढी, 





* आकाशाचा गुण शब्द हा एकच आहे. आकशाचें कार्य वायु असून त्यांत तो 
शब्द ब वायूचा स्त्रतःचा गुण स्पर्श आहे; म्हणून बायुंत शब्द व स्पर्श असे दोन गुण 
झाले. वायूच्या कार्यात म्हणजे तेजांत तीन गुण आहेत. वायूंतून आठेले दोन गुण व 
तिसरा तेजाचा स्वतःचा गुण रूप. ह्या चप्रमाणें पाण्यांत चार गुण आहेत ब परथ्वींत पांच 
गुण आहेत. द्वितीय स्कंघांतहि हा बिषय येऊन गेला आहे. 


२७८ सुलभ श्रीम-्वागवत 





मिशा आदिकरून उत्पन्न झाल्या. त्यानंतर औषधि उत्पन्न झाल्या आणि मग जननेंद्रिय 
उत्पन्न झालें || ५६ ॥ त्या विराट्पुरुषाला नंतर वीर्य उत्पन्न झालें व त्याच्यामागोमाग 
त्याची देवता पाणी, हीं उत्पन्न झालीं. नंतर गुदद्वार ब गुदद्ारानंतर अपान इंद्रिय या- 
प्रमाणें होऊन, त्या अपान इंद्रियानंतर लोकांना भय उत्पन्न करणारा असा मृत्यु उत्पन्न 
झाला || ५७ ॥ मग त्या विराट पुरुषाला दोन हात फुटले. त्यांच्यापासून त्यांचें इन्द्रिय- 
बल व स्वर्गीचा राजा इंद्र हीं देवता उत्पन्न झाली, नंतर त्याळा पाय फुटले, त्या पाया- 
पासून, त्यांचें इन्द्रिय गति ब देवता विष्णु, हीं उन्न झालीं ॥५८॥ त्या विराट 
पुरुषाला त्यानतर नाड्या उत्पन्न झाल्या आणि मग त्यांचें इंद्रिय जें रक्त तें त्या नेत्रांत 
येऊन भरलें. नंतर त्यांच्या देवता ज्या नद्या त्या उत्पन्न झाल्या आणि मग उदर उतपन्न 
झालें || ५९ ॥ नंतर त्या विराट पुरुषाला क्षुधा आणि तृष्रा उत्पन्न झाल्या आणि 
त्यांच्या ठिकाणीं त्यांची देवता जे समुद्र ते उत्पन झाले. नंतर ह्या विराट पुरुषाला हृदय 
उत्पन्न झालें आणि हुदय़ानंतर अंतःकरण उलन्न झालें ॥ ६० || मग त्या अंतःकरणा- 
पासून त्याची देवता चंद्र हा उत्पन्न झाला नंतर त्यांत बुद्धि ब तिची देवता अह्मदेव 
तठाच अरुंकार व त्याची देवता रुद्र आणि चित्त ब त्याची देवता क्षेत्रज्ञ हीं उत्पन्न 
झाडी | ६१ || याप्रमाणें सर्व देवता उत्पन्न झाल्यावर विराट्पुरुषाला त्या उठविण्याचा 
य'न करूं लागल्या. परंतु त्यांना त्याला उठवितां आलें नाहीं, म्हणून आणखी प्रयत्न 
करूत त्याला उठविण्यासाठी त्यांनीं आपापल्या इन्द्रियांत पुनः एकवार प्रवेश केला |॥६२॥ 
अग्नीनें वाणीसह मुखाचा आश्रप केला, तेव्हांहि तो बिराट्पुरुष उठला नाहीं. वायूने 
प्राणेन्द्रियासह नाकपुड्यांत प्रवेश केला, तरीहि तो बिराट्पुरुध उठला नाहीं ॥ ६३ ॥ 
सूयांनें चक्षु रिन्दियासह नेत्रस्थानाचा आश्रय केला, तेव्हांही विराट्पुरुष उठला नाहीं 
दिशांनी कर्णैद्रिपासह करणविवरांत प्रवेश केळा, तरी देखील बिराट्पुरुष उठला नाहीं | ६४॥ 
मग औजधींनी रोमांसह त्वचेचा आश्रय केला तरी तो विराट्पुरुष उठेना. तेः्हां पाण्यानें 
वीयासड जननेंद्रियाचा आश्रय केला, तरी सुद्धा विराट्पुरुष उठला नाहींच ॥ ६५॥ 
मृत्यूने अपानेन्द्ियातह गुदद्वाराचा आश्रय केळा व इंद्राने बळनामक इंद्रियासह 
हातांचा आश्रय केला, तरी देखीळ विराट्पुरुष उठू शकला नाहीं ॥ ६६ ॥ 
विष्णूने मग गती6ह पार्यांचा आश्रव केला व नद्या रक्तासह नाड्यांत शिरल्या, तरी 
विराट्पुरुष उठला नाहीं ॥६७ ॥ नंतर समुद्राने क्षुधा व त्रा यांसह उदराचा आश्रय 
केला. आणि चंद्राने मनासहू हृदयांत प्रवेश केला. तरीदेखील विराट्पुरुष उठेना ॥६८॥॥ 
तेव्हां बह्षदेवानें बुद्धीसह हृदयांत प्रवेश केला आणि त्याच्यामागून र्द्रानें अहंकारासह 
हृदयांत प्रवेश केळा तरी बरिराट्‌ पुरुष उठला नाहींच ॥ ६९ ॥ पण शेवटीं च्तिची 
अघिडात्री देवत! शो क्षेत्र, तो जेव्हां चित्तासह हृदयांत शिरला, तेव्हां विराट्पुरुष 
तत्काळ पाण्यातून उठला |!७० | जसा एखाद) मनुष्य निजला म्हणजे त्याला उउविण्या- 
साठीं प्राण, इंद्रिये, मन व बुद्धि ह्या सवाना आपली शक्ति खर्च केली तरी क्षेत्रज्ञाच्या 


स्कंध ३--अध्याय २६ २७९ 


"»0५/४/५-५/५”५ 








साहाय्यावांचून त्यांना उठवितां येत नाहीं, तशीच ही गोष्ट होय ॥ ७१ | यास्तव, हे 
माते, मनुष्यानें प्रथम ईश्वराची भक्ति करावी, म्हण्जे तिच्या योगानें त्याला वैराग्य उत्पन्न 
होऊन त्याची बुद्धि योगाभ्यासाकडे प्रवृत्त होईल, तशी ती झाली म्हणजे योताभ्यासाच्या 
योगानें त्याला ज्ञान उत्पन्न होतें; मग त्या ज्ञानाच्या योगानें ह्या कार्यकारणात्मक्र तत्त्वाच्या 
समुदायांतून क्षेत्रज्ञाचें स्वरूप प्रथक्‌ ओळखून त्याचें मनुष्यानें आत्म्यामध्ये डिंतन 
करावें | ७२ ॥ 


सव्विसावा अध्याय समास 


अध्याय ९७ वा 





भगवान्‌ कपिलमुनि म्हणाले --माते, सुर्याचें प्रतिबिंब पाण्यांत पडळें असतां पाणी 
हालळें म्हणजे सूर्य हालल्याचा भास होतो, पण खरोखर ज्याप्रमाणें सूर्य हालत नाहीं, 
त्याप्रमाणें देहांत अवणारा जीज देहावर होगार्‍्या प्रकृतीच्या सुखदुःवादिक गुणांनी ठित्त 
होत नाहीं. कारण तो स्वतः निर्गुग निबिका असून कोणतीहि क्रियाकरीत नाहीं ॥| १॥ परंतु 
तो जीव जेःहा प्रक्रतीच्या गु गांजअर आसक्ति ठेवितो तेव्हां अंहकारामुळें स्वतःचे स्वरूप विरून 
जाऊन मीच सर्वे कर्मे करितों अता तो अभिमान बाळगू लागतो || २| मग अभिमानामुळें तो 
परतंत्र होतो, त्याचें तमाधान नाहींसें होतें व देहावरील आसक्तीमुळें घडलेल्या कर्माच्या 
दोषांमुळे तो उत्तम, अधम व मिश्र अशा वेगवेगळ्या योनीमध्ये उत्पन होऊन संतार- 
मागोत पडतो ॥ ३ || कारण, ज्याप्रमाणें स्त्रम्नांत दिसणारे पदार्थ खोटे असले, तरी 
त्यांपासून भय, शोक, मूर्च्छा इत्यादि अनथ उलन्न होतात, त्याप्रमाणें संतार जरी खोटा 
आहे, तरी प्राण्यांना विषयांचा ध्यास लागल्यामुळें त्यांची त्यापासून सुटका होत नाहीं 
॥ ४॥ म्हणूनच दुष्ट इंद्रियांच्या विषयस्वरूपी मागोमध्यें गुंतलेले अंतःकरण मनुष्यानें 
हड भक्तीने आणि कडकडीत वेराग्यानें हळूहळू आपल्या स्वाधीन करून घेतलें 
पाहिजे | ५ ॥ 

यमनियरम आदिकरून योगमा!गोनीं अंतःकरण स्वाधीन करून घेण्याचा अभ्यास 
केला. विश्वावानें माझ्य़ाठिकाणीं दृढ प्रेम ठेविळें आणि माझ्य़ा कथा श्रजण केल्या | ६ 
तसेंच सव प्राण्यांच्या ठिकाणीं समदटटि ठेवून कोणाशी द्वेष केला नाहीं, बोठेंहि आसम्रति 
ठेविली नाहीं व बह्मचर्ये आणि मौनवत धारण करून स्वघर्माचें उत्तम आचरण केलें, |) ७) 
सहजगत्या मिळेल तेवढ्यांत संतोष मानून व मिताहारपूर्वक त्याचा आश्रय करून ईश्वराचे 
थ्पान केलें व गंभीर वृत्ति ठेवून ठर्वाशीं मित्रमाबानें वागळे आणि प्राणिमात्रा वषयी 
दयायुक्त राहून घेर्य खचू दिलें नारी, | ८॥ तसेंच हा देह व ह्याचे संबंधी पुत्र, 
मित्र, स्त्री, ह्यांवर मी व माझी, अता दुरमिमान न ठेविता प्रकृति व पुरुष यांचें सत्यस्वरूप 
समजण्याचे साधन तत्त्वज्ञानद्वारा प्राप्त करून घेतलें || ९ | आणि त्या ज्ञानाच्या योगानें 
जाग्रति आदिकरून अवस्था नष्ट झाल्या, म्हणजे आपोआप भेदबुद्धीचा नाश होतो; व 
जसें नेत्रेंद्रियानें आकाशांतील सूर्या आपण पाहातों त्याप्रमाणें अहंकाराने युक्त अशा 
जीवात्माच्या योगानें योग्याला परमात्म्याची प्रास्ति होऊन आत्मदर्शन होतें ॥ १० ॥ 
आणि मग देहादि उपावींनीं रहित मिथ्याभूत अहंकारामध्यें सद्रूपानें भासणाऱ्या आणि 
जगार्चें कारण जी प्रकृति तिळा आधारभूत असून त्या सर्वे मिथ्याभूत प्रपज्चाठा प्रकाशित 
करणाऱ्या अश] त्या बिश्वव्यापक अद्वय परमात्म्याच्या स्थानाळा तो योगी प्राप्त होतो 


स्कंध २--अध्याय २७ २८१ 
क ता नाटकी तीक कि वीका 
1 ११॥ सूर्याचं प्रतिबिंब पाण्यांत पडून त्याचा कवडसा भिंतीवर पडतो व ता कवडशाकडे 
वाहून पाण्यांतील सूर्यपतिबिंबाकडे आपलें लक्ष जाते, आणि मग त्या पाण्यांतील सूर्यबिंबा- 
वरून आकारशांतळें खऱ्या सूर्यबेंबाचें ज्ञान होतें; | १२ ॥ त्याप्रमाणेंच भूते, इन्दिये 
आणि मन यांमध्यें अहकाराचें प्रतिबिंबे पडलें असून, त्या अहंकारामध्ये आम्म्याचे 
प्रतिबिंब पडळेळें असल्यामुळें भूतादिकांतीळ प्रतिबिंबाच्या योगानें, ज्यांत बह्मवस्तूचें प्रति- 
बिंब पडलें आरे, अस त्रिगुणात्मक अहेकार प्रथम लक्षांत घेतला जातो आणि नंतर त्या 
अह्मप्रतिबिंबयुक्त अहेकाराच्या योगानें सत्यज्ञानस्वरूप अशा आत्म्याचें ज्ञान होतें ॥॥ १३॥ 
माते, आकाशादि पेचमहामूर्ते, शब्दादि पंच सूक्ष्ममूते, इन्दिये, मन, बुद्धि, अहेकार 
या सर्बोचा निद्रावस्थेत अव्यक्त प्रकृतीचा ठिकाणीं ल्य होतो. परंतु त्या वेळीं तो जागत 
असून निरहकार असतो | १४ || तसेंच निद्राबस्येंत असतांहि अहंकार नट झाल 
असतां, एखाद्या द्रव्य्मेमी पुरुष स आपलें द्रव्य नष्ट झालें असतां जणू काय आपणच 
"नष्ट झालो असें वाटतें, त्याप्रमाणेंच स: तः अविनाशी असतांनाहि आपणच नष्ट झालों 
असें जो निष्कारण मानितो, तोच साक्षीमूत आत्मा होय. विवे री. पुरुष याप्रमाणे विचार 
करितो आणि अहेकारानें युम्त अशा कार्यकारणात्मक द्रव्यसमूहाचा प्रकाशक व सवोना 
साक्षीमूत असा जो आत्मा त्याचो प्रात्ति करून घेतो ॥ १५॥ १६ ॥ 
देवहूति म्हणाली,--हे सर्वश प्रमो, देहेंद्रियादिरूप प्रकृति पुरुषाटा केव्हांहि 
सोडून राहात नाहीं, कारण त्या दोांचा एकमे हांस आश्रय असून दोघेहि नित्य आहेत 
॥१७॥ ज्याप्रमाणें गन्ध आणि भूमि, किंवा रस आणि उदक, यांचें एकमेकांपासून स्वतंत्र 
असें अस्तित्व शक्‍य नाहीं,त्याप्रमाणे प्रकृति आणि पुरुष हीं देखील एकमेकांना सोडून राहाणे 
शक्‍य नाहीं || १८ ॥तस्तुतः पुरुष हा कर्तुखरहित आहे, तेव्हां ज्या प्रकृतीच्या गुणामुळे 
त्याल्य संसारबंध प्रास होतो, ते गुण विद्यमान असतां त्याला मोक्षपद कसें बरे मिळू शकेल ! 
11 १९ ॥ तत्त्वज्ञानाच्या बिचारानें एखाद्या पुरुषाचें संसाररूप हे प्रचंड भय नष्ट झालें, 
तरी ज्या प्रकृतीच्या गुणांमुळें हा संतार मूळ उत्यन्न झाला, ते गुण विद्यमान गहिल्यामुळे 
तें मय पुनः प्राप्त होतेंच ॥ २० ॥ 
देवहूतीची ही शका ऐकून भ*वान्‌ कपिलपनि म्हणाठे,-- माते, फलाशारहित 
स्वधर्माचें आचरण करावें, अंतःकरण निर्मळ ठेवावें, चिरकाल माझ्या कथा श्रवण कराव्या 
आणि त्या कथाश्रवणानें वृद्धिंगत झालेली अशी दृढ भक्ति माझ्य ठिकाणीं ठेवावी ॥२१॥ 
प्रकृति आणि पुरुष यांच्या यथार्थ स्वर्याचें जान करून ध्यावे, तीब्र वैराग्य धारण करावें 
अ गि तपश्चर्या ब अष्टाक् योग या साधनांनी आत्मस्वरूयाचें ध्यान करण्याचा प्रवळ अभ्यास 
करवा; ॥ २२ || म्हणजे प्रतिदिवशीं हळूहळू पुरुषाची ही प्रकृति क्षय पावू हागते आणि 
अरणिनामक काष्ठ अम्नीला उः्पन्न करून जसें स्वतः त्याच्यायोगाने जळून नष्ट होतें, त्याप्र- 
माणें स्वतःपासून उत्पन्न झालेल्य़ा तत्त्वसमुदाच्या शानाच्या योगानेंही प्रकृतिसुद्धां नाहींशी 
होते ॥ २३ ॥ प्रकृतीचे मोग भोगीत असतांच तिच्या ठिकाणी संतारदुःवाळा कारणीभूत 
असे अनेक दोष आढळून येतात; ते दोष दिस लागले म्हणजे पुरुषाला तिचा बीट येतो 


२८२ सुलभ श्रीमद्वागवत 

ब तो तिच्याबरील आठक्ति सोडून देऊन आत्मस्वरूपीं रममाण होतो. अशा त्या स्वतंत्र 
ईश्वरस्वरूप झालेल्या त्या पुरुषाचे ती क्ति मग कांहीं सुद्धां अहित करूं शकत नाहीं 
॥ २४ ॥ ज्याप्रमाणें निजलेल्या मनुष्याला स्वभांत भय ब शोक इत्यादि अनेक अनर्थ 
उत्पन्न होतात, पण तेच जागेपणी त्याला मुळींच मोह उत्पन्न करूं शकत नाहींत ॥ २५ ॥ 
त्याप्रमाणें मनुष्याला तत्त्वांचे जान झालें ब तो माझ्या ठिकाणीं अंतःकरण ठेवून आत्म- 
स्वरूपांत रममाण होऊं लागला, म्हणजे प्रकृति त्याला कधींहि अपाय करूं शकत नाहीं 
॥ २६ ॥ याप्रमाणें पुष्कळ जन्मांचा काल लोटल्यावर मनुष्याची आत्मस्वरूपीं प्रीति जडून 

जेव्हां त्याला बह्मलोकासुद्धां सवे लोकाविषयीं पूर्ण वैराग्य उत्पन होतें ॥ २७ ॥ 

तेव्हां माझ्या मक्ताळा आत्मस्वख्याचें यथार्थ ज्ञान होऊन आत्मदशनाच्या 
योगानें त्याचे सर्वे संशय दूर होतात, आणि मग तो याच लोकीं असतांहि 
ज्ञानयुक्त होऊन माझ्या अत्युत्तम अनुग्रहामुळें निरतिशयानन्दस्वरूप अशा माझ्या मोक्षनामक 
पदाला सहज प्राप्त होतो, तेथे प्रास झाल्यावर ट्िड्रदेहाचा नाश होत असल्यामुळें योगी 
पुरुषाला पुनः संतारांत परत यावें लागत नाहीं ॥| २८ ॥ २९ ] माते, मोक्षप्रासीटा एक 
मोठें विघ्न असतें, तें विघ्न म्हणजे अणिमादि सिद्धि होत. त्या सिद्धि योगाभ्यासनें पूर्णपणें 
प्रात होत असतात, त्यांच्या प्रास्तीला योगाशिवाय दुसरें साधन नाहीं. त्या सिद्धींत येग्याचें 
मन गुंतले नसले म्हणजे जेथें मृत्यूचा गर्व चालत नाहीं, अशा माझ्या अविनाशी पदाला 
तो योगी प्राप्त होतो || ३० | 





सत्ताविसावा अध्याय लभाप्त 


अध्याय २८वा 


भगवान कपेलमुनि म्हणाले,-- हे राजकन्ये, ज्या योगाच्या आचरणाने आपलें 
मन प्रसन्न होऊन सन्मार्गाठाच लागतें, त्या भक्तियुक्त योगाचें लक्षण मी तुला सांगतों || १] 
योगाभ्यासी पुरुषाने शवत्यनुसार स्वघम आचरावा, आणि अधर्म किंवा परघर्म यांपासून दूर 
असावें. तसेंच दैवानें जें मिळेळ तेवढ्यावर संतुष्ट असावें व आत्मज्ञानी पुरुषांच्या चरणाचें 
पूजन करावें || २ ॥ धर्म, अथे, काम ह्या ग्रहस्थधमोकडे प्रवृत्ति होऊ नये, मोक्षधर्मांच्या 
ठिकाणीं प्रीति धरावी, परिमित व झुद्ध अन्नाचें सेवन करावें आणि कोणापासूनहि उपद्रव 
होणार नाहीं, अशा एकांतवा6ांत नित्य रहावें ॥ ३ ॥ हिंसा करू नये, तत्य बोलावें, 
चोरी करूं नये, अबव्य तेवढ्याच वस्तूंचा स्वीकार करावा, ब्रह्मचर्य ब तप यांचें आचरण 
करावें, देह व अन्तःकरण हीं शचिभूत ठेवावी व वेदाध्ययन व परमेश्वरपूजन करीत 
असावें, | ४ ॥ व्यर्थ भाषण करूं नये, चांगलें आतन सिद्ध करून शारीर स्थिर 
करावें, प्राणायामाने हळूहळू प्राणवायूचा जय करावा आणि मनाच्या योगानें 
इन्द्रियांना विषयांपासून सोडवून त्यांची हृदयांत स्थापना करावी || ५ ॥ शरिरामध्यें 
मूलाधारचक्क आदिकरून जीं प्राणाची स्थानें आहेत, त्यांपैकीं कोणत्या तरी एका ठिकाणीं 
मनासह प्राणगायु स्थिर करावा, बेकुण्ठञासी श्रीहरीच्या लीलांचे हृदयांत पूर्णपणें ध्यान 
करावें आणि अन्तःकरण आत्मस्वरूपीं हीन करून तेथें तें एकाग्र करावें ॥ ६ ॥ या आणि 
अश्याच प्रकारें दुस याहि उपायांनी, दुष्ट आणि विषयरूपी आडमागाकडे नित्य धावणाऱ्या 
मनाला बुद्धीच्या साहाय्यानें साधक पुरुष'ने हळूडळू परमेंधरस्वरूपीं लावावें. त्यासाठीं प्रथम 
मनाला स्वाधीन करून ध्यावे आणि आळत टाकून त्या उद्योगाला लागावे || ७ |) योगा- 
भ्यासी पुरुषाने आपलें आसन पवित्र स्थळीं मांडावे, आ5नाचा जप करून त्यावर सुरत 
होईल असें स्वस्तिकासन घालून बतारवे, आणि आपलें शरीर सरळ ठेवून प्राणायामाचा 
अभ्यास करावा || ८ || पूरक, कुम्मक आणि रेचक -- ह्या कमाने किंवा उलटटक्रमानें, 
म्हणजे रेचक, कुम्मक व पूरक अशा क्रमानें, सारांश ज्या कोणत्याहि रीतीनें आपठें मन 
चाल्न्य सोडून देऊन स्थिर होईल अशा प्रकारच्या रीतीनें प्राणाचा मार्ग शुद्ध 
करावा || ९ | 


* सबीज आणि निर्बीज अस दोन प्रकारचा योग आहे. विषयांपासून इंद्रियांना 
काढून घेऊन त्यांना आत्मस्वरूपाकडे वळवणे म्हणजे योग. ही गोष्ट केवळ तत्वज्ञानाच्या 
जोरावर करणें हा निर्बीज योग आणि परमेश्ररभक्तीच्या ताहाय्यानें ती करणें म्हणजे सबीज 
योग होय. 

- पूरक म्हणजे वायु फुप्फुठांत घेणें, कुम्मक म्हणजे तो तेथें कोंडून स्थिर ठेवणें 
आणि रेच म्हणजे तो पुनः बाहेर सोडून फुप्फुसे रिकामी करणें, प्राणायामाला आरंम 


र्ट्डं सुलभ श्रीमद्ध!गवत 





वायूच्या साहाय्यानें अस्नींत तापविलेलें लोखंड जसें निमळ होतें, तसं योग्याने प्राणा - 
यामाच्या योगानें आपला प्राणवायु स्वाधीन केला म्हणजे त्याचें मन लबकरत्र थद्ध होतें 
॥ १० | माते, योग्याने प्राणायामाने आपले वातपित्तादि दोष नाहींसे करावे, घारणेच्या 
योगानें पापें जाळून टाकावी, प्रत्याहाराच्या योगानें विषयसंबन्ध तोडून टाकावे आणि 
ध्यानाच्या योगानें रागळोभादि दुर्गुण नाहोसे करावे |) ११ ॥ योगाभ्यासानें मन जेव्हां 
शुद्ध व निमळ होईल, तेव्हां योग्याने नाखिकेच्या अग्राकडे आपली दृष्टि ठेऊन श्रीहरीच्या 
मूर्तीचें ध्यान करावें | १२ ॥ श्रीहरीच्या मूर्तीचें स्वरूप ध्यानांत आणंतांना अशी कव्यना 
करावी कीं, त्याचें मुख्वकमल प्रसन्न आहे, त्याचे नेत्र कमळाच्या गाभ्याप्रमाणें किंचित्‌ 
तांबूत आहेत, त्याच्या अंगाचा वणे निळ्या कमळाच्या पानाप्रमाणें यामळ असून त्यानें 
आपल्या हातांत शे, चकर व गदा हीं आयुधे घारण केलेली आहेत ॥ १३॥ त्यानें 
सुंदर कमळाच्या केतरामप्रमाणें पिवळ्या रंगाचें वस्त्र परिधान केलें आहे ब त्याच्या 
वक्षःस्थलावर श्रीवत्सचिन्ह असून, कंठामध्यें तेजःपुज्ञ कौस्तुममणि लटकत आहे ॥१४| 
त्याच्या गळ्यांत पायांपयेत लोंबणारी वनमाला असून तिच्या सभोंबार मधुयानानें 
मत्त झालेले त्रमर मधुर गुंजावर करीत आहेत, वब त्यानें अतिशय मूल्यवान्‌ असे 
' हार, कडीं, मुगुट, बाहुभूषणें आणि नू पुरेंहि धारण केलीं आहेत | १५ ॥ त्याच्या 
कमरेत कमरपट्टा असल्यामुळें तो फारच शोभत आहे. भक्तांच्या हृदयक्रमलांत त्याचें 
आसन असून तो अत्यंत सुंदर, गंभीर व मनाला आणि नेत्रांना आनंद उत्यन्न करणारा 
आहे; ॥ १६ ॥ तो आपल्या भक्तांकडे प्रेमळ दृष्टीनें पाहात असून सर्ब लोक त्याला 
निरंतर नमस्कार करीत आहेत ब तो बाळरूप असुन आपल्या भक्तांवर कृपा करण्यात 
अगदीं उत्सुक आहे || १७ ॥ तसेंच त्याची कीर्ति वणनीय व पवित्र असून, तो, बलि 
नळ, धर्म इत्यादि पुण्यश्लोक पुरुषांची कीर्ति वाढविणारा आहे. द्दे माते, अशा प्रकारच्या 
श्रीहरीची मूर्त, योग्यानें मनांत धारण करावी व तीवरून मन चळलें नाहीं तोंपर्यंत 
तिचें परिपूर्ण स्वख्यांत ध्यान करावें 1| १८ ॥ माते, भगवन्मूर्तीचे ध्यान करावयाचें तें, 
ती मूर्ते उमी राहिलेली आहे, चालती आहे, बसलेली, निजलेडी, ह्ृदयगुहेंत वास 
करणारी अथवा मनोहर लीला करणारी आहे, अशी आपल्या अन्तःकरणांत कल्टना 
करावी ब त्या श्रीहरीचे शुद्ध मक्‍्तियुक्त अन्तःकरणानें ध्यान करवे || १९ ॥ नंतर त्या 
मूर्तीवर लक्ष्य स्थिर राहूं लागलें आणि त्याचे सर्वे अवयव एकाच सम्या ध्यानांत येऊं 
करण्यापूर्वी प्रथम वूर्क शीं रेचक करावयाचा, हे प्रत्यक्ष सुखकारक काय होईल तें पाहून 
ठरावे. पूरकानंतर कुंभक व त्यानंतर रेचक हा क्रम सरळ आहे. याच्या उलट क्रम म्हणजे 
रेचक आधीं, मग कुंमक आणि मग पूरक असा भधरिध्यात कुंभक म्हणजे बहिः कुंभक 
समजला पाहिजे, शक्‍य तितका वायु बाहेर टाकल्यावर तो कांहीं काळ तसाच राहून आंत 
न घेणें ग्हणजे बहिःकुंभक होय. आरंभीं पूरक केला किंवा रेचक केला तरी शेवटीं एकच 
कम येतो. 


स्कंध ३--अध्याय २७ २८५ 





लागले, म्हणजे योग्याने आपलें अन्तःकरण तेथून सोडवून श्रीहरीच्या निरनिराळ्या 
अक्‍यवांबर लावावें ॥ २० || ताधक पुरुषाने प्रथम आपल्या हृदयांत श्रीहरीच्या चरण- 
कमलांचें ध्यान करावे आणि ते करतांना त्या चरणकमलांवर वज्र, अंकुरा, ध्वज, कमल, 
हीं चिन्हे आहेत, त्याच्या बोटांची नखं उंच, आरक्त व सुशोभित आहेत आणित्या 
नाच्या किरणांनीं साधक पुरुषाच्या हूदयांतीळ सर्व अन्धकार अगदीं नाहींता होऊन गेळा 
आहे, अशी मनांत भावना ठेवावी ।। २१ || श्रीहरीचे चरणकमल क्षालन केलेल्या 
उदकापासून उत्यन्न झालेली श्रेष्ठ नदी भागीरथी, तिचें पत्रित्र उदक मस्तकावर घारण 
केल्यामुळें प्रत्यक्ष शकरहि कृतकृत्य झाले, तें पदकमल म्हणजे घ्यान करणाऱ्या पुरुषाच्या 
अंतःकरणांतील पापरूपी पर्वतावर फेकलेले जणू काय वज़्च होय. अश्या त्या चरणकमलांचें 
योगाभ्यातानें प्रथम चिरकाल ध्यान करावें || २२ ॥ नंतर भगवंताच्या गुढव्यांचें ध्यान 
करावें आणि अशी भावना करावी कीं, देवांनींहि नेहमी बंदित केलेली अश्शी कमळनयना 
मोक्षदायक लक्ष्मीच भगबंताचे ते गुघे आपल्या मांडीवर घेऊन कान्तिमय कोमल 
हस्तांनो चुरीत आहे ॥ २३२ ॥ नंतर गरुडाच्या खांद्यांवर बघलेल्या अशा श्रीहरीच्या 
सुंदर मांड्यांचें ध्यान करावें, आणि असें मनांत आणावें कीं, त्या मांड्या बलाचा आधार 
असून त्यांची कांति जवसाच्या फुलासारखी त्यामळ आहे. नंतर योग्याने कटि- 
प्रदेशाचें ध्यान करावें ब तें करतांना कटिप्रदेशाच्या सभोंवतीं घोट्यांपर्यंत लोंब- 
णारा पिंबळा पीतांबर भगवन्तानें परिधान केलेला असून त्या पीताम्वरावर 
घातलेला कमरपट्टा फारच शोभायमान दिसत आहे, अशी कल्पना कराबी | २४॥ 
त्यानंतर सुबनसपुदाप्राला आधारभूत असलेल्या उराच्या मध्यभागीं शोभमणाऱ्या भगवंता- 
च्या नाभिविवराचें गन करावें. त्या नाभीपासूनच स्वयंभू अह्मदेवाचें उगमस्थान असें 
सकललोकरूपी कमळ उत्पन्न झालें. नामिकमलानंतर भगवंताच्या दोन स्तनांचे ध्यान 
करावें आणि ते पाचेच्या उत्तम मण्यांतारखें असून गळ्यांदील निमल हाराच्या कान्तीनें ते 
गौरवर्ण दिसत आहेत, अशी भवना ध्यान करतांना मनांत ठेवावी || २५ ॥ स्तनांच्या 
थ्यानानंतर, भगवंताच्या वक्षस्थलाचचें ध्यान करावें. ज्याला सर्वलोकर नमस्कार करितात 
अशा भ्रेष्ठ श्रीह्रीचें वक्षःस्थल म्हणजे महालक्ष्मीचे वसतिस्थानच होय. भक्तांच्या मनाला 
आणि नेत्रांना तें अत्यंत तमाधान उत्यन्न करणारें आहे. कोस्तुममण्या लाहि विरोष शोभा 
आणणाऱ्या अशा श्रीहरीच्या कंठाचें मनांत ध्यान करावें || २६ ॥ नंतर ज्या बाहूंच्या 
आश्रयाने सर्व लोकपाल राहातात, अशा त्या परमेश्वराच्या बाहूंचें ध्यान करावें, व त्या 
वेळीं, स उुद्रमेथनाच्या प्रसंगीं मंदरपबताच्या परिभ्रमणामुळें त्या बाहूंतील भूषणें अधिक 
उन्ज्वळ झाली आहेत, अशी कल्पना करावी. तसेंच मग ज्याचें तेज शत्रूंना सहन करवत 
नाहीं. अशा त्या श्रीहरीच्या सुदरोनचक्राचें आणि त्याच्या कमलासारख्या हातावर राज 

एंसाप्रमाणें शोमणाऱ्या शेखाचें घ्यान करावें ॥ २७ ॥ नंतर शूर शत्रूच्या रक्तपंकानें 
*र्ळेल्या भगवान्‌ श्रीहरीच्या आवडत्या कौमोदकी नामक गदेचें स्मरण करावें. मग भ्रमर- 
९५ "च्या गुंजाखानें निनादित झालेल्या कंठांतीठ बनमाले'चें ध्यान करावें व त्याच्या 


२८६ सुलभ श्रीमःद्वागवत 

या य यी टा 1 पाटा ७-0 00.) 
कण्ढांतीळ जीवाचे निर्मळ तत्त्व जो कोष्लुममणि, त्याचें स्मरण करावें ॥ २८ ॥ नंतर 
आपल्या भक्तांबिषयीं करुणा उत्यन झाल्यामुळें ज्यानें जगांत अवतार धारण केडा आहे. 
अशा भगवंताच्या उत्तम नासिकायुक्त मुवकमडाचें योग्याने ध्यान उत्त्म प्रकारें करावें, 
आणि तें करतांना कानांतील चकचक्रीत मकराकार कुंडळें हालत असल्यामुळें त्याच्या 
निमेळ कपोलांवर विशोष कांति आढी आहे अश्ञी भाबना धरावी ॥ २९॥ भ्रमर 
आपल्या साऱ्या वैमवानें ज्याची नित्य सेवा करीत असतात, व जे दोन मत्त्यांनी आश्रय 
केलेलें आहे, अशा त्या ल्क्ष्मीचें निवासस्थान असलेल्या कमलाला, मगवंताचें सुखकमळ 
मार्गे सारणारें असून त्याचे नेत्र कमळातारखे ब त्याच्या भुवया अत्यंत तेजस्वी 
आहेत, अशी कल्पना करावी ब आळस टाकून भगवंताच्या या मुखाचें योग्याने व्यान 
करावें, कारण योगानें. शुद्ध झालेल्या मनांतच तें प्रगट होणारें आहे ॥ १० ॥ 
सुखकमलानंतर श्रे हरीच्या नेत्रकटाक्षांचें ध्यान अत्यंत प्रेमानें आपल्या हृदर्यांत करावें; व 
भक्तांवर अत्येत दया करून त्याच्या अतिभयेकर अशा तिन्ही प्रकारच्या तापत्रयांची शांति 
करण्यासाठीं तो मगवान्‌ आपले कृपाकटाक्ष त्यांच्यावर सोडीत आहे, व मंदहास्याच्या 
योगानें ज्याच्या हृदयांतीत प्रत्न भावना द्विगुणित झालेली आहे, अशी भावना मनांत 
धनवी || २१ ॥ नंतर सर्व दुःखें दूर करणाऱ्या अशा त्या भगव.न्‌ श्रीहरीच्या हास्याचें 
ध्यान करावें. ( कारण तें हास्य नम्र झालेल्या लोकांना दुःसह शोक प्राप्त होऊन त्यांच्या 
डोळ्यांतून अश्नेचे समुद्र उन्न झाले, तरी त्यांना सुकवून टाकितें. ) हास्यानंतर 
श्रीहरीच्या भ्ल्कुटिमंडलाचें ध्यान करावें ब मुनिजनांना मदन पीडा देऊ लागला अक्षता 
त्याला मोहित करल्याच्याच हेतूनें को काय, भगवंताने हे. म्हकुटिमंडळ आपल्या मायेच्या 
योगानें निमोण केलें आहे, अशी कल्पना कराबी ॥ ३२ ॥ नंतर आपल्या शरिरांतीळ 
हृदयरूपी बिवरामध्यें बास करणारा असा तो श्रींहरो मोठ्याने हतत आहे आणि 
हांसतांना त्याच्या अधरोडाची कांति दन्तावर पडल्यामुळें कुन्दाच्या कळ्यांसारखी ती 
बारिक दन्तपेक्ति तांबूस दिसत आहे, अशी कल्पना करून त्या हास्याचें ध्यान करवे. 
हें हास्य ध्यानाचा विषय असल्यामुळें त्यावर एकाग्रतेने व प्रेमयुक्‍त भक्तीने योग्याने 
अ पढें अंतःकरण स्थिर ठेवावें. दुसरीकडे पाहाण्याची इच्छा घरूं नये॥ २३१ ॥ 
या रीतीने ध्यान केलें म्हणजे त्या साधकाचे इंश्ररावर प्रेम जडेल, भक्तीमुळे त्याच्या 
अंतःकरणाला द्रव उत्पन्न होईल, आनेदानें त्याच्या अंगावर रोमाज्ञ उभे राहतील, 
उत्कण्ठेनें उत्पन्न झालेल्या आनन्दाश्रूनीं वारंवार आनंदसागगंत तो म्न होईल, आणि 
मग भगवन्ताळा बश॒ करून घेण्याचें हाघन अंतःकरणरूपी गळ, त्यालाहि भगवन्मूर्ती- 
पासून हळूहळू सोडवील % || २४ | परमानंदाचा अनुभव झाला म्हणजे मनाला 








% मकतियुक्‍्त योगताधनानें अशी सुलमरीतीनें समाधि लागून चित्ताचाहि लय 
होतो, असा हा सबीज योगाचा प्रकार सांगितला आहे. 
घ्याता, ध्यान ब ध्येय या त्रिपुटीचा ट्य होऊन पर्वे एकाकार होतें. 


स्कंघ ३--अध्याय २७ २८७ 





विषयांचा कंटाळा येतो, मग ध्यानाचा विषय नाहींसा होऊन मन अनाश्रित बनते आणि 
तें बरह्मस्वरूपांत लय पावते. अशा रीतीनें मन नाहींसें झालें म्हणजे सत्त्वादि गुणांचे प्रवाह 
जे देहादिक उपाचि ते आयोआपच नष्ट होतात, आणि ज्याप्रमाणें काष्ठें गेलीं म्हणजे 
अभि मोठ्या अभिस्वर्याला जाऊन मिळतो, त्याप्रमाणें साघन; पुरुष आत्मस्वरूपाला 
प्राप्त होऊन तें अखंड आत्मस्वरूपच सर्वच भरलेलें आहे असें त्याला दिसतें || २५ ॥ 
अशा रीतीनें अंतःकरणाचा शेवटीं लय झाला म्हणजे योगी त्या त्रह्मस्वर्पांत लय 
'पावतो. तें ब्रह्स्वरूय सुस्त आणि दुःख यांच्या पलीकडे असल्यामुळें, त्या परमात्म- 
तत्त्वाचा साक्षात्कार झाला म्हणजे सुत्दुःखा'चें जें भोक्‍तृत्व पूर्वी तो स्वतःच मानीत 
होता, ते. आतां. अविद्येमळें उत्पन्न झालेल्या अहकाराकडेसच तो लावूं लागतो 
॥ ३६ ॥ ज्याप्रमाणें एखादा मनुष्य मद्याच्या मदाने घुद झाला असतां आपल्या 
कमरेला वस्त्र आहे किंवा नाहीं हे पाहात नाहीं, त्याप्रमाणे पूण स्थितीडा पोंचलेल्या 
सिद्धाला सुद्धां देह बसला आहे कीं उभा आहे, एका जञाग्यावरून देवयोगानें दुसरीकडे 
गेला आहे, कीं काहीं देवयोगानें पुनः जाग्यावर आला आहे, ह्या गोष्टीचें मुळींच भःन 
राहात नाहीं. तो स्वस्वख्पाळा प्रात झालेला असतो ॥ ३७॥ माते, देहाच्या उत्यत्तीचें 
कारण जें कर्म तें जोपर्यत असतें, तोंग्येत दैवाच्या आधीन असलेला देह इंद्रियांसहवर्तमान 
निश्रयानें जिवंतच असतो. पण ज्याला समाधीपर्यत योग सिद्ध झाला, त्या पुरुषाला 
आत्मतत्त्वाचें ज्ञान झालेलें असल्यामुळें तो पुत्र, स्त्री, घन इत्यादिक प्रपंचासहवर्तमान 
असलेली देहावरील अहंममता सोडून देऊन त्याला स्वमतुल्य मानितो, आणि ला देहाचा 
सुतः अमिमानयुक्ते स्वीकार करीत नाहीं || ३८] मनुष्याचें पुत्रावर किंवा द्रव्यावर 
अतिशय प्रेम असलें तरी तो त्या दोडोंहूनहि निगळा आहे, असेंच प्रत्यक्ष अनुभवास 
येतें. त्याप्रमाणे देह, इंद्रिये इत्या देकांहून द्रष्टा पुरुष निराळा आहे असेंच समजलें पाहिजे 
॥ ३९ ॥| असें कोलीत, ठिणग्या, हीं अमीच होत, असें मानितात, किंबहुना अग्नीपासून 
उत्पन्न झालेल्या धुराटा'हि अग्न समजतात, तथायि अग्नि ह्या स्बोहून निराळाच असतो, 
किंवा विझविलेल्या काष्ठाहूनहि तो मिन्नच असतो ।॥ ४० ॥ त्याप्रमाणे भूते, इंद्रिथे 
आणि अंतःकरण ह्यांहून त्यांचा द्रष्टा निराळा, जीवर्सज्ञक् पुरुषाहून अह्मर्सज्क पुरुष 
निराळा व प्रक्रतीहून तिचा प्रवर्तक पुरुष निराळा आहे || ४१ | जसें उद्धित्‌, जरायुज, 
अण्डज ब स्वेदज असे भूतांचे चार भैद आहेत, तरी महाभूतरूपानें तीं सर्व एकच होत, 
त्याप्रमाणे आत्मा सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणीं आहे आणि सर्वे प्राणी आत्म्याच्या ठिकाणीं 
आहेत, असें एकनिठ भक्‍तंच्या योगानें अभेदर्पानें पाहावें ॥ ४२ ॥| जसें अग्नी मूळचा 
एक असतांहि तो प्रगट होण्याचें स्थान जीं काष्ठें त्यांच्या गुणभेदा मुळें तो अनेक प्रकारचा 
रिसतो, म्हणजे काष्ठ वाटोळे असलें तर अय्नि वाटोळा व काष्ठ लांब असलें तरतो 


रट्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 


नअ नान्नज 


लांबट भासतो, त्याप्रमाणें देहामधध्ये प्रकट होणारा आत्मा देहांच्या बिबिघपणामुळे नाना 
प्रकास्चा मसतो || ४२ || कपिटभगवान्‌ म्हणतात, माते, ही विष्णूची कार्यकारणात्मक 
शक्‍ती समजण्पाळा अतियव कठीण आहे, तरी त्या देवाच्या प्रादानेंच हिला जिंकून 
पुरुषाने आत्मस्वरूपाची प्राप्ति करून घ्यावी | ४४ || 


अन्काबिसावा अभ्याय समातत 





अध्याय ९२९ वा 


३४४४४४४४४४ 


देवहूति म्हणाली-हे कपिटठने, ह्या प्रकत्यादि तत्वांचे वास्तविक स्वरूप ज्याच्या 
योगानें मनुष्याला समजते, अशी जरी प्रकृति, पुरुष व महत्ततत्वादि तत्त्वे, त्यांचीं लक्षणे 
सांख्यशास्त्रांत जशीं सांगितली आहेत, तशीं दी तूं मटा सांगितटींत, त्यांचें मूळ भक्तियोगा- 
नेहि समजतां येतें असें म्हणतात; यास्तव त्या भक्तियोगाचा प्रकार आलां. मळा तविस्तर 
कथन कर || १॥ २ ॥ दे मगवनू, ज्याच्या श्रवणाने मनुष्याला सर्दंतोपरि वैराग्य उत्पन्न 
होईल, अशा अनेक प्रकारच्या पंतारांतील जन्ममरणरूप गति जीवससुदायाला कशा कशा 
प्रास होतात, तेंहि तूं मळा सांग ॥। ३ ॥. कपिला, ज्याच्या भक्तीमुळे ठर्व लोक पुण्याचें 
आचरण करितात आणि जो सामान्य लोकांचा तसाच ब्रह्मादिक देवांचाहि नियन्ता आहे, 
त्या परमेश्वरस्वरूपी काडाचें स्वरूप मला स्पष्ट करून सांग || ४ | अज्ञानामुळे लोक 
मिथ्याभूत देहादिकांवर अभिमान ठेवितात; त्यामुळें त्यांच्या बुद्धि कर्ममार्गामध्यें अत्यंत 
गढून जाऊन ते कर्मे करतात व थकून जाऊन ह्या संसारूपी अन्धकारामध्यें चिरकाल- 
पर्यैत घोरत पडतात. अत्या लोकांना भक्तियोग, अट्टाड्ष्योग व ज्ञानयोग हे प्रकाशित करून 
देणारा सूर्यच असा तूं अवतरला आहेस || ५ ॥ 

मेत्रेयसुनि म्हणाले--विदुरा, याप्रमाणें मातेचें मधुर भाषण श्रवण करून कपिल- 
महामुनीला संतोष बाटला आणि त्याच्या मनाला दयेचा पाझर आला. तिच्या भाषणाचा 
गौरब करून ते देवहूतीला म्हणाले | ६ ॥ 

कपिलभगवबान्‌ म्हणाळे-- माते, भक्तियोग आचरण करण्याचे अनेक मार्ग 
असल्यामुळें तो अनेक प्रकारचा झाला आहे; कारण मनुष्यांच्या स्वमावभूत गुणांच्या 
वृत्ति निरनिराळ्या असतात, म्हणून त्यांचे अमिम्रायहि भिन्न मिन्न प्रकारचे होतात || ७ | 
क्रोधी मनुष्य मजविषयीं मी निराळा ब परमेश्वर निराळा, अशी भेदबुद्धि, क्रूरपणा, ढोंग 
किंवा मत्सरबुद्धि यांपेक्रीं एखाद्याचा अवलंब करून माझी भक्ति करतो, तो तामस भक्त 
होय || ८ || भेददृष्टि ठेवणार जो पुरुष विप्रयसुत्व, कीर्ति किंवा ऐश्वये मिळविण्याच्या 
इच्छेने मूर्ति इत्यादिकांच्या ठिकाणीं माझी आराधना करील, तो राजस भक्त होय ॥९॥ 
जो मेदबुद्धि ठेवणारा पुरुष केवळ पायक्षयास'ठीं किंवा ईश्वरापणबुद्धीने कर्तव्य म्हणूनच 
माझी भक्ति करील, तो सात्त्विक भक्त होय || १० | माते, जशी गंगेच्या पाण्याची गति 
समुद्राकडे असते, त्याप्रमाणें सर्वाच्या बुद्धीमध्यें राहणारा उत्तम पुरुष जो मी, त्या माझे 

*: हिंसा, दंभ आणि मत्सर यांनीं प्रेरित झालेले तामसभक्तीचे तीन प्रकार; विषय, 
सुस्त व ऐश्वर्य यांनीं प्रेरित अशी तीन जातींची राजत भक्ति आणि पापक्षय, वेदाशा व 
कर्तश्यबुद्धि यांनीं प्रेरित ती तीन प्रकारची सास्विक भक्ति. स्व मिळून भक्तीचे नऊ मेद 

सु. मा. भाग १... १९ 


ल 


२९० सुलभ श्रीमद्भागवत 





केवळ गुणच श्रवण करून, कोणत्याहि फलाची इच्छा ब भेदबुद्धि न ठेवितां माझी भक्ति 
करणें, हेंच निर्गुण अशा भकक्‍तियोगाचें लक्षण आहे ॥ ११ || १२ ॥ अशी नियुण 
भक्ति करणारे माझे भक्त माझ्या सेवेबांचून दुसऱ्या कशाची सुद्धां इ*्छा करीत नाहींत. 
त्यांना मी सालोक्‍्य, अ स.्ि,सामीप्य व सारूप्य अशा ह्या चार प्रकारच्या मुक्ति दिल्या,तरी 
त्यांचा ते स्वीकार करीत नाहींत ॥ १३ ॥ हा भक्तियोग नांबाचा अत्यन्त श्रेष्ठ योग आहे 
असें म्हणतात. ह्याच्या साहाय्यानें मनुष्य तत्त्व, रज व तम ह्या तीन गुणांचें कार्य जो संसार 
त्याचें उल्लेधन करून माझ्या स्वख्याला प्राप्त होतो || १४ ॥। कपिलसुनि म्हणतात, माते, 
आतां हा भक्तियोग उत्पन्न होण्याची साधनें कोणतीं तं सांगतों. निरिच्छपणें उत्तम रीतीनें 
स्ञघर्माचें आचरण करावें, फारशी हिंयी न करितां प्रतिदिवशीं परमेश्वरावर निष्कामबुद्धीने 
श्रद्धा ठेवून मक्‍तिमार्गाच्या प्चरात्र इत्यादि शास्त्रांत सांगितलेल्या पद्धर्त'नें पूजा करावी 
1 १५ ॥ माझ्या मूत इत्शदि स्थानांचे दर्शन करावें, त्यांना स्प करून त्यांची पूजा 
आणि स्ठुति कराबी आणि त्यांना बंदन करावें. प्राणिमात्रांच्याहि ठिकाणीं हीं परमेश्वराचींच 
स्वरूप आहेत असा भाव ठेवून अन्तःकरण गंभीर राखावे आणि कोणत्याहि विषयावर 
आसक्ति ठेवूं नये.॥। १६ ॥। सत्पुरुषांचा चांगल्या रीतीनें आदर कराबा, अनाथांवर 
दया करावी, आपल्याशी समानशीळ असणाऱ्या लोकांशीं मैत्री ठेवावी आणि आहिंसा, 
सत्य इ्यादि यम व अपादि नियम यांचें पालन करावें ॥ १७ ॥ तसेंच आत्मस्वरूपाचें 
प्रतियादन करणाऱ्या अशा शास्त्रांचे नित्य श्रवण करावें, माझ्या नामांचें उत्तम प्रकारें 
सदोदित कीर्तन करावें, कुटिळपणा करू नये, सव्पुरुषाची संगति घरावी आणि मनांतील 
सर्व अहंकार सोडून द्याडा | १८ ॥ माते, ह्या गुणांनी आपलें मन शुद्ध करून जो माझ्या 
भागवतधर्माचें आचरण करितो, त्या पुरुषाचें निमळ अन्तःकरण माझे गुण कानीं पडतांच 
मजवर अनायासानें आसत होतें || १९ ॥ जसें वायूच्या योगानें वाहून येणारा गन्च 
आपल्या पुष्पादि स्थानावरूनच ब्राणैद्रियाला आकषूंन घेतो, त्याप्रमाणें मक्ताचें अंतःकरण 
निर्विकार होऊन मफियो.ंत रममाण होऊं लागलें म्हणजे तें परमेश्वराला वश करून घेतें 
1२० माते, मी सर्ब प्राण्यांचा आत्मा असल्यामुळें सर्व भूतांमध्यें नेहमीं आहेच; असें 
असतांना मनुष्याने माझी अत्रज्ञा करून मूर्तीची पूजा करणें म्हणजे माझा उपहास करणें 
होय ॥२१॥ सर्बतमथं असा मी सर्व मू्तांमध्ये आत्मरूपानें वास करीत असतांना जो 


झाले. द्या नऊ मक्‍्तीचे प्रत्येकीं आणखी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेंबा, अचन, वंदन, 
दास्य, सख्य, आणि आत्मनिवेदन दे नऊ नऊ भेद आहेत. मिळून एकंदर भक्तीचे प्रकार 
८१ होतात ( श्रीघर ). 

४ साळोक्य : मजवरोबर एका लोकीं राहणें; सार्ट्रि : माझ्यासारखी; ऐश्वर्य 
मोगणे, लामीप्य : म इ्याजवळ असणें; सारूप्य : माझ्यासारखे रूप असणें. 

१ म्हणजे यज्ञाव्यतिरेक्त हिंसा टाळून यश्ञांतील हिंसा ती हिंसा नव्हे अता 
घमेशास्त्राचा समज आहे. र 


स्कंघ ३--अध्पाय २९ २९१ 





मनुष्य माझा अपमान करून मूर्खपणानें मूर्वीची पूजा करितो, तो भस्मामध्येंच होम 
करितो असें म्हटलें पाहिजे || २२ ॥ जो मानी पुरुष प्राण्यांवर वैरभाव ठेवून आपला 
आत्मा निराळा ब दुसऱ्याचा आत्मा निराळा, अशी भेददृष्टि ठेवितो व दुसऱ्याच्या 
शरिरात तरी मींच राहणारा असल्यामुळें दुसऱ्याचा द्वेष करतांना माझ्याशींच द्वेष करितो, 
त्याचें मन कधींहि शांति पावत नाहीं ॥ २३ ॥ हे निष्पाप माते, मनुष्यानें लहानमोठी 
पुष्कळ द्रव्यें जमवून त्या सामग्रीच्या योगानें माझ्या प्रतिमेची पूजा केटी, तरी, तो जर 
इतर प्राण्यांची अवहेलना करीत असेल तर त्या पूजेच्या योगानें मळा मुळींच संतोष होत 
नाहीं ॥ २४ ॥ मी ईश्वर सर्व प्राण्यांच्या अन्तरामध्ये बास करणारा आहें, ह्या गोष्टीचें 
मनुष्याला जोपर्यत हृदयांत ज्ञान झालें नाहीं, तोंपर्यंत त्यानें स्वतःची वणोश्रमविहित अशीं 
कर्मे करून मूति इत्यादिकांच्या ठिकाणीं माझी पूजा कराबी || २५ ॥ परंतु जो मनुष्य 
आपल्यामध्ये आणि दुतऱ्यामध्यें स्वत्पसें तरी अन्तर मानितो, त्या भेदद्ृष्टि मनुष्याला मी 
मृत्युस्वरूपी असें मोठें मय उसन्न करितो; म्हणून मनुष्याने सर्वे प्राणिमात्रांचे ठायीं माझें 
वास्तव्य आहे अशी भावना ठेवून दान, सत्कार, मेत्री व समदृष्टि ह्या साधनांच्या 
योगानें माझी आराधना करावी | २६ ॥ २७ ॥ हे मडुजस्वख्पी माते, ( मान किंवा 
मेत्री, कमी अधिक प्रमाणाने कोणाशी कसकशी करावी तें समजण्यासाठी एकंदर पदार्थाच्या 
योग्यतेचे तारतम्य सांगतो, तें ऐक. ) निर्जीब प्राण्यांपेक्षा तजीव प्राणी श्रेष्ठ होत. त्यांच्या- 
पेक्षां प्राणवायूच्या आधारनें जीवन पाजणारे गवत इत्यादि पदार्थ अधिक योग्यतेचे होत. 
त्यांच्यापेक्षा सूर्यअःमळ, पुष्पे इत्यादि शानवान्‌ पदार्थ विरोष योग्यतेचे होत. त्यांच्यापेक्षा 
इन्द्रियरूपी साधनांनी उदकाचें शोषण, प्राशन वगैरे करून जीवन करणारे वृक्ष व 
सामान्य जीवजंतु श्रेउ होत || २८ ।| त्यामध्ये स्पश जाणणाऱ्या जीवांपेक्षां रस जाण- 
णारे मत्स्य इत्यारि जीव श्रेष्ठ असून त्याहूनहि गंघ जाणणारे भ्रमर इत्यादि जीब अधिक 
योग्यतेचे होत. त्यांहून शब्द जाणणाऱ्या सपा दे जेवांची योग्यता विरोष आहे | २९ || 
त्यामध्येहि रूपांचा भेद जाणणारे जीव वरि पदवीचे असून ज्यांच्या मुखांत खालीं ब वर 
दांत आहेत, असे जीव त्यांहूनह्ि वरचे समजावे. त्यांतहि अनेक पायांचे गोम इत्यादि 
जीव श्रेउ असून चार पायांचे सिंह, हरिण इत्यादि त्यांहून उच्च होत आणि त्यांच्याहूनाह्‌ 
दोन पायांचे मनुष्यादि प्राणी अधिक श्रेड होत ॥ १० || दोन पायांच्या प्राण्यांपेक्षा 
ब्राह्मणादि चार वण श्रे असून त्या वर्णीत ब्राह्मण उत्तम होय. त्राह्मणांमध्यें सुद्धां वेदपाठी 
वरच्या पदबीचा असून वेदा्थ जाणणारा त्याच्यापेक्षांहि अधिक योग्यतेचा होप | २१ ॥ 





9 ज्वाहायुक्त अशा अय्नींत आहुति टाकिळी तरच ती सफल होते, मस्मांत 
टाकिली तर निष्फळ होते. तक्र सर्वत्र समदृष्टि न ठेवतां केत्रळ मूर्तीची पूजा करीत राहणें 
निष्फळ होय. 


२२१२ सुलभ श्रीमद्भागवत 
५४४४४६४४४६” ६/४६/४/३४”६८”४८”५८/”६/”५”५”२/५२./९--.५-. 


अथे जाणणार्‍्यापेक्षां विचारपूर्वक संशय दूर करणारा श्रेष्ठ असून स्वतःची शासत्रोम्त कर्म 
करणारा तर त्याहून अधिक योग्यतेचा होय; पण त्यापेक्षां सर्व संगपरित्याग करून राहणारा 
थ स्वतः आचरण केलेल्या धर्माच्या फलाची इच्छा न करणारा पुरुष श्रेष्ठ होय. ॥ २२ ॥. 
बैराग्यशील पुरुषापेक्षांहि जो स्वतःची तर्व कर्मे,त्या कमीचीं फले,ब आपलें शरीरहि मला अर्पण 
करून माझ्याविषयी मुळींच मेद ठेवीत नाहीं, तो श्रेड् पुरुष होय. माते, ज्याने स्त्रतःचा 
आत्मा ब कमे मळा अपंग केलीं, ज्याला कोणत्याहि प्रकारचा अमिमान नाही, व जो 
सवंत्र समदृष्टि ठेवितो अशा पुरुषापेक्षा अधिक योग्यतेचा दुसरा श्रे्ठ प्राणी माझ्या 
पाहण्यांत नाहीं || ३३ ॥ हे देवहूति, ह्या सर्व प्राणिमात्रांच्या हृदयांत जीवकलेच्या 
रूपानें सर्वशक्तिमान्‌ भगवानच वास करीत आहे, अशी बुद्धि ठेवून, त्यांचा मनुष्यानें 
योग्य आदर करावा आणि त्यांना बंदन करावें ॥ ३४॥ हे मनुकन्ये, भक्तियोग आणि 
अष्टाड्र्‍योग हे तुळा मीं निवेदन केले. ह्या दोहोंपेकीं कोण।चेंहि अनुष्ठान केलें तरी मनुष्य 
परमेश्वरस्वरूपाला प्राप्त होतो । ३५ ॥ माते ! प्रकृति, पुरुष आणि अन्य तत्त्वे, हीं सव 
परेपूर्ण अशा पड्गुणेश्वर्य पखक्मयाचींच स्वरूपे आहेत व ह्यांनाच दैव असें म्हणतात 
आणि ह्या दैवापासूनच जन्म, मरण इत्यादि विविध गति प्राण्यांना मिळत असतात 
॥ २६ ॥ पदाथोना भिन्न भिन्न स्वरूपे प्राप्त होण्याला कारणीभूत अशा परमेश्वरी स्वरूपा- 
लाच काल असें म्हणतात. ह्या कालापासुनच महत्तत्व आदिकरून तत्त्वांना आणि 
त्यांच्या अभिमानाने भेददृष्टि ठेवणाऱ्या प्राण्यांना भय उत्पन्न होतें ॥ ३७ । सर्व 
पदार्थोचा आश्रयभूत असा जो काल,तो सर्व प्राण्यांच्या अंतरांमध्यें प्रवेश करून भूतांच्याच 
योगानें भूतांचा संहार करीत असतो, तोच हा काल प्राण्यांना आपल्या स्वाधीन ठेवणाऱ्या 
बह्मदेव आदिकरून देवांबरहि वर्चस्व चालवितो. यज्ञांचें फट देणारा हाच असून विष्णु 
हैं त्याचें नांव आहे ॥ ३८ | त्याला कोणी आवडताहि नाहीं, तसेंच त्याला कोणी 
बांधवहि नाहीं. हा सर्वसंहार करणारा काळ स्वतः सावध राहून सावध न राहाणाऱ्या 
लोकांमध्यें प्रवेश करतो आणि त्यांचा संहार करितो ॥ ३९ ॥ ह्या कालाच्या भीतीनें 
वायु वाहतो व सूर्य प्रकाश देतो. इन्द्र ह्याच्या भयानेंच दृष्टि करितो आणि नक्षत्रांचा 
समुदाय त्याच्या भीतीमुळेंच उदय पावतो || ४० ॥ बनस्पति, औषधि ब लता हया 
कालाच्या ताब्यांत असल्यामुळेंच आपापल्या त्रद्तूंत पुष्पे आणि फलें प्रतबतात ॥ ४१ ॥ 
त्याच्याच भीतीनें नद्या वाहतात, समुद्र आपल्या सीमेपेक्षा।अधिक बाढत नाहीं व त्याच्या 
मयानेंच झमि प्रदीप्त होऊन 'पर्वतांसह पाण्यांत बुडून जात नाहीं | ४२ ॥ ह्या आरे- 
वरूनच प्राण्यांना राहण्याकरिता आकार जागा देतें व भूमुबादिक सात आवरणांनीं 
वेष्टित अशा लोकरूप आपल्या शरिराचा महत्त्व विस्तार करतें ॥ ४३ ॥ ही स्थावर- 
ज्ञपमात्मक सृष्टि ज्याच्या नियेत्रणांत आहे, ते सत्वादि तीन गुणांचे अभिमानी ब्ह्मादिक 





स्कंध २--अध्याय २९ २९३ 
देव, प्रत्येक युगांत जगाची उत्पत्ति, पालन व संहार करण्यासाठीं प्रत्त होतात, ते या 
कालाच्या भीतीनेंच | ४४ ॥ तो काल जगाचा नाश करितो; परंतु त्याचा स्वतःचा 
नाश होत नाहीं. तो जगाला उत्पन्न करितो; पण स्वतः उत्पन होत नाहीं. तो विकाररहित 
असून लोकांच्या योगानें लोकांना उत्यन्न करितो व मृत्युरूपाने प्रत्यक्ष मृत्यूचा देखील 
श्वहार करितो | ४५ ॥ 





एकोणतिसावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय ३०वा 


----४४०२९४४४४५५ 


कपिलमहासुनि म्हणाळे,---हे माते. काल मोठा बलाढ्य आहे. त्याच्यामुळे ह्या 
लोकांना अनेक अवस्था प्रात्त होतात. पण मेघ जसे वायूच्या योगानें इकडेतिकडे भ्रमण 
कीत असतांहि त्यांस वायूच्या पराक्रमाचें ज्ञान होत नाहीं, त्याप्रमागें द्या कालाचा प्रचंड 
प्रभाव लोकांना मुळींच समजत नाहीं. मनुष्य आयल्या सुखासाठी मोठ्या प्रयासाने जी 
जी वस्तु स॑यादन करीत असतो, त्या त्या वस्तूचा हा सर्वसमर्थ काळ नाश करीत असतो. 
असें झालें म्हणजे त्या वस्तूकरितां मनुष्य शोक करूं लागतो ॥१॥ २ ॥ कारण 
आपला देह, स्त्रिया, पुत्र, आस इत्यादिक परिवारसुद्धां नश्वर असतांहि मन्दबुद्धि मनुष्य 
त्या देहाच्या संबन्थानें प्राप्त झालेलें घर, शोत, द्रव्य इत्यादिकांना अज्ञानाने शाश्वत 
मानीत असतो ॥ ३ | हया संसारामध्यें प्राणी ज्या ज्या योनींत जन्माला येतो, त्या त्या 
योनींमध्यें त्याहा सुखच वाटत अततें, वैराग्य मुळींच होत नाहीं || ४ ॥ प्राणी प्रथक्ष 
नरकांत जरी राहत असला, तरी त्याला नरकसेबनानेंडरि तेथें सुख बाटत अवल्यामुळें 
त्याला आपण हा देह सोडून जावें, अशी इच्छा त्याला सहसा होत नाहीं. कारण तो 
इैश्वराच्या मायेनें पूर्ण मोहित झालेला असतो ॥| ५ ॥ स्वतःचे शरीर, स्त्री, पुत्र, धर, 
प्ठु आणि बन्धु यांच्याविषयी त्याच्या मनांत मनोराज्यें चाटत असून तो आपल्याला फार 
धन्य मानीत असतो || ६ | ह्या परिवाराचे पोबण कसें करावें, अशा चिन्तेने त्याचें 
सर्वा जळत असून त्याच्या अन्तःकरणांत बाईट विचार चाढत असतात व तो मूर्ख तशा 
स्थितींतहि एकामागुन एक अशीं तारखीं पापें करीतच अत्ततो || ७ || व्यमिचारिणी 
स्त्रियांनी एकांतस्थळीं पसरलेल्या मायाजालानें ब बालकांच्या मधुर भाषणांच्या योगानें 
त्याचें अंतःकरण ब इंद्रेयें मोहित होतात ।। ८ || तरी ग्रहावर आसक्ति ठेवणार पुरुष, 
कुटिल व्यवहारांनीं युक्त व दुःखांनीं मरलेल्या अशा आपल्या घरांत राहूनच आळस न 
करितां आलेल्या दुःखाचा प्रतिकार करीत त्यांतच सुख मानून राहतो ॥ ९॥ तो मोठ- 
मोठ्या धातुक कर्माच्या योगानें इकडून तिकडून द्रव्य संपादून त्याच्या योगानें आपल्या 
स्त्रीपुत्रादिकांचें पोषण करितो; पण त्याला स्त्रीपुत्रादिकांनीं उपभोगून राहिलेल्या वश्तूंचाच 
उपमोग मिळत असल्यामुळें त्यांच्या पोषणानें त्याला स्वतः शेवटीं अधोगतीला जावें 
लागतें || १० |] तो उपजीविकेसाठी जो कांहीं व्यायारधंदा करितो, त्यांत तोटा झाला तरी 
तो पुनः तसा व्यापार करीतच राहतो ब असें होतां होतां त्यांचा धंदा बुडत जाऊन 
लोम मात्र अधिक घारत जातो. त्याच्यांत शक्ति मुळींच राहत नाहीं. पण 
पूणपणे लोमाच्या आधीन झाल्यामुळें दुसर्‍याच्या द्रव्याचा अपहार करण्याची त्याला 
इच्छा होते ११ || त्याचें माग्यच हीन असल्यामुळें त्यानें कितीहि उद्योग केळे 
तरी ते निष्कळ होतात, त्याची संपत्ति नाहीशी होते व त्याला कुट॒म्वाचें पोषण करण्याचें 


स्कघ २--अध्याय १० ९५५ 
सामर्थ्यं न राहिल्यामुळे, त्याच्या बुद्धील' मोह पडून तो कोटीं तरी तिजार. कीत उपर 
टाकीत बसतो | १२ || अशा रीतीनें त्याच्या हातून आपल्या कुठम्वा चै पोषण होईना सं 
झालें म्हणजे शेतकरी लोक जसे म्हाताऱ्या बेळ!च्या खाण्यापिण्याची निभा ठेवीत नाष्टीत, 
त्याप्रमाणे त्यांचे स्त्रीपुत्रादिक त्याचा पूर्वीप्रमाणं मान ठेव त नाहींसे होतात. इतके भाळ 
तरी त्याला मात्र वैराग्य उत्यन्न होत नाहीं, वार्घक्यानें त्यांचे स्वरूप बिठ्ठय होतं ब आज 
मरतो कीं, उद्यां मरतो अश! मरणोन्मुखस्थितीला येऊन तो पोंचतो. त्याच्या शरिरात 
अनेक रोग उत्पन्न होतात, जठराग्नि प्रदीप्त राहत नाहीं ब त्यामुळें आहार मंद 
होतो. त्याचा व्यश्‍हार कमीकमी होऊं लागतो आणि मग त्यानें स्वतः ज्यांचे पूर्वी पोषण 
केलेलें असतें ते स्त्रीपुत्रादिक त्याचें कसे तरी पोषण करीत असतात, घर राखण्यासाठी 
पाळलेल्या कुत्र्याच्या अंगावर माकरीचा तुकडा टाकावा, त्याप्रमाणें स्त्रीपुचांनीं तिरस्कार- 
पूर्वक जबळ आणून ठेविलेलें अन्न खाऊन तो घरांत पडलेला असतो || १२॥ १४॥ 
1 १५ ॥ प्राणवायु शरिरांतून निघून जात असल्यामुळें त्याचे डोळे बाहेर येत असतात. 
वायृच्या मार्गयूत अशा नाड्या कफानें दाटून येतात, खोकडा आणि श्वात ह्या दोन्हींमुळे 
त्याळा फार परिश्रम होतात आणि त्याच्या घशांत घुरघुर ध्वनि होऊं लागतो॥॥ १६॥ 
अशा रीतीनें मृत्यूच्या पाशांत पूर्णपणें सांडून तो निजलेला असतां त्याच्या सभोंबतीं ऱ्याचे 
आप्त रडत असतात व ते त्याला हाका मारून बोलबिण्याची खटपट करीत असतात; पण 
त्याळा बोलवत नततें || १७ | याप्रमाणे आपल्या कुट॒म्बाचें पोषण करण्यांत ज्यानें आपलें 
शरीर लाविलें ब इंद्रिये स्वाधीन करून घेतलीं नाहींत, त्या मनुष्याला अंतकाळीं अतिशय 
बेदना होतात. त्याची बुद्धि नष्ट होते ब तो आपले स्त्रीपुचादिक रडत असतां मरण 
पावतो |१८]॥| त्या वेळीं कावरेबावरे डोळे करून आलेले दोन मयंकर यमदूत त्याच्या 
दृष्टीत पडतात व त्यांना पाहून तो घाबरून जाऊन मल्मूत्रोत्सग करितो॥| १९॥ जसे 
राज:चे दूत अवराधी मनुष्याला बांधून नेतात, त्याप्रमाणें ते दोघे यमदूत यातनेसाठीं 
तयार केलेल्या शरिरांत प्राण्यास घाळून ब त्याचा गळा याशांनीं आंबळून, बलात्काराने 
पुष्कळ लांब रस्त्यावर त्याला घेऊन जातात |॥ २० ॥ ते यमदत त्याला मोठमोठ्या 
शिक्षांचें सय घालीत असल्यामुळें त्याचें हृदय फाटून जाऊन त्याच्या अंगाला कंप 
सुटतो. वाटेंत कुत्री त्याला फाडून खात असतातच. अशा स्थितींत त्याला आपण 
केलेल्या पापाचें स्मरण होऊन फार दुःख होतें || २१ ॥ भूक आणि तट्टान यांनीं तो 
व्याकुळ होऊन जातो. सूर्य, वणवा आणि वायु ह्यांच्या उष्णतेने रस्याबरील बाळू 
तापळेली असल्यामुळें तेथें बसण्यास जागा व पिग्यात पाणीहि त्याला मिळत नाहीं. 
चालतांना भाजून जाऊन तो अत्यंत अशक्त होतो व त्याच्याने चालवत नाहीं 
तरी यमदूत त्याच्या पाठीवर कोरडे ओढीत असल्यामुळें तो मोठ्या कष्टानें कतावसा 
चालत असतो || २२ | थकून गेल्यामुळें तो बाटेंत जागोजाग पडतो व त्याला 
मूच्छाहि येते; पण तो पुनः उटतो. अशा रीतनें यमदूत त्याला अंधाऱ्या ब कठीण रस्त्याने 
चालवीत यमपुरीला घेऊन जातात ॥ २३ ॥ यमनगरी पएथ्बीपासून नव्याण्णब हजार 


२९६ सुलभ श्रीमद्वागवत 

य 0 य 
योजनें लांब आहे. तेथें जीवाला चार किंवा सहा घटिकांत ते यमदूत घेऊन जातात 
आणि तेथें पोंचल्यावर त्याळा विविध यातना भोगाव्या लागतात ॥ २४ ॥ त्याच्याभोवती 
जळकीं लाकडे बांचून त्याचे अवय पेटवून देतात व स्वतःच तोडलेळें किंवा क्वचित्‌ 
दुसऱ्यानेंहि तोडून दिलेलें स्वतःचें मांस त्याला खावे लागतें || २५ ॥। यमाच्या घरांतील 
कुत्रे आणि गिघार्डे त्या प्राण्यांची आंतडीं, तो जिबंत असतांच बाहेर ओहून काढितात 
आणि सर्प, विंचू , डांस आदिकरून प्राणी त्याला चावून पीडा देतात ॥ २६॥ तेथें 
यमदूत ह्या प्राण्याचे क्रमानें अबयव तोडतात, हत्ती आदिकरून प्राण्यांकडून त्याच्या 
शरिराचे तुकडे करितात, पर्वताच्या रिख्षरावरून त्याळा खालीं लोटितात, पाण्यांत बुड- 
वितात आणि खाड्यांतहि पुरतात ॥ २७॥ तो जीव पुरुष अतो किंवा स्री असो, एक- 
मेंकांच्या आसफ्तीसुळें तामिल्ष, अंघतामिस्त, रोरब आदि नरकांतील यातना स्वतःच 
निर्माण करतो व यमलोकीं त्या भोगितो. माते, ह्या लोकांतच स्वर्ग आणि नरक आहे असें 
बिद्वान्‌ लोक म्हणतात. नरकांत ज्या यातना आहेत त्या ह्या प्रथ्वीवर देखील दिसून 
येतात ॥ २८ || २९ | माते, यायमाणें प्राणी कुटठम्बमरण करीत असो किंवा आपलें 
स्वतःचें उद्रंभरण करीत असो, त्याळा आपलें कुटुम्म आणि उदर या दोम्हींना ह्या 
लोकींच सोडून देऊन परलोक्रीं जावें लागते आगि तेथें स्वतः केलेल्या पापाचें फळ मोग!वें 
लागतें | ३० || प्राण्यांचा द्रोह करून जीव ज्या शरिराचे पोषण करितो, ते. आपलें 
शरीर ह्या लोकांतच त्याला सोडावे लागतें. आणि आपलें पाप मात्र वाटेंत उपयोगासाठी 
बरोबर घेऊन त्याला एकट्याला अंधतामित् नरकांत पडावें लागतें || ३१ ॥ हे देवहूति, 
पुरुषानें आपल्या कुट॒म्वपोषणापाठीं जे जें पाप केलें असेल, तें तें त्याचें प्रारूध त्याच्या 
जवळ आणून पोंचवीत असतें. आणि मनुष्याचें द्रव्य नाहींसें झालें असतां जसा तो उद्गिस 
होतो, त्याप्रमाणें नरकांत गेल्यावर विचारमूड होऊन तो त्या पापाचे फळ भोगू लागतो 
॥ ३२ ॥ जो जीव केवळ अधर्मानेंच आयल्या कुटुम्याचें पोषण करण्यांत निमग्न असतो, 
त्याला नरकांतील रोवटचें स्थान जो अंबतामि नांवाचा नरक्त त्यांतच पडावे लागतें 
॥ ३३ ॥ मनुष्यशरिराच्या खालच्या प्रतीच्या ग्रामसूकर आदिकरून योनींमध्यें जन्म घेणें 
म्हणजे त्या एक प्रक्रारच्या यातनाच होत. त्या क्रमाक्रमाने भोगून प्राणी शुद्ध होतो आणि 
पुनः ह्या मनुष्यदेहाला प्राप्त होतो | २३४ ॥ 


तिलावा अभ्याय लमाप्त 


अध्याय ३१ बा 


४५४४४४४४४४ ४४४४ 


भगवन्‌ कपिडमुनि म्हणाले---माते, प्राण्याला शरीर प्राप्त होण्याला कारण त्याचें 
यूर्वजन्मींचें कार्य होय.त्याचा प्रेरक परमेश्वरच असून त्याच्या फल्प्रात्तीची वेळ आली म्हणजे 
जीत त्या पुरुषाच्या वीर्यकणाच्या आघरानें स्त्रीच्या उदरांत प्रवेश करितो || - ॥ पहिल्या 
रात्री पुरुषाचें रेत आणि स्त्र.चें रुधिर यांचें मिश्रण होतें, त्याला “ कळल ? असें म्हणतात. 
पांच रात्रीं लोटल्यावर त्याचा एक बुडबुडा तयार होतो. दहा दिवसांनीं त्याचा बोरातारला 
कठिण गोळा तयार होतो ब त्याच्यापुढे म्हणजे एक महिन्याच्या आंत मांताच्या पिण्डा- 
'सारखा त्याचा आकार होतो ब जर तें रेत पक्ष्याच्या योनीमध्ये असेळ तर त्याचें अण्डे 
होतें || २॥ एका महिन्याने त्याला मस्तक उल्चन्न होतें, दोन महिन्यांनी हात, पाय 
आदिकरून अजय उत्पन्न होतात, तीन महिन्यानंतर नखे, लब, हाडें आणि त्वचा हीं 
उत्पन्न होतात आणि तो गभ जर पुरुषाचा असेल तर लिक आणि स्त्रीचा असेल तर 
र्‍योनिच्छिद्र अशीं उत्लन्न होतात. | ३ ॥।| चार महिन्यांनी त्या गमीत मांसादिक सप्त घाठु 
उत्पन्न होतात व पांच महिन्यांनी क्षुधा, तृषा ह्यांची उत्पत्ति होऊन, सहा माहेन्यांनीं तो 
गभ आवरणानें वेष्टिलेळा असा उजव्या कुशींत फिरू लागतो ४ ॥ नंतर ज्या अन्नोदकांचें 
माता भक्षण ब प्राहन करीत असेल त्यांच्या योगाने त्या गाच्या सप्त धातु उत्तरोत्तर 
वाढत जातात. मातेचें उदर म्हणजे विष्ठा आणि मूत्र यांनीं मरलेला एक खडार्‍च' होय. 
त्यांतच त्या प्राण्याची उत्पत्ति होत असते. त्यांत राहणें त्याला आवडत नसतें; पण करतो 
काय ! निरूपायास्तव तेथेंच तो पडून राहतो | ५ ॥ तेथील भुकेलेले कृमि त्याच्या 
सवीगाला बारंवार टोंचीत अउतात, त्यामुळें प्राण्याला फार केश होऊन क्षणोक्षणी तो 
मूच्छित होतो || ६ || कडु, तिख्लट, उष्ण, खारट, रूक्ष, आंबर आदिकरून जे जे पदार्थ 
माता भक्षण करिते, ते ते ह्या प्राण्याच्या अंगाला लागतात ब यांचा स्प ह्याच्या सर्वा- 
ड्ञाळा वेदना देऊं लागतात ॥| ७ | ह्याच्यावर प्रथम गमीदाया'चें आवरण असून बाहेरून 
आणखी आंतड्यांचें वेन असतें;त्याची पाठ आणि मस्तक द्रोणासारखीं बांकलेलीं असतात 
ब तो कुशीत डोकें ठेवून तेथें पडून असतो || ८ ॥ पिंजऱ्यांतील पक्ष्याप्रमाणे तेथें त्याला 
आपले अवयव देखील हलविण्याचें सामर्थ्य नसतें. अशा वेळीं दैवाच्या योगानें स्मरणशक्ति 
आप्त होऊन त्या ये'गानें त्याला शेकडों जन्मांत केलेलीं कर्मे आठवतात. त्याला तेथे लांव 
उच्छवास न टाकतांच राहावें लागत असल्यामुळें त्या स्थितींत त्याला सुख मिळत असेल 
काय ! ॥ ९ ॥ सातज्या महिन्याला आरंभ झाल्यावर त्याला ज्ञान उत्न्न होतें, पण 
पसूतिवायूच्या योगानें तो सारखा कांपत असतो. त्यामुळें त्या उदरांत उत्पन्न झालेल्या 
विष्टेंतील किड्याप्रमाणें तो एका ठिकाणीं स्थिर न राहतां इकडेतिकडे फिरत असतो | १०॥ 
त्याल[ त्या वेळीं देह ब आत्मा ह्या दोन्हींचें ज्ञान झालेलें अततें, त्यामुळें त्याला आपल्या 


२९ट सुलभ श्रीमद्भागवत 





स्थितीबद्दल पश्चात्ताप होतो. सप्त घातूंच्या बंधनानें बद्ध झाल्यामुळें तो मिऊन जातो 
आणि हात जेडून ज्या परमेश्वराने आयल्य़ाला उदरांत घातलें, त्या परमेश्वराची सगद्वदित 
वाणीनें स्तुति करूं लागतो | ११॥ 


जीव म्हणतो मला दुष्टाला अशा प्रकारची गर्मवासरूम गति ज्यानें दिळी व शरण 
आलेल्या एथ्वीचें रक्षण करण्याच्या इच्छेने ज्या परमेश्वराने अनेक अवतार धारण केले 
त्या परमेश्वराच्या, स्तोपरि अमय देणाऱ्या अश! पथ्वीवर चालणाऱ्या, चरणकरमटाला 
मी शरण आलों आहे ॥ १२ ॥ परमेश्वरा, मातेच्या शरिरांत भूते, इंद्रिये ब अंतःकरण 
ह्या ख्पानें परिणाम पावलेल्या मायेचा आश्रव केल्यामुळें माझे स्वरूप कर्मानीं वेहून गेलें 
वमी या ठिकाणीं बांधल्यासारखा होऊन पडलों आहें. यास्तव अत्यंत शुद्ध, विकार न 
पावणाऱ्या, अखंड ज्ञानाने युक्त आणि सर्वतोपरी होरपळलेल्या ह्ृदयांतच ज्यांचें निश्चित 
ज्ञान होतें, त्या तुला मीं नमस्कार करतों | १३ ॥ परमेश्वरा, पंचमहामूतांपासून उत्पन 
झालेल्या शरीरांत मी आच्छादिलेला आहें; पण वस्तुतः त्या शरिरापासून मीं वेगळाच 
आहें. अज्ञानामुळेंच इंद्रिये, ठत्त्वादि गुण, शब्दादि विषय व चिदाभात हीं माझीं स्वरूपे 
झालीं आहेत, तथापि त्यांच्या योगानें ज्याच्या माहात्म्याचा लोप होत नाहीं, अशीं जीं 
प्रकृति ब पुरुष त्यांच्याहिपेक्षां श्रे असा जो सर्वज्ञ पुरुष, त्याला मीं नमस्कार करितो 
॥ १४ ॥ परमेश्वराच्या मायेच्या योगानें प्राण्याला स्वरूपाची विस्मृति झाली म्हणजे तो 
सत्त्व,रज व तम ह्या तीन गुणांच्या स्वाधीन होऊन जीं कर्मे करितो,तींच त्याला ह्या संसाररूपी 
मागोत बंधन पावण्याला कारण होतात व मग तो संतारांत केश भोगीत फिरू लागतो.अर्थात्‌ 
त्या परमेश्वराच्या अनुग्रह्मवांचून दुसऱ्या कोणत्या उपायानें प्राण्याला आपल्या स्वरूपाची 
पुनःप्रास्ति होईल बरें ! | १५॥ मला जे हे सध्यां त्रिकालज्ञान झालें आहे तें त्या परमेंश्वरा- 
शिवाय दुसरा कोणता पुरुष उत्पन्न करून देईल बरें ! तें ज्ञान देणारा इश्वर, स्थावरजंग- 
मात्मक सृष्टीमध्ये अन्तर्यामिरूपानें आपला अंश ठेवून राहत अपततो. यासब जवरूपानें 
कर्ममार्गात येऊन पोचलेले आम्ही त्रिविध तापाच्या नाशासाठी त्या परमेश्वराचे भजन 
करितों ॥ १६ ॥ परमेश्वरा, मातेचें उदर म्हणजे रक्त, विष्ठा व मूत्र यांची बिहीरच होय. 
या डदररूपी गुहेंत जठरायीच्या योगानें माझा देह अतिराय संतप्त झाला असून येथून 
बाहेर पड"याच्या आशेने मी आपले महिने मोर्जत राहिलों आहें; माझी बुद्धि अगदी 
दीन झाली आहे. तरी हे देवा, देहधारी मी येथून केव्हां बाहेर पडेन बरें १ |१७॥ है 
इश्वरा, तूं फार दयाळू ब अनाथांचें रक्षण करणारा आहेस, ज्या तूं केबळ दहा महिन्यांच्या 
ह्या जीवाला एवढें ज्ञान प्राप्त करून दिलेंस, त्या तुला केवळ स्वतःच्या था कृतीनेंच 
संतुष्ट झालें पाहिजे, कारण या तुझ्या उपकारांबद्दल ह'त जोडून प्राथैना करण्या- 
पलीकडे कोणी झालें तरी दुसरें काय करू शकेल !।| १८॥ परमेश्वरा, हा सत्त 
घावूंच्या बन्धनांनीं बांधला गेलेला दुसरा पश्च, पक्षी इत्यादि जीव केवळ स्वतःच्या शरिरा- 
मध्ये उत्पन्न होणारी सुखदुखे मात्र जाणतो; पण तूं दिलेल्या बुद्धीच्या योगानें माझ्या 


स्कंध २-अध्याय २१ २९९. 
व्या ह , 
शरिरांत शाम, दम आदिकरून गुण प्राप्त झाले आहेत ब त्यामुळें अहंकाराच्या आश्रयाने. 
राहणारा जीञ जसें तुझें रूप प्रत्यक्ष पाहतो, त्याप्रमाणें मीहि अनादि मगबंताला हृदयांत. 
आणि बाहेर जणू काय साक्षात्‌ पाहत आहें ॥१९॥ हे विश्वव्याएका परमेश्वरा, ह्या गर्भ 
वासामध्यें मी पराकाठेच्या दुःखाने राहत आहे,तरी त्या गर्भातून बाहेर पडण्याची मला 
इच्छा होत नाहीं कारण बाहेर संताररूपी अंधारी विहीर आहे. जीव तेथें प्राप्त झाला कीं, 
देवा,नसता भ्रम उत्पन्न करणारी तुझी माया त्याला व्यापून टाकिते, आणि तिच्या मागोमाग 
हे संत'रचक्रहि त्याच्या मार्गे लागतें | २० ॥ वाख देवा, मी तेथेंच राहीन आणि 
हृदयांत तुझ्या चरणांचें ध्यान करून मी आपलें दुःख विसरून जाईन. मग स्वतःलाच 
साहाय्यकारी करून स्वत.चा या संतःररूपी अज्ञानांतून उद्धार करीन व तेणेंकरून ह्या 
गर्मवासरूय अनेक ठिद्रांनीं मरलेल्या दुःलखामध्ये मळा पुनः यावें लागणार नाही ॥२१॥. 
कपिळमहामुनि म्हणाले-माते,याप्रमाणें आपल्या बुद्धीचा निश्चय करून दहा महिन्यांचा. 
तो गभस्थ जीऊ परमेराची स्तुति करीत आहे, तोंच खालीं तोंड करून अतलेल्या त्याला 
प्रसूतिवायु बाहेर पाडण्यावाठीं ढकळू लागतो || २२ ॥ प्रसूनिवायूर्ने ढकळल्यावर तो जीव 
व्याकुळ होतो, त्याचा उच्छूत्रास बंद होतो, स्मृति नर होजे आणि खालीं मस्तक करून 
मोज्या कष्टाने तो एकाएकीं बाढेर पडतो | २३ ॥ बाहेर येऊन भूमीवर पडला असतां. 
विठ्ठेतील किड्याप्रमाणें तो रक्तांत ब मूत्रांत लोळू रागतो आणि गर्भवासांत असतांना 
त्याला जें उत्तम ज्ञान होतें तें नष्ट झाल्यामुळें, त्याची स्थिति फार चम'क'रिक होऊन तोः 
अतिशय रडूं लागतो | २४ ।। तेव्हां त्या बालकाचे पोषण करणाऱ्या लोकांना त्याच्य! 
मनांतील अमिप्राय समजत नाहीं. त्यासुळें त्याला हवें असेल तें त्याला प्राप्त होत 
नाहीं ब नको असलेल्याचा प्रतिकारहि करतां येत नहीं ॥ २५ ॥ त्याला घाणे- 
रड्या अंथरुणावर निजबितात, त्यांत घामापासून उत्पन होणारे ढेकूण, पिता. 
इत्यादि प्राणी त्याला चाबतात; पण त्याला आपलें अंग खा जविण्याचें सामर्थ्य नसतें. 
ताच्यानें बसवत नाहीं, उठवत नाहीं, फार काय, पण हाळवत सुद्धां नाही !1 २६॥ 
गभात उत्पन झालेलें त्याचें ज्ञान बाहेर आल्याबरो एर नष्ट झालेलें असतें, त्यामुळें तो 
-रडस असतो. अशा स्थितींत मोंठे किडे लहान किड्यांना जसे टोंचतात, त्याप्रमाणें डांत, 
माशा, ढेंकूण आदिकरून प्राणी त्याच्या कोमल शरिराला देश करीत असतात) २७॥. 
ह्याप्रमाणें बाल्यावस्थेतील, तसेंच तिच्या पुढीळ अधवट तरुण अवस्थेंसीळ दुःख भोगिल्या- 
वर, आपल्याला पाहिजे ती वस्तु न मिळाल्यामुळें प्राणी शोकाने व्याकुळ होतो आणि 
अज्ञानामुळे अतिशय कोघी बनशो ॥ २८ ॥ नंतर तारुण्यांत प्राण्याला कामयीडा होऊ. 
लागते. त्याच्या शरिरावरोबर अहेकार व क्रोच हेहि वृद्धिंगत होतात व तो त्यामुळें इतर 
कामी जनांशों वैरमाव करू लागून स्त्तःच्य़ा नाशाची जणू सिद्धताच करितो || २९॥ 
त्या अज्ञानी मनुष्यांची बुद्धि अगदीं बिवडून जाते, तो मळमळते आग्रह धरितो आणि 
बास्तविक़ पंचमहाभू्तांपासून उत्पन झालेल्या देहावर मी व माझा असा अभिमान सतत 
बाळगू लागतो || ३० | अज्ञान व पूर्वजन्माजित कर्म या दोहोंच्या बन्धनांनीं जखडळेला. 





३०० सुलभ श्रीमद्भागवत 
हा देह प्राप्त झाला असतां तो गर्मवरासादि अनेक दुःखें देत असतो. अर्से असतांहि प्राणी 
त्याच्याच संगोपनाकरितां कर्मे करीत असतो व त्या कर्माने बद्ध होऊन पुनः संसारांत 
येऊन पडतो ॥ ३१ ।॥ प्राणी जर शिस्न ब उदर यांच्या तृसीसाठी अनेक दृष्ट उद्योग 
"करून त्यांच्या मागत रमू लागेल, तर त्याला पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें नरकांत पडावें लागतें. 
कारण दुष्ट मा्गीत पडणाऱ्यांच्या संगतीमुळें सत्य, घुद्धता, दया, मौन, बुद्धि, संपत्ति, 
लज्जा, कीर्ति, १हनशीलत।, इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्रह व ऐश्वर्य हे गुण अगदीं नाहींसे 
होतात ॥ २३२ ॥ ३३॥ त्या मूख लोकांमध्यें शांति मुळींच नसते. त्यांची बुद्धि अगदी 
आकुंचित असते. स्त्रियांना ते खेळांतील हरिणासारखे झालेले असल्यामुळें त्यांची कींव 
कराबी; पण त्यांच्याशीं संगति अगदीं करू नये || ३४ || स्त्रियांच्या संगतीने जिवा 
त्यांचा समागम करणाऱ्या विषयलयट पुरुषांच्या संगतीने जता ह्या पुरुषाला मोह आणि 
बन्ध प्राप्त होईल, तसा इतर कोणाच्याहि संगतीनें होगार नाहीं | ३५ | पाहा, प्रत्यक्ष 
तो ब्रह्मदेव देखील आपल्या कन्येचे रूप पाहून वेडा झाला आणि तिनें हरिणीचें रूप 
'बारण केलें आहे असें पाहून निलंज्जपणें आपणहि हरिण झाला आणि तिच्या मागून 
घावू लागल! | ३६ ॥ ही जर प्रत्यक्ष अह्मदेआची स्थिति, तर, त्यानें उत्पन्न 
केलेल्या मरीचिप्रभति प्रजापतींची, त्या प्रजापतींनी उत्पन्न केलेल्या करयप आदि- 
करून तरद्यींची आणि त्यांपासून उत्यन्न झालेल्या मनुष्य इत्यादिकांची काय कथा ? 
ह्या जगांत स्त्रीर्यमायेनें ज्याची बुद्धि मोडित झाली नाहीं, असा नारायण्कदपी- 
बांचून कोणता पुरुष आहे? ॥ ३७॥ माते, ह्या माझ्या स्त्रीर्य मायेचें तामर्थ्य 
पाहा ! ती नुसत्या आपल्या भ्रकुटिविक्षेयानें दशदिशा जिंकिणाऱ्या महावीरांचीहि पायमछी 
करून सोडते) ३८॥ याकरितां माझ्या सेवेच्या योगानें आत्मस्वरूपाचा लाभ करून 
'घेऊन योगार्चे उत्तम फल प्राप्त करून घेण्याची इच्छा ज्याला असेल, त्या पुरुषाने ह्या 
स्त्रियांची संगति केव्हांच करू नये. कारण स्त्रिमा म्हणजे सुमुध्षु पुरुषाला नरकांत नेण्याचे 
द्वारच होत, असें विद्वान्‌ लोक म्हणतात ।॥। ३९ ॥| देवाने निमाण केलेली प्रत्यक्ष माया 
म्हणजे स्त्री होय. ही हळूहळू पुरुषाजबळ येत असते; पण तोंडावर गवत पसरलेल्या विहिरी- 
बर पाय दिला अतततां जशीं प्राणाशीं गांठ पडते, त्याप्रमाणें स्त्री म्हणजे आपला मृत्यूच 
'आहे असें समजार्वे | ४० ॥ ( स्त्रीसंबंधानें पुरुषाने जशी बुद्धि धरावी म्हणून सांगितलें, 
तीच बु'द्ध स्त्रीने पतीसंबंधानें धरिली पाहिजे. पञि तरी मायेनेंच केलेला, स्री आणि पति हे 
-दोन्ही जीअच होत. ) पूर्वजन्मींच्या स्त्रोविषपक आसक्तीमुळेंच जीवाला य जन्मीं स्त्रीत्व 
आलेलें असतें. यास्तत्र पुरुषरूप घारण केलेल्या ज्या माझ्य़ा मायेला तो जीव मोहामुळे 
"पति असें समजतो, तिला त्यानें वास्तविक गवताने आच्छादिलेल्या खडुथाप्रमाणे आपला 
घात करणाराच समजलें पाहिजे || ४१ || जसें पारधी अरण्यांत हरणाला मोह घालण्या- 
'करितां मधुर गायन करितो, त्याप्रमाणें आपल्याळा भुरळ पाडण्याकरितांच देवाने पति, 
अपत्ये, गहआदिकरून वत्तु प्रात करून दिल्या आहेत. द्या केवळ जीवाचा घात करण्या- 
आाठींच होत असें समजावें ॥ ४२ | माते, जीवाचा उयाधि जो लिकरुदेह त्याच्या योगावें 











स्कंध ३--अध्याय ३१ ३१०१ 








जीवाला एका लोकांतून दुसऱ्या लोकीं जातां येतें. तेथें तो जीव आपल्या कर्माची फले 
भोगीतच अततो आणि एकामागून एक अशीं सारखीं कर्मे करितो ॥ ४२ | ह्या 
आत्म्याच्या अनुरोधाने चालणारा जीवाचा उपाधि लिक्देह व भूतें, इंद्रिये ब मन या 
स्वरूपाचा स्थूल देह, या दोन्हीं देहांचीं कार्ये बंद होणें म्हणजेच जीवा'चें मरण होय आणि ते 
दोन्ही देह पुनः प्रपट होऊन कार्यद्रत्त होणें म्हणजे त्याचा जन्म होय ॥४४॥ घटापटादि 
मिन्न मिन्न वस्तूंच्या अनुभवाचें स्थान जै शरीर त्याची वस्तूला पाहण्याची दाक्ति नष्ट. 
झाली म्हणजे लिक्ुदेह आपलें काम करण्यास अयोग्य ठरतो ब या स्थितीलाच जीवाचें मरण 
असें म्हणतात. तसेंच हें स्थुळ शरीर मी आहें असा जीवाला अभिमान उत्पन्न होऊन तें 
शरीर विषयांचें ग्रहण करूं लागलें म्हणजे जीब जन्गात आला असें म्हणतात | ४५ ॥ 
याला उदाहरण, मनुष्याचे नेत्रगोलक बिघडून पदाथौना पाहण्याची त्यांची शक्ति जेव्हां 
नष्ट होते, तेव्हां चक्षुरिन्दियाचीहि शक्ति नष्ट होते आणि ह्या दोघांची शक्ति नष्ट झाली 
म्हणजे प!हणाऱ्या जीवा चीहि पाहण्याची शक्‍ति नष्ट झाली असें होतें | ४६ || 

यास्तव मनुष्यानें मरणाचें दुःख करूं नये, जीवन कसें चालेल याबद्दल दैन्य करूं 
नये ब जीवनासाठी व्याकुळहि होऊं नये, तर धैर्याने जीवाच्या गतीचें शान करून घेऊन 
सर्वसंगपरित्यागपूर्वक प्रथ्वीवर संचार करावा || ४७ ॥ योगाभ्यास व वैराग्य यांनीं युक्त 
अशी आपली बुद्धि मनुष्यानें केळी म्हणजे ती उत्तम प्रकारें विचार करण्यास योग्य होईल. 
मग विचारशील अशा त्या बुद्धीच्या साहाय्यानें मायेने निर्मिलेल्या द्या जगामध्ये आपलें. 
शरीर ठेवून त्यानें खुशाल संचार करावा | ४८ ॥ 


एकातलसावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय ३२ बा 


*->>><<५४४४४५४५४५५00 


कपिलमुनि देवहूतीळा म्हणाले, ---परंतु जो पुरुष घरांतच राहून गरहग्थधगा बॅच 
'आचरण करितो, आणि ग्रहस्थाश्मम घर्मायासून भोग्य बस्तु आणि ऐश्वर्य यांची प्रशि कून 
'चेतो, तो पुनःपुनः त्याच धर्माच्या आचरणांत सांपडतो || १ ॥ आणि भोग्य सरन तो 
मोहून गेल्यामुळे भागवतर्मापासून पराव्रतत होऊन केवळ वेव आणि पितर यांची मातर 
-यस्तयागादिकांच्या साधनाने श्रद्धा पुरःसर पूजा करतो || २ मग त्या श्रद्षेयळे तपाची 
बुद्धि सहजच व्यापून जाते आणि तो पुरुष पितर आणि देब यांचा प्रर्त तेवदी करून सर्गाले 
सोमपान करतो, माते, अला पुरुष चंद्रलोकात जाऊन यशाय फळ गोगतो आणि त॑ 
-संयल्यावर पुनः या मृत्युलोकांत येऊन पडतो |। ३ ॥| गरहण्याश्रमी लोकांना ॥॥ होणारे 
जे हे चेद्रादि टोक आहेत, ते अक्षय नाहीत. भगवाच श्रीविष्णु ओन्हा आधल्या 
शेषराय्येबर शयन करतात, तेव्हां ते चंद्रादि लोक ल्य पावतात ॥ ४ || परम जै घेवशाली 
पुरुष विषयांवरील आसक्ति सोडून, कमाच!हि त्याग करतात आणि अत्यंत जंतित्रतीचे 
होऊन अन्तःकरणाची शुद्धि करतात, त्यांचें स्ववर्मा चरण गोग्यवत्तु आणि गवि यांच्या 
प्रात्तीताठीं नसतें; ते नित्रतीमुळे प्रात झालेलं पुण्य तेथे भोगितात च घ्भोतच स्पून जाऊन 
देहादिकांवरील माझेयण सोडतात आणि निर्हंकार होळन आपत्या निष्काम कमीचरणाच्या 
सामर्थ्याने चित्तशु'द्ध करितात. त्यामुळे देहृत्यागानेतर ते. स्थावरजगमा थे राळ करण 
आणि त्याची उत्यत्तिब लय़ करणारा असा जो परिपूणस्बरूपी परमात्मा त्यालाच सू पै- 
"लोकाच्या म्गानें जाऊन पोंचतात || ५ ॥| ६ ॥ ७॥ ब्रह्मदेवाचे दोन पराथे ठोटल्याच 
त्याचा जो प्रलयक्ाळ येतो, त्या काळापर्यंत हिरण्यगर्मरूपानें पखक्माचें ध्यान करणारे दे 
पुरुष त्या हिरण्यगर्माच्याच लोकांत वास करतात || ८॥| त्या वेळीं जिगुणात्मक असा 
तो श्रेड बह्मदेय आपल्या अधिक्राराचा पराधेनामक कालपावेतों अनुभव भऊन, प्रशवी 
आदिकरून भूते, मन, इन्द्रिये, अहेकार इत्यादिकांनीं युक्त अशा या ब्रह्मांडाची आवरा- 
आवर करून अव्यक्त अशा ईश्वरस्वरूपांत विटीन होऊन जातो ॥।९॥ तेवा ते वैर,ग्पशील 
योगी, प्राण आणि मन ख्रांच्यावर विजय मिळवून इतकया दूरवर जाऊन त्रहझ्लोकीं 
भगवतारचें ध्यान करीत राहिलेले असतात, तेहि त्या बह्मदेवाबरोबर अमृतब्रह्मख्पी अळा 
त्या श्रेर्‍ अ दिपुरुपांत अंतर्धान पावतात. त्यापूर्वी मात्र त्यांना तसें करतां येत नाहीं, 
कारण तेथपरयेत त्यांचा अभिमान नष्ट झालेळा नसतो || १० | यास्तव, हे तेजस्वी माते, 
सर्व प्राण्यांच्या अंतःकरणांत बास करणाऱ्या त्या परमात्म्यालांच तू भत्ि.पूर्वक शरण जा. 
त्यांचा मडिमा त माडपापासून एकिळा आहेसच | ११ | ब्रह्मदेवालाहि पुनजन्म आहे. 
तो स्थिरचर्सृष्टीऱ्या आर्धी उत्पल शाळा असळा व वेदज्ञान त्याच्या उदरांत सांठविलेलें 
असले, तरी मी सृष्टिक्ती आहे, या. अभिमानामुळे आणि पामातयापासून आपण वेगळे 


स्कंध ३--अध्याय २२ ३०२३ 





आहों, या बुद्धीमुळें त्याच्या निष्काम कर्माला न जुमानतांहि तो सर्व क्रदषि, योगी, 
सनत्कुमारादि योगमार्गप्रवर्तक सिद्ध पुरुष, यांसहवर्तमान सगुण बह्मस्वरूपी आदिपुरुषाला 
प्रथम प्राप्त होतो आणि मग इश्वरस्वरूपी काळाच्या योगानें जेःहां सस्वादि तीत 
शुगांचें मिश्रण होऊ लागतें, तेव्हां तो पुनः पूर्वीप्रमाणेंच उत्पन्न होतो ॥ १२॥ १३॥ 
4) १४ ॥ आपल्या निष्काम धर्माचरणामुळें ते मरीचिप्रभूति कधि कांहीं काळ बह्मदेवा- 
बरोबर तेथील ऐश्वर्याचा उपमोग घेतात; परंतु सत्तवादि गुणांचें पुनः परस्पर मिश्रण होऊं 
लागलें म्हणजे तेहि फिरून जन्मास येतात || १५ ॥ पण जे कोणी कर्माच्या ठिकाणीं 
आसक्त राहून, ज्यांचा निषेध केलेल नाहीं अशीं काम्य कर्मे व विविध अशी नित्य कर्म 
सर्वतोपरि श्रद्धा ठेवून नित्य करतात, त्यांचें मन रजोगुगानें भारून गेलेळें असतें. ते 
भोगासक होऊन इंद्रियांच्या स्वाधीन होतात आणि ग्रहादिकांच्या ठिकाणीं मनःपूर्वक आनंद 
मानून प्रत्यही पितरांची उपासना करतांना आढळतात || १६ ॥ १७ । त्यांची दृष्टि 
घर्म, अथ आणि काम या तीनच पुरुषार्थावर असल्यामुळें संसारनाश करणाऱ्या आणि 
वर्णनीय पराकमी अशा भगवान्‌ मधुसूदनाच्या कथांकडे ते पाठ फिरवितात |। १८ ॥ 
खरोखरच असे पुरुष म्हणजे अत्यंत अभागी होत. भगवंताच्या अमृतासमान मधुर कथा 
सोडून जे अकल्याणकारक अशा कथाच ऐकत बसतात, ते विष्ठा भक्षण करणाऱ्या डुकरां- 
प्रमाणेच होत ॥ १९ | ते सूर्याच्या दक्षिणायन मार्गानें पितृलोकाख जातात, आणि नंतर 
उत्तरक्रियेपर्यंतचे सर्व संस्कार करीत असल्यामुळे आपल्या पुत्रादिकांच्याच वंशांत पुनः 
जन्मास येतात ॥ २० ॥ हे साध्ति देवहूति, पितृलो कीं गेल्यावर त्यांनीं येथें संगदन 
केलेल्या पुण्याचें फळ भोगिलें म्हणजे देव त्यांच्या उत्कर्षाचे साधन नाहींसें करतात, व 
अशा रीतीनें अनाथ होऊन ते फिरून मृत्युलोकी येऊन पडतात ॥ २१॥ हे देवहूति 
यास्तव तू मोठ्या प्रेमानें त्या परमश्रे्ठ मगवंताचेंच भजन कर, भक्तीला खरा आश्रय 
याच्या चे गुणांचा असून, त्याच्या चरणकमलाचे जितके वर्णन करावें तितकें थोडेच 
होणारें आहे ॥ २२ ।। मगवान्‌ वासुदेवाच्या ठिकाणीं प्रेमयुक्त भक्ति ठेविली असतां 
'विषयांविषयीं तत्काळ वैराग्य उत्पन्न होऊन ब्रह्मताक्षात्कार करून देणारें असें ज्ञानहि प्राप्त 
होतें ॥ २२३) माते, विषय तेथून सर्व तारखेच अपतात, परंतु इंद्रियांच्या आवडोनिवडी- 
प्रमाणे अमुक प्रिय आणि अमुक अप्रिय असें मनुष्य म्हणतो; पण भक्‍त जेव्हां अशा 
प्रकारचा भेदभाव घरीउ नाहींसा होतो, || २४ ॥ तेव्हांच त्याच्या शुद्ध झालेल्या अंतः 
'करणाच्या योगानें गुणांयासून अलिप्त असलेल्या व सर्वत्र -समस्वख्पानें दिसणाऱ्या आत्म- 
स्वरूपाचे त्याला दर्शन होतें, आणि ज्यांत त्याज्य किंवा ग्राह्य असा भेद नाहीं असें 
'आनंदस्वरूपच आपण आहों अता त्याचा निश्चप होतो॥| २५ ॥ 
द्दे माते, पग्बह्म जें म्हणतात तें केवळ ज्ञानस्वख्यी असून एकच आहे; पण 
'पाहणारा, पाहण्याची वस्तु आणि दशनाची क्रिया अशा विविध भावनांमुळें तेहि बिविध 
आहे असें मानतात ब कोणीं त्याला ब्रह्म, तर कोणी परम त्मा, तसेंच कोणी ईश्वर, तर 
"कोणी पुरुष आणि कोरी भगवान्‌, अशा नांवानें त्याचें वणन करितात ॥ २६ ॥ खरें 


२०्ड सुलभ श्रीमद्भागवत 





म्हटलें तर, या जगांत भक्तियोग, हठयोग इत्यादि विविध योगाचे आचरण करणाऱ्या 
योग्याला उत्तम असें फळ प्राप्त करून घ्यावयाचे म्हणजे एवढेंच कीं, त्यांनीं बिषयासक्‍ती- 
पासून आपली पूर्णपणें तुटका करून घेणें होय. ॥२५॥ [ संसार प्रत्यक्ष दिसत असल्यामुळें 
त्यःची निवृत्ति कशी होईल असें म्हणण्याचे कारण नाहीं. ] कारण मनुष्याची इंद्रियें बहिसुख 
असल्यामुळें, केवळ ज्ञानस्वरूप आणि निरुण असें परब्रह्म तेबढें वास्तविक असतां, शब्द आदि 
करून विविघयुणांनी युक्‍त अद्या पदाथाच्या रूपाने जे मासतें, तें केवळ भ्रमाने होय ॥२८॥ 
त्याप्रमाणें अहंकाररूपी महत्तत्त्व सत्त्वादि गुणांच्या योगाने तीन प्रकारचें, तसंच पंचमूतांच्या 
दृष्टीनें पांच प्रकारचें आणि इंद्रिये व मन यांच्या योगानें अकरा प्रकारचें प्रत्ययास येतें; 
किंत्रा त्या अहंकारादिकांच्या योगानें स्वयंप्रक'श जीव, ब्रह्मांड व जग हीं भासमान होतात, 
त्याप्रमाणें ज्ञानस्बरूपी ब्रह्महि एक असतां राब्दादिकांच्या योगानें विविध भासते | २९ ॥ 
ज्यानें भक्ति, श्रद्धा, योगाभ्यास आणि वेरग्य यांच्या साहाय्यानें आपलें मन एकाग्र केलेलें 
असतें, त्या विरक्त पुरुषाळा हें त्व विश्व ब्रझममयच दिसतें | २० ॥ माते, याप्रमाणें 
ब्रह्मसाक्षात्कार करून देणारें हे ज्ञान मीं तुला तांगितलें. हें ज्ञान झालें म्हणजे प्रकृति 
आणि पुरुष यांचे वास्तविक स्अरूप जाणतां येतें | ३१ ॥ माते, निगुण ब्रह्मविषयक केवळ 
शानयोग आणि माझ्यावरील निष्टाच ज्यांत प्रमुख आहे असा भक्तियोग, या उमयतांचेंहि 
कार्य एकच असून तें म्हणजे भगवंताची प्राप्ति हैच होय || ३२ ॥ निरनिराळ्या इन्दि- 
यांचीं द्वारें निरनिराळीं असल्यामुळें ज्याप्रमाणें अनेक गुणांनी युक्त असा एकच पदार्थ 
नाना प्रकारांनी अनुभवास येतो, त्याप्रमाणें भगवान्‌ वस्तुतः एकच असून अनेक शाख- 
मार्गामुळे त्याचें ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकारें होत असतें ॥ २३ ॥ विहिरी, तलाव इत्यादि 
लौकिक कृत्ये, यज्ञयागादि वैदिक कर्मे, तशींच दानें,तपश्चर्या, वेद[च्ययन, मनोजय, इन्द्रिय- 
नियमन, कमाचा त्याग, अष[कृगयोग, तसाच भक्तियोग; त्याप्रमाणें प्रवृत्ति आणि निवृत्ति. 
हीं दोन लक्षणें असलेला धर्म, आत्मतत्त्वाचें ज्ञान आणि तीन्न वैराग्य, .या साधनांनी भग- 
बंतांची सारखीच प्रासि होते. मग कोणी त्याला सगुण मानो वा कोणी निर्गुण मानो 
॥ ३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ माते, याप्रमाणें चार प्रकारचा भक्तियोग आणि प्राण्यांच्या 
अंतर्यामी नित्य धांवत असणारा, पण ज्यांची गति कळून मात्र येत नाहीं असा काळ, 
यांचें स्वरूप मीं तुला स्पष्ट करून सांगितलें ॥| ३७ ॥ तसेंच अज्ञानाने केलेल्या कर्मामुळें 
जीबाला ज्या अनेक प्रकारच्या गति प्राप्त होतात त्याहि, दे माते, मो तुला समजावून 
दिल्या. या गतीला जीव एकदां लागला म्हणजे त्याला स्वतःचें स्वरूप तमजत नाहींसें 


, होतें ॥ ३८ ॥ माते, हा जो भक्तियोग आहे तो दुष्टाला केव्हांहि सांगू नये. तसेच 


: जो कोणी उमेट, गर्वाने मौन घरणारा, दुष्टाचरणी किंवा वरकरणी धर्माचें ढोंग करणारा 


६] 


, असेळ त्यालाहि तो सांगू नये ॥ ३९ ॥ घरदाराविषयीं अत्यंत आसक्ति 


; ठेवणारा लोझी, राही भक्ति न करणारा, तसाच माझ्या भक्तांचा द्वेष करणारा 


स्कॅघ २---अध्याय १२ ३०५ 





जो कोणी असेल त्यालाहि हा भक्तियोग सांगू नये | ४ ० || पण माझ्यावर श्रद्धा ठेवणारा, 
नम्र, निमेत्सरी, सर्वाशी स्नेहाने वागणारा,गुरुजनादिकांची सेवा करण्यांत आनंद मानणारा, 
अंतर्बाह्य वैराग्यशील, शांत अंतःकरणाचा, कोणाचा हेंवा न करणारा व शुद्ध मन असलेला 
असा जो कोणी माझा भक्त असेळ आणि ज्याला मी सवे प्रियवस्तूंमध्यें अत्यंम प्रिय वाटतो, 
त्याला हें तत्त्वज्ञान अवश्य सांगावें || ४१ || ४२ || हे माते, जो पुरुष हे तत्त्वज्ञान 
भ्रद्धापुरःठर एकवार तरी ऐकेळ किंबा माझ्या ठिकाणीं मन ठेवून दुसऱ्याला तें सांगेल, 
तो माझ्या पदाला जाऊन पोंचेळ यांत शका नाहीं ॥ ४३ ॥ 


बत्तिसावा अध्याय समाप्त 


सु. भा. १...२० 


अध्याय ३३४ वा 





कर्दमक्रद्षीची पत्नी व कपिलाची माता अशा त्या देवहूतीनें याप्रमाणें भाषण श्रवण 
केलें असतां तिचें अज्ञानरूप आवरण नाहींसें झालें आणि तत्त्वरू्पी विषयाने युक्त अस- 
लेल्या सांख्यशास्त्राचा प्रवर्तक असा जो कपिलमहामुनि त्याला नमस्कार करून ती त्याची 
स्तुति करू लागली | २ | 


देवहूति म्हणाली -हे भगवन्‌ कपिलसुने, साक्षात्‌ तुझ्या उदरापासून निघालेल्या 
कमलांत निर्माण झालेल्या ब्रह्मदेवाला सुद्धां उदकामध्यें शयन करणारें, महाभूते, इंद्रियें, 
विषय आणि मन यांमीं व्यापिळेळें, सत्त्वादि गुणांच्या प्रवाहाने युक्त आणि सर्व विश्वाचें 
बीज अशा तुझ्या व्यक्तस्वरूपा'चें मनानें ध्यानच करावें लागलें (तें त्याच्या डोळ्यांना कांहीं 
प्रथम दिसले नाहीं ) || २ ॥ परमेश्वरा, अता तो तू आपल्या सत्त्वादि गुणांच्या प्रभा- 
हाच्या योगानें आपल्या दायतीचे बिभाग करितोठ. तूं वास्तविक कोणतीहि क्रिया 
करोत नाहींस; तुझा संकल्प कधींहि व्यर्थ जात नाहीं ब तूंच सर्व जीवांचा नियामक 
आहेस. तुझ्य़ा शक्ति अगणित असून, त्यांचा तर्क देखील कोगाठा होणार नाहीं. 
या जगा'ची उत्यत्ति, स्थिते ब लयहे तूंच त्याच्या साहाय्यानें करितोत ॥३ ॥ 
हवे प्रभो, प्रल्यकाठीं हे सव जग तुझ्या उदरामध्ये राहिलें होते आणि 
त्या वेळीं मायेच्या योगानें लहान बालकाचें र्य घारण करून तू पायाचा आंगठा मुत्वांत 
घाळून वटदृक्षाच्या पानावर शयन केलें होतेंत; असा जो तूं, त्या तुळा मो आपल्या उदरांत 
कसें बरें घारण केलें ? ॥ ४॥ हे प्रभो, शरीर घारण करण्यामध्ये तुझा उद्देश एवढाच 
असतो कीं, दुष्टांचा संहार करावा ब आपली आज्ञा पाळणारांचा उत्कष करावा. तूं पूर्वी 
बराह इत्यादि अवतार जसे धारण केलेस, त्याप्रमाणें हाहि अवतार लोकांना आत्मज्ञान 
करून देण्यासाठीं धारण केला आहेस || ५ ॥ हे भगवन्‌, तुझ्या नामश्रवणानें, कीर्तनाने, 
तसेंच तुळा नमस्कार करण्याने, फार काय पण एखादे वेळीं तुझे केवळ स्मरण केल्यानें 
प्रत्यक्ष चांडाळाळा देखीळ सोमग्राग करणाऱ्याची योग्यता प्रास होते. मग वुज्ष प्रत्यक्ष 
दशन ज्याला खरोखर घडेळ त्याची योग्यता काय सांगावी ! || ६ ।| अहो ! ज्याच्या 
जिव्हेच्या अग्रावर तुझें केवळ नांव वास करतें, असा मनुष्य चांडाळ असला तरी त्या 
तुझ्या नामाच्या योगानें थोर योग्यतेचा होतो; मग तुजं नाम ग्रहण करणारे, जे श्रेष्ठ आर्य, 
त्यांना तर खरोखर तपश्चर्या केडी,अनेक होम केले, अनेक यश केळे, अनेक अवभ्थ स्नाने 
केलीं, वेदांचें यथासांग अध्ययन केलें ब अध्यापन केले असें सवे प्रकारचें श्रेय प्रास होतें 
॥ ७॥ कपिलमुने, तू श्रे्ठ असून पुरुषर्पी साक्षात्‌ यखक्ष आहेस. अन्तःकरण अन्तसुख 
केलें म्हणजे त्यांत मनुष्याला तुझं ध्यान करितां येतें, तू आपल्या ज्ञानरूपी तेजाने मायेच्या 


स्कंध ३--अध्याय ३३ ३०७ 





४-४” 


"गुणांचा ओघ नाहींता केलेला आहेस. आपल्या उद्रामध्यें वेद धारण करणारा विष्णु तूंच 
आहेस, तुला मी नमस्कार करित्ये | ८ | 


मेत्रेयमुनि म्हणाळे,--बिदुरा, याप्रमाणें देवहूतीनें सर्वभ्रेड भगवान्‌ कपिल- 
“महामुनीची स्तुति केली असतां, तो सद्रदित होऊन गंभीर बाणीनें मातेला सांगू 
लागला | ९॥ 














कपिल महामुनि म्हणाळे,---माते, मीं सांगितलेला योगमार्ग हा आचरण करण्यात 
फार चांगला आहे. ह्या मार्गाने तू आचरण केळेंस तर तुला लवकरच श्रेड अशी जी 
जीवनमुक्तांची स्थिति ती प्राप्त होईल || १० | अह्मज्ञानी पुरुषांनी ज्याचा आदर केला 
आहे, असें हें माझं मत आहे. ह्यावर तूं श्रद्धा ठेव, ह्याच्याच योगानें संसारपाश तोड- 
णाऱ्या मला तूं प्राप्त होशील, ह्या माझ्या मताला जे जाणत नाहींत, ते या संसारांतच 
पडतात ॥ ११ ॥ 


मेत्रेयमुनि म्हणाळे,-विदुरा, याप्रमाणें भगवान्‌ कपिलमहा मुनींनी त्या महासाध्वी 
देवहूतीला आपलें आत्मविष्रयक ज्ञान सांगितल्यावर अह्मज्ञानी झालेल्या आपल्या मातेचें 
अनुमोदन घेऊन ते आपल्य़ा इच्छित प्रदेशी निघून गेळे । १२ ॥ नंतर ती देवहूतिसुद्धां 
युत्रानें सागितळेल्या योगशास्त्राच्या विधीने योगाभ्यास करूंन सरस्वती नदीचा पुष्पमुकुटच 
कीं काय अर! त्या आपल्या विन्दुसरोबरावरील आश्रमांत स्वस्थ चित्ताने राहिली || १३॥ 
'त्या ठिकाणीं नित्य त्रिक्राड स्नानमुळें तिचे कुरळे केश पिंगट वर्णाचे आणि जटायुक्त 
होऊन गेळे, उग्र तपश्चर्येच्या योगानें कृश झालेल्या आपल्य़ा शरिरावर ती फाटकींच वस्त 
घारण करीत असे || १४ | तिच्या ग्हस्थाश्रमांतील अनुयम ऐश्वर्य, प्रजापति करदम- 
त्रद्वीनें आपल्या तपश्चर्येच्या व योगाभ्यासाच्या तामर्थ्यानें निमिलें होतें. विमानांत बसून 
विहार करणाऱ्या देवांना देखील, तें आपल्वाडा मिळारवे असें बाटत होतें || १५॥ सोन्याच्या 
टोपणांचे हस्तिदंती पळंग, दुधाच्या फेतारखे शुभ्र असे त्यावरीळ बिछाने, सोन्याची आसनें व 
त्यांवरील मऊमऊ आस्तरणें अशी सामग्री तिच्या त्या ग्रहस्थाश्रवाची असून; उंची पाचूच्या 
शिळांनीं व स्फटिकांनीं बांधलेल्या त्या घतच्या भिंतीमध्ये रचिलेल्या सुन्दर पुतळ्यांच्या 
हांतांत दिळेले रत्नांचे दिवे शोमत होते | १६ ॥ १७ ॥ तिच्या घराजवळील उपवनांत 
पुष्पयुक्‍त असे अनेक कसल्पतरक्ष होते. त्यांत पक्ष्यांची जोडपी प्रेमळ शब्दे करीत असत 
व मकरलन्द प्राशन करून उन्मत्त झालळेळे भ्रमर गुंजारय करीत आणि त्यामुळें तें 
उपवन रमणीय झालें होतें || १८ ॥| अशा त्या उपवनांत कमलांनीं सुश[सित झालेल्या- 
'रवाद्या पुष्करिणींत उतरून देवहूति कर्दममुनीवरोर क्रीडा करीत असतां देवांचे सेवकहि 
तिच्या ऐश्वर्याची स्तुति करीत असत ।! १९ ॥ तें तिचें ऐश्वय पाहून इंद्राच्या स्त्रियांना 
देखील, असें सुख आपल्याला मिळावें असें वाटत असे. असें तें सव सुस्त पुत्राच्या विरह- 
'दु$खामुळें तिनें सोडून दिलें आणि म्लान वदन करून ती उदातत्र्तीने तेथें राहूं लागली 
4) २० | पति अरण्यांत निघून गेला आणि पुत्राचा वियोग झाला, त्यामुळें ती फारच 


३्‌्न्ट सुलभ श्रीमद्धागवत 
व्याकुळ झाळी आणि तिला जरी तत्त्वज्ञान झालें होतें, तरी वासरू नाहींसे झालें म्हणजे 
प्रेमळ गाईची जशी दीन स्थिति होते, त्याप्रमाणे तिची स्थिति होऊन गेली ॥२१॥ वत्सा 
विदुरा, आपला पुत्र जो भगवान्‌ कपिलरूपी श्रीहरी, त्याचा तिला निदिध्यास लागला ब 
त्यामुळें सुखसंपत्तीनें भरलेल्या आपल्या घरावरील इच्छा तिनें सोडून दिली || २२ ॥. 
आणि पुत्राने उपदेश केल्याप्रमाणे प्रसन्नमुद अद्या घड्गुणैश्वयसंपन्न परमेश्वराच्या समग्र 
स्वरूपाचे आणि मग प्रत्येक अबयवाचें असें आपल्या अंतःकरणांत ती ध्यान बरीत राहिली 
॥२३॥ अखंड भक्तीचा प्रवाह ब डकडीत वैराग्य आणि योग्य प्रकारच्या आचरणाने उत्पन्न 
झालेलें ब्रह्मप्रासि करून देणारें ज्ञान, हीं तिची साधनें होतीं || २४) त्या साधनांच्या साह्याने 
तिचें अंतःकरण अत्यंत शुद्ध झालें आणि मायेच्या गुणांनी रचिठेल्या देहादिकांचा भास 
आत्मसाक्षात्कारामुळे नष्ट होऊन ती सर्वव्यापी अशा आतमस्वरूपाचें चिंतन करूं लागली 
॥२५॥ सर्व जीवांचा आधार जो ब्ह्मस्वरूपी भगवान्‌ त्याच्या ठिकाणीं तिनें आपली बुद्धि 
लाविल्यामुळें तिचा जीवभाव समूळ नष्ट झाला होता व तिचे सर्व क्लेशहि नाहींसे होऊन 
तिळा आनंद प्राप्त झाला होता | २६ ॥) तिची निरंतर समाधि लागत असल्यामुळें 
गुणांच्या योगानें उत्पन्न होणारा अहममतारूपी भ्रम तिच्या ठिकाणीं मुळींच राहिला नाहीं. 
मनुष्य जागा झाला म्हणजे स्वमञांत पाहिलेल्या गोष्टी जसा विसरून जातो, त्याप्रमाणें ती 
त्या वेळीं आपल्या देहाला वितरून गेळी ॥ २७ ।॥। तिच्या शरिराचे संरक्षण 
दुसऱ्यांकडूनच होत होतें % तरी रोगाचा तेथें संभवच नलल्यासुळें तें कृश 
झालेलें नव्हते; पण त्यावर मलाचे थर बसल्यामुळे धुरानें व्याप्त झालेला आम्नि जसा 
शोभतो, त्याप्रमाणें ते शोमत होतें ॥ २८ ॥ तिची बुद्धि श्रीहरीच्या ठिकाणीं 
लागली, त्यामुळें तिचें शरीर तपश्चर्या व योग यांची मूर्तिच बनलें होतें. तिचे केंस मोकळे 
पडलेले असत व अंगावर वस्त्र मुळींच नव्हतें. सारांश, तिला आपल्या शरिराचे 
भानहि राहिलेले नव्हतें || २९ | विदुरा, याप्रमाणें कपिलानें उपदेशिलेल्या मार्गाने 
आचरण करून त्या देवहूतीनें सवेश्रेड, सर्बान्तयांमी व नित्यसुक्‍्त अश्या भगवत्स्वरूपाची 
प्रास्ति अत्प काळांतच करून घेतली |॥ ३० ॥ हे बीरा विदुरा, ज्या ठिकाणी तिळा अशी 
सिद्धि प्राप्त झाली, तें पुण्यकारक क्षेत्र सिद्धपद ह्या नांवानें त्रेलोकयांत प्रसिद्ध आहे॥२९॥ 
हे गंभीर स्वभावाच्या विदुरा, त्या देवहूतीनें योगाभ्यास करून आपल्या शारिरांतील 
सप्तघातुरूप मल नाहींसे केले आणि त्यामुळें त्या शरिराची सव नद्यांत श्रे७ अशी एक 
नदी झाली. तिच्या तीराचें सेवन करून सिद्ध लोक सिद्धि प्राप्त करून घेतात || २१२ ॥ 
तो महायोगी भगवान्‌ कपिलमुनि देखील आपल्या मातेची अनुज्ञा घेऊन पित्याच्या 
आश्रमांतून निघाला ब इशान्य दिशेला गेळा || २३॥ त्या वेळीं सिद्ध, चारण, गंधर्व, 
मुनि व अप्सरा यांनीं त्याची स्तुति केली व ससुद्रानेंहि त्याची पूजा करून त्याला 
राहण्यासाठी स्थान दिलें || ३४ ॥ तेथें सांख्यशास्त्रवेतते त्याचा गौरव करीत असून तो 
तिन्ही लोकांच्या कल्याणासाठी योगमार्गाचा आश्रय करीत एकाग्रचित्त होऊन राहिला 


४४/४४/४४५५” 





स्कंध ३--अध्याय ३२ २०९ 


नट. -२---२-< २ हाथ 


आहे ॥ ३५ ॥ हे निप्पाप विदुरा, तूं मला जें जें विचा रिलेंस तें तें तुला मीं याप्रमाणे 
सांगून कपिल व देवहूति यांचा पबित्र संबादहि सांगितला || ३६ । हे कपिलमुनींनी 
सांगितलेलं आत्मज्ञानाचे रहस्यरूप शास्त्र जो श्रवण करितो, किंवा दुसऱ्याला सांगतो,त्याचें 
मन श्रीविण्णूवर जडून त्याला त्या श्रीहरीच्या चरणकमलाची प्राप्ति होते ॥ १७! 


क. वळ वती 
तहातसावा अध्याय समाप्त 


तिसरा स्कंध समाप़् 


सु. मा....मा, १७] 


